मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वषे ३२ 
होव्हेंबर १९७८ 
अंक २ 


महाराष्ट राज्य साहित्य संस्कृति मंडळ पुरस्कृत 
प्राज्ञपाढ्माला मंडळ वाई, संचाळित मासिक 


नवभारा 


वर्ष ३२। अंक २। नोव्हेंबर १९७८ 
किमत २ रुपये । वाषिक वर्गणी १८ रुपमे 


अध्यक्ष व विश्वस्त 
तकेतीर्थं लक्ष्मणशांस्त्री जोशी 


संपादक मंडळ 

मे. पुं. रेगे। कार्यकारी संपादक 
वसंत स. जोशी 

रा. ग. जाधव 

अ. ना. ठाकूर 

सु. र. देशपांडे 

अ, र. कुलकर्णी 
रंगनाथशास्त्री जोशी 

रा, पु. कोल्हटकर 

भा. ग. सुववे । निमंत्रक 


निर्मेती सल्लागार 
श्री, सर्जेराव घोरपडे 


व्यवस्थापक 


पां. गो. आपटे 
प्राज्ञ प्रस, वाई 


कायौल्य 
प्राज्षपाठशाला मंडळ 
वाई, जि. सातारा 


नवभारी 


नोव्हेंबर वे९७८ 


अनुक्रम 
संपादकीय.! 
भारतीय घमाजातीळ वगेकलहाचे स्वरूप : ४६ 
सोफोळीजची चार शोकनाठ्ये ! प्रस्तावना १ (उत्तरार्ध) 
सौ. कमलाबाई टिळक वि. म, दांडेकर : अनु. मे. पुं रेगे 
वाद प्राज्ञपाठशाळेंचा सरस्वत्युत्सव २३ | म्रंथ-परीक्षण ३३ 
अनिल जोशी डॉ. वसंत स. नोशी 
 गधेगाळी'च्या निमित्ताने २९ | सारसंकलन ६५ 
रा, चि. ढेरे 
काळा मर 
लेखकपरिचय 


1 कमलाबाई टिळक: इंग्रजीच्या सेवानिवृत्त, प्राध्यापिका (बनारस व बडोदा विद्यापीठ ) 
व लेखिका; मुंबई. ([] अनिळ जोशी : वार्ताहर ' केसरी ' व अध्यापक, वाई हायस्कूल, वाई. 
(1 रा. चिं. ढेरे $ मराठी साहित्याचे ख्यातनाम संशोधक व समीक्षक, पुणे. [] वि. म. दांडेकर! 
प्रख्यात अर्थशास्त्रवेत्ते व गोखले अथेशास्त्र संस्थेचे संचालक, पुणे. [] बसंत स. जोशी : मराठीचे 
प्राध्यापक, व विभाग प्रमुख, कला-वाणिज्य महाविद्यालय, वाई. 


काकाचा मावा हय 


दीपावळी शुभेच्छा 
ही दिवाळी व नवे वर्ष आमच्या लेखकांना, वर्ग॑णीदाराना, जाहिरातदाराना व * नवभारता'स 
बिविध प्रकारे अगत्यपुर्ण सहकाय देणाऱ्या हितचिंतकांना सुखसमृद्धीचे जावो ! 


संपादकीय -- 


इतिहासाचे ओझे- 


अथेन्स जेव्हा संस्कृतीच्या शिखरावर तळपत होते तेव्हा त्याच्यात जेवढे स्वतंत्र नागरिक 
होते त्याच्या चौपट गुलाम होते. ह्या गुलानांचे आजचे वंशज कुठे असतील ? पेरिक्लिस आणि प्लेटो- 
नंतर खूप इतिहास उलटून गेला आहे. मॅसिडोनिअन, रोमन, तुर्की साम्राज्ये फोफावली आणि कोसळली, 
अनेक सेन्ये ग्रीसच्या भूमीवरून आरपार कूच करीत गेलो. हा सर्वे प्रदेश अनेकदा ढवळून निघाला. 
पण सामान्यपणे असे म्हणता येईल कौ प्राचीन ग्रीक गुलामांचे आजचे बहुसंख्य वंशज शेतांवर, 
कारखान्यांत, वहातुकीच्या साधनांवर रावत असणार. काही बाबतीत त्यांची सर्वसामान्य स्थिती 
त्यांच्या पूर्वजांच्या स्थितीपेक्षा सुधारलेली असेल आणि कदाचित्‌ काही बाबतीत अधिक बिकट झालेली 
असेल. पण ह्या वंशजांपैकी काही व्यवती आपल्या मध्यंतरीच्या पूर्वजांच्या प्रयत्नांमुळे आणि सुदेवामुळे 
सामाजिक शिडीवर बरेच वर चढलेल्याही असतील. पण ह्या सर्वांच्या बाबतीत एक गोष्ट निश्‍चितपणे 
धडून आली आहे. प्राचीन ग्रीक गुलामांचे वंशज म्हणून ते आता स्वतःला ओळखीत नाहीत. ही ओळख 
आता प्राचीन इतिहासात पार लुप्त होऊन गेली आहे. त्यांच्या स्वत:च्या * अस्मिते'च्या ( 1१९1119 ) 
दृष्टीने, त्यांची आजची सामाजिक परिस्थिती, सामाजिक भूमिका ह्यांच्या दृष्टीने ती आता पुणेपणे 
निर्थक आहे. आज सुस्थितीत असलेल्या एखाद्या व्यक्तीचा वंशवृक्ष रेखाटत नेला असता तिचा पूर्वज 
एक गुलाम होता असे आढळून आले तर ह्यामुळे ती व्यक्‍ती विचलित होण्याचे काही कारण नाही. 
ती तशी होणार नाही. स्वत:च्या कुळाविषयीची काहीशी कुतूहलजनक माहिती उघडकीला आली भाहे 
एवढीच तिची प्रतिक्रिया होईल. कदाचित्‌ आपल्या कुळाचा पूर्वेतिहास रोमॅंटिक आहे ह्या कल्पनेत 
ती काहीसा आनंद मानील. ह्या माहितीचे तिला शल्य वाटणार नाही. 


आज इंग्लंडमध्ये सावत्रिक शिक्षण आहे आणि पन्नास वर्षापूर्वीच्या काळाशी तुलना केली तर 
समाजाच्या सर्वे थरांत आज शिक्षणाची समान संधी बर्‍याच प्रमाणात उपलब्ध आहे. आज भॉक्सुफडं 
कवा केंब्रिजचा एखादा * डॉन मध्ययुगीन इंग्लंडमधील एखाद्या * बांड्समन'चा वंशज भसणे शक्‍य 
आहे. पण बांड्समनचा वंशज हा शिक्का त्याच्यावर असत नाही. पण स्मृतिग्रंथांत ज्यांचा * चांडाल ' 
. किवा ' अंत्यज! म्हणून निदेश झालेला आहे त्या जमातीतील आजच्या व्यक्‍ती आजही अस्पृश्य 
म्हणून ओळखल्या जातात आणि वागविल्या जातात. महार किंवा मांग जातीतील एखाद्या ब्यक्‍तीचा 
आज संस्कृतभाषेत निर्देश करायचा असेल तर त्यासाठी ह्या किवा समानार्थी शब्दांचा वापर 
अंपरिहायेपणे करावा लागेल. अस्पृश्य असणे हा ह्या व्यक्तींच्या सबंध सामाजिक व्यक्‍तिमत्त्वाळा 
व्यापणारा विशेष आहे. 
एखादी आधुनिक युरोपीय व्यक्‍ती जेव्हा प्लेटोचे संवाद वाचते, पेरिक्लिसने अथेन्सच्या लोक- 
शाहीचे, ' खुल्या समाजा'चे ( भा 800९४ ) वाचते तेव्हा सामान्यपणे अथेन्समधीळ गुलाम 
तिच्या दृष्टिआड झालेले असतात. ह्या गुलामांच्या श्रमावर, शोषणावर अथेन्सची संस्कृती आधारलेली 
होती हे तिला माहीत नसते असे नाही. अथेन्सच्या सांस्कृतिक कामगिरीचे कौतुक करणाऱ्या ब्यक्‍तींना' 
ही सामाजिक घडण अन्यायाची नाही असे वाटत असते असेही नाही. गुलामगिरीची पद्धत हा एक 


-कजगघड क त. डा 
नगघर[चघछज्न-छऊ 
“-चफनु विकत ढु 


(२) 


मोठा सामाजिक अन्याय होता हे ते मनापासुन मान्य करतील. ह्या अन्यायाची किमत देऊनच अथेग्सची 
संस्कृती बह्रली ह्या गोष्टीवर ते भर देतील. समजा, आज असा व्यावहारिक प्रश्‍न निर्माण झाला : 
तत्त्वतः गुलामगिरीसारख्या असलेल्या पद्धतीवर आधारलेली एखादी समाजरचना, त्या समाजात 
विज्ञान, कला, इ. सांस्कृतिक मूल्ये बहरलेली आहेत, म्हणून टिकवून धरावी का? ही मूल्ये सुस्थि- 
तीत असलेली माणसेच साधू शकतात हे मान्य करूनही, ही गुलामगिरीसमान असलेली पद्धती जर 
नष्ट केली तर ही मूल्येही पुर्णपणे नष्ट होतील व म्हणून ह्या * गुलामगिरी'च्या प्रथेची किमत देऊनही 
ही मूल्ये टिकवून धरण्यासाठी ही समाजपद्धती टिकवून धरावी असा पक्ष घेता येईल. पण ह्या पक्षाला 
निकराने विरोध करूनही एखाद्या आधुनिक युरोपीय व्यक्‍तीला पेरिक्लिसचे व प्लेटोचे कौतुक करता 
येईल. किंवा मध्ययुगातील वास्तुशास्त्राचे किंवा स्कोलॅस्टिक तत्त्वज्ञानाचे कौतुक करता येईल आणि 
ही व्यक्‍ती पेरिक्लिसच्या काळातील गुलामाची किंवा मध्ययुगातील एखाद्या ' भूदासा'ची वंशज असेल. 
अशा व्यक्तींनाही युरोपियन संस्कृतीच्या इतिहासाचे ' निलेप ' वृत्तीने रसग्रहूण आणि मूल्यमापन 
करता येणे आज शक्‍य आहे. 


निल्ेप वृत्तीने म्हणजे असे की जो इतिहास घडलेला आहे तो घडलेला आहे हे मान्य करणे 
आणि तो घडून गेलेला आहे हे ओळखणे. तो घडलेला असल्यामुळे तो पुसून टाकता येत नाही; तो 
जणू घडलेलाच नाही असा आव आणला तर तो खोटा ठरतो. आणि तो घडून गेलेला असल्यामळे तो 
मानवी कृतीच्या पलीकडे पोचलेला असतो. अथेन्समधील गुलामांना आज आपण मक्‍त करू शकत 
नाही. पण इतिहासाची काळी, अघोरी बाजू मान्य करूनही त्याच्यात जी मानवी संस्कृती विकसित 
झाली तिचे मूल्य ओळखणे आणि तो ठेवा जतन करणे हे काम उरतेच. उदा. प्लेटोने विश्‍वाविषयीच्या 
आणि माणसाविषयीच्या विवेकनिष्ठ विचाराची (7811019) पा०प2 ) ताकिक घडण स्पष्ट 
केली. आज ' न्याय , “ समता ह्यासारख्या तत्त्वांना अनुसरून समाजाची पुनरंचना करण्याचे 
आवाहन जे करतात ते आपले आवाहन माणसाच्या विवेकशक्‍्तीला आहे असे अनेकदा मानतात. 
पण अशा विवेकाधिष्ठित तत्त्वांवर आणि विवेकनिष्ठ विचारपद्धतीवर आज माणसाचा जो काब 
आहे तो त्याला कसा प्राप्त झाला ह्याचा शोध जर आपण घेत गेलो तर आपण निश्‍चितपणे 
अथेन्सपर्यंत पोहोचू. 


इतिहासाची काळी बाजू नाकारणे मूर्खपणाचे आहे. लोकशाहीतील गोंधळाला, बजबजपुरीला, 
बेशिस्तीला बिटलेल्या अनेकांना हुकूमशाही अधिक पसंत असते. पण हुकूमशाही प्रस्थापित झाली तर 
आपण राज्यकर्त्या पक्षातील इतरांना शिस्त लावणाऱ्यांमधील एक असु, आपले स्थान ज्याच्यावर शिस्त 
लांदण्यात येते त्यांच्यात किंवा सर्वांना धडा शिकविण्यासाठी ज्यांना कॉन्सनट्रेशन कपमध्ये डांबण्यात आलेले 
असते त्यांच्यात असणार नाही अशी त्यांची कशीतरी खात्री पटलेली असते. पण ही अविवेकी खात्री आहे. 
अनेकजण आज आपण जगतो आहोत त्याच्याऐवजी सॉक्रेटिसच्या अथेन्समध्ये किंवा उदयनकथाकोविद 
वृद्धांनी गजबजलेल्या अवन्तीमध्ये किवा डॉ. जॉन्सनच्या लंडनमध्ये आपल्याला जगायला मिळांले असते 
तर कितीतरी बरे झाळे असते असे मानतात. त्याची खात्री अशी असते कौ अथेन्समध्ये आपल्याला 
साँक्रेटिसबरोबर गप्पा मारता आल्या असत्या, ( आपण गुलाम म्हणून जन्माला आलो नसतो, ) किवा 
आपण क्षिप्रेच्या तीरी काव्यश्षास्त्रविनोदात कालक्रमणा केली असती, ( अंत्यज म्हणून जन्माला भालो 
नसतो ) किंवा डॉ. जॉन्सनबरोबर कोटीबाज, विचारपरिप्लुत संभाषणाचा आस्वाद घेतला असता 
( डॉ. जॉन्सनला खुर्चीवरून वाहून आणणारा हमाल झालो नसतो ). पण संख्याशास्त्रीय दृष्टीने पाहता 
ह्याच्या नेमके उलट घडून येण्याचा संभव कितीतरी अधिक होता. इतिहासात जी संस्कृती फुलली 
तिच्यासाठी ह्या संस्कृतीपासून दुर ठेवण्यात आलेल्या असहाय माणसांनी खूपच किंमत वेचली आहे 
यात शंका. नाही. आणि तरीही साँक्रेटिसाच्या अथेन्समध्ये, कालिदासाच्या काव्यात आणि डाँ. 


(३) 


जॉन्सनच्या क्लबमध्ये मानवी चैतन्याचा उन्नत आणि उज्ज्वल आविष्कार आढळतो आणि त्याचे मूल्य 
सार्वत्रिक स्थलकालातीत आहे हे आपण ओळखू शकलो नाही तर स्वतःची मानवी प्रकृतीच आपण 
खंडित केली आहे किंवा होऊ दिली आहे असा त्याचा अर्थ होईल. 

पण अथेन्समधल्या एखाद्या गुलामाचा वंशज असलेला आजचा युरोपिअन अँथेन्सच्या संस्कृती- 
कडे निलप वृत्तीने पाहू शकतो ह्याचे एक महत्त्वाचे कारण असे कौ गुलामगिरीच्या प्राचीन पद्धतीचा 
स्पर्श आजच्या त्याच्या व्यक्तिमत्वाला होऊ शकत नाही. आजच्या सुशिक्षित अस्पृश्याला-त्याची 
वैयक्तिक स्थिती कितीहो सुखस्वास्थ्याची असली तरी- भारतीय संस्कृतीकडे पाहताना अशी निर्लेप 
वृत्ती धारण करणे कितीतरी अधिक कठीण आहे. त्याच्यावर आणि त्याच्या बांधवांवर ठोकलेली 
अस्पृश्यतेची मुद्रा अजून स्पष्ट आहे. ह्या संस्कृतीविषयीची चीड त्याच्या मनात स्वाभाविकपणे 
खदखदत असते. सवर्णानी ही गोष्ट नीट ध्यानात घेतली पाहिजे, दलितांच्या दृष्टीने अस्पृ्यतेला 
मान्यता देणाऱ्य़ा मनुस्मृतीसारख्या धर्मग्रंथांतच नव्हे तर रामायण आणि महाभारत यांसारख्या आर्ष 
महाकाव्यात, कालिदासभवभूतीच्या काढ्पनाटकात, फार काय, उपनिषदांसारख्या विदवाच्या एकात्मतेचे 
स्तोत्र गाणाऱ्या ग्रंथांत, ज्ञानेश्‍वरांच्या पसायदानातही चातुवेर्ण्यांचे महाविष कालवलेळे आहे. अनेक 
हतभागी माणसांच्या शोषणावर आधारलेली पण मानवी चैतन्याचा उर्जस्वळ आविष्कार करणारी 
इतिहासात जमा झालेली एक संस्कृती- जिच्या जमेची आणि खर्चाची बाजू तटस्थपणे तपासुन पाहिली 
पाहिजे अशी एक भूतकालीन संस्कृती- म्हणून तिच्याकडे ते पाहूच शकत नाहीत. कारण तिची कमाई 
काय असेल ती असेल पण त्यासाठी झालेला खर्च त्यांच्याकडून अजूनही वसुल करण्यात येत आहे. 
म्हणून त्यांची चीड उफाळून आली आणि कडवटपणे व्यक्‍त झाली तर ती एक नेसरगिक गोष्ट म्हणून 
स्वीकारली पाहिजे. हिंदूंचा रणांगणात पराभव करून भारतात राज्यसत्ता स्थापन करणाऱ्या, हिंदूडे 
धर्मांतर घडवून आणून त्यांना मुसलमान बनविणाऱ्या मुस्लिमांचा ' जहांमदे ' म्हणून जोतिबांनी जो 
गौरव केला, ब्रिटिशांच्या सत्तेचे जे स्वागत केले त्याकडे ह्या दृष्टीनेच पाहिले पाहिजे. 

प्रस्थापित अन्याय्य घडी मोडून काढून तिच्याजागी अधिक न्याय्य़ घडी स्थापन करायची तर 
अन्यायाची धगधगती चीड आवश्यक असते असे असणे शक्य आहे. पण चीड आवश्यक असली तरी 
पुरेशी असणार नाही. ज्याची प्रेरणा प्रेमापासून लाभलेली असते आणि ज्ञान ज्याचे मार्गदर्शन करीत 


असते ते जीवन म्हणजे चांगले जीवन असे रसेल ह्यांनी म्हटलेले आहे. पुनरंचना करायचो तर मानवी 
जीवनाला आणि मानवी परिस्थितीला सामोरे गेले पाहिजे. आणि ह्यासाठी राग किंवा प्रेमही पुरेसे 


पडणार नाही. ज्ञान किंवा शहाणपणाही आवश्यक आहे. आणि तटस्थ, निलेप वृत्तीशिवाय शहाणपणा 
कमावता येणार नाही. 

विचारवंत म्हणून जे दलित सामाजिक समतेच्या लढ्याचे नेतृत्व आज करू पहात आहेत त्यांनी 
ही गोष्ट ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. एक संपन्न, प्रगल्भ मानवी संस्कृती भारतात उदयाला आली, 
अनेक अंगांनी बहरली आणि पुढे कुंठित झाली. तिची काळी बाजू आज अतिशय स्पष्ट झाली आहे. पण 
आपण सर्वच, सवर्ण आणि दलित, भारतीय मुसलमान आणि भारतीय ख्त्रस्ती ह्या संस्कृतीने घडविले 
गेलो आहोत. ( जे सुशिक्षित आहेत ते आधुनिक पाइचात्य संस्कृतीनेही घडविले गेळे आहेत. ) आपण 
हुचा संस्कृतीने घडविले गेलो आहोत छा इतिहास पुसुन टाकता येणार नाही; आणि ह्या समाजात 
रुजलेली आपली पाळेमुळे आपण खणून काढू, नवीन सुरवात करू आणि कित्येक अमूते तत्त्वांच्या 
प्रकाशात एक नवीन समाज इथे घडवू असे ज्यांचे स्वप्न आहे ते स्वप्नच रहाणार. एखादी व्यक्‍ती 
परागंदा होऊ शकते. समाजचा समाज परागंदा होऊ शकत नाही. इतिहासातले आणि भूगोलातील 
आपले वास्तव स्थान स्वीकारणे ही शहाणपणाची सुरुवात आहे. 

व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि व्यक्‍तीच्या प्रतिष्ठेवर आधारलेली समता ह्या तत्त्वांवर भारतीय समा- 
जाची पुनरंचन| करणे हे आजच्या भारतीयांपुढले पहिले काम आहे. ह्या तत्त्वांना विरोधी असलेली 


(४) 


समाजरचना आता टिकून राहू शकणार नाही हे उघड आहे. स्वार्थामुळे किंवा परंपरेच्या लळय़ामुळे 
ती टिकवून धरण्याचे करण्यात येणारे प्रयत्न अनेतिकंच मानावे लागतील, पण ह्या तत्त्वांमुळे समाज- 
जीवनाची चौकट निश्‍चित होईल. तिचा आशय व्यक्तींच्या जीवनाच्या गुणवत्तेतच मूर्त होईल. 
आपल्या प्रवृत्तीनुसार आपल्या जीवनाला अर्थपूर्णता देण्यासाठी मग व्यक्‍तींना माणसाच्या सामाइक 
सांस्कृतिक वारशाकडे वळावे लागेल- विज्ञानाकडे, कला आणि साहित्य यांच्याकडे, धाभिक वृत्तीच्या 
आविष्कारांकडे आणि भिन्न संस्कृतीत फुललेल्या अनेक नैतिक आणि सौंदर्यात्मक आविष्कारांकडे 
हा सांस्कृतिक वारसा सर्वांना उपलब्ध करूत देणे हाही सामाजिक न्यायाचा महत्त्वाचा भाग आहे. 
भारतीय संस्कृतीच्या वारश्याच्या संदर्भात भारतीय विचारवंतांपुढे भारतीय संस्कृतीच्या 
वारशाच्या संदर्भात भारतीय विचारवंतापुढे दुहेरी कायं आहे. समान मानवी प्रतिष्ठेवर आधारलेल्या 
न्याय्य समाजरचनेच्या विरोधी असलेले जे घटक ह्या सांस्कृतिक परंपरेत आहेत ते परखडपणे स्पष्ट केले 
पाहिजेत. पण त्यावरोबरच मानवी चैतन्याचा जो समृद्ध आविष्कार ह्या संस्कृतीत आढळतो त्याचाही 
शोध घेतला पाहिजे आणि सर्वे मानवजातीसाठी म्हणून तो जतन केला पाहिजे. सवण आणि दलित 
हिंदू आणि आहिंदु अशा सर्वे भारतीय विचारवंतांनी संयुक्तपणे करावे असे हे दुहेरी कार्य आहे. 
निकोप वौद्धिक जीवनासाठी आणि एकात्म समाजाच्या निमितीसाठी विघातक आणि विधायक 
अश्ली दोन्ही अंगे असलेली ही समीक्षा एका सामाइक बौद्धिक व्यासपीठावरून होणे आवद्यक आहे. 


________“_.२४/४४४श नश न नश ननम बाब, 


स्वामी केवलानंद सरस्वती 
यांच्या 


& जन्मदाताव्दीनिमित्त & 
नवभारतचा खास विशेषांक 


विषय : धर्म आणि समाजसुधारणा 
प्रकाशन दिन : २७५ डिसेंबर १९७८ 


निवेदन 

प्राज्ञपाठयाळेचे संस्थापक ब्र, केवलानंद सरस्वती यांची जन्मशताब्दी तारखेप्रमाणे ८ डिसेंबर 
१९७८ ह्या दिवशी येते. स्वामीजींनी आणि प्राज्ञपाठशाळेत शिक्षण घेतलेल्या त्यांच्या शिष्यगणाने 
जी अनेक राष्ट्रीय सामाजिक कार्ये केली त्यांत समाजसुधारणेसाठी धर्मंपरिवतंनाचे त्यांनी केलेले 
आंदोलन हे अतिशय वैशिष्ट्यपुर्ण असे काये आहे. स्वामीजींच्या जन्मशताब्दीच्या प्रसंगी त्यांच्या 
कार्याच्या हृया अंगाचा गौरव करण्यासाठी ' धर्मे आणि समाजसुधारणा ' ह्या विषयाला वाहिलेला 
* नवसारता'चा विशेषांक २५ डिसेंबरला प्रकाडित होईल. हा विदोेषांक डिसेंबर १९७८ आणि 
जानेवारी १९७९ हया महिन्यांचा जोड-अंक असेल. तेव्हा १ डिसेंबरचा अंक प्रसिद्ध करण्यात येणार नाही. 

* धर्म आणि समाजसुधारणा ह्या विषयाच्या विविध पैलूंवर नामांकित विचारवंतांनी लिहि- 
लेल्या ळेखांचा संग्रह म्हणून प्रसिद्ध होणारा हा विशेषांक वाचकांना संग्राह्य वाटेल असा विश्‍वास आहे. 

का. संवादक 


स्ढगघरचछजचव्य” 

य ड्‌ द्धन”, 

-पफनशमसिरठवश् 
ऱ् ज्य 


सौ. कमलाबाई टिळक 


सोफोक्टीजची चार शोकनाटये : प्रस्तावना 


[ सोफोक्लीजच्या “ किंग ईडिपस,' “ ईडिपस अँट कॉलोनस, ' “ अन्टिगनी ' व * इलेक्ट्रा ' या 
चार शोकनाट्यांचा मराठी अनुवाद महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडळातर्फे लौकरच प्रसिद्ध 
होत आहे. ' नवभारत * च्या मार्च, १९७८ च्या अंकात युरायपिडीजच्या शोकनाट्यांची प्रस्तावना 
छापली होती. त्यात प्रथम ग्रीक शोकनाट्याच्या सिद्धांतांविषयीचे सर्वसाधारण विवेचन समाविष्ट 
होते. या प्रस्तावनेतही प्रथम ते विवेचन, नाटकांचा संग्रह प्रसिद्ध होईल तेव्हा घालावयाचे आहे. पण 
: नवभारत च्या वाचकांनी हे विवेचन पुर्वीच वाचलेले असल्यामुळे येथे त्याची ह्विर्कतती टाळली आहे 
व एकदम सोफोक्लीजसंबंधीच्या मजकुरापासुनच सुरुवात केली आहे. ही प्रस्तावना मंडळाच्या 


अनमतीने “ नवभारत * मध्ये दिली जात आहे. 
ळौ ९4 


ग्रीक शोकात्मिकांच्या नाटककारांत सोफोक्लीज 
याला मानाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. त्याला इतकी 
कौर्ती लाभली आहे की, ' शोकनाट्याचा तो होमर 
( ग्रीक महाकवी ) होता ” असे म्हणण्यात येई व 
होमरलाही नंतर ' महाकाव्याचा सोफोक्लीज ' असे 
म्हणत, 

अथेन्सजवळ कोलोनसमध्ये सोफोक्लीजचा जन्म 
इ. स. पू. ४९७ मध्ये झाला. त्याचा पिता प्रसिद्ध 
कारागीर होता. संपन्न सुखवस्तू घ राण्यात व्हावे असे 
सुसंस्कार सोफोक्लीजवर झाले होते व त्याला योग्य 
ते शिक्षणही मिळाले होते. अथेन्समध्ये प्रतिवर्षी 
होणाऱ्या कुस्त्यांच्या फडात त्याने पारितोषिके मिळ- 
विली होती. तो वादयेही उत्तम वाजवी. इ. स. पू. 
४८० मध्ये ग्रीक नौदलाने पशियनांविरुद्ध सॅलॅमी 
येथील य॒द्धात मिळविलेल्प़ा विजयाबद्दल अथेन्समध्ये 
जो उत्सव साजरा करण्यात आला त्यात गायक व 
वाद्यवंदात वीणा वाजवण्याचे व गाण्याचे काम 
सोफोक्लीजने केले होते. इ. स. पू. चोथ्या शतकात 
अथेन्सच्या नाट्यगृहात सोफोक्लीजचा पूर्णाकुती 
ब्राझचा पुतळा बसवण्यात आला. त्यात सोफोक्लीज 
वीणावादन करीत आहे असेच दाखवले आहे. 

सोफोक्लीजच्या गुणविशेषांची कदर करून त्याला 
अनेक अधिकारपदे अथेन्स नगरराज्यात देण्यात 

न. भा, १ 


अनुक्रमणिका 


--का० सं० ] 


आली. पण त्याला राजकारणापेक्षा साहित्यात विशेष 
रस होता. तो सत्तावीस-अठ्ठावीस वर्षांचा असता- 
नाच, अथेन्समध्ये प्रतिवर्षी होणाऱ्या डिओनायस- 
सच्या उत्सवात स्पर्धेसाठी नाटके सादर करू लागला 
व त्याने एकंदर चोवीस वेळा स्पर्धेत पारितोषिके 
मिळविली. एकदा तर त्याने शोकनाट्यसम्राट 
इस्किलस याचा स्पर्धेत पराभव केला. असे म्हणतात, 
की ही गोष्ट इस्किलसच्या मनाला इतकी लागली 
की तो इ. स. पू. ४६८ मध्ये अथेन्स सोडून गेला. 

सोफोक्लीज हा धर्मनिष्ठ व शुद्ध आचरणाचा 
असून त्याचा स्वभाव निरहुंकारी व ममताळू होता. 
त्यामुळे तो फार लोकप्रिय झाला होता. आपल्याहून 
लहान नाटककारांशी तो फार सौजन्याने वागे, 
ग्रीक नाटककार युरायपिडीज याच्या मृत्यूची वार्ता. 
(इ. स. पू. ४०६ ) अथेन्समध्ये आली तेव्हा 
सोफोक्लीजने शोकवस्त्रे परिधान केली व नटांना 
उघड्या माथ्यांनी रंगमंचावर येण्यास आज्ञापिले, 
अथेन्समधील साहित्यिक वर्तुळाचा तो प्रमुख होता. 
श्रेष्ठ मुत्सही पेरिक्लिज व आद्य इतिहासकार हेरो- 
डोटस हे त्याचे परमस्नेही होते. “ कोलोनससध्ये 
ईडिपस ” या शोकनाट्यात त्याने इजिप्त देशातील 
चालीरीतींचा उल्लेख केला आहे तो हेरोडोटसच्या 
ग्रंथातून घेतला आहे. 


हि नवभारत 


सोफोक्लीजचे अथेन्सवर व अथेन्सच्या लोकांवर 
फार प्रेम होते. इतर ग्रीक नाटककार, आसपासच्या 
ग्रीक नगरराज्यांच्या आमंत्रणावरून त्या राज्यात 
जाऊन रहात, पण सोफोक्लीज मात्र अथेन्स सोडून 
कधीही, कुठल्याही विलोभनाला बळी पडून, गेला 
नाही.. त्याने अथेन्सचा वैभवकाळ पाहिला तसा 
त्याचा पडता काळही पाहिला, कलाक्षेत्रात त्याने 
देशाची सेवा केली वं त्याला जन्मभर सर्वांचे प्रेम व 
आंदर लाभला. त्याचे जीवन सुखात गेले व 
* अनायासाने मरण' आले. ९१ वर्षांचा होऊन, 
अतिवाधेक्याने शक्‍ती क्षीण होऊन तो मरण पावला. 
अथेन्सच्या लोकांनी एक * महामानव ' म्हणून 
त्याला मृत्यूनंतर मानवंदना दिली. त्याचे दफन 
त्याच्या पूर्वजांच्या समाधिस्थानती करावयाचे होते. 
हे ठिकाण अथेन्सच्या वाहेर दीडदोन मैलांवर होते. 
त्या वेळी अथेन्सभोवती स्पाटंनांचा वेढा पडला होता. 
पण सोफोक्लीजच्या नावाभोवतीचे कीतिवलय 
जाणून स्पार्टनांनी त्याचा देह अथेन्सच्या लोकांना 
वेढ्यामधून सुरक्षितपणे बाहेर नेऊ दिला. 
* ऑरिस्टॉफॅनीजू ( इ. स. पु. ४४४ ते इ. स. पू. 
_ ३८०) या ग्रीक हास्यरसात्मक नाटके लिहिणाऱ्या 
प्रथितयश नाटककाराने आपल्या ' बेडूक ' (]॥'02७) 
या उपरोधगर्भ हास्यरसात्मिकेत हेडीज्‌ (अधोलोक) 
मधल्या इस्किलस, युरायपिडीज व सोफोक्लीज या 
श्रेष्ठ नाटककारांच्या वास्तव्याचे वर्णन केळे आहे, 
प्रत्येक कलाक्षेत्रातील सवंश्रेष्ठ मृतात्म्याला भोज- 
नाच्या मेजावर हेडीजचा स्वामी प्लुटो याच्या 
उजव्या बाजूला मानाचे स्थान मिळत असे. शोक- 
नाटयसम्राट इस्किलस याला ते स्थान प्राप्त झाले 
होते. पण युरायपिडीज याचे आगमन मृत्यूनंतर 
हेडीजमध्ये झाल्यावरोबर त्याने आपल्या बंडखोर 
स्वभावाप्रमाणे, इस्किलसचे स्थान आपल्याला 
मिळावे अशी मागणी' केली. सोफोक्लीज मात्र 
हेडीजूमध्ये आल्यावर, इस्किलसला नम्रपणे वंदन 
करून, इतरत्र बसला, पुढे इस्किलस व युरायपिडीज्‌ 
यांच्या. नाटकांतील नाट्यगुणांचे मूल्यमापन करण्या- 
साठी डिभोनायससला पंच नेमले. निर्णय होण्यापुवींच, 
इस्किळसला अथीनिअन लोकांना लढण्याची स्फूर्ती 
देण्यासाठी ,पृथ्वीव'र बोलवून घेण्यात आले. जाताना 
इस्किलसने “ माझी मानाची जागा सोफोक्लीजलां 


नोव्हेंबर १९७८ 


द्या. त्याला मी माझ्यानंतरचा श्रेष्ठ शोकनाट्यकार 
समजतो ”असे सांगितले, - 
सोफोक्लीजनंतर त्याचे मुल्गे व नातृही चांगली 
नाटके लिहु लागले, त्याच्या घराण्यातचं नाटय 
लेखनाची कला होती. त्याचा नातू, सौफीक्लौज 
(आजोवाचेच नाव ठेवलेला ) यावर सोफोक्लीजची 
विदेध माया होती; तेव्हा सोफोक्लीजचा मुलगा 
आयोफोन याने, बाप आपली मालमत्ता छोट्या 
सोफोक्लीजला देऊन टाकोल या भीतीने, त्याया- 
छर्‍यात दावा क्वेळा की म्हातारपणामळे आपल्या 
बापाला वृद्धिभ्रंश जाला आहे तेव्हा त्याच्या 
हातून मालमत्तेची व्यवस्था काढून घ्यावी, त्या वेळी 
आपल्या बचावासाठी सोफोक्लीजने, त्या वेळी तौ 
लिहीत असलेल्या “ कोलोनसमध्ये इडिपस ? यां 
नाटकातल्या कोळोनसभूमीच्या गौरवात्मक गीता- 
तल्या काही भोळी वाचून दाखविल्या. त्या गीता« 
तील काव्यसोंदर्याने भारावून न्यायाधीश्याने उदगार 
काढले को, ' इतके प्रतिभापुर्ण, सुंदर काव्य 
रचणाऱ्याच्या बुद्धीला भ्रंश ज्ञाला आहे असे विधान 
करण्याचे धाडस कुणीही करू शकणार नाही. ” 
सोफोक्लीजने शंभरांपेक्षा जास्त नाटके लिहिली 
होती, असे मानतात. पण त्यांतली फक्त सातच 
उपलब्ध आहेत. व त्यांनी आपल्या गुणवत्तेने सोफो- 
क्लीजला जागतिक, अक्षय कौर्ती मिळवून दिली 
आहे. अठराव्या-एकोणिसाव्या शतकांत सोफोक्ली- 
जच्या नाटकांच्या अभ्यासाला वेग भाला व तद्ि- 
षय़॒क संशोधनात त्याने लिहिलेली काही किन्नर 
नाट्ये ( 8891 ]]9४8) व त्याच्या इतर नाट- 
कांचे काही सुटे भाग भूजंपत्रांवर लिहिलेले सापडले 
आहेत. सोफोक्लीजची सर्व उपल्ब्ध नाटके त्याच्या 
वयाच्या चाळीशीनंतर लिहिलेली आहेत. 
सोफोक्डीज नाटके लिहि लागला तेव्हा ग्रीक 
रंगभूमीवर इस्किलसचा संपूर्ण प्रभाव होता. सोफो- 
क्लीजवरही त्याचा परिणाम झाला असला पाहिजे. 
इस्किलसने पुरातन काळापासून चालत आलेल्या 
1१80 ला झोकनाट्याचे स्वरूप दिले. दुसरे 
पाच्न नाटकात घालून त्याने कथनाला संवादाचे रूप 
दिले व नाट्याचा ओनामा घालून दिला. इस्किलसच्यां 
भव्य, उदात्त प्रतिभेने व त्याच्य़ा धणाघाती ,भाषा- 
शेळीने ग्रीक रंगमंच झळाळून उठला होता. सोफोक्ली* 


जळ, 
2) 18. 


"करेडगघल निघ 


सोफोक्ळीजची चार शोकनाऱ्ये : प्रस्तावना ३ 


जने शोकनाट्याला प्रगतिपथावर आणखी पुढे नेऊन 
त्याला जागतिक साहित्यात अमर केले. रंगमंचावर 
तिसऱ्या पात्राचा प्रवेश, कथानकाचा नेटका आकृति- 
बंध, सूक्ष्म स्वभावरेखन, सखोल तत्त्वचितन व साधी 
पण आशयाचा समर्पक व समर्थ वेध घेणारी भाषा- 
शैली या त्याने ग्रीक रंगभूमीला दिलेल्या देणग्या 
आहेत. त्याने ग्रीक रंगभूमीत नवीन चैतन्य ओतले 
व तिला निश्चित व सुबक आकार दिला. नाट्यतंत्र 
व नाट्यगुण यांना त्याच्या लेखणीच्या जादूने नवीनच 
आकर्षक, ठाशीव, व्यापक व सुसंस्कारित स्वरूप 
आले. 

अँरिस्टॉटलने आपल्या काव्यशास्त्रात शोक- 
नाट्यात आवश्यक अश्ली जी अंगे वर्णिली आहेत, ती 
सोफोक्लीजमध्ये कशी प्रगट झाली होती ती पाहू. 

ऑअँरिस्टॉटल्च्या मते कथानक हे शोकनाट्यात 
सर्वांत महत्त्वाचे अंग. सोफोक्लीजच्या नाटकांत 
कथानक-रचनेचे चातुर्य पूर्णांशाने प्रगट होते. आपली 
कथानके, इतर ग्रीक नाटककारांप्रमाणेच तो जुन्या 
ग्रीक महाकाव्यांतून व नगरराज्यांच्या राजघरा- 
ण्यांच्या इतिहासातून घेई. पण कथानकातील नाटय- 
बीजे तो नेमको पकडी व त्यांना आपल्या नाटकांतून- 
फुलवीत नेई. उदाहरणार्थ, राजा ईडिपसचा कोलो- 
नसमधील मृत्यू. मूळ लोकथेत ही काही मोठीशी 
नाट्यपूर्ण घटना नव्ह्ती. पण सोफोक्लीजने त्या 
घटनेवर आपल्या प्रतिभाविलासाने, कल्पनाचातुर्याने, 
व॒ समर्थ कलागुणांनी मोठे भव्य, दिव्य शिल्प 
उभारले. 

सोफोक्लीज आपली कथानके पायरीपायरीने विक- 
सित करीत, वाचकांची उत्कंठा ताणीत ती रसोत्क- 
र्षाच्या परमोच्च विदुपर्यंत पोचवी. अँरिस्टॉटलच्या 
मते भाग्याची उलथापालथ व सत्यस्थितीची एकदम 
होणारी प्रखर, दाहक जाणीव ( 0९0७138] 9110 
1600211017 ) ही शोकनाट्याच्या कथानकाचा 
जण आत्माच. सोफोक्लीज या दोन्ही गोष्टींचा 
आपल्या नाटकाच्या अखेरीस इतका उत्कट परिणाम 
करी की वाचक प्रेक्षकांच्या अंगावर रोमांच उभे 
रहात. शोकनाट्याचे उद्दिष्ट, करुणा व भयचकितता 
( 019 8110 (6171701 ) यांचा प्रक्षोभ करणे हे 
या उत्कट अखेरीत उत्कृष्ट रीत्या साधते. * राजा 
ईडिपस हे नाटक सोफोक्लीजच्या कथानक-रचना 


- कौशल्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. नाटकाच्या 
प्रारंभी राजा ईडिपसभोवती सत्ताधीशत्वाचे, प्रचंड 
आत्मविश्वासाचे तेजोवलय आहे. पण भाग्यचक्र 
फिरल्यावर आपल्या हातून घडलेल्या पापाच्या 
जाणिवेने तडफडणारा, उद्वेगाने आपले डोळे फोडून 
घेणारा, वैभवाच्या दर्पात नगरीवरील अरिष्टांना 
कारणीभूत असलेल्या कलंकी पाप्य्राला भीषण दंड 
करण्याबह्दलची केलेली घोषणा स्वतः त्याच्य।वरच 
उलटून निर्वासित होण्याचे नशिबी आलेल्या ईडि- 
पसला पाहून वाचकाचे मन कातरविस्मयाने व्याकूळ 
होते व अपार करुणेने भारावून जाते. 

याप्रमाणे नाट्यपूणे घटना, पात्रांचे सुक्ष्म व 
सखोल स्वभावरेखाटन व व्याजोक्ती गर्भसंवाद 
यांमुळे सोफोक्लीजची कथानके वेगवान, प्रत्ययकारी 
व रंजक होतात. शिवाय अरिस्टॉटलने विहित 
केलेली, स्थळ, काळ, घटिते यांची एकसुत्रताही 
सोफोक्लीज कथानकात साधतो. अंतिम लक्ष्याचे 
अवधान एकतानतेने राखणाऱ्या शर्यतीतील घोड्या- 
प्रमाणे सोफोक्लीजचे कथानक डोल्दार, चपळ 
गतीने, आखलेल्या मार्गापासून किचितही न ढळता, 
प्रक्षकांची उत्कंठा क्षणोक्षणी वाढवीत, रसोत्कर्षाची 
अखेरी गाठते. 

या कथानकाच्या घोडदौडीच्या यज्षात, पात्रांच्या 
स्वभावरेखनातील कौशल्याचाही वाटा असल्याचे 
सोफोक्लीजच्या नाटकांत स्पष्ट दिसते. शिवाय 
अँसिस्टॉटलप्रमाणे सोफोक्लीजच्या मते शोकनाट्यात 
कथानक हे प्रमुख अंग नसुन, पात्रांचे स्वभावविशेष हे 
अधिक महत्त्वाचे आहेत. शोकनाट्यातील घटना या 
नियतीने निदिचित केलेल्या असल्या, तरी त्या प्रत्यक्ष 
सत्यसृष्टीत उतरवायला पात्रांचे स्वभावविशेषच, 
सोफोक्लीजच्या नाटकांत कारणीभूत होतात. मध्य- 
वर्ती पात्र भोवतालच्या पात्रांशी, निरनिराळ्या 
प्रसंगी, जसजसे आपल्या विशिष्ट स्वभावानुरूप 
वागते, तसतशा त्या वर्तनाला अनुसरून निरनि- 
राळ्या घटना पुढे सरकत रहातात व नाटकाच्या 
शेवटी त्यातून आकारास आलेली अखेरी गाठतात. 
सोफोक्लीजने तिसरे पात्र नाटकात आणल्यामुळे हे 
कथानकाच्या विकासाचे कार्य जास्त सुलभ झाले. 
तीन पात्रांच्या परस्पर प्रतिक्रियांतून - संवादांतून 
कुतींतुन कथानक नाट्यपूर्ण रीतीने फुल्त जाते, उदा- 


शा 


2 ळी डा 
"-ऐञरयओा अः 
-करखगघरचिछनसज? 


]:1 नवभारत 


हरणाथे, ' राजा ईडिपस' मध्ये ईडिपसचे क्रेओनची 
-संशयग्रस्त वर्तन, मेंढपाळांशी संभाषण व जन्मरह- 
'स्याच्या अतिसखोल चौकशीला जोकास्टा करीत 
'असलेला विरोध न जुमानण्याचा हट्ट वगैरेतून एकाच 
“वेळी ईडिपसचा उतावळा, मनस्वी आग्रही स्वभाव 
"स्पष्ट होत जातो व या त्याच्या स्वभाववैशिष्ट्यामूळे 
“नियतीने त्याच्यासाठी योजलेली अखर झपाट्याने, 
अटळपणे जवळ जवळ येत जाते. इस्किलसच्य़ा नाट- 
कात अपरिहार्य नियतीची छाया प्रारंभापासून शेवट- 
पर्यन्त सारा रंगमंच झाकळून टाकते; पण सोफो- 
क्लीजच्या नाटकांत, शोकनाटः्याचा नायक नियतीला 
आपले संकेत पार पाडण्यास आपल्या स्वभाववदि- 
ष्ट्याने व तदनुरूप कृतीने, जणू साहाय्यच करतो. 

अर्थांत अऑरिस्टॉटलनेही म्हटलेच आहे की, 
“४ शोकनाट्याचा नायक एकदम पूर्ण पुरुष नसावा. 
त्याच्या स्वभावातील काही त्रुटींमुळे किवा त्याच्या 
एखाद्या प्रमादाने - मग तो नकळतही घडलेला 
असेना- त्याच्यावर अरिष्ट कोसळते, असे दाखवावे” 
सोफोक्लीजने आपले नायक असेच रंगवलेले आहेत. 
राजा ईडिपसचा आततायी, जिही, फाजील आत्म- 
विशवासय्‌कक्‍्त स्वभाव त्याच्या अंतिम विनाशाला 
कारण होतो. पण त्याच्या अंगच्या इतर श्रेष्ठ 
गुणांमुळे तो धीरोदात्त व असामान्य असल्याचे 
मनात ठसते. सामान्य माणसाच्या विनाशाने वाच- 
कांचे चित्र कातर, विस्मित किंवा दयाद्रे होणार 
नाही. 

. सोफोक्लीजच्या मध्यवर्ती पात्रांखेरीज त्याची 
साहाय्यक, गौण पांत्रेही उठावदांर होतात. त्यांच्या 
स्वभावांतले सुक्ष्म बारकावे, तें कथानकाला पृष्टी 
देतील, मुख्य पात्राच्या स्वभावरवैशिष्ट्यांवर प्रका- 
शाचां झोत टाकतील अश्या रीतीने सोफोक्लीज 
रेखाटतो व त्यामुळे ही दुय्यम पारत्रेही वाचकांच्या 
मनावर खोल ठसा उमटवून जातात. 

यांप्रमाणे सोफोक्लीजची सर्वच पात्रे वास्तव, 
जिवंत वाटतात; परंपरेने आकृतिबंध ठरून गेलेली 
किवां नियतीच्या सुत्रावर नाचणारी, निर्जीव बाहुली 
वाटत नाहीत. राजा ईडिपस, इलेक्ट्रा, अँन्टिगनी 
ही संव स्वतःच्या प्रेरणेप्रमांणे वागंत असल्यामुळे ती 
उंत्कंटं भावनावेगांने रसरसलेली असतात. अँरिस्टॉ- 
टंलने म्हेंटळे आहें की ' सोफोक्लीजं पात्रे रंगवतो ती 


नोव्हेंबर १९७८ 


'त्याल्ा जशी असावीशी वाटतात तशी; युराय- 


पिडीज ती जंशी आहेत तज्ञी '. याचा अर्थ हाच की, 
सोफोक्लीज कल्पनाशक्ती वापरून आपल्या पात्रांना 


निरनिराळ्या नाट्यमय व संघर्षात्मक प्रसंगांतून 


नेतो व त्या वेळी ती कशी वागतील, हे आपल्या 


'मनुष्यस्वभावाच्या अचूक व सखोल ज्ञानाने ओळ- 
खून तसतशी कृती त्यांच्याकडून करवतो. हे सर्वं 


प्रसंग त्याच्या आदयगभं, प्रभावी दोलीने प्रत्ययकारी 


'होतात व त्याच्या पात्रांचे वास्तवदशंन वाचकांना 


अनेक पैलूंतून होते. 

सोफोक्लीजने तिसरे पात्र रंगभूमीवर आणले ही 
गोष्ट प्रथमदृष्ट्या किरकोळ वाटेळ, पण ती कथा- 
नकाचा विकास, व्य़क्तिदशंन व संवादांतील नाट्य- 
गुण या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे हे त्याच्या 
नाटकांवरून उघड दिसते. नाटकांत दोनच पात्रे 
होती; तेव्हा कथानकाच्या विकासाचे दर्शन गायक- 
वृंदाच्या कथनाद्वारे घडवावे लागे. आता तीन 
पात्रांच्या परस्पर प्रतिक्रियांद्वारा कथानक प्रगत 
होत असलेले प्रत्यक्ष रंगभूमीवर दाखवता येऊ 
लागले. प्रत्येक व्यक्‍तीच्या स्वभावातील भिन्न भिन्न 
पेळू तीन पात्रांच्या परस्परसन्मुखतेमळे कसे उज- 
ळून उठतात हे “ राजा ईडिपसच्या ” उदाहरणा- 
वरून पूर्वी पाहिलेच. तीन पात्रांच्या परस्परसंवादा- 
मुळे नाट्यगुणांची अभिवृद्धी होते, तसेच कथा- 
नकालाही एक तिसरे परिमाण प्राप्त होते. दोन 
पात्रे परस्परांशी बोलतांना भावी कृतीची एक दिल्या 
ठरवतात. पण तिसरे पात्र असले म्हणजे त्या कृतीला 
अपणखी एक फाटा फुटतो व कथानकात विविधता, 
वैचित्र्य येते. तीन पात्रे असल्यामुळे विविध भावनां- 
चाही रसोत्कषे होतो. ' इलेक्ट्रा!त शिक्षक आरेस्टी- 
जच्या मृत्यूची बातमी सांगत असता, क्‍्लायटेम्‌नेस्ट्रा 
बाहूरून दुःखाचे ढोंग करीत असली, तरी तिला 
आतून आतंदाच्या उकळ्या फुटत असतात; उलट- 
या बातमीने इलेक्ट्रा शोकाकुल होऊन जाते. सत्य 
परिस्थिती वाचकांना माहीत असल्यामुळे तर या 
व्याजपुर्ण प्रसंगाने उत्पन्न होणाऱ्या नाट्याने वाचक 
मोहित होतो. शिवाय संघर्ष हा नाट्याचा आत्मा 
असतो. हा संघर्ष दोन पात्रांऐवजी तीन पात्रे 
योजल्यामुळे तिरंगी होतो व नाट्यगुणांचा प्रकषे 


ह्वोतो. 


सोफोक्‍्लीजची चार शोकनाट्ये : प्रस्तावना ष्‌ 


सोफोक्लिजचा गायकवृंद (९॥०"ए8) त्याच्या 
पूर्वी होऊन गेलेल्या ग्रीक नाटककारांच्या गायकवृंदा- 
पेक्षा आपल्या अनेक वैशिष्ट्यांनी निराळ्याच प्रकारे 
उठून दिसतो. सोफोक्लीजने वृंदाचे निव्वळ कथनाचे 
काम, तीन पात्रे घालून, कमी केळे आहे, हे आपण 
पाहिलेच. शिवाय सोफोक्ठीजचा गायकवृंद हा 
ऑरिस्टॉटल्च्या सिद्धांताप्रमाणे नाटकातले एक पात्रच 
बनून जातो. तो पात्रांशी व घटनांशी समरस होतो. 
सोफोक्लीजच्या नाटकातील गायकवृंद आदश आहेत 
असे अँरिस्टॉटलने निरनिराळी उदाहरणे देऊन 
स्पष्ट केले आहे. ' राजा ईडिपस'मधल्या थीबूसच्या 
नागरिकांचा गायकवृंद थीब्स शहराबद्दल व आपल्या 
राजाबद्दळ, व * अँटीगनी ' मधला वृंद अँटिगनी- 
बद्दल अत्यंत जिव्हाळा दाखवतो. ' कोलोनसमध्ये 
ईडिपस ' मधला कोलोनसवासीयांचा वृंद व 
६ इलेक्टा ' मधला आर्‌गॉस व मायसिनीनिवासीय 
नारीवृंद हे तर कथानकातल्या एखाद्या पात्राप्रमाणेच 
वावरताना व बोलताना दिसतात. 


सोफोक्लीजचा गायकवृंद हा प्रेक्षक व पात्रे 
यांच्यामधला एक प्रकारे दुवाच असतो. प्रेक्षक 
गायकवंदाशी समरस होऊन, त्याच्याबरोबर ईडिपस- 
साठी हळहळतात; वृद्ध, अंध ईडिपसचे कोलोनस- 
मधील भव्य, दिव्य निर्वाण पाहून स्तिमित होतात; 
इलेक्ट्राच्या भावनावेगात भागीदार होतात. 


पण, भूतकालीन व वतेमान घटनांवर मतप्रदशेन 
करणारा, कधी एका पक्षाची तर ' अँंटिगनी 
मधल्याप्रमाणे कधी दुसरी बाजू घेणारा, नाना 
घटनांवरील प्रतिक्रियांत पात्रांशी व प्रेक्षकांशी एका- 
त्मता पावून उत्कंठा, आशा, भीती वर्गैरे भावना, 
प्रगट करणारा हा वृंद आपल्या गीतांमध्ये (00०8) 
मात्रे एका आगळ्याच काव्यमय, तेत्त्वचितनात्मक 
द्रष्ट्याच्या भूमिकेत प्रवेश करतो. शोकनाट्यातील 
प्रमख रसांची- कारुण्य व कातरता- निष्पत्ती 
करण्याचे कार्य ही गंभीर गीते करतात. ही गीते, 
एखादा अपवाद सोडल्यास, नाटकातील घटनांच्या 
संदर्भात असतात. कल्पनारम्यता, भावसौंदयं व 
सुभग शैली यांचा मंधुर संगम या गीतांत सोफो- 
क्लीज सांधतो, त्याचप्रमाणे त्याच्या जीवनविषयक 
सखोल तत्त्वचितनाचाही त्यात समांवेश असतो. 


आपल्यां नाटकांतून निरनिराळ्या घटना. नाट्य- 
पूर्णे रीतीने मांडीत असताना, सोफोक्लीज- यां 
घटनांच्या मुळाशी व अंतिम -परिणामाशी संलग्न 
असलेल्या जीवनातील शाश्‍वत मूल्यांचा शोध घेत 
राहतो. मानवाच्या वाट्याला नाना दुःखे येतात 
यांचे कारण निव्वळ योगायोग किवा. देवदेवतांचा 
रोष, हे नव्हे. सोफोक्लीजच्या मते विश्‍वाच्या या 
सारख्या फिरत रहाणाऱ्या चक्ताच्या गतीत. एक 
प्रकारचा समतोल आहे. निसर्ग व मानव या 
दोघांच्या जीवनात एक प्रकारचा समतोलपणा 
नेहमी राखला जातो. त्यांच्या कार्यवाहीत एक 
प्रकारची ल्यबद्धता आहे, एक पद्धत - आहे, 
काही तत्त्व आहे, काही कार्यकारणभाव. आहे. 
मानवाच्या हातुन जेव्हा एखादा प्रमाद ( प्त8॥- 
878 ) होतो तेव्हा हा समतोल बिघडतो 
व त्याचा दंड त्याला भोगावा लागतो. सोफोक्ली- 
जच्या ग्रीक प्रेक्षकवृंदाला ही शिस्तबद्धतेची, सम- 
तोलाची कल्पना रुचण्याजोगीच होती, कारण ४० 
179:0688 - “अतिरेक नको '- हा त्यांच्या जीवन- 
विषयक तत्त्वज्ञानाचा मर्ध्यबिंदूच होता. 

पण राजा ईडिपस याच्या हातून अजाणतेपणी 
प्रमाद घडलेला असताना त्याला कठोर .शिक्षां का 
होते ? बंधुप्रेमाच्या पोटी आपले क्तेव्य करीत अस- 
ताना अँटिंगनीला मृत्यूला कां तोंड द्यावे लागते? 
असे प्रश्‍न वाचकांच्या पुढे साहजिकच उभे रहातात, 
या प्रद्नांना सोफोक्लीजचे उत्तर असे आहे कीं, 
मानवी जीवन हे फार व्यापक व गुंतागुंतीचे आहे, 
मानवाच्या तोकड्या बुद्धीला जीवनातील फक्त 
अर्ध्या भागा'चेच दर्शन व आकलन होते व ते त्याला 
अनिश्‍चित व अन्यायी असल्याचे भासते. पण सर्व 
साक्षी झ्यूसला जीवनाचे संपूर्ण चित्र ज्ञात असतें व 
त्यामुळे प्रारंभी अजाणतेपणी केलेल्या पापाला दंड 
झाला असला --व तो होतोच, कारण ' पापं केले 
की दंड झालाच पाहिजे ' हा विश्‍वरहाटीचा, जाति> 
मूल्यनिरपेक्ष असा दंडक आहे- तरी अंखेरीस त्या 
व्यक्‍तीला सर्वेशाकडून न्यांय मिळतो. हा न्योयं कधी 
भांनवांकरवी होतो - इलेक्ट्रामध्ये तो ऑरेस्टीजच्या 
हातून होतो- पणं मानवांच्या हातुन तो ने झाला, 
तर स्वर्गस्थ हकती किवा निसंगे ते काम करतात. 
कंधी कधी तर अच्यायाचा बळी झालेलें मृत अखे. 


ह - नवभारत 


रीस अपराध्यांचा सुड घेतात. इलेक्ट्रा म्हणते, 
* अनेक. वर्षांपुर्वी मृत झालेले, आपल्या मारेकर्‍्यांचे 
रक्‍त. शोषण करतील. ' अंटिगनीत टायरेसिमस 
म्हणतो, “अंत्यसंस्कार न झालेल्या पॉलीनायसिसच्या 
मृत. देहाचे मांस गिधाडे, कुत्री खातील; मग ती 
नगरीतील वेदी भ्रष्ट करतील, व मग सारी नगरी 
क्रुद्ध . होऊन राजाविरुद्ध - अपराध्याविरुद्ध - बंड 
करून उठेल.” “ राजा ईडिपसच्या ” आरंभीही 
नगरीत रोगराई वगैरे अरिष्टे उद्॒‌भवल्याचे वणंन 
आहे." कोलोनसमध्ये ईपिडस ? मध्ये सोफोक्लीजने 
'राजावरचा कलंक धुऊन निघून तो नगरीचा भूषण 
बनल्याचे व दिव्यत्व पावल्याचे दाखविले आहे. 
अँटिगनीलाही मृत्यूनंतर क्रेओनने तिच्या भावाचा 
यथायोग्य अंत्यसंस्कार केला म्हणून, समाधान 
लाभले असेल. न न 
- ही विशवरहाटी ध्यानात घेऊन मानवाने सावध 
सहावे असा सोफोक्लीजचा सल्ला आहे. मानवाला 
होणारे जीवनदर्शन इतके व्यापक, गुंतागुंतीचे व 
अनिठद्चित असते, की मानवाने त्याच्या दिशेला 
कलाटणी देण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे स्वतःची 
फसवणूक करून घेणे आहे. राजा ईडिपस पितृत्वाचे 
संभाव्य पाप टाळण्यासाठी कॉरिथ सोडून गेला तो 
नेमका थीब्सजवळ त्याच पापाच्या जाळेयात 
सापडला. मानवी विवेचक बुद्धी तोंकडी आहे, 
तिच्यावर फाजील भर देणे, तिच्याबद्दल फाजील 
अहंकार बाळगणे म्हणजे अरिष्टास आमंत्रण देणे 
आहे. मानवाच्या जीवनाची शोकांतिका होण्याचे 
कारण मानवं आपल्या मर्यादा न ओळखता, अटळ 
नियतीशी झुंज घ्यायला निघतो हे होय, असे सोफो- 
बॅलीज आपल्या नाटकांतून दाखवतो. 

मात्र याचा अर्थ, सोफोक्लीज मानवाला तुच्छ 
छेखतो, असा मुळीच नाही, मानवाची प्रतिष्ठा तो 
जाणतो. * कोलोनसमध्ये ईडिपस ' या नाटकात 
मानव ईडिपसप्रमाणे शरीराने दुबळा असला, तरी 
त्याची आध्यात्मिक उंची रविपुष्पे खुडण्याइतकी गगत- 
भेदी आहे असे सोफोक्लीजने दाखविले आहे. कारण 
शोकांतिका होते ती थोर पुरुषांच्या जीवनाचीच. 
माणूस जितका प्रखर बृद्धीचा, कतृंत्ववान, असामान्य 
तितका त्याच्या विनाशाचा वेग प्रचंड. सामान्य 
माणसाच्या जीवनात दिव्यान्त शोकनाट्य अवतरूच 


नोव्हेंबर १९७२ 


हाकत नाही. सामान्य माणसाच्या मृत्यूच्या वेळी 
काही तारे निखळत नाहीत, अस्मानी उत्पात होत 
नाहीत. असामान्य मानवच, फीनिक्स पक्ष्यासारखे 
विनाक्षाच्या रक्षेतून पुनर्जीवन घेऊन उठतात, दिव्यत्व 
पावतात. “ कोलोनसमध्ये ईडिपस ” या नाटकात 
सोफोक्लीजने हे पुनरुत्थान स्पष्ट केले; पण इतर 
नाटकांतही ते र्गाभत असते, वाचकांच्या कल्पना- 
शक्‍तीवर सोपविलेले असते. अथेल्लो, हॅम्लेट - हे 
शेकसपिअरचे शोकनाट्यनायकही आपल्या स्मृतीत 
रहातात ते थोर, उदात्त, असामान्य व्यक्‍ती 
म्हणूनच. वि “र 

परिणामी सोफोक्लीजच्या नाटकांचा अंतिम 
परिणाम मानवांच्या अगतिकत्वामुळे उत्पन्न 
होणारे नैराश्य हा नसुत, मानवाच्या थोरवीची 
जाणीव हाच असतो. असामान्याच्या वाट्यास 
आलेला कर्मभोग पाहून कारुण्याने मन भारावते; 
पण त्यांच्या अंगची धीरोदात्तता पाहून मन 
विस्मित होते. आरंभोच्या निराझेचे पटल दूर 
होऊत करुणा व कातरता या अतिरिक्‍त भावनांचे 
विरेचन होते व मनाला एक प्रकारचा आल्हाद वाटू 
लागतो. वाचकाला शोकांतिका वाचून आनंद का 
वाटतो (18५० ]168801०) याचीही मीमांसा 
अशा प्रकारे करता येईल. 

सोफोक्लीजळा मानवाची ही थोरवी अभिप्रेत 
असल्यामुळे की काय, त्याच्या नाटकांत, इतर ग्रीक 
नाटकांप्रमाणे अतिमानवी शक्‍तींना ( 3िप]९'- 
1081191) प्राधान्य नसते. इतर नाटकांप्रमाणे 
त्याच्या नाटकात ग्रीक देव रंगभूमीवर वावरत 
नाहीत. अतिमानुषत्वाचा उपयोग क्वचित तो 
वातावरण-निमितीसाठी करतो, उदा.-- * कोलोनस- 
मध्ये ईडिपस- पण ही अद्‌भुतता नेहमी अदृश्य, 
पडद्याआड असते. देव योजतात; पण त्या योजना 
सत्यसृष्टीत उतरवतात मानवच. ते देवांच्या बरो- 
बरीने आपल्या कतृंत्वाचा ठसा उमटवीत रहातात. 
मानवाचा पुत्र जगतात अगदीच पराधीन नाही 
असे सोफोक्लीज सतत स्पष्टपणे दक्षवितो. 

देवांचे आगमन रंगमंचावर घडवून हतर ग्रीक 
नाटककार जो अद्भुत, रोमांचकारक अनुभव 
देतात, तो सोफोक्लीज इतर नाट्यपूर्ण करामतीने 
साधतो. रक्ताळलेल्या डोळ्यांचा ईंडिपस _ रंग- 


सोफोक्ठीजची चार झोकनाटये : प्रस्तावना 


भूंमींवंर पाहूंन प्रैक्षंक भेबचंकित. होतौ. कधी कधी 
तर निःशब्द स्तब्धतेचा उपयोग सौफोक्लीज अशा 
'प्रकारे करतो, कौ प्रेक्षकांच्या अंगावर काटा उभा 
'रहातो. अंटिगनीमध्ये युरिडायसी मुलाच्या मृत्यूची 
वोर्ता ऐकतांच एकही शक्ष्द न षोलता रंगमंचावरून 
निघून जाते, तसेच “राजा ईडिपॅसं ' मध्ये ईडिपसच्या 
जन्मरहुस्याचा गौप्यस्फोट होणार असे दिसताचे 
जोकास्टा निःशन्दपणे आत जाते- तेव्हा गरायक- 


बुंदाप्रमाणेच वाचक व्याकूळ होऊत मनात म्हणतो. 
* काय करतील आता ह्या ? 


सोफोक्लीजची भाषाशली अनलंकृत पण सुभग, 
प्रसच पण आझेयगभं व सुचक असल्यामुळे अत्यंत 
परिणामकारक अशी आहे. त्याची मुक्‍तछंदबद्ध पद्य- 
रचना ओघवती आहे. ती बाहेरून सांधी वाटली 
तरी त्यात युक्तीने अंतर्भूत केलेली, लक्षात न येणारी 
कला पूर्णांशाने आहे. अर्थात, त्याच्या भाषेतली 
भावमधरता, लयबद्धता, ग्रीक, इंग्लिश या माध्य- 
मांतुन मराठीपर्यंत येऊन पोचलेल्या अनुवादात 
प्रतीत होणे अशक्य आहे. १ण त्याची समर्पक झब्द> 
योजना, अपरिचित शब्द व रूपके नाट्योत्कषे 
साधण्यासाठी वापरण्याची - अँरिस्टॉटलने सापेक्षाने 
वणंन केलेली लकब व॑ त्याच्या काव्यमय शेलीतील 
कल्पकत।, गोडवा ब सुरेलपणा याची प्रश्नंसा' ग्रीक' 
जाणणाऱ्या इंग्लिश समीक्षकांनी मुक्तकंठाने केली 
आहे. 

पण मराठी अनुवादातही ज्याचा रसास्वाद 
वाचकांना चाखता येईल असा शैलीचा लक्षणीय 
गण सोफोक्लीजमध्ये आहे. आणि तो म्हणजे 
व्याजोक्ती ( 110717 ): पात्रांतील परस्परसंवादात 
प्रकट होणारी ही व्याजोक्ती नाट्यगुणाला अत्यंत 
पोषक ठरते. ग्रीक नाटकात, परंपरागत कथानके 
प्रेक्षकांना ठाऊक असल्यामुळे व कधी कधी नाटककार 
प्रेक्षकांना आधीच विइंवांसांत घेत असल्यामुळे तर 
व्याजोक्ती अत्यंतच हृंध्य होते. ' राजा ईडिपंस ' मध्ये 
राजा नंगरींवरील अरिष्टांना कारणीभूत असलेल्या 
पाप्याविरुद्ध भयंकर शांपवाणी उच्चांरीत असतो. 
तेव्हा हा पापी राजा स्वतःच आहे हे प्रेक्षकांना 
ठाऊक असल्यामुळे, ही व्याजोक्ती हृदयाला भिडते: 

जोवंतीप्रमाणे व्यांजगर्भ प्रसंगही निर्माण करण्यांत 


सॉफोक्लींज ' अत्यंत. तिपुण 'आहे.'। ' इलेवट्रा तं 


'इजिस्थस आपल्या मंते ऑरेस्टीजच्या शंवावरचे 
आच्छादन हर्षोत्फुल्क होऊन बाजूला करायला जांतों. 
पण प्रेक्षकांना माहीत अंसते की ते क्लायटेमूनेस्ट्राचे 
शव होते. ते पहाताच इजिस्थसला जो धक्का बसतो, 
त्याची कल्पना प्रेक्षकांना आधीच असल्यामुळे त्या 
प्रसंगातील व्याज-उपरोध मोठा नाट्यपुर्ण ठरंतो. 
कधी कधी ही व्याजगर्भता वाचकांना सुखवून जाते. 
: इलेक्ट्रा ह शिक्षक ऑरेस्टीजच्या मृत्यूची बातमी 
सांगत असताना क्लायमनेस्ट्रा मनातुन आनंदित होतें 
व इलेक्ट्रा शोक करू लागते, तेव्हा वाचकांनां 
ऑरिस्टीज जिवंत आंहे म्हणून गुदगुल्या होतात व॑ 
इलेक्ट्रा पुढे सुखावणार आहे, म्हणून आनंद वाटतो. 
सोफोक्लीजचा हा उपरोध त्यांच्या केवळ संवांदात 
व प्रसंगांत नसुन त्याची छाया सार्‍या नाटकावर 


वसरलेली असते. जीवन माणसाची कशी फसवणूक 


करते, त्याला कश्या हुलकावण्या देते, हे जणू 
सोफोक्लीजला वारंव!र सुचित करावयाचे असते. 
देववाणीचे भाकित टाळण्यासाठी ईडिपस पित्या- 
पासुन दूर जाऊ पाहतो व नेमका पितृवधाच्याच 
पापात येऊन पंडतो. पुढे पाप्याला शोधण्यासाठी' 
व॑ दडण्यासाठी आटापिटा करतो व त्याचे फळ 
म्हणून स्वतःच दंड्य अपराधी ठरून बसतो.-असा' 
उपरोध ( हाणा ४ ) ' माणसाचा नेहुमी' पिच्छा 
पुरवीत असतो, असे दाखवून सोफोक्लीज नाट्य- 
गुणांची वृद्धी करतो. 

असा होता सोफोक्लीज. त्याची नाटके त्यांच्या 
गुणवत्तेमुळे समकालीनांत अत्यंत लोकप्रिय होती व 
तदनंतरही त्याची लोकप्रियता वाढतच गेली. इंग्लिश 
कवी शेली याच्या खिशात, त्यांच्या मृत्युसमयीं 
सोफोक्लीजच्या नाटकांचे पुस्दक होते. मॅथ्यू आनेल्ड' 
या इंग्लिश कवीने पुढील शब्दांत त्याला भावपूर्ण 
प्रशंसापुष्पे अपंण केली आहेत 


४७ 08)]81060 हठ] । 


श०० 88७ 110 808ता]7 810 
88% 1. ७01010 
गु७७ ॥९)]०प शोण ण 
पा७ 815 81826 
जिंग&8७1 ०. हश००८ (0०108 र 
8०१. 1'8.01॥1त: 


टू नवभारत 


“६: समतोल वृत्तीच्या या नाटककाराला जोवनाचे 
सर्वांगानी संपूर्ण, सम्यक्‌ दर्शन सतत होत राहिले 
होते. ग्रीक रंगभूमीची परिपक्व रसाळता त्याच्यात 
एकवटली होती. कोलोनसच्या या पुत्राने त्या 
भूमीच्या माधुर्याची गाणी गायिली. ” 

सोफोक्लीजच्या व्यक्तिमत्त्वाचे व नाट्यकलेचे 
किती यथार्थ वर्णन आहेहे ! 

या संग्रहात समाविष्ट केलेल्या चार नाटकांपैकी 
“* अँटीगनी * हे सोफोक्लीजने प्रथम लिहिले असावे 
असा अंदाज, समीक्षकांनी सोफोक्लीजची भाषाशली, 
नाट्यतंत्र वगैरेंचा अभ्यास करून, बांधला आहे. 
थीब्सचा राजा ईडिपस याच्या जीवनावर सोफो- 
कलीजने तीन नाटके लिहिली व ती तीनही या 
संग्रहात आहेत. मात्र ती सोफोक्लीजने एकाच वेळी 
पाठोपाठ लिहिली नसावीत. ऐतिहासिक कालानु- 
क्रमाने राजा ईडिपस, कोलोनसमध्ये ईडिपस व 
अँटीगनी असा क्रम ठरतो. कारण राजा ईडिपसमध्ये, 
ईडिपसच्या जन्मरहस्याचा गोप्यस्फोट व अध:पात 
दाखवला आहे. कोलोनसमध्ये त्याच्या निर्वाणाचे 
वर्णन आहे. व अँटीगनीमध्ये ईडिपसच्या मृत्यूनंतर 
त्याच्या दोन पुत्रांनी राज्यासाठी आपापसांत लढून 
एकमेकांचा वध केल्यानंतरचे वृत्त आहे. पण 
सोफोक्लीजने मात्र “ अँटीगनी ' प्रथम लिहिले, नंतर 
' राजा ईडिपस ? व शेवटी ' कोलोनसमध्ये ईडिपस * 
हे लिहिले व ते नाटक त्याच्या मृत्यूनंतर रंगभूमीवर 
आले. 

अँटीगनी सुमारे इ. स. पू. ४४१ त लिहिले 
असावे. अगदी पहिल्या प्रयोगापासूनच हे नाटक 
लोकप्रिय झाले असावे. सोफोक्लीजच्या मृत्यूनंतरही 
त्याचे पुष्कळ प्रयोग अथेन्समध्ये झाले. ग्रीक वक्ता 
डेमॉस्थेनीस याने या नाटकाचा प्रशंसापूर्ण उल्लेख 
केला आहे नंतर या नाटकाची इतर भाषांतून 
भाषांतरेही झाली. आधुनिक युगात अँटीगनीच्या 
* शासकीय जुलमाशी झुंज ' या मध्यवर्ती कल्पनेमुळे 
त्याचे आकर्षण वाढत्या प्रमाणावर असलेले दिसते. 
कोनेय व ज्यां अनुई या फ्रेंच नाटककारांनी फ्रेचमध्ये 
अँटीगनीवर नाटके लिहिली. ज्यां अनुई याचे नाटक 
रंगभूमीवर आले तेव्हा तत्कालीन फ़रेंच राजवटीचे 
क्रेओनच्या राजवटीशी, असलेले साम्य प्रेक्षकांना 
प्रतीत झाल्यामुळे ते खूपच गाजले. या नाटकाचा 


नोव्हेंबर १९७८ 


मराठी अनुवादही मराठी रंगभूमीवर नुकताच 
आला होता. 

अँटीगनीचे साधे, सरळ कथानक तीन संघर्षांत्मक 
धाग्यांनी गुंफले गेले आहे. संघर्ष हा नाट्याचा 
आत्मा आहे. बाह्य व अंतर्गत असे दोन्ही प्रकारचे 
संघर्षे रेखाटण्यात सोफोवलीज फार कुशल होता. 
थीब्सच्या राज्यावर हक्‍क मिळवण्यासाठी पॉलि- 
नायसिस हा ईडिपसचा पुत्र, आणखी सहा अन्य 
राजांची मदत घेऊन, थीब्सवर चालून आला व 
त्या युद्धात आपल्या भावांकडून मारला गेका, त्याचा 
भाऊही मृत्युमुखी पडला. क्रेओन या मुलांच्या 
मामाच्या हाती मग सत्ता येते. तो थीव्सच्या बाजने 
लढलेल्या व रणांगणावर देह ठेवलेल्या पुत्राचे यथा- 
योग्य अंत्यसंस्कार करतो, पण देशद्रोही ठरलेल्या 
पॉलिनायसिसचा देहू कुत्र्यागिधाडांकडून खाल्ला 
जावा म्हणून त्याचे दफन करण्यास मनाई करतो. 
दफनाचा प्रयत्न करणारास मृत्युदंडाची शिक्षा त्याने 
फर्मांवलेली आहे. ईडिपसची कत्या अंटीगनी ही 
मृतांबद्दल आदर व बंधुप्रेम यांनी प्रेरित होऊन ते 
दफनाचे कार्य करण्यास सिद्ध होते; पण तिने शास- 
नाचा आज्ञाभंग केल्यामुळे करेओन तिला गृत्यूदंडाची 
शिक्षा देतो. दुसरा धागा क्रेओनचा पुत्र होमॉन 
याच्या अंतःकरणातील पितृनिष्ठा व भावी वध 
अँटीगनी हिच्याबद्दलची प्रीती यांमधळा संघर्ष व 
नंतर त्याने पतकरलेला मृत्यू ; तिसरा धागा, पत्नीला 


व पुत्राला मुकल्यामुळे क्रेभोनच्या जीवनात अवतर- 
लेल्या शोकान्तिकेचा. 


शीर्षकावरून ही शोकात्मिका अंटीगनीची असावी, 
असा साहजिकच ग्रह होतो. पण नाटक अर्ध्यांवर 
आल्यानंतर अँटीगनी रंगमंचावरून नाहीशी होतेव 
नंतर नाटककार आपले लक्ष क्रेओनवर केंद्रित 
करताना दिसतो. यावरून असे वाटते की, सोफो- 
क्लीजला आपले शोकनाट्य दोन मध्यवर्ती पात्रां. 
भोवती उभारावयाचे होते. अँटीगनीच्या दीडपट 
ओळी संवादात क्रेओनच्या वाट्याला आलेल्या 
आहेत. क्रेोओनची भूमिका जास्त क्रियाशील 
(१५॥81110 ), बदलती व भिन्नभिन्न भावना 
प्रकटवणारी आहे. शिवाय अरिस्टॉटलला अभिप्रेत 
असा वीर-नायक क्रेओन आहे. यादवी युद्धाच्या, 
अरिष्टांतून नगरीला बचावून त्याने शांतता प्रस्था-. 


सोफोक्लीजची चार 'शोकनाटये : प्रस्ताबना ९ 


पित केली आहे. त्याच्या या थोरवीचे गोडवे नाग- 
रिकवृंद आरंभी गाताना दिसतात. पण हा अनेक 
गोष्टींत महान असलेला वीर पुरुष आपल्या स्वभा- 
वातील काही त्रुटींमुळे प्रमाद करतो व परिणामी 
दुःखी होतो. तो ज्या मूल्यांना चिकटून रहाण्याचा 
हट्ट धरतो, ती मूल्ये शाश्‍वत नसंतात. ती सत्तेची 
प्रतिष्ठा किचित काल सांभाळताना दिसली, तरी 
अखेरीस सत्ता कोलमडून पडण्यासच कारणीभूत 
होतात. क्रेओनला आपल्या सत्तेचा, शासनाचा 
उपमदे सहन होत ताही. तो करणार्‍या अँटीगनीला, 
ती भावी पुत्रवधू असूनही, तो मृत्युदंड ठोठावतो. 
पण अँटीगनी ज्या मूल्यांसाठी झगडत आहे, ती 
मूल्ये चिरंतन आहेत. मृतांविषयी आदर, कुलाची 
प्रतिष्ठा संभाळण्याची तळमळ व बंधुप्रेम यांनी ती 
प्रेरित झालेली आहे. क्रेोओन या 1)]6 ला 
(शाश्‍वत मूल्याधिष्ठित न्यायतत्त्व ) जुमानीत नाही 
व म्हणून त्याच्या जीवनाची शोकांतिका होते. 
अँटींगनी व हिमॉन यांच्याबद्दल अपार करुणा 
वाचकाला वाटते व क्रेओनचा कर्मभोग व त्याची' 
अखेरची शरणागती पाहून वाचक भयचकित होतो. 
पत्नी व पुत्र यांची शवे पाहुन व आपले जीवनही 
मातीमोल झाल्याचे जाणवून क्रेओन अगतिक होतो, 
नैराश्याने त्याचे मन जीवनाला विटून जाते. 

पण वृंदाने आपल्या भरतवाक्यात या नैराश्यातून 
व अगतिकतेतून बाहेर पडण्याचा मार्ग अखिल मानव- 
जातीला सुचवून, वाचकांच्या मनातील प्रक्षुब्ध 
भावनांचे विरेचन केले आहे. वृंद म्हणतो, 

५ शहाणपणाने वागणे ही माणसाच्या सोख्याची 
गरुकिल्ली आहे. देवांच्या पुरातन कायद्यापुढे 
शहाण्या माणसाने मान वाकवावी. अहंकार व स्वत:- 
बद्दलची प्रौढी यांचे फळ म्हणजे नियतीचे निघुण 
कटके. वेळीच सावध व्हावे माणसाने, नाहीतर 
शहाणपण येण्यापूर्वीच वार्धक्य येऊन ठाकण्याचा 
संभव, ” 

. ग्रीकांच्या मते ही शहाणपणाची वागणूक म्हणजे 
देवांबद्दळ, शाश्‍वत मूल्यांबद्दल आदर बाळगणे, मानवी 
मनातील अंतःप्रवृत्तींची कदर करणे, मृतांबद्दल 
आदर ठेवणे, कौटुंबिक लागेबांधे, उमलती प्रीती 


यांना भलत्या अभिनिवेशाने पायदळी त. तुडवणे.- 
या प्रस्थापित निष्ठांत देवांचे अधिष्ठान आहे. त्या. 


न. भा. २ 


शाइवत आहेत; कधीही जीणंशीणं होणाऱ्या नाहीत. 
सोफोक्लीजचे व्यक्‍्तिस्वभावदर्शंन त्याच्या इतर 
नाटकांप्रमाणे, या नाटकातही रेखीव व सखोल 
आहे. त्याची व्यव्तिचित्रे नेहमीच ठसठशीत, 
आपल्या वैशिष्ट्यांनी उठून दिसणारी असतात. 
तिच्या नावावरूनच नाटकाला शीषंक' दिल्या- 
मुळे, अँटीगनी हे प्रमुख, मध्यवर्ती पात्र साहजिकच 
ठरते. अँटीगनी ही एक अत्यंत धीरोदात्त, स्वकतं व्य- 
निष्ठेसाठी प्राणाचा होम करण्यास तयार असणार्‍या 
अश्या कोमल युवतीची व्यक्तिरेखा आहे. तिच्या 
परंपरागत कथेत सोफोक्लीजला हृद्य शोकनाट्याचे 
बीज दिसले व त्याचा उत्कृष्ट परिपोष करून 
त्याने कौशल्याने त्यातून चित्ताचा वेध घेणारी 
अशी श्रेष्ठ शोकात्मिका निर्माण केली. अँटीगनी 
जपत असलेली शाइवत मूल्ये व जुलमी सत्ताधी- 
शाची क्षणभंगुर, अभिनिवेशी मूल्ये यांच्यातल्या 
जीवघेण्या संघर्षाने या नाटकात नाटयगुणांचा 
परमोत्कषं झाला आहे. 
मृतबंधूवद्ृलचे आपले अखेरचे कतंव्य करण्या- 
साठी अँटीगनी राजाचा आदेश मोडून, प्राणात्ची 
बाजी लावण्यास उद्युक्त होते. मृतांचे अंत्यसंस्कार 
यथाविधी झाले नाहीत तर त्यांच्या आत्म्यांना 
परलोकी प्रवेश मिळत नाही, अधोलोकातील स्टिक्स 
नदीच्या अलिकडील तीरावर त्यांना घुटमळत 
थांबावे लागते अशी प्राचीन ग्रीकांची प्रामाणिक 
समजूत होती. अर्थात्‌ आधुनिक युगातील लोकांच्या 
अंतःकरणाला ती भिडणे शक्‍य नाही; पण सुमारे 
अडीच हजार वर्षापुर्वीच्या काळाच्या संदर्भात तिचा 
विचार केला म्हणजे तिच्या मताने या अत्यंत 
महत्त्वाच्या गोष्टीबद्दलची . तिची तळमळ व 
प्राणांतिक धडपड मनाची पकड घेते व तिच्या- 
बहृलची करुणा व आदर परिसीमा गाठतात. ती. 
रंगभूमीवरून मृत्युमुखी पडण्यासाठी अंतर्धांन पावल्य़ा- 
वर सुद्धा तिच्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाचा . पगर्डा| 
नाटकाच्या अखेरपर्यंत मतावर राहतो व॑ नाटकाचे, 
शीर्षक साथ असल्याची खात्री पटते. ; 
क्रेओन हे दुसरे महत्त्वाचे पात्र. ही शोकनाट्याच्या; 
नायकाला साजेशी व्यक्तिरेखा आहे, . हे आपण 
पाहिलेच. त्याच्यामध्ये. पुष्कळ गुणविशेष आहेत;. 
पणं काही त्रुटीही आहेत व त्यामुळे तो प्रमाद करलो. 


१० 


नुकतेच स्थिरस्थावंर झालेल्या थीव्सच्या राज्यावर 
त्याची सत्ता अजून पुरेशा भक्कमपणे स्थापन 
झालेली नाही, असे त्याला वाटत असावे. म्हणून 
अँन्टीगनी आपल्या सत्तेला धक्के देत आहे हे 
पाहून तो खवळतो. आपले हुकूम पाळले गेले पाहि 
जेत, याबद्दल तो फाजील खबरदारी घेतो व आज्ञा- 
भंगाला अतिरेकी, निघेण शिक्षा ठोठावतो. आपले 
स्थान टिकविण्याच्या हृट्टात त्याला मृतांबद्दलचा 
आदर, कोटुंबिक जिव्हाळा यांचा विसर पडला आहे 
यामुळे तो ऱ्हस्व दृष्टीचा व क्षूद्र वृत्तीचा भासतो व 
अन्टीगनीच्या उदात्त, निःस्वार्थी चित्रापुढे तो फिक्का 
पडतो. त्याच्या. मुलाच्या, हिमॉनच्या संयमित व 
घिवेकी वतेनोमुळे तर त्याचा जळफळाट व थय- 
थयाट फारच हिणकस ठरतो. साधी माणसकी 
त्याने झुगारून दिली आहे. भावी स्नुषा व स्वतःचा 
पुत्र यांच्या भावनांची त्याला अजिवात कदर नाही. 
या त्याच्या अविवेकी, पाखंडी, सत्तामदांध, वाग- 
णुकीमुळे त्याची शोकांतिका होते. पुत्र व पत्नी यांना 
तो मुकतो. शरणागती पतकरून मृताचा दफन- 
विधी करण्यास त्याला तयार व्हावे लागते. आरंभीची 
अहंमन्यता व अरेरावी मावळून तो उद्गार काढतो : 
“ सारे, सारे माझ्या हातातून निसटून गेले आहेत ” 
- “ माझ्या मस्तकावर कोसळलेला हा कर्मभोगाचा 

भार हलका होण्याची आज्याच नाही. ? 

अन्टीगनीच्याही जीवनाची शोकांतिका होते, पण 
शाश्‍वत .मूल्यांसाठी तिने प्राण .पाखडन टाकलेले 
अंसल्यामुळे तिची . आध्यात्मिक उंची मरणोत्तर 
वाढते. तिःच्या निष्ठेपुढे व धैर्यापुढे आदराने मान 
लवते; पण क्रेओन मात्र सत्तेच्या धुंदीत केलेल्या 
प्रमादांमुळे खुजा ठरतो. 

इस्मिनी अन्टीगनीची बहीण.. अन्टीगनीच्या दढ 
निर्धाराला .व प्रखर निष्ठेला .उठाव:देण्यासाठीच की 


कापय,. सोफोक्लीजने. इस्मिनी, दुबळी, भित्री, आत्म-: 
विश्‍वासाला, पारखी अश्ली रेखाटली. आहे. सत्ता: 


धीश्यांच्या हुकुमाविरुद्ध जाण्याचे धैये तिच्या अंगात 
नाही. ती प्रतिकूल परिस्थितीला शरण जाणे पतकरते.. 
स्वक्तेव्याचची ,तिची .जाणीव. अन्टीगनीच्या. .जाणीवे- 
सारखी उच्च प्राळीवर जाऊ शकत .नाही.। शिवाय, 
आत्मक्रिश्‍वासाला.-ती संपूर्गपुणे ,पा रखी ..असल्यामुळे,” 
““आपण. फडळो बायका! ;शिवाय. पुरुषांशी झगडणे 


-नवभारत. 


नोव्हेंबर १९७८ 


व्यर्थ आहे. ” असे दुबळे उद्‌गार ती काढंते. पण तरीही 
तिच्या व्यक्तिचित्राला उदात्ततेची डूव आहे. 'तिची 
आपल्या बहिणीवर अढळ प्रीती .आहे. तिच्याशी 
एकनिष्ठ राहून, “ माझाहीपण आहे या मृताच्या 
दफनात भाग ? असे ती क्रेओनला सांगते व अँन्टीग- 
नीवरोवर दंड भोगण्यास तयार होते. तेव्हा अँन्टी- 
गनी तिला काहीशा निष्ठुरपणे झिडकारते ; पण 
वाचकांना मात्र तिच्या प्रेमळ एकनिष्ठतेबद्दल आदर 
वाटतो. 
हीमॉन हा क्रेऑनचा पुत्र, अन्टीगनीचा वाग्दत्त 
वर, क्रेओनच्या स्वार्थी, निष्प्रेम, निघृण वृत्तीच्या 
पारहवंभूमीवर या तरुण युवकाचा निष्ठांवत, विवेकी 
शांत स्वभाव उठून दिसतो, .पितृनिष्ठा .व भावी 
वधूवद्दल प्रीती या दोन भावनांच्या. कात्रीत तो 
सापडला आहे. शेवटी दोन्ही निष्ठांना तो सांभाळ- 
ताना दिसतो. पित्याचा उपमर्द करणे अनुचित अस- 
ल्यामुळे तो त्याचा नाना प्रकारे अनुनय करतो; 
क्रेओन त्याची विनवणी धुडकावून लावतो, त्याला 
बायल्या * म्हणून टोमणे मारतो. क्षणभर हिमॉनचा 
तोल सुटतो. तो बापावर तलवार उगारतो - पित- 
निष्ठा त्याला आवरते ; पण भावी वधूशीही त्याला 
एकनिष्ठ रहावयाचे असल्यामुळे तो आत्मघात करून 
तिच्या मृतदेहावर कोसळतो 
टायरेसिअस हा अंध भविष्यवादी क्रेओनला 
सावधगिरीची सुचना देतो. मृताचा अंत्यविधी न 
झाल्यामुळे त्याच्या होमहवनास व भविष्य वर्तवि- 
ण्यात अडथळा होत आहे. पण क्रेओन त्याला अपशब्द 
होळून झिडकारतो. मग वृद्ध होऊन क्रेओनवर कोस- 
ळणाऱ्या भावी अरिष्टाचा उच्चार करून निंघन 
जातो. टायरेसिअसची भविष्यवाणी नेहमीच खरी 
ठरत असल्यामुळे क्रेओन घाबरतो व. वंद-ज्ञायकाच्या 
सल्ल्याप्रमाणे आपले हुकूम मागे घेतो. या परिंवर्तनास 
टायरेसिअस जबाबदार असल्यामळे त्याचे, पात्र 
महत्त्वाचे ठरते 
रिडायसी ही क्रेओनची पत्नी; हीमॉनची माता 
हिंची व्यक्तिरेखा अगदी त्रोटक आहे पुरत्या दहा 
ओळीही ती बोलत नाही..पण पुत्राच्या मत्यची वार्ता 
ऐेकल्यावर तिचे निक्लब्दपणे रंगमंच्रावरून .. ऩिघन 
जाणे फार परिणामकारक वाटते. नंतर. दिसतो:.तो 
तिचा मृत-देहच. मरताना पुत्रहत्येबद्दल तिंनेःक्रेओ 


सोफोक्ठीजची चार शोकनाटये : प्रस्तावना 


नला शापिल्यामुळे त्याला झालेल्या शिक्षेचा ती एक 
प्रमुख भाग ठरते व त्यामुळे तिच्या पात्राला महत्त्व 
येते. 

मृतदेहावरचा पहारेकरी या शोकगंभीर नाटकात 
घटकाभर विनोद निर्माण करतो. कुणीतरी राजाज्ञा- 
भंग करून मृतदेहाला मूठमाती दिली. त्याचा दोष 
आपणावर येऊ नये म्हणून तो शब्दांत उलट्या 
सुलट्या कोलांट्या मारतो. तेव्हा हसू कोसळते. 
पुढे क्रेओनशी बोलतानाही तो शब्दांवर कोट्या 
करतोच. हास्यरस निर्माण करणारे, म्हणून हे पात्र 
लक्षात रहाते. गौण पात्र रेखाटताना असे नाना रंग 
वापरण्याची सोफोक्ठीजला आवड होती. 
:.. गायकवृंद, सोफोक्लीजच्या इतर नाटकांतील 
गायकवृंदापेक्षा जास्त नाट्यपूर्ण आहे. कारण कथा- 
नकातील वदलत्या परिस्थितीप्रमाणे त्याची प्रतिक्रिया 
पालटत जाते. आरंभी कथानकाची पारवभूमी स्पष्ट 
करून तो नगरीत युद्धोत्तर शांती प्रस्थापित झाल्या- 
बद्दल आनंदघोष करतो. अँटीगनीच्या दुःखामुळे तो 
द्रवतो; पण तिने राजाची आज्ञा पाळावी असा 
आग्रह धरतो. क्रेओनच्या व हीमॉनच्या संघर्षांत वृंद 
कधी क्रेओनची तर कधी हीमॉनची बाजू घेतो. पण 
अखेरीस अँटीगनीला झालेल्या घोर शिक्षेने व टायरे- 
सिअसच्या भयंकर भाकिताने वृंदसदस्य बावरतात 
व क्रेओनला आपले हुकूम फिरवण्याचा सल्ला देतात 
व क्रेओन तो मानतोही. या प्रमाणे एखाद्या प्रमुख 
पात्राप्रमाणे गायकवृंद नाटकभर वावरतो: 

गायकवृंदाचे या नाटकातले दुसरे महत्त्वाचे 
कार्य म्हणजे शोक-नाट्यातील कारुण्य व कातरता 
या भावनांचे विरेचन होण्यास साहाय्य करणे. सोफो- 
क्‍्लीजने आपली शोक-नाट्यविषयक तात्त्विक 
भमिका वंदाच्या द्वारे, जागोजागी स्पष्ट केली आहे 
परमेश्वरी संकेताचा हवाला देऊन वृंद वाचकांच्या 
मनावरचा ताण सैल करतो. परमेश्‍वरी संकेत मानवी 
जीवनात समतोल राखतो. समतोलाचा भंग कर- 
णार्‍्याला - क्रेओनला - शिक्षा होते. या संकेतापुढे 
मानवाची वृद्धी, सत्ता, महत्त्वाकांक्षा, पांगळ्या पड- 
तात. क्षणभर मानव या परमेश्‍वरी संकेतापुढे 
स्तिमित होतो. पण जीवनाच्या अखेरीस त्याला या 
संकेताचा उलगडा होतो व सुखदुःखाचा अन्वयाथं 
उलगडू लागतो. 


११ 


सोफोक्लीजच्या कलेच्या इतर पेलूंप्रमाणे त्याचे 
भाषाप्रभूत्वही या नाटकात चित्त वेधून घेते. या 
नाटकात त्याच्या कल्पनारम्य, भावमधुर, काव्यमय, 
प्रस्न शेळीचा पडत!ळा ठिकठिकाणी येतो. “ अँटीग- 
नी'तील वृंदाची भावगंभीर गीते ( खा०81] 
०068) तर त्यांतील आझयामुळे व मोहक शेली- 
मुळे लोकप्रिय झाली आहेत. 

वृंदाच्या पहिल्या आनंदघोषाच्या गीताच्या शेवटी 
सोफोक्लीजची प्रसिद्ध व्याजोकक्‍्ती आढळते. वृंद गातो, 

“ आता युद्ध विसरू या - दुःख विसरू या ” 

“ सारी रात्र मंदिरात डिओनायससच्या 
जयघोषात नाचू या, गाऊ वा, ” 
पण ती रात्र अँन्टीगनीचा, हीमॉनच्या, राज्ञीचा मत्य 
घेऊन येणार असते व क्रेओनच्या शोकाकुल तडं- 

फडीने, नैराश्याने तिची अखेर होणार असते. 


दुसर्‍या गीताची त्याच्या भावपुर्ण काव्यात्मतेबद्दल 
खूप प्रशंसा करण्यात येते. गीतात मानवाच्या 
प्रगतीची गौरवगाथा आहे. पण मानवाने परमेश्वरी 
न्यायाचे (1216 ) उल्लंघन करू नये अशी 
भलावणी आहे. 

तिसरे गीतही काव्यपूणे आहे. शोकांतिकेतील 
मूलभूत संकल्पनांशी ते संबंधित आहे व भावी 
अरिष्टाची ते सूचना देने. “ ज्यांनी दुःखाची चव 
अजून चाखली नाही ते धन्य ” - हे वृंदाने काढलेले: 
उद्‌गार आरंभीच्या आनंदी आनंदावर कृष्णछाय 
आणतात. क्रेओन करीत असलेल्या प्रमादाबद्दल 
सुचकपणे वृंद म्हणतो, 
* देव जेव्हा मानवाला विनाशाप्रत नेत असतो तेव्हा 
त्या मानवाला उन्मार्ग सन्मार्गासारखा भासतो. 
-चौथे गीत प्रणयदेवाच्या प्रभावाबद्दल आहे. पण हे 
वर्णन उपरोधपुर्ण आहे.. वृंदाच्या मते इरॉस 
(प्रणयदेव) हीमॉनला चुकीच्या मार्गांवर नेत आहे. 

पाचव्या गीतात वृंदाच्या संमिश्र भावनांचे 
गमतीदार दर्शन होते. एकोकडे वंद सत्तेची बाज 
घेऊन, ऑन्टीगनीला योग्य शिक्षा झाली, असे 
बाहेरून म्हणतो; पण त्याच्या अंतर्यामी तिच्यां- 
बद्दल करुणा दाटली आहे. वृंदाचे वरचेवर उफाळून 
येणारे (व कंसात घातलेले; कारण क्रेओनविरुद्ध 
उघडपणे बोलण्याची वृंदाळा भीती वाटत आहे ) 


-ऐओअ र "र: 


"कखगधर निधन, 


4 


तिच्याबंद्दलचें 'शोकोद॒गार वाचकांच्या मनातील 
अतिरिंक्‍्त.करुणेचे विरेचन होण्यास मदत करतात. ' 
,' सहाव्या गीतात सोफोक्लीजच्या प्रतिभेची, कल्पक- 
तेची व'काव्यमांधुर्याची अत्युच्च भरारी आहे. क्रेओन 
मृताचे अंत्यसंस्कार करण्यास व अँन्टीगनीला तिच्या 
गुहेतून बाहेर काढण्यास गेला आहे, तेव्हा आता 
नगरीतील सारी अरिष्ठे टळतील या आनंदात वृंद 
देवदेवतांना नगरीच्या मदतीस. येण्यासाठी साद 
घालतो. शि 

पण पहिल्या गीताप्रमाणे या गीताच्या अखेरी- 
सही सोफोक्लीजचा व्याजगर्भ उपरोध प्रगट झाला 
आहे; कारण गीत संपताच दुत हीमॉन व अँटीग- 
नीच्या मृत्यूची वार्ता घेऊन येतो व वृंद पुन्हा उदास 
होतो. शेवटी राज्ञीचा मृत्यू व क्रेोओनचे नैराश्य 
पाहून वृंद मानवाच्या मूख, आंधळ्या अहंकारा- 
बद्दल व त्याच्या परमेश्वरी त्यायाविरुद्ध झालेल्या 
प्रमादांबद्दल खेद व्यक्त करतो व नाटकाचा झेवट 
होतो. 
* राजा ईडिपस' हे सोफोक्लीजचे सर्वोत्कृष्ट 
नांटक. ते इ. स. पु. ४२० ते इ. स. पू. ४१२ च्या 
दरम्यान केव्हा तरी लिहिलेले असावे. ऑरिस्टॉटलने 
शोकनाट्याच्या विविध पैलूंचे विवेचन करताना, 
आदरे शोकनाट्य म्हणून या नाटकातील उदाहरणे 
ठिकठिकाणी दिली आहेत. कारुण्य व भयचकितता 
या शोकरसांची निष्पत्ती, भाग्यचक्रत्रमण व वास्तव 
परिस्थितीची धक्का देणारी जाणीव, धीरोदात्त पण 
स्वभावात काही त्रुटी असलेला नायक, कथानकाशी 
व पात्रांशी समरस झालेला ग्रायकवृंद व कथान- 
कॉला वेग आणणारे नाट्यपूर्ण व खटकेबाजः संवाद 
या सार्‍या शोकनाट्यात आवश्यक असलेल्या गुणांचा 
या नाटकात पंरमोत्कषं झाला आहे. 

.राजा ईडिपसंची कथा पुष्कळच प्राचीन आहे. 
इ: स. पू. १५०० मधील एका सुवर्ण-मुद्रेवर ईडि- 
पसची आपल्य़ा पित्याशी भेट व स्फ़िक्सच्या कूट- 
प्रश्‍नाला उंत्तर देणारा ईडिपस चित्रित केले आहेत. 
रांजा ईडिपसच्या जीवनावर रचलेल्या प्राचीन ग्रीक 
कोव्यातून. सोफोक्लीजने आपले कथानक निवडले 
असावे. इस्किलसने आंपल्या * थीन्सवर सातांची 
चढाई ' या. नाटकात थीब्सच्या राजकुलेतिहा- 
सातृुन कथानक . निवडले होतेच; राजा ईडिप- 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९७८ 


'सची. जीवनकथा शोकनाट्याच्या चौकटीत. नेमकी 


बेसेळ, हे चातुर्याने हेरून सोफोक्लीजने . आपल्या 
रचनाकौशल्याने हे कथानक उलगडीत, फुलवीत, 
वाचकांची उत्कंठा खेचीत चित्त थरारून टाकणाऱ्या 
अखेरीस भिडवले आहे. 

अँरिस्टॉटलने भाग्याची उल्थापालथ व सत्य- 
स्थितीची अंतिम प्रवर जाणीव ही कथानकाची 
प्रमुख अंग्रे असावीत, असे म्हटले आहे व याचे 
उत्तम उदाहरण म्हणून ' राजा ईडिपस'च्या कथा- 
नकाचा निदेश केला आहे. ही उलथापालथ राजा 
ईडिपसच्यां जीवनात तशीच थौब्स्‌ नगरीच्या 
जीवनातही होताना दिसते. नाटकाच्या प्रारंभी 
स्फिक्सच्या संकटातून ईडिपसने सोडवलेली नगरी 
भानंदोद्गार काढते, पण लवकरच ती आअरि- 
ष्टांनी धेरली जाते व अखेरीसं तिचा राजा 
निर्वासित झाल्यावर ती अनाथ होते. नगरीचा 
आंवडता राजा, तिचे केवळ भूषण असलेला 
इंडिपस शेवटी तिचे घृणास्पद प्रदूषण ठरतो ; 
तसेच आरंभी राजद्रोही ठरलेला क्रेओन शेवटी 
नगरीचा पालक होतो व राजाला दंड ठोठावण्याचे 
कार्ये त्याच्याकडे येते. या सर्व उलथापालथीस 
कारणीभूत असलेली सत्यस्थिती, उत्कंठा ताणली 
जात असताना, पायरीपायरीने स्पष्ट होत जाते. 
कथानक जणू दोन पातळ्यांवर आकार घेत' असते. 
वेतेमान काळात ईडिपस, क्रेओन जोकास्टा कथानक 
पुढे नेत असतात; निरतिराळे निर्णय घेत असतांत; 
पण अंतिम .शोकात्मक निर्णय भूतकाळातील 
व्यक्‍तींनी - ईडिपसचा पिता, दोन मेंढपाळ, कॉर- 
थचा राजा -यांच्या आचरणाने ठरून गेलेला असतो. 
नियती आपले संकेत मानवांकडून पुरे करीत . जाते. 
सत्यस्थिती उघडकीस येण्याचे कारण, ईडिपसचा' 
आग्रही, अहंकारी स्वभाव व सत्यश्ोधनाची अति- 
रिक्त जिह. सोफोक्लीजची पात्रे नियतीच्या हातचो 
बाहुली वाटत नाहीत. त्यांना स्वत:चे असे स्वतंत्र 
व्यक्तिमत्त्व असते व आपल्या मनस्वी वर्तनानेच ती 
शेवटी आपला शोकान्त घडवून आणतात.. कथा- 
नकाच्या विकासात पदोपदी वाढत जाणारी उत्कंठा 
व ठिकठिकाणी, घटनांत व संवादांत व्यक्‍त होणारा 
उपरोध यांनी नाटकाला पराकाष्ठेची उत्कटता कः 
हृयता प्राप्त क्षाली आहे. 


सोफोक्ठीजची चार शोकनाटचे : प्रस्तावना 


नाटकातील कथानक रचना-कोौदल्याला. प्रभावी 
व्यक्‍्तिद्शंनाची जोड मिळाली आहे. मानवाची 
ईप्सिते व हेतू, त्याला घेरणारी प्रतिकूल परिस्थिती 
या दोहोंच्या कैचीत सापडलेल्या त्याच्या मनो- 
व्यापारांची सुक्ष्म, सखोल समज व त्यांची संवादांत 
व आचरणात समर्पक अभिव्यक्ती हे सोफोक्लीजच्या 
स्वभावरेखनाचे मुख्य गुण आहेत. 

सर्वांत महत्त्वाचे, शोकनाट्याचे केंद्रस्यान असे 
पात्र म्हणजे राजा ईडिपस. याची व्यक्तिरेखा रंगव- 
ताना सोफोक्लीजच्यप़ा कलेंचा षोडश कलांनी विकास 
झालेला प्रत्ययास येतो. राजा ईडिपस हे एक भव्य, 
दिव्य व्यक्तिचित्र आहे. त्याच्यापुढे त्याच्या भोव- 
ताळची माणसे, आपापल्या परीने मोठी असली, 
तरी खुजी वाटतात. तो रंगभूमीवर प्रथम दृष्टीस 
पडतो तोच अत्यंत तेजस्वी, आत्मविश्‍वासाने रस- 
रसलेला, बुद्धिमानू, करारी, करीन ती पूर्व दिशा 
वृत्तीचा. स्फिक्सच्या अरिष्टांतुन आपल्या चातुर्याने 
नगरीला त्याने एकदा वाचवले आहे. आताच्या 
प्रदुषणातून पाप्याला दंडून, तिला मुक्‍त करणाच्या 
आपल्या सामर्थ्यांची त्याला खात्री आहे. पण या 
बहुगुणसंपत्न राजाचे जीवन त्याच्या मनस्वी, हट्टी 
स्वभावामुळे शेवटी मातीमोल होते. थीब्सच्या 
भूतपूर्व राजाला, जोकास्टाच्या प्रथम पतीला, 
लेइअसला ठार मारणारा कोण होता, बाल 
ईडिपसला, कॉरिथच्या राजाच्या स्वाधीन करणारा 
कोण होता, त्याला ते मूळ कोठून मिळाले, या रह- 
स्यांचा शोध घेताघेता शेवटी तो या घोर सत्याप्रत 
येऊन पोचतो की, जोकास्टाने “ पितृवध करील ' 
था भीतीने टाकून दिलेला मुलगा म्हणजेच कॉरि- 
थच्या राजाने वाढवलेला ईडिपस-आताचा राजा 
ईडिपस-ज्याच्या हातून पितूबध झाला व॒ ज्यांचा 
आंपल्यां मातेशी-जोकास्टाशी विवाह झ्षाला-जोका- 
स्टाला सत्य उघडकीस येते आहे अशी शंका येतांच, 
कोंकुळंतीस येऊन, अधिक शोध नं करण्याची विनंती 
ती ईडिपसला करते ; पण ईडिपस आपलांच हट्ट 
चालवंतो व शेवटी आपल्याच पायावर कुर्‍हाड 
पाडून घेतो. 

आणि मग एखाद्या डेरेदार वृक्षावर वीज कोंस- 
ळांबी ; तो उन्मळून पडावा, तसा ईडिपस मोडून 


पडतो. आपल्या पायाचे दशन याउपर नको म्हणून 


१३ 


तो आपले डोळे फोडून घेतो. व आपण घोषित 
केलेली, निर्वासित होण्याची, शिक्षा आपणास देण्या- 
साठी क्रेोओनला विनवतो. त्याची ही दा वर्णन 
करताना सोफोक्लीजने आपले सारे भाषाप्रभृत्व जणू 
पणास लावून वाचकांच्या काळजास. हात घातला 
आहे. वैभवाच्या, सत्तेच्या, अस्मितेच्या शिखरावर 
असलेला राजा आंघळा, दुबळा, निर्वासित, भणंग 
भिकारी झालेला पाहून वाचकाच्या अंतःकरणाला 
करुणेने पीळ पडतो. तसेच, नियतीचा हा अद्‌भुत 
खेळ पाहून त्याचे हृदय कातर व विस्मित होते. 
झोकनाट्याचा हा थोर नायक, स्वभावविज्षेषामुळे 
काही प्रमाद हातून घडल्यामुळे विनाशाप्रत जातो : 
पण त्या विनाशाला तो तोंड देत असतानाही त्याची 
महात्मता आणि त्याच्यातील दिव्यत्वाचा अंश प्रतीत 
झाल्याशिवाय रहात नाही. त्यामुळे वाचकाच्या 
मनात प्रथम प्रक्षुन्ध झालेल्या कारुण्य कातरतेचे 
उन्नयन होऊन त्याला मानवाच्या गौरवाची जाणीव 
होते व त्याचे मन एक प्रकारच्या उच्च, आल्हादमय'- 
पातळीवर विहार करू लागते. ' 

जोकास्टाची व्यक्तिरेखा ईडिपसइतकी प्रभावी 
नसली', तरी तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचा दबदबा जाण- 
वल्याशिवाय रहात नाही. आपल्या पतीला व 
भावाला - क्रेओनला- ती वेळोवेळी, त्यांचा कलहात 
तोल सुटू लागला की, आवरते. ती स्वतंत्र विचार 
करणारी आहे. तिचा देववाणीवर विश्‍वास नाही, 
माणसाने भविष्याच्या भीतीखाली वावरू नये. वतं- 
मान काळात आपणास योग्य वाटेल तेच करावे अशी' 
तिची विचारसरणी आहे. पण भूतकालचा झोध 
घेण्याच्या हट्टापासून ती ईडिपसला परावृत्त करूं शकत' 
नाही, अगतिक होऊन ती अपॉलोला, ईडिपसला' 
भूतकाळाच्या भीतीपासुन मुक्‍त करण्याची विनंती. 
करते. तिच्या प्राथेनेला उत्तर म्हणून की काये 
कॉरिथहून दुत येतो. ही घटना सोफोक्लीजच्या 
प्रसिद्ध उपरोधाने ओतप्रोत भरलेली आहे. 
कॉँरिथंचा रांजा आजारी पडून मृत्यू पावल्याची 
बातमी ऐकून जोकास्टाला, ईंडिपस पितृवध करील 
ही देववाणी खोटी ठरली म्हणून आनंद होतो; पण 
भँपॉलोने दुतांकरवी ईडिपसंची भयापासुन मुक्‍ती 
केळी नाही तर त्यांला विनाशाच्या गर्तेत पार बुड-- 
विळे आहे. कारण ह्या दृतच ईडिपसच्या जल्माबहल 


१४ 


गोप्पस्फोट. करतो.  ईडिपसला वाचविण्याचे 
जोकास्टाचे प्रयत्न व्यय होतात, शेवटी ओंगळ सत्यं 
बाहेर पडणार असे दिसताच, निःस्तव्धपणे ती 
रंगभूमीवरून निघून जाते - नंतर वार्ता येते ती 
तिच्या आत्मघाताची. 


' क्रोओन हा जोकास्टाचा भाऊ; अंन्टीगनीमधल्या 
क्रेओनपेक्षा हा अगदीच निराळा आहे. डेल्फोहन 
नेगरीवरील अरिष्ट निवारण्याचा उपाय सुचवणारी 
देववाणी तो मोठ्या उत्साहाने घेऊन येतो; पण 
लवकरच त्याच्या उत्साहावर पाणी पडते; कारण 
टायरेसिअस या भविष्यवाद्याने नगरीच्या प्रदूषणाचे 
कारण असलेला पापी राजाच आहे असे चिडून 
सांगितले तेव्हा राजाने ही क्रेओनची चिथावणी 
आहे असा राजद्रोहाचा आरोप त्याच्यावर केला. 
पणे शेवटी देववाणी खरी आहे हे सिद्ध झाल्यावर 
इडिपस केविलवाणा होऊन आता राज्यपाल झालेल्या 
क्रेोओनची आपणास हद्पांर करण्याविषयी विनवणी 
करू लागतो. या वेळी क्रेोओनं जरा ताठपणे वागला 
तरी ईडिपसला, पूर्वीचा राग मनात ठेवून, ठोकरीत 
नाही म्हणून क्रेओनबद्दह आदर वाटतो. ईडिपस- 
पासून त्याच्या मुलींना बाजूला करताना तो 
अधिकारवाणीने म्हणतो, 

_ “ पुरे तुझे वर्चस्व गाजवणे आता, पूर्वीची सत्ता 

क्षणभंगूरच ठरली ना. ” 

' तो स्वतः सत्ता गाजवण्याबाबवठळ सावध आहे. 
ईडिपसला शिक्षा द्यायची तर पुन्हा देवांना कौल 
लावला पाहिजे असे तो म्हणतो. त्याची ही सावध- 
गिरी व संयम, ईडिपसच्या प्रारंभीचा फाजील 
आत्मविश्वास व सत्तामद यांच्या विरोधात उठून 
दिसतो. पुढे अँन्टीगनीला शिक्षा करण्याच्या वेळी 
मात्र हा संयम सुटतो व त्याचा दण्ड त्याला 
भोगावा लागतो, 


, टायरेसिअस याची व्यक्तिरेखा, “ अन्टीगनी ' 
प्रमाणे, ह्या नाटकातही आदरणीय, विश्‍वसनीय अशी 
रंगवली आहे. आपल्या सामर्थ्यांबद्दलची, समाजातील 
आपल्या महत्त्वपुर्ण स्थानाबददलची जाणीव त्याला 
आहे. म्हणून ईडिपस त्याला अपमानकारक टोमणे. 
मारू लागल्याबरोबर तो क्रोधास चढतो व तेढी 
उत्तरे देतो. 


नेवंभारत 


नोव्हेंबर १९७८ 


: -कथानकाच्या परिपोषात त्याला महत्त्वाचे स्थान 
आहे, कारण स्वतः ईंडिपस हा नगरीवरील अरि- 
ष्टाचे मूळ आहे, हे उघडपणे तोच प्रथम बोलतो; 
शिवाय ईडिपसची त्याच्याशी उद्दाम वागणूक, 
क्रेओनशी झालेल्या त्याच्या वेताल वतंनाप्रमाणे व 
जोकास्टावद्दल त्याने काढलेल्या अनुदान उद्गारां"* 
प्रमाणे ( राज्ञीला लखलाभ होवो तिचे खानदानी 
घराणे ! मी एखाद्या गुलामाच्या पोटचा आहे असे 
ठरले तरी मला शरम नाही वाटणार त्याची ) 
त्याचा अहंकार व सत्तामद प्रमाणाबाहेर गेल्याचे 
स्पष्ट करते व त्याचा परिणाम त्याला भोगावा 
लागेल असे वाचकांना वाटू लागते. 

. ' या नाटकातील दोन मेंढपाळ खरे म्हणजे दुय्यम 
पात्रे आहेत; पण त्यांचे महत्त्व मोठे आहे; कारण 
त्यांच्यामुळेच बेवटी गौप्यस्फोट (1060021111.101) 
होऊन ईडिपसचे भाग्यचक्र फिरणार आहे. सोफो- 
क्लीजने ही पात्रे फार कौशल्याने रेखाटली आहेत 
व दोघांच्या स्वभावांतली भिन्नता स्पष्ट केली आहे. 
कॉरिथहून आलेला मेंढपाळ हा जरा गमतीदार 
आहे. ' अँटीगनीतल्या पहारेकऱ्यासारखा तो बातमी 
सांगताना शब्दांच्या कोलांट्या उड्या मारीत राह- 
णार; पण पहारेकऱ्याला शिक्षेची भीती होती, तर 
या कॉरिथच्या दुताला बक्षिसाची लालसा आहे. 
त्याच्या निवेदनाच्या. या प्रसंगात सोफोक्लीजचा 
उपरोध पूर्णाशाने प्रगटला आहे. कॉरिथचा राजा 
आजाराने मरतो हे ऐकून जोकास्टा आनंदाने म्हणते,: 
“ पहा, देववाणी खोटी ठरली, त्या राजाला 
काही त्याच्या पुत्राने- ईडिपसने मारले नाही. ” 
पण मग ईडिपस म्हणतो, “अर्धा भाग 
खोटा ठरला, बाकीच्या अर्ध्यांची- मातेशी विवाह 
होईल- या देववाणीची मला भोती वाटते. !? 
पण कॉँरिथचा दुत ती भीती दूर करण्यासाठी 
म्हणतो, 

“: पण कॉरिथचा राजा तुमचा पिता नव्हताच 
मुळी, तुम्हाला त्याने आपला पुत्र म्हणून वाढवले; 
एवढेंच. मीच त्याच्या स्वाधीन केले होते तुम्हाला, 
तुम्ही लहान असताना. ” व भोतीची छाया अधिक 
गडद करतो. 

1 ईडिपसने खोदून विचारल्यावर, थीन्सच्या एका 
मेंढपाळाने.पायावर खिळा टोचल्याची खूण असलेले: 


सोफोक्‍्लीजची चार शोकनाटयये : प्रस्ताघना 


'मूल, म्हणजेच ईडिपस, आपल्याला दिल्याचे तो 
कबूल करतो. 


मग त्या थीन्सच्या मेंढपाळाची शोधाशोध सुरू 


होते व त्याचे आगमन रंगमंचावर होते. 

हा मेंढपाळ कॉरिथिअन मेंढपाळापेक्षा अगदी 
निराळा आहे. कॉरिथचा मेंढपाळ स्वतःवर खूष 
आहे; आपल्या सगळ्या बातम्या मोठ्या चवीने 
देत आहे; पण थीब्सचा मेंढपाळ येतो तोच बावर- 
लेला, घाबरलेला; तो प्रथम ईडिपसच्या प्रश्‍नांना 
उत्तरे देण्याचे नाकारतो. पण इंडिपस आता हट्टाला 
पेटलेला असतो. तो त्याला शिक्षेची, मरणाची भीती 
घालतो. 

शेवटी दयेच्या पोटी, जोकास्टाने दिलेला तिचा 
पुत्र आपण कॉरिथच्या मेंढपाळाला दिल्याचे तो 
कवूल करतो; पुढे हा असा अन्थ होईल-आपण 
वाचवलेले मूल पुढे पितृवध करील, व आपल्या 
मातेशी विवाह करील- याची त्या बिचाऱ्याला काय 
कल्पना ? लेइअसला मारणारा माणूस तोच हा 
आता राजा झालेला ईडिपस हे ज्या वेळी लक्षात 
आले त्या वेळीच तो थीब्स सोडून परागंदा झाला 
होता; पण ईडिपसने जंग जंग पछाडून त्याला शोधून 
आणले व त्याच्या तोंडून सारे भीषणं सत्य वदवून 
घेतले, 

. त्या भयंकर क्षणी जोकास्टा निःशब्दपणे निघून 
जाते तसा थीब्सचा मेंढपाळही स्वतःची व ईडिपसची 
कीव करीत निघून जाते तो अल्पकाळच रंगमंचावर 
असतो; पण त्याची व्यक्तिरेखा आपल्या मनावर 
कायमचा ठसा उमटवून जाते. 

या नाटकातील गायरकवृंद, अँरिस्टॉटलच्या दंडका- 
प्रमाणे नाटकातले जणू एक पात्रच बनून, कथा- 
नकाशी व पात्रांशी समरस होऊन वावरतो. 
थीब्सच्या राजनिष्ठ व धर्मनिष्ठ, प्रतिष्ठित नाग- 
रिकांचा हा गायकवृंद आहे. राजा ईडिपसच्या 
बद्धिमत्तेचा. व कर्तृत्वाचा त्यांना अभिमान आहे.. 
स्फिक्सच्या अरिष्टाप्रमाणे सांप्रतच्या रोगराईच्या 
अरिष्टातूनही तो.नगरीला वाचवील याची त्यांना 
खात्री आहे. मेंढपाळाच्या तोंडून. ईडिपरस लहानपणी 
थीब्समंधून कॉरिथला नेला गेला. हे ऐकून, आपला 
राजा आपल्या भूमीतला; कुणी, परका. :नाही,; 
अस्ते वांटून त्यांना. हर्ष. होतो; पण यातील, उपरोध, 


१५ 


वाचकांच्या लक्षात येतो, तसा त्यांच्या लक्षात 
येत नाही. ईडिपस, थीव्सचा होता म्हणूनच 
त्याच्या हातून पाप घडून तो नगरीचे प्रदूषण 
बनला, हे भौषण सत्य पुढे उघडकीस येते, त्याची 
चाहूल लागून जोकास्टा एकदम निघून जाते, 
तेव्हा वृंद आशंकित होतो व तिच्या मृत्यूची वार्ता 
आल्यावर व्याकूळ होतो. ईडिपसचा शोक, त्याचे 
भंधत्व तर त्यांच्या काळजात हात घालते. कारुण्य 
व कातरता या रसांची परमावधी त्यांनी वेळोवेळी 
गाइलेल्या गंभीर गीतांतून होते, व मग त्या 
भावनांचे विरेचन, सोफोक्लीजने त्यांच्या मुखी' 
घातलेल्या तत्त्वमीमांसेने होते. याप्रमाणे हा श्रेष्ठीवृंद, 
राजा ईडिपसच्या भाग्यचक्राशी व कथानकातील 
घटनांशी दृढतेने निगडित असलेला असतो. 

कथानकाची पाश्‍वंभूमी, नगरीवरील अरिष्टे व 
देवांचा कौल घेण्यासाठी क्रेओनचे डेल्फीला प्रयाण, 
वृंद आपल्या कथनात स्पष्ट करतो. नंतरच्या गीतात 
मानवाच्या जीवनाची शोकांतिका का होते, याचे 
सुचक स्पष्टीकरण आहे. मानवाचा स्वतःच्या 
कतृंत्वाबद्दहचा फाजील विइवास, अहंकार व दुसर्‍या- 
वर जुलमी सत्ता गाजविण्याची प्रवृत्ती ही त्याच्या 
नाशास कारण होते. ईडिपस व जोकास्टा आपापल्या> 
परी हा फाजील आत्मविश्वास जागोजागी दाखव- 
तात. नियतीच्या अनाकलनीय खेळाला खीळ घाल- 
ण्यास मानव उद्यक्‍त होईल, तर्‌ उलट तो आपला 
विनाश जास्त समीप आणील. ईडिंपस कारिथ सोडून 
थीब्‌सला आला म्हणून नियतोचे कायं सुलभ झाले, 
म्हणून वृंद शेवटी उद्‌गार काढतो. 

“ दु:खाचा स्प्शे न होता, मानव जीवनाची 
अखेरी गाठेपयंत “ हा माणूस सुखी होता? असे 
विधान करण्याचे धाडस करू नये, ” 

कारण जीवन अनाकलनीय आहे; . सहस्वदृष्टी . 
मानवाला संपूर्ण जीवनदर्शन होऊ शकत नाही. 

कथानकांचा नाट्यपूर्ण विकास, चतुर व्यक्तिद-, 
शेन यांप्रमाणे भाषाशेलीतील सौंदर्य या नाटकातही 
प्रतीत होते. सुटसुटीत, चटकदार, उत्कंठा सतत 
जागृत ठेवणारे संवाद विज्षेष लक्षणीय आहेत. 
तसेच सोफोक्लीजचा प्रसिद्ध उपरोध संवादांत व 
घटनांत जागोजागी आढळतो, ईडिपसची पाप्याला; 
दण्ड देण्याची घोषणा, टायरेसिअसच्या अंधत्वाल 


१६ 


'ईडिपसने मारलेला टोमणा, देववाणी खोट्या 
ठरतात हे जोकास्टाचे प्रतिपादन, क्रेओनवरचा 
ईडिपसचा द्रोहाचा आरोप, आपली बातमी 
आनंदाची आहे ही कारिथच्या दूताची खात्री- वगरे 
उपरोधाची स्यळे नाटकातील उत्कटतेचा सतत 
परिपोष करीत रहातात. 

असे हे बहुगूणो ताटक ऑरिस्टॉटलने आदशं 
शोकनाट्य ठरवले, याची यथार्थता वाचकाला 
मनोमन पटते. 

* इलेक्ट्रा। हे नाटक “ राजा ईडिपस ? नंतर व 
* कोलोनसमध्ये ईडिपस ' पूर्वी मध्यंतरी केव्हा तरी 
लिहिलेले असावे. या नाटकात सोफोक्लीजने माय- 
सिनीच्या राजघराण्याच्या इतिहासातील एक भाग 
कथानक म्हणून निवडला आहे. मायसिनींचा राजा 
पेलॉप्स ; याचा पुत्र अँट्रिअस. अँट्रिअसने आपला 
भाऊ थीएस्टिस याला, त्याने आपल्या पत्नीला भ्रष्ट 
केल्याबद्दल सुड म्हणून त्याच्याच अपत्यांचे मांस 
खाऊ घातले. या घोर कृत्याबद्दल देवांनी अँट्रिअसचे 
सारे घराणे शापुन टाकले. अँट्रिअसचा पुत्र अँग- 
मेम्नॉंन याचा त्याची पत्नी क्‍्लायटेम्‌नेस्ट्रा हिने खून 
केला. त्याचा सूड तिला व तिचा साथीदार व प्रियकर 
इजिस्थस याला ठार मारून, अँगमेम्नॉंनचा पुत्र 
ऑरेस्टीज व कन्या इलेक्ट्रा यांनी उगवला, या कथा- 
भागावर इस्किलस या थोर ग्रीक शोकनाट्यकाराने 
आपलो प्रसिद्ध त्रिपुटी लिहिली होती. त्यातले मधले 
नाटक “* कोईफोरी ' (अध्येघारिका) हे ' इलेक्ट्रा'च्या 
कथानकावर आहे. युरायपिडीज या ग्रीक नाटकका- 
रानेही ' इलेक्ट्रा ' याच नावाने नाटक नंतर लिहिले 
आहे. तिन्ही नाटककारांची कथानक हाताळण्याची 
पद्धत अर्थात भिन्न भिन्न आहे. इस्किलस व युराय- 
पिडीज यांनी ऑरेस्टीजला मध्यवर्ती पात्र बनविले 
आहे. सोफोक्लीजला मात्र इलेक्ट्रामध्ये, शोक- 
नाट्याचा केंद्रबिदू होऊ शकेल अशी व्यक्तिरेखा 
दिसली व तिला भरीव आकार देऊन व तिच्या- 
भोवती कथानक गुंफून त्यांने एक अत्यंत प्रभावी 
शोकान्तिका ग्रीक रंगभूमीला प्रदान केली. 
, नाटकाच्या कथानकात अभिज्ञान (70008१1- 
४० ) व भाग्यचक्राचे श्रमण ( 70४९1381 ) 
समाविष्ट करून, नाना घटनांतून ताट्यपूणेता व 
उत्कंठा यांचा परिपोष सोफोक्लीजने . उत्कृष्टपणे 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९५८ 


साधला आहे. नाटकाच्या आरंभी पितृवध, मातेचा 
व्यभिचार व स्वतःला मिळत असलेली अपमानास्पद 
वागणूक यांमुळे दु:खाच्या गर्तत आकंठ बुडालेली 
इलेक्ट्रा आपणास दिसते; पण तिचे भाग्यचक्र तिचा 
भाऊ ऑरेस्टीज देशांतराहून परत आल्यावर फिर- 
ण्यास सुरवात होते. ऑरेस्टीज क्लायटेम्‌नेस्ट्रा व 
तिचा जार यांचा वध करतो व मायसिनीचा राजा 
होतो. इलेक्ट्राची सूड घेण्याची मनीषा पूर्ण होते व 
राजाची लाडकी बहीण म्हणून तिला मानाचे स्थान 
प्राप्त होते. याच्या उलट, क्लायटेमूनेस्ट्रा व तिचा 
प्रियकर इजिस्थस राज्यपदाधिष्ठित, वैभवाच्या 
शिखरावर उभे असलेले आरंभी दिसतात; पण 
शेवटी त्यांच्या पापाचे घडे भरून त्यांना परलोकची 
वाट धरावी लागते. अभिज्ञान-गोप्यस्फोट- सत्याची 
प्रखर जाणीव- सुखद व दुःखद अश्या दोन्ही 
प्रकारांनी सोफोक्लीजने ठिकठिकाणी कोशल्याने 
वणिली आहे. ऑरेस्टीज मरण पावला आहे या 
सुखद समजुतीत क्लायटेम्‌नेस्ट्रा असता, एकदम 
आऑरेस्टीज तिच्यासमोर उभा ठाकतो व त्या 
सत्याच्या प्रखर प्रकाशाने ती गर्भगळित होते. उलट 
ऑरेस्टीजच्या मृत्यूच्या बातमीने व्याकूळ झालेली 
इलेक्ट्रा त्याची भेट होताच हर्षाने नुसती फुलून 
उठते. 

इतर नाटकांप्रमाणे या नाटकातही सोफोक्लीजचे 
कथानकरचनेचे चातुर्य, उत्कंठा सतत जागृत 
ठेवण्याची दक्षता, उपरोधाने परिणामकारिता साध- 
ण्याची हातोटी व नाट्याचा जण प्राणच असा 
संघ्षे- क्लायटंमूनेस्ट्रा व इलेक्ट्रा- दुष्पवृत्ती व 
सत्परवृत्ती- अखंड ज्वलंत ठेवण्याचे कौशल्य प्रकट 
झालेले आहे. 

कथानकाप्रमाणे व्यक्‍्तिद्शनातही सोफोक्लीजची 
कुशलता दिसते. सर्वांत महत्त्वाचे पात्र इलेक्ट्रा.तिच्या 
तिच्या मुखावाटे होणारे संमिश्र भावनांचे प्रकटीकरण 
केवळ अवणेनीय॑ आहे. तो रंगमंचावर प्रथम येते 
तीच शोकात बुडालेली, क्रोधाने, त्वेषाने पेटलेली 
पितवधाच्य़ा शोकापेक्षाही तिला आईचे जारकर्म 
जास्त संत्रस्त करताना दिसते. तिला अज्ञी शोकाने 
सुन्न झालेली, सुड घेण्याच्या कल्पनेने पेटलेली 
भाईच्या पापकर्मांने जळफणारीं पाहिली, को हॅस्लेटची 


सोफोक्लीजची चार शोकनाट्ये ! प्रस्तावना 


आठवण येते. मात्र ती हॅम्लेटप्रमाणे संभ्रमात पडून 
तिष्क्रिय झालेली नाही. तिला अपराधी कोण हे 
ठाऊक आहे व त्या अपराघ्यांना दंड देण्याचा 
तिचा दृढ निश्‍चय झालेला आहे. अमल्यास बहि- 
णीच्या मदतीने, दूरस्थ भाऊ येऊन ठेपल्यास त्याचे 
साहाय्य घेऊन, नाही तर ती स्वतःच, एकटीच, सूड 
उगवण्यास सिद्ध आहे. तिच्या आईचा कठोर निर्धार 
तिच्यात उतरलेला दिसतो. ऑरेस्टीज मरण 
पावल्याची दुष्ट वार्ता ऐकताच ती कोलमडून पडते; 
पण भाऊ भेटताच आनंदाने डवरून जाते. त्या 
पुनर्मीलनाच्या क्षणी तिच्या हृदयातल्या साऱ्या 
कोमल, हळव्या भावना व तिचे गाढ बंधुप्रेम उफा- 
ळून येते; पण थोड्याच क्षणानंतर तिच्या हृदयातली 
सुडाची भावना धगधगू लागते व ऑरेस्टीजला 
अपराध्यांना शिक्षा देण्यासाठी ती प्रवृत्त करते. 
क्लायटेम्नेस्ट्रावर ऑरेस्टीज वार करतो तेव्हा ती 
पिसाटासारखी किंचाळते, 

*““ हाण, हाण आणखी एकदा असेल नसेल 
तितका जोर लावून, ” 

इजिस्थसला ऑरेस्टीज मारण्यास सिद्ध होतो, 
तेव्हा ती म्हणते, 
“ मार एकदम; बोलायलासुद्धा संधी देऊ नको 
त्याला. ताबडतोव जीव घे त्याचा. दे फेकून त्याचं 
मढं॑; होऊ दे त्याची गत त्याला साजेल अशी. तसे 
झाल्पाशिवाय, मला या दोघांनी जे भोगायला 
लावले आहे, त्याचे उट्टे नाही निघणार. ” 

प्रथमदर्षनी तिची व्यक्तिरेखा अर्नसगिक व 
स्त्रीस्वभावाला न साजेशी वाटते, आधुनिक मनाला 
इलेक्ट्राचे वर्तेन अशोभनीय वाटले, तरी अडीच 
हजार वर्षांपूर्वीच्या आदिम वृत्तीच्या प्रेक्षकांना ते 
वास्तवपूर्ण वाटले असेल. युरायपिडीजच्या हेकंबीचे 
वर्तनही आधुनिक मनाला बोचते; पण सोफोक्लीजने 
इलेक्ट्राच्या स्वभावाची मृदू बाजूही दाखविली आहे. 
त्यावरून सोफोक्लीज असे सुचवितो, की इलेक्ट्राच्या 
जीवनातल्या या दुर्घटना घडण्यापूर्वी ती मृदुमधुर 
भावनांची युवती होती; पण जीवनाचे जे भीषण 
दर्शन तिला घडले त्याने तिच्या मनातील त्या 
मग्ध, सात्विक भावना जळून खाक झाल्या - पण 
तिच्या हृदयावर भावाच्या भेटीचे अमृतसिचन होते, 
तेन्हा त्या भावना क्षणभर पुनर्जीवित होतात. 

न.भा. २ 


१७ 


अपराध्यांना शासन होऊन ऑऑरेस्टीजचे राज्य 
झाल्यावर ती पुन्हा एक निरागस, प्रेमळ तरुणी 
बनेल, असे सोफोक्लीज दर्शवीत आहे. इलेक्ट्रा अशी 
अर्नैसगिक, कठोर बनण्याचे कारण, ती अर्नैसगिक, 
भयानक परिस्थितीत सापडली हे होय, असे दाखवून 
सोफोक्लीजने आपले मनृष्यस्वभावाचे सुक्ष्म, सखोल 
ज्ञान प्रकट केले आहे. 

पित्याची प्रेमळ कन्या व आऑरेस्टीजची प्रेमळ 
बहीण असे इलेक्ट्राचे चित्र रेखाटून तिच्या क्रोर्याला 
सोफोक्लीजने मार्दैवाची झालर लावली आहे. पण 
क्लाय्टेम्नेस्ट्राची व्यक्तिरेखा मात्र विश्‍वासघात 
करणारी पत्नी, व्यभिचारिणी व अनेसगिक माता 
अशी काळीकूट्ट रेखाटली आहे. शोकान्तिकेच्या व 
नायिकेच्या चौकटीत तिचे चित्र नेटके बसते. मूळची 
ती कर्तबगार, महत्त्वाकांक्षी, निर्धारी स्त्री. पण 
अँगमेम्नॉनने, आपल्या पतीने, आपली कन्या, 
इफीजीनिआ हिचा देवांना शांत करण्यासाठी बळी 
दिला म्हणून ती खवळली आहे. अँगमेम्नॉनचा वध 
करताना फक्त सूडाची भावना तिच्या मनात असते. 
पण त्याच्या मृत्यूनंतर तिला सत्तेची' हाव सुटते व 
आपल्या प्रियकराला, इजिस्थसलाही ती आपल्या 
सत्तेचा भागीदार करते. तिच्या मार्गात येणाऱ्या 
साऱ्यांना ती कापून काढण्यास तयार आहे- मग ती 
पोटची पोरे का असेनात. आपल्या मुलीला, 
इलेक्ट्राला आपली वागणूक पसंत नसल्याचे पाहून, 
प्रथम ती तिच्यापाशी आपले समर्थन करू पहाते; 
पण इलेक्ट्रा आपल्या पित्याच्याचा स्मृतीशी 
एकनिष्ठ रहाते, तेव्हा ती इलेक्ट्राला घरातल्या 
एखाद्या गुलामासारखे वागवू लागते. इंलेक्ट्राला 
मुले झाली, तर ती आपल्यावर सूड उगवतील 
म्हणून इलेक्ट्राच्या लग्नाचा विचारही ती मनात 
आणीत नाही. ऑरेस्टीज परदेश्यातूत परत येईल व 
आपला काटा काढील, या धास्तीने प्रत्यक्ष मुलाचा 
नाश व्हावा, म्हणून अँपोलोची प्रार्थना करण्यापर्यंत 
तिची मजल जाते. ऑरेस्टीजच्या मृत्यूची बातमी 
ऐकताच बाहेरून ती दुःखाचे ढोंग करते; पण आतून 
आनंदित होते. पण ऑरेस्टीज तिचा वध करण्यास 
उद्य्क्‍त होतो तेव्हा मात्र निलेज्जपणे- 

“ अरे, मी तुझी आईना ! माझ्यावर दयां कर” 
अशी त्याची आजेवे करण्यास तयार होते. 


ऱ्स्ट 


--- अथम- -'बेडरपणे, - सदसद्विवेकबुद्धीला. गुंडाळून 
ठेऊन ती. पतिहत्या- करते; पण -मग. अश्युभसूचक 
-स्वप्त- पडल्यावर. ती . घाबरून मृतात्म्याची. शांती 
करू पहाते. : आपल्या. कृत्याची तरफदारी इलेक्ट्रा- 
-पाझ्ी.. करून ती. आपल्या. मनाचे- व कदाचित 
वाचकांचेही--समाधान करू पहाते; पण अँपोलोची 
प्राथंना करताना, ऑरेस्टीजचा नाश इच्छिताना 
.तिला पाहून. वाचकांना तिची घुणा वाटू लागते. 
*भॅपोलो अश्या बिनकाळजाच्या प्रार्थनेला प्रतिसाद 
- देईल--काय ?- (- भॅपॉलोने तरु आधीच ऑरेस्टीजला 
“मातृवध करण्याचा आदेश दिला आहे..). -: - - 
-. येथे सोफोक्लीजच्या उपरोधाचाः एक अत्यृत्कृष्ट 
<नमुनत - आहे प्राथनेनंतर _ल्गेचः शिक्षक ऑरेस्टी- 
:जच्या मृत्यूची बातमी घेऊन येतो. अँपोलोने आपली 
म्रर्थना ऐकली असे वाटून क्लायटेमूनेस्ट्रा हुरळून 
,जाते; पण ती बातमी म्हणजे तिच्याविरुद्ध आरे- 
स्टीज व इलेक्ट्रा यांनी रचलेल्या कटाचा एक भाग 
असतो. तिला याप्रकारे सुरक्षिततेच्या भ्रमाखाली 
,बेसावध राखून त्यांना तिचा घात करावयाचा 
- असतो. | 
ऑरेस्टीज हा जरी क्लायटेम्‌नेस्ट्रा व इजिस्थस 
यांचा वध करण्याचे मुख्य कार्य पार पाडतो, तरी 
:सोफोक्लीज, त्याच्या व्यक्‍्तिदश्ंनावरच फारसा जोर 
देत नाही..त्याच्या मते सूडाचे केवळ एक साधत्ञ 
म्हणून.तो नाटकात; वावरतो. म्हणून त्याच्या मना- 
तील भावनांचा. कल्लोळ, इलेक्ट्राप्रमाणे, सोफो- 
कक्‍्लीज ; रंगवीत नाही; बद्दीण भेटल्याचा त्याचा 
आनंद तिला भावाच्या भेटीने होतो, तितका उत्कट 
नाही. पितृवधाचा शोक, आईच्या पापकर्माची चीड 
.ब,सुंडाचा अभिनिवेशही इलेक्ट्राइतका तीत्र . नाही. 
'तो काहीसा: थंड, ख्क्ष, भावनाहीन व. केवळ ,व्याव- 
'हारिक वृत्तीचा. वाटतो. आपला राज्यावरचा . हक्‍क 
प्रस्थापित झाल्याच्या . समाधानातच .तो, आहे. 
युराय़पिडीजच्या किंवा इस्किळृसच्या ऑरेस्टीजच्या- 
'प्रमाणे त्याला मातृवधाची खंत किंवा हातुन घड- 
'डेल्या पापाच्या दण्डाबद्दल स्रीती नाही. ती सवे 
:जेंब्राबदारी, अँपोलोत्रर.दाकून .तो निश्‍चित झाला 
आहे. प. 10 2 
* ३डस्किलसने, ऑरेस्टीजल्य आपला. नायक. केल्या- 
मुळे, त्याने;,स्रोफोक्ल़्ीजने ईब्रिपसत्रर लिहिली, वशी 


"नवभारत: 


नोव्हेंबर १९७८ 


:'शोकनाट्याची ' त्रिपुठी: : अरेस्टीआ ' “लिहिली--व 
:ऑरेस्टीजच्या मातृवधाच्या अपराधाचा.त्याय शेवटी 
: त्याच्या बाजूने कसा झाला ते. दाखवले; पूण सोफो- 
क्‍्लीजला इलेक्ट्रावरच लक्ष केंद्रित करावयाचे होते. 
त्याला इलेक्ट्राच प्रभावी, स्वयंपूर्ण कतृत्ववान अशी 
वाचकांपुढे उभी करावयाची होती. . .  :. 
क्रिसोथेसिस ही इलेक्टराची बहीण, अँटीगनीची 
बहीण इस्मिनी हिचे स्मरण करून देते. इस्मिनी- 
सारखीच ही भित्री, दुबळी, अजिबात आत्मविश्वास 
नसलेली व प्रतिकूल परिस्थितीपुढे मान वाकव- 
- णारी आहे. तिच्या या स्वभावाच्या- पाश्वेभूमीवर 
इल्लेक्‍्ट्राचा करारी, धाडसी व. दृढनिश्चयी. स्वभाव 
-उठूत दिसतो ९ ह य  / य 
: इंजिस्थस हा क्लायटेमूनेस्ट्राच्या अघोर कृत्यातील 
साथीदार. हा थीएस्टीसचा मुलगा. त्याला अँट्रिअसने 
केलेल्या कृष्णक्ृत्याबद्दलचा सूड अँगमेम्नांनवर उगवा- 
यचा होता. त्याला राजपदाचीही हाव. भाहेच. पण 
'क्‍्लायटेमूनेस्ट्राची धडाडी त्याच्यात नाही. पोकळ 
वढाया मारण्यात मात्र तो हुशार आहे. 'ऑरेस्टीज 
मेल्यामुळे आता सगळेजण आपल्यापुढे नांगी टाक- 
तील व आपण सत्ताधीक्ष' होऊ था कल्पनेने तो 
खुशाल आहे. आपण आरेस्टीजचा मृतदेह. अना- 
'च्छादित करतो आहोत, अशा सुखद कल्पनेने तो 
अरजतो. “ उघडून टाका सारी दारे, येऊ दे लोकांना 
आत, म्हणजे आरेस्टीजचा मृत देह पाहून त्यांच्या 
आशांची' कड राखरांगोळी होईल.” सोफोक्लीजच्या 
तीचे हे आणखी एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. 
कारण प्रक्षकांना माहीत असते, की शव क्लायटेमने- 
'स्ट्राचे बका ते पहाताच त्याच्याच आद्लाञकांक्षांची 
न होणार. आहे. त्याच्या कुतकर्माचे यथा- 
'योग्य'प्राय्रविचत्त ऑरेस्ट्रीज त्याला देतो. : हा भ्याड 
माणूस .ऑरेस्टीजचा काही प्रतिकारसुद्धा -करोत 


नाही. शी य बकऱ्यासारंखा निमटपणे क 
क या पणं याच्या समा ग. 
सुऱ्याखाली मान देतो. _ . त्याच्या | गे'जाऊत 


गाथिकावृंद, 


ब 


_ आरगॉासमधील . -मायसिनीमधीळ 
नागरिक; स्त्रियांचा आहे. त्यांचे भवितव्य राजघरा- 
ट्याशी निगडित असल्य़ामुळे करथातकाशी. तर. इले- 
कट्राच्या व.इुतर, पात्रांच्या, सुखदुःलाशी त्या, | समरस र 

ब तापी लाता 
झालेल्य़ा आहेत, त्या;ऑसस्टीजल्य ; त्याच्या , कटात 


द्र 


स्थ दैत्तत्र “-ररंभी:कृथानकाज्ी:पावंभूमीही.. त्या 


सोफोक्लीजची चार शोकनाट्े : प्रस्तावना 


स्पष्ट करतात. गायकवृंद हा सर्वच नाटकांत नांटक- 
कारांचा प्रतिनिधी असल्यामुळे तो न्यायाच्या 
बाजूचा असतो व प्रेक्षकांना न्यायाची बाजू घेण्यास 
प्रवृत्त करीत असतो.-या नांटकातला नारीवृंद इले- 
क्ट्राबद्दळ सहानुभूती दाखवतो. - परमेदश्‍वरी न्याय 
खुनी पाप्यांचा समाचार घेईल; सुंडदेवता गुन्हेगा- 
, रांचा- पाठपुरांवा करतील, याबद्दल त्या वारंवार 
ग्वाही देतात. सोफोक्लीजने आपले. जीवनविषयक 
तंत्त्वज्ञांन वंदाच्या. तोंडी मधूनमधून घातळे आहे ; 
भात्र सोफोक्लीजच्या इंतर नाटकांइंतका ' इलेक्ट्रा - 
तीलं वृंद क्रियाशील किंवा प्रखर नांही. वृंद. फक्त 
आपली सहानभती दाखवतो. भांवगंभीर, सखोल 
तत्त्वःवितनात्मक प्रतिभाविलासाने परिपूर्ण अशी 
वृंदगीतेही या नाटकात नाहीत. 

“* इलेक्ट्रा' तही ग्रीक देव रंगमंचावर अवतरत 
नाहीत. ते फक्त घटनांची पूर्वसूचता देतात, अपोलो 
ऑरेस्टीजंला काय करायचे ते सुचवतो; पण ते 
प्रत्यक्ष अमलात आणतो ऑरेस्टीजच. क्‍्लायटमूनेस्ट्रा, 
इजिंस्थस यांची झोकांतिका होते ती त्यांच्या 
स्वतःच्या कर्मांनीचं. ' इलेक्ट्राबद्दल करुणां व अपरा- 
ध्यांना देहदंड झाल्यांवरची कातरता. यांनी छझोक- 
नोंट्याचे शेवटी जीवनाचा पाप्यांनी ढवळलेंला संमं- 
तोंल पुन्हां प्रस्यांपित होतो. सुंव्यवंस्थां, न्याय यांची 
प्रस्थापना झाल्यावर 'प्रक्षून्थ -भोवना समधाते 
होतात. “नाटकाच्या आरेभीचीं प्रंसचं पहाट,.. मर्ध्या- 
वहीच्या भीषणं त्यायनिवाड्यांनंतरं, -शांत, समाधानी 
संध्येतं वेस्णितं होते ब॑ जीवनाचे वर्तुळ पूर्ण होते... 

-ज्ञांटकांतं गॅभीर'-बृंदंगीते नसली, देव रंगमेंचावंर 
अंवतरत नसंले, तरी देवांना उद्देशूंनं केलेल्या भाव- 
पूर्ण, गंभीर प्रार्थना ठिकठिकाणी आहेत वं त्यांचे 
कथानकाच्या विकासात महत्त्वाचे स्थान आहे, कोरणं 
प्रत्येक प्रार्थनेत पुढे कायं होणार यांची सूचना 
असतें व प्रार्थनांनंतंर अन्व्थक अशा घटना प्रत्येक 
वेळी घंडतात. 

पहिली प्रार्थना ऑरेस्टीजची आहे. अनेक वर्षांनी: 
जन्मभूंमीत 'पाय. ठेवल्याबरोबर तो कुलदेवतांची व 
ग्रामदेवतांची प्रथम प्रांथंना करतो. त्याचे गृह 
पापांनी दुषित झालें आहे ते त्याला कळले आहे. 
त्यांच्या शंद्ीकरणासाठी व आपला 
हक्काचा वारसा मिळण्यासाठी तो त्यांच्या प्रांहाय्याजी 


हरपलेला 


१९ 


याचना करतो. या प्रार्थनेत पुर्वी काय घडले याची 
वाचकांना कल्पना येते व पुढे काय घडणार आहे 
याची पूर्वसूचना मिळते 

दुसरी प्राथना इलेक्ट्राची, ती अंधोलोक्रीच्या 
देवांना साहाय्यासाठी साद घालते; कारण ग्रामदेवता 
व कुलदेवता यांनी तिच्या धरण्याच्या अरिष्टाचे 
निवारण केले नाही. काहीसा संतप्त, बंडखोर सूर 


या प्राथंनेत उमटतो. आपल्या निर्वासित भावाला 
स्वगृददी- परत आणण्यासाठी व उभयंतांच्या कार्य- 


सिद्धींस यश देण्यास ती विनवतें: या प्राथनेला प्रति- 
साद मिळणांर - कारण ऑरेस्टीज आलेलाच आहे- 
व दोघांचे घराण्याच्या शुद्धीकरणाचे' ईप्सित पुरे 
होणार, असा दिलासा वाचकांना मिळतो.. 

: तिसरी क्लायटेमूनेस्ट्राची पापी प्राथंना. तिच्या- 
बहल घृणा उत्पन्न करणारी ही प्राथंना आहे हे पुर्वी 
पाहिलेच. तिच्या प्रार्थनेला मिळालेल्या प्रतिसादातील 
उपरोध अत्यंत नाट्यपूर्ण व रंजक आहे. कुटिल 
प्राथनेला अँपोलोचे फसवे उत्तर यंथायोग्यच आहे. 

चौथी प्रार्थना इलेक्टा अँपोलोची करते. ज्यो 
ठिंकाणी कॅलायटेमूनेस्ट्रा आपली दुष्पवृत्त प्रार्थना 
करते, तिथेच इलेक्ट्राची ही सतप्रवृत्त प्राथना. 
तिला सुंखंद उत्तर ऑरेस्टीजच्या. मातृवधाने 
तात्काळ मिळते. 

* कोलोनसंमध्ये ईडिंपस ' हे हेंवटचे श्रेष्ठ नाटक. 
सोफोक्लींजच्या मृत्यूनंतर - (इ. स; पू.४०६) ते 
रंगमंचावर. सादर करण्यात आले. वद्ध राजाईडिपंसः 
याच्या अखेरच्या क्षणांचे चित्रण या नाट्यात आहे. 
सोफोक्लीजेहीं या सुंमांरासं जवेळजेवळ नव्वद वर्षांचा 
झाला होता. त्यामुळे हे त्यांच्याच अखेरच्या धन्य, 
कृतार्थ जीवनाचे रेखाटने आहे की काय, असे वाटतें. 
तत्कालीन प्रेक्षकांनाही नुकत्याच मृत पावलेल्या 
सोफोक्लीजची आठवण, ईडिपसला पहांताना होते 
असेल व त्यांचें हृदय भारावूनं जात असेल, 

*: नांटकाचे शीषेकही सोफोक्लीजच्या अंत:करणार 
तील कोमल भावनांवर प्रकाशझोत टाकणारे . आहे. 
५-ईडिंपसेचीं अखेर ” असे नाव नाटकाला देता नाले 
असते. पण कोलीोंनस या स्थळांबेदृल सोफोक्लीजच्या 
मनातं अत्यंत जवळीकीच्या अशो मूदुमधुर भावना 
होत्या, कोलोनस. ही त्याची जन्मभूमी होती. ती 
त्यांच्या मंते अंतर्बोह्य सुभंगसुंदेरः होती, म्हणून त्याने 


- अ: 


टरडिपसला त्याच्या दिव्य निर्वाणासाठी तेथे पाठवले 
आहे.. कोलोनसचे अत्यंत काव्यपूर्ण, भावनासुंदर, 
वर्णन त्याने गायकवृंदाच्या तोंडी घातले आहे. 
बुद्धिभ्रंश' झाल्याच्या आरोपातून न्यायाधीक्षाने 
सोफोक्लीजची सुटका केली ती या स्तुतिस्तोत्राच्या 
आरंभीच्या नितांतरमणीय ओळी ऐकूनच. 

राजा ईडिपस निर्वासित होऊन राज्याबाहेर 
पडला. त्यानंतर वीस वर्षांनी तो * कोलोनसमध्ये 
ईडिपस ' या नाटकात तजरेसमोर येतो. वीस वर्षे 
तो वणवण भटकला आहे; त्याच्या कपड्यांच्या 
चिंध्या झाल्या आहेत. त्याची कन्या अँटीगनी त्या 
दीन आंधळ्याची सतत काठी बनून राहिली आहे. 
आपला मृत्युदिन जवळ आला आहे असे त्याला 
बाटत आहे व कोलोनसला देह ठेवण्याची त्याची 
इच्छा आहे. दरम्यान डेल्फीला देवाने कोल दिला 
आहे की ईडिपसवरील कलंक धुवून गेला असून 
आता त्याचा पवित्र देहू ज्या भूमीत अखेरची 
विश्रांती घेईल, त्या भूमीचे भाग्य सतत उज्ज्वल 
राहणार आहे. ही बातमी कळताच क्रेओन थीञ्सहून 
व पॉलिनायसिस ईडिपसच्याहून त्याला आपल्या 
राज्यात घेऊतजाण्यासाठी येतात. पण आपल्या पडत्या 
काळात त्या दोघांनी त्याला ठोकरले असल्यामुळे 
ईडिपस अत्यंत कठोर शब्दांत त्यांचा निषेध करून, 
त्यांच्याकडे जाण्याचे नाकारतो. तो अथेन्सचा राजा 
श्रीसिअस याला बोलावून घेतो. नंतर ईडिपसला 
कसे दिव्य, अद्भुत मरण येते ते दुताच्या तोंडून 
वर्णन केळे आहे. 

मूळ कथा ईडिपस कोलोनस येथे मृत्यू पावला, 
एवढीच आहे. पण सोफोक्लीजने आपल्या प्रतिभेने 
व कल्पकतेने एक अत्यंत प्रभावी नाटक त्याच्यावर 
रचले आहे. डेल्फीचा कौल ही सोफोक्लीजचीच 
कल्पना आहे. 

नाटकाचा प्रारंभ संथपणे होतो. ईडिपस चाच” 
पडत अँटीगनीबरोबर रंगमंचावर येतो; पण लगेच 
झपाट्याने कथानकाला वेग येतो, कोलोनसचे श्रेष्ठी 
कोलोनसच्या पवित्र कुजात ईडिपसला जाण्यांस 
मत्ताई करतात. संघर्षाने उत्कष्ठा वाढत जाते. नंतर 
क्रेओन मुलींना व ईडिपसला जबरदस्तीने थीन्सला 
नेऊ लागतो तेव्हा श्रेष्ठी ईडिपसची बाजू घेतात. 
मंग ईडिपसचा मुलगा पॉलीनायसिस याच्याशी 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९७८ 


ईडिपसचा संधषं. होतो. वाचकांची उत्कंठा व घटनां- 
तळे नाट्य वाढत जाते. ईडिपस तीत्र उत्कंठेने 
थीसिअसच्या आगमनाची वाट पहातो. थौसिअसच्या 
आश्रयाच्या आश्‍वासनाने उत्कठेचा ताण सैल होतो. 
ईडिपसच्या शेवटच्या निर्णयाने वाचक स्तिमित 
होतो, व ईडिपसच्या पुण्यान्ताने त्याला आल्हाद होतो. 

कथानकातील भाग्यचक्राची गती “राजा ईडिपस'- 
च्या नेमकी उलटी आहे. तेथे सत्ताधीश्ञाचा भणंग- 
भिकारी होतो, तर इथे दोनदुबळा एकदम महा- 
मानव ठरतो. उलट गुर्मीत असलेल्या करेओनला 
पकडून नेलेल्या मुली थीसिअसच्या पुढे - पराभव 
पावून, परत द्याव्या लागतात, व थीन्सला पळून 
जावे लागते. ईडिपसच्या दिव्य मरणाने त्याच्या 
निष्कलंकत्वाची जाणीव होते. 1९००४०५ व 
कथानक सर्वांश्याने परिपुर्ण होते. | 

“ राजा ईडिपस ' प्रमाणेच या नाटकातही ईडि- 
पसचे व्यक्तिमत्त्व आरंभापासून शेवटपर्यंत उत्कटतेने 
प्रतीत होते. पण कोलोनसमधल्या ईडिपसच्या 
व्यस्तिमत्त्वात नाना रंगांच्या छटा आहेत व त्या 
सोफोक्लीजने अत्यंत कौशल्याने, मनुष्यस्वभावाच्या 
आपल्या सखोल व सुक्ष्मदर्शी ज्ञानाच्या साहाय्याने 
रेखाटल्या आहेत. नाटकाच्या आरंभीचा ईडिपस, 
* राजा इंडिपस 'मध्ये शेवटी दिसतो, तसा हताश, 
व्यथित व आता वीस वर्षांच्या भटकंतीनंतर थक- 
केला, दीनदुबळा असा आहे. मनाने व शरीराने 
असा तो चाचपडत वावरतो आहे. मुलीचा आधार 
क्षणोक्षणी शोधतो आहे. निवाऱ्याची गरज व आह्या 
यांनी तो व्याकूळ झाला आहे. श्रेष्ठी वंदाच्या 
जबरेखाली तो मान वाकवतो आहे पण यां बाह्य 
दीनतेमागे, काहीतरी सामथ्यं, सुप्त असलेले, हळूहळ 
जागृत होत असलेले मधूनमधून भासते. एकीकडे 
“मो कलंकित आहे; दुर रहा माझ्यापासून ” असे 
तो म्हणतो, “माझा संसर्ग तुम्हाला बाधणार नाही; 
तो कर्मंभोग मीच तेवढा भोगतो आहे. ” असे 
नरमाईने म्हणतो. पण श्रेष्ठीवृंदाने त्याच्या पापा- 


बद्दल जुगृप्सा दर्शविताच तो एकदम आवेक्षाने 
स्वतःचे समर्थन करू लागतो, 


“ मी पाप केले असे कुणाला म्हणता येणार नाही. 
पण माझ्यावर लादले गेले. ” पित्याच्या वधाबह- 


सोफोक्लीजची चार शोकनाटये : भरस्तावना 


* तुम्हाला कुणी. छेडायला. लागला, मारायला 
धावला, तर त्याचा ताबडतोब प्रतिकार न करता, 
तो तुमचा कुणी बाप वगैरे लागतो की काय, 
याचा का तुम्ही विचार करीत बसाल ? ” क्रेओनचा, 
पॉलीनायसिसचा धिक्कार करताना त्याचा तापट, 
अभिमानी स्वभाव प्रक्षुन्ध होऊन उठतो. अँटीग्नीशी, 
इस्मिनीश्ी बोलताना, त्यांना थीसिअसने सोडवून 
भाणल्यानंतर त्यांना हृदयाशी कवळताना त्याची 
वत्सलता प्रकट होते. थीसिअसशी तो अत्यंत सौहा- 
दानि वागतो. तिर्वाणाचा क्षणं समीप येताच तो 
क्ञांत, स्थिरचित्त होतो. त्याच्या चेहऱ्याभोवती जणू 
तेजोवलय क्षळकू लागते. त्याचा आत्मविदववास परत 
येतो. 

६: मी एक पवित्र, पुण्यात्मा म्हणून तुमच्याकडे 
आलो आहे. माझ्या साल्निध्याने तुमच्या राज्याचे 
क्षाग्य उजळणार आहे. '' असे तो बजावतो- मधली 
वीस वर्षे जणू पुसुन जातात- तो ताठ, डोळसपणे, 
समाधिस्थलाकडे चालू लागतो. 

ईडिपस'चा हा कायाकल्प सोफोक्लीजने रंगवला 
आहे. रंगमंचावर ही प्रभावी व्यक्तिरेखा उभी 
करणे हे अभिनयपटू नटाला एक आव्हानच ठरावे. 

या नाटकातला क्रेओन ' राजा ईडिपस * मधल्या- 
पेक्षा निराळा आहे. या वीस वर्षांत तो सत्ता- 
मदांध झाला आहे. अँटीगनीझी नंतर त्याचे झालेले 
वर्तन असेच अतिरेकी व उद्दाम भाहे. ईडिपसशी 
बोलताना प्रथम तो जो साळसूदपणाचा ढोंगी .आव 
आणतो तो ईडिपसच्या स्पष्टवक्तेपणापुढे घृणास्पद 
वाटतो. ईडिपसचे मन वळवण्यात अपयश आल्यावर 
क्रेओनचे जुलमी रूप प्रकट होते, स्वार्थापुढे त्याला 
व्याय-अन्यायाची चाड नाही. असहाय मुलींना जबर- 
दस्तीने तो पकडून नेतो. शेवटी थीसिअसपुढे तो 
नांगी टाकतो व पोकळ धमक्या देत पळ काढतो. 

पॉलीनायसिसचा ढोंगीपणा क्रेओनहूनही जास्त 
घुणास्पद आहे. त्याने स्वतःच्या दुबळ्या अंध 
पित्याला राज्याबाहेर काढले होते. मदतीचा हात 
पुढे करण्याचे नाकारले होते. त्याबद्दलचे प्रायदिचत्त 

म्हणूनच की काय त्याचा धाकटा भाऊ इटिभोक्लीज 
थाने त्याला थीब्‌जबाहेर पिटाळून थीब्‌सचे राज्य 
बळकावले. पॉलीनायसिस ऑर्‌॒गॉसला आश्रयाला 
गेला, तेथे राजघराण्याशी संबंध जोडून, आणखी 


रश 


सहाजणांची मदत घेऊन थीब्‌्सबर चढाई करायचा 
त्याचा बेत आहे. ईडिपसचे सानिध्य म्हणजे य्षाची- 
खात्री, अद्या देवांच्या कौलामुळे आता तो पित्यालाः 
आपल्याकडे न्यायला आला आहे. बापाच्या अवददो- 
बद्दल .खोटा गहिवर काढतो आहे व 'थीसिअसची व 
श्रेष्ठीवृंदाची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. 
आहे; पण ईडिपस या. ढोंगीपणाने चिडून त्याची. 
खरडपट्टी काढतो. त्याची थीब्‌सवरची स्वारी कधी. 
यशस्वी होणार ताही व दोघे भाऊ एकमेकांच्या. 
हातानेच मृत्युमुखी 'पडतील असा घोर जाप तो 
उच्चारतो. निरुपाय होऊन, आपण भूत झाल्यावर 
आपला अंत्यसंस्कार करण्याविषयीची विनंती भेंटीग- 
नीला करून तो जायला निघतो. त्याच्या काळया- 
कुटु व्यक्‍्तिमत्त्वातील एकुलती एक प्रकाशाची: 
तिरीप म्हणजे जाण्यापूर्वी तो. आपल्या दोघी 
बहिणींना, त्या निष्पाप भाहेत हे ओळखून शुभेच्छा. 
देतो. अँटीगनी व इस्मिनी या दोन्ही मुली प्रेमळ, 
निष्ठावंत आहेत. सोफोक्ठीजला अशा कोमल, 
मायाळू, एकनिष्ठवृत्तीचे- विज्ञेष्‌तः स्त्रियांमधील- 
आकषण होते. अँटोगनी' पित्याबरोबर सतत वीस. 
वर्षे राहिली आहे. इस्मिनी मधूनमधून त्याला 
झषेटायला येते व महत्त्वाच्या बातम्या त्याला देते. 
भेटीगनीचे व्यक्तिचित्र जास्त ठळक आहे. पितृ- 
प्रेमाबरोबर तिचे बंधुप्रेमही चित्रित केलेले आहे. 
पॉलीनायसीसला ती थीब्‌सवरच्या - स्वारीपासून' 
परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करते; पण पॉलीतायसिस' 
तिचे ऐकत नाहो. त्याची, आपला अंत्यसंस्कार 
यथाविधी करण्याची विनंती पुढे अंटीगनीने आपल्या 
प्राणाचे मोल देऊन पाळली. भावांच्या अप्पल्पोटे- 
पणाच्या व पित्याबद्दलच्या कृतघ्न बेफिकिरीच्या 
पाश्वंभूमीवर मुलींची निःस्वाथ पितुसेवा करण्याची 
उदात्त वृत्ती उठून दिसते. 

अथेन्सचा राजा थीसिअस उदात्त, धीरगंभीर व 
दिलदार आहे. ईडिपसचा कलंक त्याला भयप्रद 
वाटत नाही. अत्यंत संयमित, समतोल वृत्ती त्याच्या 
ठिकाणी दिसते. क्रेओनच्या जुलमीपणाला तो शूरपणे 
पायबंद घालतो. आपल्या निर्वांणाच्या अखेरच्या 
क्षणाचा साक्षी व्हायला फक्त उदात्त थीसीअसलाच 
ईडिपस परवानगी देतो. ईडिपससाठी शोक करणाऱ्या 
मुलींचे तो सांत्वन करतो व त्यांच्या इच्छेप्रमाणे 


अनुक्रमणिका 


ररे 


त्यांनां थीब्‌सला पोचवण्याची व्यवस्था करतो. 
ग्रीकांच्या मते महान्‌ असलेल्या अथेन्स नगरीच्या 
उदारमनस्क थोर राजाचे हे चित्रण तत्कालीन 
ग्रीक प्रेक्षकांना अत्यंत रोचक वाटले असले पाहिजे. 

दूताचे काम अगदी अखेरीस व थोडे आहे, 
पण ते फारच महत्त्वाचे आहे. कारण ज्या अद्भूत, 
दैवी वातावरणात ईडिपसचा मृत्यू झाला, 
त्याचे यथातथ्य, चित्त थरारून टाकणारे वर्णन 
दूत करतो. मेघांचा गडगडाट, “ ईडिपस, 
ईडिपस - आता उश्लीर झाला. ” ही अदृश्य शक्‍तीं- 
कंडून आलेली साद, थीसीअसचे डोळे दिपवून 
टाकणारा ईडिपसचा कंवल्याला कवटाळणारा 
अखेरचा क्षण - हे वर्णन सारे वातावरण वाचकाच्या 
दृष्टीसमोर उभे करून त्याला रोमांचित करते. 

श्रेष्ठीवृंद हा वृद्ध, प्रतिष्ठित नागरिकांचा असुन 
एकंदर वातावरणाला साजेसा असाच आहे. वृंद 
कथानकाशी व पात्रांशी समरस झालेला असून, 
नाटकातील एखाद्या पात्राप्रमाणे तो घटनांत भाग 
घेतो. आरंभी ईडिपसला पवित्र कुंजात शिरायला 
वृंदसदस्य मनाई करतात. नंतर डेल्फीच्या कोलाची 
हकीकत समजल्यावर ते त्याच्याबद्दल सहानुभूती 
दाखवतात. क्रओन ईडिपसवर जबरदस्ती करू 
लागतो तेव्हा ते मदतीसाठी हाका घालतात. 
क्रेोओनचा व पोलीनायसीसचा ते त्यांच्या वांगणुकी- 
बद्दल निषेध करतात. ईडिपसच्या मृत्यूनंतर मुलींचे 
सांत्वन करतात. ईडिपसच्या पृण्यान्ताने भारावंन 
जातात. 

वृंदाची गीते कथनात्मक', वर्णनात्मक व तत्त्व- 
चितनात्मक आहेत. थीसिअसने मुलींना क्रेओनपासुन 
सोडवण्याकरता केलेल्या लढ्याचे वर्णन करताना ते 


नेवभारते 


नोव्हेंबर १९७८ 


आपल्या राजाची व आपल्या भूमीची प्रशंसा 
करतात. त्यांचे कोलोनसच्या माहात्म्याचे गीत तर 
प्रसिद्धच आहे. वृंदाची देवांवरील श्रद्धाही ठिक- 
ठिकाणी गीतात प्रतिबिबित झाली आहे. सोफो- 
क्‍्लीजने आपले तत्त्वज्ञानही काही ठिकाणी त्यांच्या 
तोडून वदवले आहे. काही ठिकाणी ते नैराश्याचे 
उद्‌गार काढतात. | 

“ जन्मासच न येणे ही पृथ्वीवर'ची सर्वोत्तम गोष्ट 
आहे. 

“ अंतिम क्षणापयंत कोणाही मानवांचे जीवन 
सुखी झाले असे म्हणू नये. ” 

परंतु नाटकाचा अंतिम परिणाम नैराऱ्याचा 
नाही. राजा ईडिपसचा दिव्य मृत्यू मानवाची 
थोरवी स्पष्ट करतो. ईडिपसने कर्मभोग भोगून 
आत्मशुद्धी करून घेतली आहे. देवांनी ते ओळखन 
त्याच्या पावित्र्याबदह कौल दिला आहे. विनाक्याच्य़ा 
कितीही खोल गतत कोसळला, तरी त्यातून स्वतःचा 
उद्धार करण्याचे सामर्थ्यं त्याच्यात आहे, हेच शाश्‍वत 
सत्य सोफोक्लीजने ईडिपसच्या जीवनात आपल्या 
दिव्य दृष्टीने पाहिले व ते एका अत्यंत थोर झ्ोका- 
त्मिकेत ग्रथित केले 

सोफोक्लीजचे हे अखेरचे नाटक. सोफोक्लीजचा 
प्रतिभाविलास, मनोवग!हन शक्‍ती, नाटयतंत्रावरची 
पकड व भाषासोदर्य यांचा कस, वार्धक्यातही उतर- 
लेला नाही. उलट त्याच्या या सर्व गुणांना जास्तच 
परिपक्वता आल्याचे प्रतीत होते. खऱ्या प्रतिभाशाली 
कलावंताची प्रज्ञा अशीच अखरपर्यंत अधिकाधिक 
परिणत होत जाते. ईडिपसप्रमाणे सोफोक्लीजची 
ही प्रतिभा या नाटकात अतिमानवी वातावरणात 
उड्डाण करून दिव्यत्व पावत आहे असे वाटते. 


अनिल जोशी 


वाई प्राज्ञपाठशाळेचा सरस्वत्युत्सव 


महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक, धामिक 
- इतिहासात ज्या प्रमुख शहरांचा उल्लेख करण्यात 
येतो त्यात वाई शहराचे नाव प्रामुख्याने घेतले 
जाते. कृष्णा नदीच्या काठावर वसलेल्या या शहराची 
विद्येच्या क्षेत्रातली परंपरा फारच मोठी आहे. गेली 
सुमारे ४ शतके या ज्ञानगंगेचा ओघ सातत्याने वाई 
शहरातुन वहातो आहे. एका अर्थानें वाई हे ठिकाण 
छोटेसे ज्ञानपीठच आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार 
नाही. कृष्णेच्या काठी वसलेल्या या छोट्याऱ्या 
गावातून जशा राजकीय चळवळींच्या ठिणग्या बाहेर 
पडल्या तद्ना कर्मठ विचारातुन समाजाला बाहेर 
काढण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या पुरोगामी विचार- 
सरणीचा प्रवाहपण वाईतून फार वेगाने वाहू 
लागला. विद्या, राजकारण आणि समाजकारण ह्या 
तिन्ही गोष्टींशी संबंधित राहुन जागतिक ज्ञानदानाची 
कवाडे उघडण्याचे श्रेय येथील प्राज्ञपाठशाळेस आहे. 
ब्रह्मीभूत स्वामी केवलानंद सरस्वती यांनी घालून 
दिलेल्या आचारविचारांच्या बैठकोला प्राज्ञपाठशाळेने 
जतन केलेले आहे. ग्रंथांचे लिखाण व विचारांचे 
आदान-प्रदान करण्यात वाई प्राज्ञपाठशाळेने निर्माण 
केलेली परंपरा केवळ सामाजिक दृष्ट्या महत्त्वाची 
आहे असे नव्हे तर महाराष्ट्राच्या किंबहुना देशाच्या 
कानाकोपर्‍यातही येथील वैचारिक क्रांतीचे ठसे 
उमटलेले आहेत. 

गेली सुमारे पस्तीसहून अधिक वर्षे तकंतीथं 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी या प्राज्ञपाठशाळेच्या 
अंगीकृत कार्यास आधुनिक विचारसरणीचा पाया 
घालण्याचे कार्य केले आहे. पाठशाळेच्या दैनंदिन 
कामाव्यतिरिक्त सामान्य माणसालाही उपयुक्‍त 
ठरावा असा सरस्वत्यूत्सवाचा उपक्रम, एक. वेगळीच 
परंपरा .निर्माण क्ररून. गेला आहे. माणसाच्या 


बुद्धमत्तेचा सर्वांगीण विकास होणे अगत्याचे आहे. हे 
प्रमुख सुत्र समोर ठेवून पाठझाळेने सुरू केलेला हा 
सरस्वत्युत्सव अनेक नामवंत विद्वानांचे व्यासपीठ 
बनून राहिला आहे. 

साहित्य, राजकारण, समाजकारण, विज्ञान या 


विविध विषयातील नामवंत व्यक्‍तींनी आपल्य़ा 


विचारांना येथे मुक्तपणे संचार करू दिले आहे. 
१९१६ साली सुरू झालेल्या या सरस्वत्युत्सवास आता 
६२ वर्षे पूर्ण झाली. प्रतिवर्षी आयोजित करण्यात 
येणारी तीन व्याख्याने ही वाईकंरांना बरेच काही 
सांगून जातात. या व्यासपीठावरून ज्यांनी आपले 
विचार मांडले त्यात नामवंत साहित्यिक होते, राज- 
कोय पक्षनेते होते, सामाजिक क्षेत्रातील धुरंधर 
व्यक्‍ती होत्या, गणिती होते. भर्थशास्त्रज्ञ होते आणि 
कलाकार पण होते. या विविध क्षेत्रातील ज्या 
ख्यातनाम वक्त्यांनी या सरस्वत्युत्सवातील पुष्पे 
गुंफली त्यामध्ये मुख्यत्वे. 

कै. दत्तोपंत आपटे, पां. वा. काणे, ह. रा. दिवेकर, 


अनंत कृष्ण शास्त्री, गुरुदेव रानडे, शि. म. परांजपे, 


श्री. नी. चाफेकर, डॉ. नारायणराव सावरकर, 
विष्णुशास्त्री बापट, पंडित सातवळेकर, डॉ. श्री. 
व्यं. केतकर, ज. स. करंदीकर, प्रा. न. र. फाटक, 
डॉ. इरावती कर्वे, डॉ. पटवर्धन (माधव ज्युलियन) , 
आचाये प्र. के. अत्रे, ना. गो. चाफेकर, शंकरराव देव, 
विनोबा भावे, डॉ. पांगारकर, वा. म. जोशी, म. 
म. जोशी, श्री, म. माटे, आहिताग्नि राजवाडे, वि, 
द. घाटे, द, वा, पोतदार, तकेती्थ लक्ष्मणशास्त्री 


.जोशी, वा. ल. कुलकर्णी, सुलभा पाणंदीकर, चि. वि. 


जोशी, बॅ. जयकर, वा. सी. बेंद्रे, ह. रा. महाजनी, 
गोवर्धन पारीख, नानासाहेब परुळेकर, बॅ. नाथ पै, 


“भाई डांगे, के. नारायण काळे, अनंत काणेकर, वि. 


२४ 


म. तारकुडे, रा. श्री. जोग, ग. त्र्यं. देशपांडे, दुर्गा 
भागवत, श्री. शं. नवरे, डॉ. रा. शं. वाळिबे, गं. 
बा. सरदार, सेतुमाधवराव पगडी, बाळाचाये 
खुपरेकर, पां. वा. गाडगीळ, बापूराव नाईक, 
जयवंतराव टिळक, खासदार अनंतराव पाटील, मो. 
ज्ञा, शहाणे, पु. शि. रेगे, मधु दंडवते, डॉ. ना. गो, 
कालेळकर, डॉ. इंदुमती पारीख, वा. वि. मिराशी, 
सौ. अनुताई लिमये, पु. ल. देशपांडे, बाबा आढाव, 
सत्यरंजन साठे, ग. प्र, प्रधान, देवदत्त दाभोळकर, 

-प्रा, अ. भि. शहा, प्रा. मे. पुं. रेगे, कवि अनिल, 
'झालबा केळकर, प्रा. नलिनी पंडित, प्राचार्य बाळ 
गाडगीळ, बाळ ज. पंडित, अ. का. प्रियोळकर, 

गो. म. जोशी, मामासाहेब देवगिरीकर, दाजी 

"भाटवडेकर आदींचा समावेश्ञ आहे. 

प्राज्ञपाठशाळेच्या या सरस्वत्युत्सवातील व्याख्यान- 

"मालेत चचिलळे जाणारे विषय व त्यावरील प्रभुत्व 
“संपादन केलेल्या व्यक्‍ती यांची सुरेख सांगड घालण्यात 
"येत असते, साहित्यक्षेत्रातील अधिकारी व्यक्‍तींनी 
'मांडलेळे विचार अनेकांना नवीन दृष्टिकोन .देणारे 
'ठरतात तर राजकीय विषयासंबंधीचे. तज्ञांचे विचार 
“अनेकांना अंतर्मुख बनवितात. सामाजिक प्रगतीच्या 
'आड येणाऱ्या विचारांची ज्यावेळी येथील व्याख्याना- 
'तुन मांडणी करण्यात येते, त्यावेळी श्रोते अनेकवेळा 

स्वतःच्या दृष्टिकोनास तपासुन पाहू लागतात; आणि 

"म्हणूनच ही व्याख्यांनंमाला म्हणजे अनुभव समृंद्धीस 

आवश्यक असणारे मार्गदर्शन करणारी ठरते. 

* डॉ. भालचंद्र फडके 

_ प्राज्ञपाठझाळेच्या या व्याख्यानमालेच्या संयो- 
'जकांनी यंदाच्या सरस्वत्यृत्सवातील व्याख्यात्यांच्या 

वैचारिक दर्शनाने अनेकांना विविध बाबतीत जागृत 

'केले आहे. । 

. पुणे विद्यापीठातील मराठी विषय विभाग प्रमुख 
'ब मराठी वाड्मयातीलं एक ख्यातनाम समीक्षक 
"डॉ. भालचंद्र फडके यांनी आपल्या सखोल व 
*चिंतनपर वाचनाच्या आधारे व्यक्‍त केलेले मराठी 

'क्षादंबरीविषयीचे विचार फारच खळबळजनक 
_ वाटले. कादंबरीवाचक व कादंबरीलेखक या दोघाना- 
पणं अनेक वैचारिक स्वर्पांचे धक्के डाँ. फडके 
याव्या व्याख्यानातून बसण्याची शक्‍यता आहे. 
ह्यांनी स्वातंत्रोत्तर काळांतील ' कादंबंरीविषयी जो 


नेबंभारत 


नोव्हेंबर १९७८ 


निराशेचा सूर व्यक्‍त केला त्यातून बरेच काही 
घेण्यासारखे होते. अनेक दोषांवर डॉ. फडके यांनी 
मा्भिकतेने बोट ठेवले, त्यांच्या भाषणातील मराठी 
कादंबरी-विद्वाविषयीचे विचार कादंबरीकारांना 
धक्के देणारे होते, ते म्हणाले * मराठी कादंबरीचे 
विश्‍व हे नवीन मूल्यांवर आधारलेले असले पाहिजे 
तसे घडल्यास या मराठी कादंबरीस काही महत्व 
प्राप्त होऊ शकेल. अन्यथा मराठी कादंबरीची 
मृत्युघंटा वाजण्यास फारसा विलंब लागणार नाही. 

स्वातंत्रोत्तर मराठी कादंबरीतून ज्या प्रकारचे 
जीवन रेखाटण्यात आले आहे व ते जीवन रेखाट- 
णाऱ्या महिला कादंबरीकार हा डॉ. फडके यांच्या 
मते एक चिंतेचा विषय आहे. सध्याच्याच गतीने ही 
वाटचाल करू लागली तर तिंचा मृत्यू फारच लवकंर 
ओढवेल अशी टीका करून ते म्हणाले, या कादंबरीचे 
लिखाण करणारा लेखक मध्यम वर्गातलाच असल्याने 
ही कादंबरी अद्याप त्याच ठराविक विश्‍वात अंडकून 
पडलेली आहे. अलिकडे कादंबऱ्या लिखाणाचे 
काम करण्यात महिलांची संख्या वाढत असुन त्यांचे 
लिखाण म्हणजे. केवळ मौजेखातर केलेले लिखाण 
आहे. त्यांचे लिखाण न अनुभवलेल्या अनुभवांचे 
लिखाण आहे, जीवन जगणारा वेगळा आणि त्या 
जीवनाविषयी लिहिणारा वेगळा अशी ही स्थिती 
आहे. जो लिहितो आहे त्याने ते जीवन जगलेले ताही. 

स्त्रीला देह असू शकतो, तिला मन असते ही गोष्ट 
अद्यापही मान्य न करताच तिच्याविषयीचे लिखाण 
करण्याची परंपरा महिला कादंबरीकारांनी सुरू ठेव- 
लेली आहे. केवळ सनसनाटी प्रसंगाचे लिखाण कसे 
करता येईल यावरच या महिला कादंबरी- 
कारांनी आपले लिखाण केंद्रित केलेले आहे. आणि 
म्हणून हा एक चिंतेचा विषय ठरला आहे. ज्या 
मध्यम वर्गीय जीवनाचे चित्रण या स्त्री-कादंबरी- 
कारांनी केलेले आहे ते खरे जीवन आहे का? उत्तर 
नकारात्मक द्यावे लागते. उन्च मध्यमवर्गीयांचे पण 


कांहीं भ्रश्‍न असू शकतात, याचे आकलन या. लेखकांन! 
झालेले नाही. त्यांना आपल्या भोवतालचे खरे 


जीवेन' कळळेलेच नाही. या भोवतांलच्या जीवना- 
विषयी स्त्रीलेखिंका इतक्या उंदासीन का आहेत हे 


उलगडत नाही, नव्याने लिखाण करू पाहणार्‍या यां 


स्त्रोलेखिकींचे.अमुभवबंविषवव फारच संकुचित आहे. : 


अनुक्रमणिका 


बाई प्राज्ञपाठशाळेचा सरखत्युत्सव 


_- मराठी साहित्य व विशेषत्वाने मराठी. कादंबरी 
केवळ ब्राह्मणी संस्कृतीतच अडकून पडलेली आहे. 
अंशी टीका करताना डॉ. फडके म्हणाले, ही कादंबरी 
नव्याने निर्माण होणारी आव्हाने स्वीकारू शकत 
नाही. जोपर्यंत मराठी कादंबरीकारांजवळ जाज्वल्य 
मनोवृत्ती निर्माण होत नाही तोपर्यंत ही कादंबरी 
योग्य दिशेने वाटचाल करू शकणार नाही. स्वातंत्र्या- 
नंतर झोपडपट्टीचे चित्रण कादंबरीतून होऊ लागले 
पण ते वास्तवाशी सुसंगत आहे का याचा विचार 
होऊ शकला नाही. ठराविक ठोकताळे व विशिष्ट 
समस्या मनाशी उभ्या करून केलेले हे लिखाण 
खोलवर रुजू शकत नाही. या झोपडपट्टीच्या आधारे 
जितके कामक्षुधेचे लिखाण करण्यात आलेले आहे 
तितके अन्नक्षुघेचे लिखाण झालेले नाही. झोपड- 
पट्टीतील लोकांना भूक असते हे लेखकांना माहित 
नाही. केवळ चुकीचे . सिद्धान्त स्वीकारून लिखाण 
करण्याचा आणखी एक प्रकार पुढे येऊ लागला आहे. 
झरीरविक्रयाचे लिखाण करणे म्हणजे वास्तवाचे 
लिखाण हा चुकीचा समज आहे. कादंबरीकाराचे 
खरे सामर्थ्यं यातच आहे की त्याची म्हणून एक 
भूमिका असावी लागते. केवळ नियती आणि माणूस 
यांचा संघर्ष दाखवून भागत नाही. 


केवळ एखाद्याचे विश्‍व उध्वस्त होऊन भागत 
नाही तर ते भावविश्व उध्वस्त क्षालेल्या समाज- 
अवस्थांच्या रोगाचे निदान कादंबरीकारास करावे 
लागते. स्वत:च्याच कोशात गुंतून पडणारे कादंबरी- 
कार अधिक निर्मांण झालेले आहेत. ज्ञानेश्‍वर< 
रामदास या लोकांचे भांडवल करून चरित्रात्मक 
कादंबरीचे लिखाण करणे हा एक नवीन प्रकार 
उदयास आला आहे. पण ह्या महान्‌ व्यक्तिमत्त्वांची 
ओळख या लेखकांना कधीच झाली नाही. माणसा- 
तील देवत्व किंवा पशुत्व रेखाटणे एवढेच तंत्र 
अनेकांनी आपल्या डोळयापुढे ठेवले आहे. पण 
माणसातील मनृष्यत्व पहाण्याची दृष्टी कोणीच पुढे 
ठेवलेली नाही. ह्या लेखकांना गतीची जाणीव नाही. 
जे लिहिले गेले ते केवळ स्थितीचे लिखाण आहे. 
थिजून गेलेल्या जीवनाचे लिखाण करण्याचे प्रयत्न 
झालेले आहेत. अश्या स्थितीतून गती पकडता आली 
तरच अधिक आक्यावादी राहणे योग्य ठरेल. 

न. भा. ४ 


२५९ 


जीवनाच्या विविध भंगाचे लिखाण करण्याचे धाडस 
ही मंडळी करीत नाहीत.” 7 [| 

£ नवीन यांत्रिक युगाचा परिणाम म्हणजे त्याने 
माणसाचे हृदय काढून घेतलेले आहे. माणसामाण- 
सात दुरावा निर्मांण झाला आहे. बदलत्या संदर्भाची 
जाणीव मराठी कादंबरीकारास नाही. मानवी जीव- 
नातील विकुतीचे- विकृती म्हणनच लिखाण झाले 
पाहिजे. विकृती म्हणजे प्रकृती नाही याची जाण 
असली पाहिजे. कादंबरीमध्ये रेखाटले जाणारे जीवन 
हे संपूर्ण जीवनाचे एक अंग असले पाहिजे. कादंबरी 
ही केवळ कारागिरी नाही. प्रत्येक पात्राची दोरी 
लेखकाच्या हाती असलीच पाहिजे असे नाही. कोण- 
तीही कलात्मकता ही तटस्थतेवर अवलंबून नसते. 
निर्माण होणारी पात्रे आपल्यापैकीच असली पाहिजेत. 
पात्रांच्या निवेदनातून त्यांच्या अंतर्गत असणारा 
अंतःप्रवाह किंती जाज्वल्य आहे त्यावरच कादंबरी- 
काराचे यश अवलंबून आहे; आणि हे सर्वे आपणास 
मराठी कादंबरीत दिसत नसल्याने असे म्हणावेसे 
वाटते की मराठी कादंबरीकार कादंबरीच्या सुरवा- 
तीस जौ ध्येये उराशी बाळगतात त्यांचा त्यांना पुढे 
विसर पडतो आणि मग देवाच्या आळंदीस निघा- 
लेली ही मंडळी चोराच्या आळंदीस येऊन पोहों- 
चतात. ” 


सौ. पुष्पा भावे 


मुंबई येथील एक सामाजिक कार्यकर्त्या. व मराठी 
साहित्याच्या ख्यातनाम समीक्षक प्राध्यापिका सौ. 
पुष्पा भावे यांनी दलितांच्या सामाजिक अभिसरणा- 
वरील मांडलेले विचार अत्यंत मूलगामी स्वख्पाचे 
होते. अलिकडेच मराठवाड्यामध्ये घडलेल्या जातीय 
दंगलीच्या स्वरूपाचे अनुभव हे अत्यंत चिंतेचे स्वरूप 
धारण करू पहात आहेत. त्याचा आधार घेऊन 
बोलताना सौ. भावे म्हणाल्या, मराठवाड्यात जे 
काही घडले. ते अत्यंत वाईट घडलं. त्याबाबत 
बोलताना अनेक माणसे अनेक प्रकारच्या अपुर्‍या 
माहितीच्या आधाराने बोलत होती. त्यातच या 
प्रकाराचा वृत्तपत्रातून येणारा वृत्तांत अत्यंत भडक 
स्वरूपाचा होता. आणि तो वस्तुस्थितीस सोडून _ 
होता. या पाठीमागे जी कारणे दडलेली महेत ती 
अत्यंत घुणास्पद अशी आहेत. प्रत्येकाच्या मर्तते 


२६ 
गेली अनेक वर्षे जे खदखदत होते ते सवंकाही या 
निमित्ताने अत्यंत जोमाने वर उफाळन आले. 


दंग्याचे निमित्त तसे पाहिले तर अत्यंत किरकोळ 
असे होते पण गटागटातील वैमनस्य हे त्यामागील 
प्रमुख कारण होते. 


मला कोणास तरी लाथ मारल्याचे समाधान हुवे 
आहे. या भूमिकेतून अनेक प्रकारचे वर्ग अस्तित्व 
टिकवून आहेत. ज्यांना आपण काही द्यायचे आहे. 
त्यापाठीमागे केवळ करुणेची भूमिका असता कामा 
नंये, तर त्यापेक्षाही त्या पाठीमागे न्यायाची 
भूमिका असेलं तर या गोष्टी सर्वमान्य होतील. पण 
तसे घडत नाही. 'मराठवाड्यामध्ये ज्या जाती 
जमातींवर हल्ले करण्यात माले त्या पाठीमागील 
कारणे शोधली नसतां असे दिसते की तेथील महारां- 
'वेरं हल्ले झालें आहेत, कारण एकच की.ही मंडळी 
आता आंमेंच्या गावकीच्या उत्पन्नावर अवलंबन 
नोहीत. तों प्रकार ही मंडळी हळूहळू सोडू पहात 
आहेत. त्यांच्यामध्ये सुशिक्षितांचे प्रमाण वाढ लागले 
आहे. यां समाजातील लोकांना आता माडीची 
घरे बांधण्याची कुवत निर्माण झाली पण आम्हाला 
'संमाजातीलं विशिष्ट घर्गाला, ही सुधारणा. असह्य 
वाटते.गावकीच्या जुन्या व्यवस्थेबाहेर राहू पहांणांच्या 
सर्वेच मंडळींना या दंगलीची झळ. पोचली आहि. 
अनेक दिवसांचा. मनात. शिजत असलेला विद्वेष 
यावेळी उग्र रूपाने उफाळून वर आला होता 
आपल्या सामाजिक दर्जाच्या कक्षा ओलांड पहांणाऱ्या- 
विरुद्ध काही ठराविक लोकांनी उचंललेले हैं पाऊल 
होते. 
,... अलीकडे दलितांना ज्या सवलती .देण्यात येतात 
.त्याविषयी,समाजातील काही ठराविक लोकांचे जे 
विचार. बाहेर येत आहेत त्याविषयी बोलतांना सौ 
भावे . म्हणाल्या, दलितांना -ज्या सवलती देण्यात 
बेतात ते.त्यांना.दिळेले. एकप्रकारचे देणे आहे. ते 
'त्य़ांडी आपले.स्थान न सोडता स्वीकारले पाहिजे 
,पण्ठा,ही स्थिती दृलित वर्गांतील सुशिक्षितांना आता 
:. ४मात्य़ ताही. त्यांची आत्मजाणींव आता जागी होऊ 
- ठायळी.आहे. देशात व.. विशेषतः महाराष्ट्रात या 
प्रदताचे, जे. स्वरूप आहे. तै,अधिक गुंतागुंतीचे. आहे 
हा. केवळ चातुवेण्यांचा अगर वं प्रश्‍न संघर्षांचा 


नवंभारते 


आहे असा दावा करीत असतील तर्‌ 
स्वरूपी आहे का? असे विचारले 


नोव्हेंबर १९७८ 


नाही. वणंप्रश्‍न व वर्गप्रश्‍न यांचे यामध्ये एकप्रकारचे 
मिश्रण झालेले आहे. 

या सव प्रश्‍नांपाढीमागे जसा संमाजातील काही 
वर्गांचा संबंध आहे तसा राजकीय दृष्टिकोनातूनही 
हा प्रश्‍न सातत्याने तेवत ठेवण्याचे प्रयत्न झालेले 
आहेत. या प्रश्‍नांमध्ये खरा शत्रू कोण याची जाणीव 
या राजकारणी नेत्यांनी समाजास कधी दिलेली 
नाही. आपल्या काही राजकीय हेतुसिद्धिसाठी एका 
गटास दुसऱ्या गटाच्या विरुद्ध उठवण्याचे प्रयत्न 
सातत्याने केळे जात. आहेत, या प्रश्‍नाचे . स्वरूप 
स्पष्ट करताना याबाबतीत. शासनाच्यावतीने आम्ही 
अमूक गोष्टी केल्या, तमूक गोष्टी केल्या याचा 
डांगोरा पिटण्यात येतो. जे जाहीर करण्यात येते 
व जं प्रत्यक्ष या लोकांच्या हातात पडते. यातील 
तफावत पहाता हा प्रहन सुटूच नये अशी. या 
पाठीमागे भूमिका आहे की काय. अशी.. शंका -येऊ 
लागते. राजकीय नेत्यांत्रमाणे.-समाजही.. या. सर्वे 
गोष्टीस . तितकाच -जबाबदार--.आहे. समाजातील 
प्रत्यक .गटास थोडीफार संधी -मिळेताच आपल्या 
गटातील इतरांबरोबरचे संबंध.- तोडण्यास: सुरवात 
होते. माणूस शिकू लागताच. गावाक्षी त्याचे. नांते 


तुटू लागते यामुळे सामाजिक सुसंवादाचे सूत्रच 
तुटत चाललेले आहे 


आज्ञ य़ा समाजातील काही मंडळी उफाळून वर 
यंत आहेत त्यांच्या. या. रागाच्या. स्वरूपाविषयी 
आम्ही मंडळी खूपच चर्चा करत असतो. ही मंडळी 
देशात प्रतीकात्मक आंदोलन ' करीत नाहीत अजी 
टीका आम्ही करू लागतो. ज्या ठिकाणी या दंगली 
झाल्या तेथील अनेक दलित लोक गाव. सोडन बाहेर 
पडले, त्यांना आज परत बोलावण्यात येत आहे. 
त्याचे प्रमुख कारण,एकच आहे को इतक्या कमो 
मजुरीवर ., राबणारी. माणसे गावात मिळेनाशी 
झाली. आंपण सवलती जाहीर केल्या पण त्यातुन 
सामाजिक सुसंवाद साधला किवा नाही ही गोष्ट 
तपासुन पहावी लागेल, आणि जर कोणी तो साधला 


तो कायम 


तर उत्तर 
प्कारात्मकच मिळत असते. सामाजिक अभिसरणच 


होणार.नाही अशी..सोय आम्ही केलेली आहें. या 
मंडळींना दिले जाणारे ६ शक्षण ठरविक वतळात 


बाई प्राज्ञपाठशाळेचा सरस्वत्युत्सव 


राहूनच दिके जात आहे; आणि या सर्वांची जाणीव 
झाल्यानेच आजचा दलित तरुण, समाजाचे लक्ष वेधून 
घेण्यासाठी विविध मार्ग हाताळू लगला आहे. 
राखीव जागा. व सवलती या आपणास काही 
वर्ष ठेवाव्याच लागतील असा सल्ला देताना सौ 
भावे म्हणाल्या, की त्यामध्ये समान संधीची व 
समान न्यायाची सवलत. आहे का ? याचा विचार 
करावा लागेल. यासाठी गरज आहे ती महिला 
वर्गाच्या विचारजागृतीची ! माझ्याकडे जे जास्त आहे 
ते मी इतरांना देतो आहे अशी भूमिका मांडताना 
त्यात न्याय्यबाजूचे प्रमाण किती आहे हे तपासून 
पहावे लागेल. आपली काही तरी द्यायची तयारी 
असली पाहिजे; परंतु त्यामध्ये दयेचा भाग असता 
कामा नये. सामाजिक अभिसरणाचा वाटा उचल- 
ताना वरचा व खाल्चा ही वर्गात्मक जाणीव 
खरबडन टाकता आली पाहिजे. हा प्रश्‍न विचाराने व 
भावनेच्या स्पर्शाने सुटणार आहे 
श्री, ग. मुणगेकर 
_ यंदाच्या व्याख्यानमालेचा समारोप पुणे येथील 
दै. सकाळ या वृत्तपत्राचे संपादक श्री, श्री, ग. 
मुणगेकर यांच्या व्याख्यानाने झाला. राजकीयं- 
विषयावरील त्यांचे हे व्याख्यान अत्यंत सूत्रबद्ध 
विचाराने गुंफलेले होते. परराष्ट्रमंत्री अटलबिहारी 
वाजपेयी यांच्या आगामी चीन भेटीविषयी अनेकांची 
अनेक मते व्यक्‍त होत असताना त्यांच्या या भेटी- 
पाठीमागील राजकीय हेतु व आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात 
त्याचे उमटणारे पडसाद याची अत्यंत सुरेख  मांडेणी 
श्री. मुणगेकर यांनी आपल्या भाषणात केली. या 
भेटीशी निगडित असणारी भारताची हिमालयाची 
सीमा हा प्रमुख मुद्दा अनेकांच्या समोर आहे.. त्याची 
सोडवणूक करणे हे एक दिव्य असले तरी आपण 
आक्यावादी रहाण्यास हरकत नसल्याचा निर्वाळा 
तकेतीर्थ, लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी या प्रसंगीच्या 
प्रास्ताविकात दिला त 
* आज आपल्या देशाचे संबंध अनेक छोट्या छोट्या 
देशांशी चांगल्या रीतीने प्रस्थापित झाले आहेत. 


पण त्यामागे या छोट्या देशांच्या मनात भापल्या- 


विषयीची भीती हे प्रमुख कारण असू शकते. 
असे सांगून श्री. मुणगेकरांनी भारत चीन 
संबंधातील सविस्तर मांडणी आपल्या भाषणात 


२्ऊ 


केली. ते म्हणाले, “ श्री, वाजपेयी यांच्या भेटीने 
चीनशी आपले व्यापारीसंबंध आणखी सुधारतील 


असे खात्रीने सांगता येणार नाही' त्याचप्रमाणे 


तंत्रज्ञानाची मदत भारत चीनला करू शकणार 
नाही. असे असता आपणास मुख्यत्वेकरून आपल्या 
हिमालय सीमेवरील आपले व॑ चीनचे संबंध कसे 
राहतील याचाच विचार करावा लागणार आहे. त्या 
अर्थाने श्री. वाजपेयी यांची भेट अत्यंत महत्वाची 


ठरू शकेल असे वाटते. 


चीनने भारताचा जो भाग घेतला आहे. तो 


- परत मिळविण्याचे लष्करी सामथ्य॑ भारतापाशी 
नाही हे उघड सत्य आहे. त्या बाबतीत आपण 


चीनला आपले म्हणणे मान्य करावयास लावू अल्ली 
परिस्थिती नाही. रशियाशी भारताचा जो करार 


झाला त्यामुळे चीन भारतीय सीमेवर सध्यातरी 


काही ढवळाढवळ करू शकणार नाही हे उघड आहे. 
आज रक्षियाने चीनवर एका अर्थाने फार मोठा 
दबाव आणलेला आहे. आणि त्यामुळे चीनची 
झालेली एक प्रकारची कोंडी ते फोंडू इच्छित असा- 
वेत, भारताबरोबर काही चर्चा करून काही मार्ग 


निघू शकतो काय हे पहाणे हा एक प्रमुख हेतू 
: चीनच्या मनात असावा असे वाटते. 


हिमालय सीमेवरील आजच्या स्थितीचे स्वंरूप 
स्पष्ट - करताना श्री. मुणगेकर म्हणाले की, ' या 
सीमेक्षी एकूण पाच प्रश्‍ंत निगडित आहेत. ते असे 
की आक्साई चीनमध्ये गुंतकेला आपला भाग पंरत 
करावा, तिबेटचे फार मोठ्या प्रमाणात चीनने 
लष्करीकरण केलेले आहे आणि त्याचा भारतास 
नेहमीच धोका वाटत असतो त्या दृष्टीने हिमालय 
सीमेवर भारतास फार मोठे लष्कर ठेवणे भाग आहे 
त्यासाठी तिबेटमध्ये चीनने किती लष्कर ठेब्रावे 
याची मर्यादा निश्‍चित करावी लागेल, आज चीनने 


: वाकिस्तानचे काइमीर बाबतचे म्हणणे मान्य करू 


नये.. पाकिस्तानमध्ये कोणतीच ढवळाढवळ न 
करण्याचे आदवासन भारताने पूर्वीच दिलेले आहे. 
नेपाळ-भूतानशी भारताने ठेवलेळे संबंध चीनने मान्य 
केले पाहिजेत. नागा बंडखोरांना चीनमध्ये जे लष्करी 
शिक्षण दिले जाते ते चीनने थांबविले पाहिजे, आपण 
यापूर्वीच मान्य केलेले आहे की, रशियाच्या 'चीन- 
विरोधी ज्या कारवाया असतील त्यात भारत सहभागी 


अनुक्रमणिका 


शट 


होणार नाही. त्याचप्रमाणे दलाई लामांची सत्ता 
तिबेटमध्ये यावी यासाठी भारत कधीच प्रयत्न 
करणार नाही. तसेच खांबा टोळीवाल्यांना भारताने 
मदत करू नये, ज्या विशिष्ट बंडखोरांना चीन मदत 
देतो ती त्याने त्वरित थांबवावी. 


_ .प्राज्ञपाठशाळेच्या या सरस्वत्युत्सवातील अखंड 
ज्ञानसत्राने अनेक विषयांवरील जी चर्चा होते त्याचा 
समारोप संस्थेचे अध्यक्ष तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री 
जोशी स्वतःच करीत असतात. विषय राजकीय असो, 
, वा धामिक असो किंवा साहित्यिक अथवा सामाजिक 
असो, त्यासंबंधीचे तकंतीथे जोशी यांचे समारोपा- 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९७८ 


तील विचार अनेक नवीन मुद्यांना स्पर्श करून जात 
असतात. यंदाच्या व्याख्यानमालेतील दलितांच्या 
सामाजिक अभिसरणावरील सौ. भावे यांचे विचार 
व त्यानंतर श्री. जोशी यांनी केलेला समारोप बरेच 
काही सांगून गेला. मानवी जाती-जातीतील संकरा- 
मधून झालेले अभिसरण व त्यामागील मूलभूत 
स्वरूप याचीं श्री. जोशी यांनी केलेली मीमांसा 
सामाजिक विचारवंतांना प्रेरक ठरू शकेल अक्षी 
होती. भारतीय सीमांचे राजकीय व भौगोलिक 
स्वरूप व त्यांच्याशी निगडित असलेले प्रश्‍न यावरील 
तकंतीर्थ जोशी यांचे विचार खुद्द संबंधित वक्त्यांना 
पण बरेच नवीन काही सांगून गेले. 


प्रसिद्ध झाला 
ज्ञानेश्वरीचा विद्ेष अर्थ सांगणारा बृहत्‌ ग्रंथ 


साथे श्रीज्ञानेश्वरी 


संपादक व अलुवादक : म. शं. गोडबोले 


किंमत ६० रुपये (पोष्ट खचे ३॥ रुपये) 


पृष्ठे डबळ क्राऊन सुमारे एक हुजार : पूर्णे कापडी बांधणी - उत्कृष्ट कागद 


कल्पना मुद्रणाल्याची मोहरेदार छपाई 


श्रीज्ञानेश्‍्वरीच्या सुमारे दहा हजार ओव्यांपैकी सहा हजार 


अनेकजणांनी तो मान्यही केला आहे. 


ओव्यांचा अथे स्वतंत्रपंणे लावला आहे. ज्ञानेश्‍वरी अभ्यासकांपैकी 


श्रीविद्या प्रकाठान, 


शनिवार पेठ, अष्टभुजा मागे, पुणे ४११०३० 


रामचंद्र चिंतामण देरे 


८ गघेगाळी”च्या निमित्ताने 


[ नवस्थापित “ लोकसाहित्य संशोधन मंडळा'च्या चर्चासत्रात औरंगाबाद येथे दि. १६ एप्रिल 


१९७८ या दिवल्ली वाचलेला निबंध. - का. सं. ] 


वडगाव िशषिशााााााााााााााााााशाााााशाशाशाशाााशाशाशााााााााााशाशााशाशाशागा 


शिलाळेखांतील गघेगाळ 

महाराष्ट्रात शिळांवर आणि ताम्रपटांवर कोर- 
लेळे जे अनेक दान-लेख उपल्ब्ध झालेले आहेत. 
त्यांच्या शेवटी काही श्यापाशीर्वादात्मक वचने उद्धृत 
केलेली असतात. ' हे दानशासन जो मानोल, त्याचे 


कल्याण होईल आणि जो त्याचा भंग करील, . 


त्याला यातना भोगाव्या लागतील, त्याचे अकल्याण 
होईल, ' असा भाव या शापाश्ीर्वादात्मक वचनांतून 
व्यक्‍त केलेला असतो. दिवी आणि क्लाप यांतील 
'सीमारेषा पुसट असते, हे आपण जाणतोच. शिवी 
आणि शाप हे दोन्ही शब्द दप्‌ ("८ शापणे) या 
घातुवरूनच बनलेले आहेत. ज्याप्रमाणे .विवना 
(स्वप्न) हा प्राचीन मराठी स्वप ( ० तउघया) 
या. धातुवरून बनलेला आहे, त्याचप्रमाणे शिवी हा 
झाब्द शप्‌ या घातुवरून बनलेला आहे. ' शिवी'चे 
प्राचीन रूप “सवी ' (अनेक वचन: सविया ) 
असेही आढळते. शिवी है शापाचेच रूप असल्यामुळे 
कोरीव दानलेखांत जी शापवचने आलेली आहेत, 
त्यांत शिव्यांना स्थान मिळणे अस्वाभाविक ठरणार 
नाही. यांपैकी अनेक दानलेखांत ' गघेगाळ या 
नावाने प्रसिद्ध असलेल्या शिवीची ठसठशीत नोंद 
केलेली आढळते. ' गघेगाळी'चा आणखी एक विशेष 
असा की, ती जह्ली शब्दांकित केलेली असते, तक्षीच 
शिल्पांकित करून तिचा उत्कट दृक्त्रत्यय घडवि- 
ए्याची व्यवस्था केलेली असते. * गधेगाळ ' म्हणजे 
गाढवावरून दिलेली शिवी. परंतु एवढ्या स्पष्टी- 
करणाने * गघेगाळ ' म्हणजे काय, ते नेमके लक्षात 
येणार नाही. * तू गाढव आहेस! ! ही श्षिवीही 
गांढवावरूनच दिलेली असते; परंतु ही शिवी म्हणजे 


गघेगाळ नव्हे. अशी शिवीही क्वचित्‌ एखाद्या लेखात 
आढळते; परंतु शब्द आणि शिल्प या दोन्ही रूपांत 
अंकित झालेली प्रख्यात गघेगाळ याहून वेगळी आहे. 
लेखात नोंदविलेल्या दातशासनाचा जो भंग करील, 
त्याच्या आईचा (किवा पत्तीचा) उपभोग गाढव 
घेईल, असे सांगणारी, खास मराठी शब्दावलीतील 
शिवी म्हणजे गघेगाळ होय. या शिवीचे शिल्पांकन 


करताना, आज्ञाभंग करणार्‍या व्यक्‍तीची आई 


( अथवा पत्नी ) ही विवस्त्र, ओणव्या अवस्थेत 
दाखविलेली असते आणि तिच्यावर मागून गाढव 
आखूढ होत असल्याचे दृश्य कोरलेले असते. महा. 
राष्ट्रातील अनेक कोरीव लेखांत गघेगाळीचे जे 
बाचिक स्वरूप आहे, ते प्रत्यक्ष पाहिल्यावर आपणास 


'या भडक शिवीची नेमकी कल्पना येऊ शकेल-* 


१) इति शासनव्यवस्था जो चाली, 
तेहाचिये माया गाढउ वलघे ॥ 
(अश्ली ही शासनव्यवस्था जो मोडील, त्याच्या 
आईवर गाढव चढेल.) 
- माहुल विलालेख : हक १०७५ 
२) जो...कवण विरुद्धिपुवेक एयाचा लोप करी, 
तेहाची माय गाढव झवे ॥ 


(जो कोणी विरोधपूर्वक याचा लोप करील, त्याच्या 
आईला गाढव उपभोगील. ) 


- ब्रिटिश म्यूझियम शिलालेख $ शक १०७६ 

१३) यस्तु परिपंथी भवेत्‌ तस्य माता गर्दभेन ... 

[जो कोणी विरुद्ध मार्गाने जाईल, त्याची आई 
गाढवाकडून (उपभोगिली जाईल. ) ] 

> वसई शिलालेख : हक १०८३१ 


1-1 


४) इये शासने लिखिता भाषा जो लोपी अथवा 
लोपावि, तो गर्दभनाथु, तेहाचिए माए सूर्यपर्व 
गर्देभू झवे ... . 
(या शासनात लिहिलेल्या भाषेचा जो कोणी लोप 
करील अथवा करवील, तो महागाढव आहे; 
त्याच्य़ा आईचा सुयंपर्वात गाढव उपभोग घेईल.) 
- लोंनाड शिलालेख : हक ११०६ 
५) जो कोणु हुवि ए प्रशासन लोपी... 
तेहाची माय गाढवें झविज ।। 
(जो कोणी होऊन या प्रशासनाचा. -लोप- करील, 
त्याची आई गाढवाकडून भोगिली जाईल. ) 
-परळ शिलालेख : दक ११-०८ 
या पाच कालनिदिष्ट उदाहरणांवरून, इसवी 
सनाच्या बाराव्या शतकापासून महाराष्ट्रात गधेगाळ 
कशा प्रकारे वापरली जात असे, त्याची स्पष्ट 
कल्पना येते, यांपैकी क्रमांक ४ च्या उदाहरणात 
गाढवावरून दुहेरी शिवी दिलेली आहे, शासनभंग 
करणाऱ्यालाच प्रथम “ गर्दभनाथ * म्हणून संबोधिले 
आहे आणि मग त्याच्या आईशी गाढवाचा संबंध 
जोडला आहे. शासनभंग करणाऱ्यालाच ' गाढव? 
म्हटल्याची आणखीही उदाहरणे शिलालेखांतून 
“आढळतात. ' जो फेडी तो स्वान गाढवु चांडाल 
असे सावरगाव लेखात म्हटले आहे, तर 'जो फेडी 
तो स्वप्नु गर्दभु चांडाळु ' असे, जवळ जवळ त्याच 
शब्दांत चनई लेखात म्हटले आहे. पाटोदा येथील 
एका लघुलेखात 'धर्मु पालिना तो गाढवु ' असा, 
नुसते € गाढव “ म्हणण्याचा प्रकार निदिष्ट झालेला 
आहे; पूर्वेनिदिष्ट दोन लेखात “ गाढवा 'बरोबर 
“ इवान ? आणि '* चांडाळ * म्हणून शिव्या घातल्या 
आहेत. 
क्रमांक ३ मधील गधेगाळ संस्कृतात असुन 
तिच्यातील क्रियापद अध्याहृत आहे. माणिकपूर 
येथील शके १११९ मधील एका लेखात * लृप्यति 
लोपायन्ति वा तस्य मातरं गर्दभेन झविजे। ' अशी 
खास मराठी क्रियापदासह संस्कृतात गघेगाळ 
कोरलेली आहे; तर तासगाव येथील यादव 
कृष्णाच्या शके ११७३ मधील लेखात ' तन्माता 
नवरासभेन रभसा सोपस्करं रम्यते । ' अश्या प्रकारे 
सुंदर प्रास साधून ' काव्यमय ' भाषेत गधेगाळ 
कोरलेली आहे. “ जो शासनभंग करील, त्याच्या 


नेवभांरत 


नोव्हेंबर १९७८ 


मातेशी युवा गाढव अत्यंत आवेगाने आणि यथासांग 
रीतीने रममाण होईल, र असा भाव व्यक्‍त करणारे 
हे वचन कितीही ' सुसंस्कृत ? शब्दांनी युक्त असले 
तरी ती इरसाल गघेगाळच आहे. यांशिवाय वेळुस, 
कोपराड, कालवार, काटी, बिडकीन, वेह्रली, 
इत्यादी अनेक ठिकाणी मिळालेल्या लेखांत गघधेगाळ 
भाढळते.' वेळुस, कोपराड, कालवार, वेह्रली 
इत्यादी ठिकाणी मिळालेल्या लेखांत शब्द आणि 
शिल्प अश्या दोन्ही माध्यमांत गघेगाळ कोरलेली 
आहे. तर संगमेश्‍वर ( कर्णेश्‍वरमंदिर ), रांजली, 
धर्मापुरी इत्यादी अनेक ठिकाणच्या लेखांत गघेगा- 
ळीचे केवळ शिल्पांकन केलेळे आढळते.' गघेगाळी'ची 
ही उपलब्धी कोरीव लेखांच्या विश्‍वात केवळ 
शिलालेखांत होते; “ताम्रपटांतुन मात्र कोठे गघधेगाळ 
शब्दरूपाने किवा चित्ररूपानेही दिसुन येत नाही.? * 
त्याचे कारण अगदी उघड आहे; ताम्रपट हा विशिष्ट 
व्यक्‍तीच्या. संग्रहात ठेवण्यासाठी ल्हन (कोरून ) 
दिलेला असतो, तर शिलालेखांतील दानझासन हे सर्वे 
समाजासाठी केलेले प्रकटन असते. ताम्रपट हा केवळ 
वादप्रसंगी न्यायालयात वा राजसभेत सादर करण्या- 
पुरताच वापरावा लागतो, तर शिलालेख हा जाता- 
येता कोणीही वाचण्यासाठी उघडा असतो. त्यांतील 
दान-शासनाचे पालन शिव्या-शापांच्या परिणामाच्या 
भयातून आणि पुण्याच्या प्रलोभनातुन घडावे, अदी 

दात्याची अपेक्षा असते. 
मराठी शिलालेखांतील गघेगाळीचे स्वरूप काय 
आहे, हे एवढ्या उदाहरणांवरून आपल्या लक्षात 
येईलच; परंतु त्यांतील अभिव्यक्‍ती-वैचित्र्या- 
बरोबरच आशयर्वचित्र्यही पहायळा हवे. वेळस 
येथील एका लेखात ' तेयाचिए माएसी गाडौ घोड र 
असा गाढवावरोवर घोड्याचाही वापर केलेला 
आहे, तर दाभोळच्या लेखात 'त्यावरि व त्याचे 
मएवरि गडदो असे ।' असा, शासनभंग करणा" 
वयाच्या भाईबरोबरच खुद त्याच्याशीही गाढवाचा 
“संबंध ' जोडला आहे.' बहुतेक लेखांत शासनभंग 
करणाऱ्याची अप्रतिष्ठा सुचित करण्यासाठी त्याच्या 
आईच्या शीलाचा अत्यंत विपरीत रीतीने भंग 
करण्याचे विधान केलेले आहे पं 
असा की, या लेखांच्या की य र्वा त 
प्रतिष्ठेचे नाते ' माता ! हे आहे, असे पा 
असे मानले जात 


। गघेगाळी'च्या निमित्ताने 


होते. उत्तरकालीन दोन लेखांत मातेऐवजी पत्नीचा 
शीलभंग अभिप्रेत आहे. मिरजेच्या बारा इमाम 
दंग्यांतील लेखात ' त्याचे बाइलेवरि गाढोऊ | 

असे वचन आहे,“ तर विजापूरच्या ताजवावडीत 
मिळालेल्या लेखात * खर वर झन व॑ मादर-इ-उ 
सवार बाशद ' ( त्याच्या वायकोवर आणि आईवर 


गाढव चढेल. ) असे फारसी वचन आहे. * 


संभोगक्रियाबाचक मराठी क्रियापद 


या प्रख्यात ग्धेगाळीचा विचार करताना तिचे तीन 
महत्त्वपूवे घटक सहज ध्यानी येतात. श्ासनभंग 
करणाऱ्या व्यक्तीशी प्रतिष्ठेचे नाते ( विशेषतः आई 
आणि त्यानंतरच्या क्रमात पत्नी ) असलेली स्त्री, 
गाढव आणि त्या स्त्रीशी गाढवाने आक्रमकतेने केलेली 
संभोगक्रिया. माता आणि पत्नी ही केवढी प्रतिष्ठेची 
नाती आहेत याची आपणास पुरेपूर कल्पना आहेच. 
उरलेल्या दोन घटकांपैकी गाढवाचा विचार आपण 
पुढे विस्ताराने करणार आहोत.. स्त्री आणि गाढव 
यांची संभोगक्रिय़ा सांगण्यासाठी जे क्रियापद गर्धेगा- 
ळोत वापरले गेले आहे, ते मराठी क्रियापद महारा- 
ष्ट्रात सुसंस्कृत समाजाकडून ' ग्राम्य ' आणि म्हणूनच 
* निषिद्ध ! मानले गेले आहे. या संभोगक्रियावाचक 
मराठी क्रिग्रापदाचा वापर एक तर शिवी देण्यासाठी 
केला जातो, नाही तर संभोगक्रियेविषयी हिडीस, 
घणाय्‌क्‍त, तुच्छतायृकक्‍त भाव व्यक्‍त करण्यासाठी 
केला जातो. ग्धेगाळीत हाच भाव अभिप्रेत 
असल्यामुळे संस्कृत लेखांतील ग्धेगाळीतसुद्धा प्राय: 
मराठी क्रिय़रापदाचाच वापर केला आहे 

हे संभोगक्रियावाचक मराठी क्रियापद देश्य नसून 
तदभव आहे-संस्कृत धातूवरूनच आलेले आहे, ' असे 
इतिहासाचाये राजवाड्यांनी दाखवून दिले आहे र 
राजवाड्यांच्या व्युत्पत्तिजिज्ञासेतून हा शब्द निस- 
टलेला नाही. 

राजवाड्यांनी हे संभोगक्रियावाचक मराठी 
क्रियापद धृ ( धुवति-ते, धुनोति, धुनुते, धुनोति 
धघनिते, धूनयति-ते ) या संस्कृत धातुवरून बनल्याचे 
सांगितले आहे. या धातूचा अर्थ हाल्वणे, खवळण, 
स्पंदन ' पावविणे ( (0. आवारल, 9ष्टा 86, 
6७४७ ४0 ॥॥0ए७ 0०! ''भा1010 ) असा आहे 
आणि लक्षणेने तो संभोगक्रियेलाही लागू पडणारा 


३१ 


आहे. राजवाड्यांनी दिलेल्या व्यृत्पत्तीतून निष्पन्न 
होणारा या क्रियापदाचा अर्थ पाहिल्यावर आपल्या 
हे सहजच ध्यानी येते की, हा अथे केवळ एका 
जीवशास्त्रीय ( 0101081081 ) वास्तवाचा द्योतक 
आहे. त्यात आदिमता आहे आणि रतिविषयक 
प्रगत आणि प्रगल्भ जाणिवांचा त्यात अभाव आहे. 
म्हणूनच संभोगविषयक अप्रतिष्ठित भाव व्यक्‍त 
करण्यासाठी त्याचा वापर होत राहिला आहे. 


आता विचारात घ्यावयाचा आहे “ गघेगाळी”- 
तील गधा. गाढवावरून शिव्या देण्याची परंपरा 
खूप पुरातन आहे- मराठीतही ती पुरातनच आहे. 
ज्ञानदेवांपासन तृकोबांपर्यंत सारे संतही हो परंपरा 
पाळताहेंत. 
ज्ञानदेवांचा ' खर ' दृष्टान्त 

विदेही मुक्‍त असलेल्या गोविदप्रभूंपासून अक्कल- 
कोटच्या स्वामी समर्थांपर्यंत आणि चक्रधरांपासून 
तुकारामांपर्यंत अनेक सत्पुरुषांच्या वाणीत शिव्यांना 
स्थान लाभलेले आहे, हे आपणास माहीत आहे. 
अभिजात अभिरुचीने संपन्न असलेल्या मोरोपंतांनाही 
शिव्यांच्या प्रभावशालित्वातून सुटता आले नाही, 
याचाही अनुभव आपण घेतला आहे. ज्ञानदेव मात्र 
यातून मुक्‍त असावेत, अशी आपली स्वाभाविक 
अपेक्षा आहे. ' साच आणिं मवाळ ', तसेच * मितले 
आणि रसाळ ' असे अमृतकल्लोळासारखे शब्द 
ज्यांच्या मुखातून स्रवत होते, ते ज्ञानदेव- क्रजुता 
आणि मधुरता यांचा प्रकर्षे ज्यांच्या वाणीत झाले 
आहे, ते ज्ञानदेव आपल्या रसनेला शिव्यांचा स्पर्श 
होऊ देणार नाहीत, असे आपणास वाटणे अगदी 
स्वाभाविक आहे. विशेषतः सात्त्विक संतापही 
ज्यांनी कधी जवळ केला नाही, खळांची खळता 
सांडावी, याचसाठी ज्यांनी करुणेची शिपण केली, 
ते कुणाला शिव्या देतील, अशी कल्पनाही करवत 
नाही. परंतु आपल्या या अपेक्षेला ज्ञानदेवांच्या 
मृदु-मधुर वाणीनेही एक सौम्यसा धक्का एकदा 
दिलेला आहे. तेराव्या अध्यायात अज्ञानविवरण- 
प्रसंगी विषयासक्ताचे वर्णन करताना ज्ञानदेवांनी 
म्हटले आहे- 
, खरी टेंकों नेंदी उडे । लातौनि फोडी नाकाडें । 

तऱ्हीं जैसा न काढे । माघौता खरु ॥। 


ह. 


. तैस। जो विषयांलागि । उडी घाली जळतिये आगीं । 
व्यसनाचि आंगि । लेणीं मिरवी ॥ 
(ज्ञा. १३. ७०४-५) 


९ गाढवीण गाढवाला स्पर्श करू न देता, उसळून 
मागील लाथेने त्याचे नाकाड फोडते, तरीही ज्या< 
प्रमाणे गाढव मागे सरत नाही, त्याप्रमाणे विषया- 
सक्त पुरुष जळत्या आगीसारख्या स्त्रोदेहाचा अप- 
भोग घेण्यासाठी झेपावतो आणि त्या भोगातून प्राप्त 
होणारी- संकटे ही. शरीरावरील अलंकारांसारखी 
मिरवतो. ) 


ज्ञानदेवांच्या या खर ' - दृष्टांताची प्रखरता 
बाचकांना विवरणाविनाही जाणवल्यावाचून राहा- 
णार नाही. आत शुद्ध नसताना “*बाह्यकर्म ' ही 
शुद्ध विटंबना आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठीं * गर्दभु 
तीथि न्हाणिला ? (ज्ञा. १३२. ४६७ ) असा 
आणखी एकदा दृष्टान्तासाठी गाढवाचा उल्लेख 
त्यांनी केळा असला, तरी तो. इतका तीव्र नाही. 
त्यात केवळ गाढवाच्या अमंगळपणाचेच सूचन आहे. 
वरंतु पहिला दृष्टान्त मात्र अंगावर शहारे आणणारा 
आहे: वाचकांता अस्वस्थ करणारा आहे. हा दृष्टान्त 
म्हणजे ज्ञानदेवांनी विषयलंपटांना दिलेली अक 
तिखट शिवीच आहे, याविषयी आपली खात्री पटते 
आणि मुदु-मधुर वाणीचे ईश्‍वर असलेल्या ज्ञान- 
देवांनाही विषयलंपटांच्या किळसवाण्या वासनेच्या 
दर्शनाने संयम सोडण्याचा प्रसंग येतो, हे जाणवून 
जाते. अद्ला वासनेने बरबटलेल्या जनांचे वर्णन 
करण्यासाठी संभोगशील लोचट गाढवाशिवाय अन्य 
दृष्टान्त ज्ञानदेवांना सुचू नये ही वस्तुस्थिती गाढवाचे 
विपरीत * महिमान ' सिद्ध करणारी आहे. 
ज्ञानदेवांच्या ' खर * - दृष्टान्ताचे मूळ 
_ ज्ञानदेवांचा हा ' खर दृष्टान्त त्यांच्या प्रतिपा- 
दनाच्या संदर्भात कितीही प्रभावी असला, तरी तो 
.ज्ञानदेवांच्या वाणीच्या प्रकृतीशी विसंवादी आहे, 
यात मुळीच संशय नाही. त्यामुळे ज्ञानदेवांच्या 
.वागीश्वरीचे उपासक असलेल्यांना हा ' खर! - 
दृष्टान्त प्रथरपणे बोचत राहातो. श्रोत्यालाही ही 
बोच स्वस्थ बसू देत नाही. वाटते की, ज्ञानदेवांनी 
हा. दृष्टान्त परंपरेत पावित्र्य पावलेल्या एखाद्या 
४ भाषे ' प्रकृतीच्या ग्रंथातुत तर उचलला नसेल? 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९५२ 


आणि आईचर्य असे कौ, या दृष्टीने शोध घेऊ 
लांगताच या दृष्टान्ताचा आढळ सवे वैेष्णवांना 
परमपूज्य असलेल्या श्रीमद्भागवतात हीतो-एकदाच 
नव्हे, तर तीन वेळा होतो ! एकादशस्कंधात एके 
प्रसंगी उद्धव श्रीकृष्णाला असा प्रश्‍न विचारतो की- 
विदन्ति मर्त्या! प्रायेण विषयान्‌ पदमापदाम्‌ । 
तथापि भुंजते कृष्ण तत्‌ कथं इवखराजबत्‌ ॥ 
| (भा. ११. १३८) 
( हे कृष्णा, विषय म्हणजे आपदांचे स्थानच, 
असे सामान्यतः सर्वे मत्यं जन जाणतात; असे 
असुनही कुत्रा, गाढव आणि बोकड यांच्याप्रमाणे ते 
विषयाचे सेवन कसे करतात? ) 
भागवतकारांनी विषयासक्तांचे ' आदश्ं ' म्हणून 
येथे कुत्रा, गाढव आणि बोकड अज्ञा तीन प्राण्यांचा 
उल्लेख केला आहे. यांपैकी गाढवाच्या विषयासक्‍्तीचे 
विवरण एकनाथांनी आपल्या * एकाकार टीकेत 
पुढीलप्रमाणे केले आहे:- 
ना तरी गाढवाच्या परी । दूरी देखोनियां खरी । 
भुंकत धावे तीवरी । लाज न धरी सवेथा ॥ 
खरी पळे पुढें पुढें । खरू धांवे वाडेकोडें । 
छाता हाणोनि फोडी जाभाडें । तरी पुढें पुढे धसों 
लागे ॥ 
लाता हाणे उरावरी । तरी तिची प्रीति धरी । 
ऐशिया स्त्रियांचे घराचारीं । खराच्या परी नांदती । 
( ए. भा. १३२१२-२१४ ) 
नाथांच्या भोव्या म्हणजे ज्ञानदेवांच्या ' खर ! - 
दृष्टांताचे सुगम बब्दांत तंतोतंत अन्‌करण आहे, असे 
वाटते. प्रस्तुत इलोकात केवळ * इव-खर-अज-वत्‌ 
( कुत्रा, गाढव व बोकड यांच्याप्रमाणे ) एवढेच 
इाब्द असल्यामुळे, यातील खर-खरी-संबंधाचे चित्रण 
नाथांनी ज्ञानदेवांकडून उचलले असेल, असे आपणांस 
वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु मूळ एकादशस्कंधातच 
अन्यत्र, अगदी तिःसंदिग्ध स्वरूपात ' खर! - 
दृष्टांत दिलेला आहे. तो ज्ञानदेवांच्या * खर !- 
दृष्टान्ताचा मूलस्रोत आहे, अशी आपली खात्री 
पटेल, उवंश्लीने झिडकारल्यानंतर पुरूरवा म्हणतो :- 
कुतस्तस्यानुभावः स्यात्‌ तेज ईशित्वमेव वा । 
यो$न्वगच्छं स्त्रियं यान्तीं खरवत्‌ पादताडित: ॥ 


- (भा. ११२६.११ ) 


 शघेगाळी'च्य़ा निमित्ताने 


> ( लांथा खाणाऱ्या गाढवाप्रमाणे त्या स्त्रीच्या- 
मागे मी पळत गेलो.. आता माझी थोरवी, .तेज, 
प्रभुता यांची काय किमत राहिली, सांगा पाहू! .) 
या इलोकाचे विवरण करताना नाथ लिहितात :- 
एवढाही मी राजेश्‍वरू । मार्गे घारे होऊनि किकरू। 
तरी ते न करी अंगीकारु । जेवीं वोसंडी खरु खरी 
जैशी ॥ 
जेवीं खरी देखोनियां खरु । धांवोनि करी अत्यादर । 
येरी उपेक्षनि करी मारु । अतिनिष्ठुर लातांचा 
तिच्या लाता लागतां माथां । खरु निघेना मागुता 
त्यां खराऐशी मूर्खता । माझे अंगी सववथा बाणली ।। 
1 ( ए. भा. २६.१५१-१५२ ) 
याच संदर्भांत भागवतकारांनी पुढे ( ११.२६- 
१३) * स्त्रीभिर्गोखरवज्जित: ' ( बेल अथवा गाढव 
याच्याप्रमाणे स्त्रियांकडून जिंकला गेलेला ) असां 
दृष्टान्त दिला आहे आणि नाथांनी त्याचे स्पष्टी- 
करण पुनः ( २६. १६४-१६५ ) ' खरी खरास 
हाणी लाताडें । तरी तो धसे पुढें पुढे ॥' असेच 
दिले आहे. 
यावरून हे स्पष्ट होईल की, ज्ञानदेवांचा * खर ' 
- दृष्टान्त म्हणजे भागवतातील * खरवतू पादता- 
डितः! ( ११.२६-११ ) या दृष्टान्ताचेच मराठी- 
करण आहे. पवित्र ग्रंथाचा अनुकार करताना संकोच 
बाळगायचा नसतो ! 
गर्दंभयुक्‍त वाकप्रचार 
, ज्ञानदेवांनी लोचट विषयासक्‍्ती आणि अमंगलता 
यांचा धिक्कार करण्यासाठी गाढवाचे दृष्टान्त दिले 
आहेत. तसेच ते अन्य अनेक मराठी साहित्यकारांनी 
दिले आहेत. या दोन ' गुणविशेषां'प्रमाणेच मूखपणा, 
धवत्तीची ( वाणीची ) कर्णेकटुता, वतंनातील 
असभ्यता या दुर्गुणांसाठीही गाढवाचे दृष्टान्त दिले 
जातात. मराठीतील अनेक वाकपरचारांत व म्हणींत 
गाढवाची ही ' गुणसंपदा ' प्रकर्षाने अभिव्यक्त होत 
राहिली आहे" - 
-( १) ग्राढव ! ( मूखं, मंदबुद्धीचा । ) 
(२) गाढव ना अह्मचारी, ( मूखंही नाही 
किंवा शहाणा अथवा साधूही ताही. ) 
(३) गाढवाच्या लेका! ( मूर्खांच्या पुत्रा ! 
. सूर्लाचा वंशज मूर्खच. असणार. ) 
म. भा. ५ 


|...) 
- ( ४). गाढवाच्या गोणीस खंडीभर तूट ( प्रमाणा- 
बाहेर लुच्वेगिरी, नासधूस ). -. 
(५) गाढवाचा खरारा ( मूखं, टोणपा ). 


: (६) गाढवासारखे ओरडणे ( बेसूर, कणंकटू 


आवाज काढणे). - ' 

(७) गाढवी प्रेम ( असभ्यतेने,' जंगलीपणाने 
व्यक्‍त होणारे प्रेम ). 

(८) गाढवाचा नांगर फिरविणे ( अवमानित 
करून सर्वनाश घडविणे ). 

(९) गाढवाचा गौरव करणे ( अपात्रीं सत्कार 
करणे ). । 

(१०) गाढवाचा घोडा बनविणे ( अशक्‍य गोष्ट 

_ शक्‍य करू पाहणे ). त 

(११) गाढवावरची गोमाझी ( नीचाच्या 
आश्रयाला असलेला नीच ). न 

(१२) ज्याचे. त्याला आणि गाढव ओझ्य़ाला 
( गाढवाच्या कामाचे श्रेय इतरच 
लाटतात ). 

(१३) गाढव माजला की अखेर आपलेच मूत 
पितो. ( मूख जर उन्मत्त झाला तर 
स्वतःच आपली विटंबना करून घेतो.) 

(१४) गाढवांचा गोंधळ आणि लाथांचा 
सुकाळ. ( मूर्खांचा अथवा असभ्यांचा 
समूह जमला की असभ्य वतनाचा प्रकषे 
होणार. ) न 

(१५) गाढवही गेले आणि ब्रह्मचरयंही गेले. 
(स्वार्थ ना परमार्थ ). र 

असे भाणखी किती तरी वाक्प्रचार गाढवाच्या 

मूरखतेचा, असभ्यतेचा, ,भारवाहकतेचा, आणि 
उन्मत्ततेचा उच्चार करणारे नाहेत, अनेकविध 
अवगुणांचे स्वरूप प्रभावीपणे प्रकट करण्यासाठी 
वाणीने गाढवाचे दृष्टान्त वापरले 'आहेत. खरे तर 
खर, रासभ आणि गर्दभ हे गाढवासाठी वापरले 
जाणारे तीनही संस्कृत शब्द केवळ त्याच्या कर्णेकटू 
घ्वनीशीच निगडित आहेत. " गाढववाचक या 
'तीनही शब्दांतून त्याच्या अन्य अवगुणांचा भुळीच' 
बोध होत नाही. तरीही ' गाढव ' म्हटले को आपल्या 
दुष्टीसमोर एक विरूप, अशोभनीग्र, अमंगळ, मूर्ख, 


ज्४ 


असभ्य, वेळी-अवेळी उन्मत्त होणारे. ' ध्यान! "उभे 
राहाते. .. 
निध्डेतीचा-प्रतिनिधी . 
£' परंतु.या ध्यानालाही एक ' सांस्कृतिक प्रतिष्ठा 
आपल्या परंपरेत प्राप्त झालेली आहे; एक विलक्षण 
अतोकात्मकता. लाभलेली आहे : अर्थात्‌ असंस्कृताचे 
द्योतन घडविण्यासाठी, विपरीतांचे सूचन घडविण्या- 
साठी ? रामाझी शत्रुत्व बाळगणाऱ्या आणि:सतीच्या 
शीलावर सदेव आघात करणाऱया उन्मत्त रावणाचा 
रथ गाढवे. ओढीत-असत, असे वर्णन महर्षी ,वाल्मी- 
कौंनी रामायणात केले आहे ते अत्यंत औचित्यपूर्ण 
वाटते.'' कारण उतन्मत्ताच्या रथाला अविवेकाने 
गती द्यावी, हें अगदी क्रमप्राप्तच आहे. 
पण, रावणाप्रमाणेच अश्विनी देवांचाही रथ 
गाढंवांनी का. चालवावा, त्याचे कारण कळत नाही. 
कारण अदिवनौ देव हे देवांचे वद्य आहेत; रोग- 
निवारक आहेत. जीवदायक आहेत. कदाचित्‌ -मूंलत: 


जे रोगकारकं शक्तीने युक्‍त असतात, तेच प्रार्थनेने 


प्रसन्न होऊन रोगनिवारक' बनत असतील-जक्ली 
शीतक आहे, ज्येष्ठा आहे, नित्ररती* आहे. शीतला 
ही रोगकारक देवता आहे आणि तिचे वाहून गाढव 
माहे. . देवी, गोवर, 'कांजिण्या आणि”इतर अनेक 
बालरोग शीतलेच्या अवकृप्रेमुळे होतात; ती अपमृत्यु- 
_ क्वारिणी .देवी. आहे, आणि बालकांच्या रक्षणा- 
साठीही. तिल! प्रसन्न. करायचे असते. या शीतलेचे 
प्रणाममंत्रातील ध्यान असे आहे,'*' । 
“< नमॉर्मि शीतला देवीं रांसभस्था दिगम्बरांम्‌) 
माजंनीकल्शोरपेंतां शूर्पालंकृतमस्तंकाम्‌ ॥ 
".. ( जिच्या. हाती केरसुणी, ऑरणिं कलश आहे, 
जिच्या मस्तकावर. सुप शोभत. आहे; जी नग्न असुन 
्राढैवावर बसलेळी आहे, अज्ञा शीतला देवीला मी 
मैँमत-करतो..) , £.,. :.:५ ह. -.., 
» > शीतलेचे हे ध्यांन, नीट न्याहाळून. पाहता..असे 
सहजी जाणवून .जाते कीं,.. सुप, केरसुणी. आणि 
/याढंव . या, . तिच्याही. संबद्ध अक्या तीत. बाबींचा 
क्रेरकचऱ्याशी, उकिरिड्याशीं संबंध. आहे. उकिरडा 
'हा:सब॑ अमंगळाचे, अशुधाचे, ; रोगक्रारकतेचे आणि 
अबददशेवे. माहेर असल्यामुळे उक्तिरडा.फुंकणार्रा. प्राणी 
ह्रोगकारक--देवीजे -वाहुव.: बनावा; दे;करमातित्र येते. 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९५८ 


शीतल ही ज्या एंका' प्राचीन देवतेतुन उत्क्रांत होत 
आलो आाहे, त्या ज्येष्ठा अलक्ष्मीचाही गाढवाशी संबंध 
असंल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. ' सुप्रभेदागम ' या 
मुतिशिल्पविषयक ग्रंथात आणि तमीळ निघंदूत 


ज्येष्ठेळा ' खराख्ढा ? ( गाढवावर आरूढ झालेली ) 
न निघंट र मार्जनी 4 
.मानले असून, तमीळ निन्नंदू तिचे आयुध ' मार्जनी 


.( केरसुणी ) हे असल्याची नोंद करतो. ५. 

: ज्येष्ठा देवी ही लक्ष्मीविरोधी संकल्पना आहे- 
अलक्ष्मो आहे. लक्ष्मी ही श्री ( शोभा, समृद्धी, 
शुचिता ) असल्यामुळे जे जे  श्रील ' ( इलील. ) 
आहे, ते ते तिच्याशी निगडित होते; तर मलक्ष्मी 
ही साऱ्या * अश्रीला'ला ( अशलीलाला ) जवळ करते. 
विकास.आणि विनाश, सुफलता आणि निष्फलता, 
शुंचिता आणि अशुचिता, मंगळ आणि. अमंगळ, 
समृद्धी आणि दरिद्रता या दृंद्वांची प्रतीके लक्ष्मी-- 
अलक्ष्मी या परस्परविरोधी देवतांच्या रूपाने 
पूजिली जातात."  __ दये ह. 
.. आईचर्य असे की, अवद्ेचे प्रतीक म्हणून मिरव- 
णाऱ्या शीतलेंहून' ज्येष्ठा जशी ज्येष्ठ ठरते, . तक्ीच 
ज्येष्ठेहनही ज्येष्ठ आहे. -वैदिक - निव्हती-.- जी 
अदितीच्या विरुद्ध शक्‍तीची प्रतिनिधी आहे. नित्रुंती 
ही मृत्यूची, विनाशाची, अवदक्षेची देवता आहे. 
अदिती ही मातृत्वाची, समृद्धीची आणि सुफलतेची 
देवता आहें. अदिती आणि निक्रंती ही दोन्ही पृथ्वीची 
नावे म्हणूनही वेदांत उल्लेखिलेली आहेत. परंतु 
परस्परविरुद्ध गुणधर्म व्यक्त करण्यासाठी पृथ्वीची 
म्हणजे मातीचीं ती दोन भिन्न रूपे आहेत; एक 
भातृंत्वपोषक भाणि दुसरे-मृत्युकारक. मातृत्व भाणि 
मृत्यू था परस्परविरेंदध तत्त्वांची श्रंतीके अनुक्रमे अदिती 
आणि निक्ुंती या.दोन नावांनी -उल्लेखिळी गेली 
आहेत. वैदिक व्हुषी अदितींला: जवळे क्रू. इच्छि- 
तात आणि निक्ुंतीला दूर दवडतात. : 
“- अंशायां 'निक्केंतीशी-. झोतला. आणि ज्येष्ठा 
यांच्या प्रकृतीशी. सवंस्वी समान .असलेल्या' ओणि 
यांच्याहून प्राचीन असलेल्या निक्रंतीशी गाढवांचा 
संबंध आहेच. ज्याच्याकंडून ब्रह्यचयंत्रताचा : भंग 
घुडला आहि, अश्या व्यक्तीने पापक्षालनासाठी. नित्रं- 
तीला'गाढर्वांचा. बळी . द्यावा, :असे.: म्ह्टले आहे.* 
निश्रती:ही-यमाची संहञ्ररीः आहे. तिचे (हे ब्रिशेष 
रामायणीात-एके प्रसंगी: प्रकर्षाने 'प्रकूढले आहेत- 


 गघेगाळी'च्या निमित्ताने 


त्रिंजदेला पेडलेल्या रावणविताद्याच्यां स्वप्नांत. ते 
स्वप्न असे आहे की, ' रावण हा गाढवे जोडलेल्या 
रथात बसला आहे. आणि एक रक्‍्तवस्त्री, कृष्णवर्णा 
व मोठ्या नेत्रांची स्त्री बळजबरीने रावणाची 
मानगूट पकडून तो रथ दक्षिण दिशेकडे नेत आहे. 
दक्षिण दिद्या ही यमाची- मृत्यूच्या देवाची दिशा 
आहे, हे आपणांस माहीत आहे. अर्थातच त्रिजटेच्या 
स्वप्नातील ही स्त्री निक्रंतीच्या सर्व लक्षणांनी 
युक्‍त आहे, यात कसलीच शंका उरत नाही." 

' शीतला, ज्येष्ठा आणि निक्तंती या तीनही 
अशुभ व विध्नकर देवतांशी गाढवांचा निकटचा 
संबंध पाहता, आपण असे निःशंकपणे म्हणू शकतो 
की, निक्रतीचा प्रतिनिधी असलेला हा प्राणी 


सुफलतेचचा, समृद्धीचा, शुभतेचा दाता : नसुन, 


निष्फंळतेचा, दरिद्रतेचां आणि अश्ुभाचा कारक 
आहे; म्हणूनच त्याचा ज्या स्त्रीशी बळजबरीचा 


संबंध जोडला जाईल, त्या स्त्रीची कूस वांझ होईल 


अथवा तिच्या उदरी अवदशा जन्म घेईल. 
“* तेयाची माय गाढवे झविजे ' या शिवीत हे 
सारे सूचन आहे. वैदिक नित्रद्रंतीच्या संकल्पनेपासून 


लोकमानसात ज्या धारणा स्थिर. झालेल्या होत्या, . 


त्या सर्व धारणा या एंका मराठी शिवीत उंग्र स्वरू- 
पात प्रकटल्या आहेत. हा केवळ पशू आणि मानवी 


मादी यांच्या विषम, विपरीत संबंधांचा उच्चार नसुन, 
एकाः गंभीर-आदिम धारणेचा आविष्कार आहे. : र कर बि दसरे म 
-..... . .. _ :- पाहिलेच आहे, एक शुभंकर मणि -प्रंलयंकराः 


निक्ठेतीचे उपस्य 
* गघेगाळी * तला गाढव हा नित्रंतीशी निगडित 


आहे. निक्रंतीचा प्रतिनिधी आहे ; आणि नित्रईती 


ही अवदक्लेची, अशुभाची, अमंगलाची आणि विना-. 


ज्याची देवता आहे, हे आपण येथवर पाहिलें आहे. 
याच संदर्भात गाढवाशी संबंधित असा एक अप- 


शब्दात्मक वाकप्रचार ध्याती घ्यायला हवा. ' गाढ- 


वाच्या गांडीत जाणे, घालणे ' हा तो वाकप्रचार होय. 
हा वाक्प्रचार जेव्हा दुसऱ्यासाठी वापरला जातों, 


तेव्हा त्यातुन तुच्छतेचा, अवहेळनाचा, अंप्रतिष्ठेचा 


तीव्र भाव व्यक्‍्तं होत असतो ; परंतु तो जेव्हा 
स्वतःच्या संदर्भांत वापरला जातो, तेव्हा त्यातून 
वैताग, त्रागा, आत्मनिदा उत्कटतेने प्रकट होत 
असते. 'नरकात जाणे, घालणे' या मराठी वाक्प्रचा- 
राक्षाःकश्रेवा.”जहभमर्में जाना, जातें देना ' या हिंदी 


शद 


वाक्प्रचाराचा जो अर्थ आहे, तोच ' गाढवाच्या 
गांडीत जाणे, घालणे ! या वाक्प्रचाराचा अर्थ आहे. 


या वाक्‌प्रचारांत गाढवाच्या पाइवेन्द्रियासाठी जो 
मराठी शब्द वापरला आहे, तो विदिष्ट . संदर्भाने 
योनिवाचकही आहे, हे आपण जाणतो: संस्कृतातला 
* उंपस्थ ? हा शब्द असाच गुद आणि योनी हे दोन्ही 
अर्थे ठ्यक्‍त करणारा आहे. निक्रंती आणि गाढव 
यांच्या अतुट संबंधाचा धागा दृष्टीपुढे ठेवून या 
वाकूप्रचाराचा विचार करायचा झाला, तर त्याचे 
रहस्य सहजपणाने उमलून येते. 6 
. जनन, मरण आणि पुनजंनन या जीवनचक्ताचा 
प्रतीकसंभार आंपल्या परंपरेत मातृगर्भाशयाशी निग- 
डित आहे. मातृगर्भाशयातून जन्म घेणे, मृत्यूनंतर 
तिंथेच (जननीजठरे) 'शयन करणे आणि कालां- 
त'राने पुनश्च तिथूनच: जन्मास-येणे असे ते जीवन- 
चक्र मानले गेळे आहे. या जीवनचक्रातला . मृत्यू - 


_ नंतरचा, पुनजंत्मापुर्वीचा जो टप्पा आहे; तो महा- 


मातेच्या म्हणजे पृथ्वीच्या गर्भाशयात शयन करण्याचा 
आहे. आपल्या अंत्यक्रियाविधीचे जे आदिम ख्प 
आढळते, ते या. धारणेचे द्योतक आहे. मृताचे शव 


.घटात ( मातृगर्भाशयाचे प्रतीक असलेल्या घटात ).- 


ठेवून, ते भूमीत पुरीत असत, हे भारतातील अनेका- 
नेक उत्खननांतून सिद्ध झालेले आहे... | 
- या. महामातेची द्विविध ख्पे आहेत. हेही आपणे 


एक पुनझुत्पादनशील अथवा पुनजेननश्ील' आणिः 
दुसरे मृत्यूत रुतवून ठेवणारे. वैदिक क्र्षींनी जिला: 
अदिती म्हणून गौरविले, जिच्याकडे देवमातृत्य 


'दिळे, ते एक रूप आणि जिला नित्र्झती म्हणून 


संबोधिले, जिळा विनाशकारिणी मानले, ते दुसरे 
रूप. अर्थातच निंक्तीच्या गर्भाशयात प्रविष्ट होणे 
म्हणजे मृत्यूत रतणे, अवदशेशी निरंतर संगत करणे, 
अशुभाशी कायमचे नाते जोडणे. मातीचे एक रूप 
माता हे आहे आणि दुसरे. मृत्यू हे आहे. वैदिक क्षी. 
जेव्हा मातीच्या मातृरूपाचा निर्देश करतात, तेव्हा 
* अदितेरुपस्थे ' (अदितीच्या योनीत - गर्भाशयात) ' 
असे शब्द वापरतात आणि जेव्हा ते तिच्या मृत्यू- 
रूपाचा अल्लेख करतात, तेव्हा ' नित्रतेरुपस्थे ' 
(नित्रद्तीच्या योनीत-गर्भाशयात ) असे शब्द वापर-- 


अनुक्रमणिका 


३६ 


तात. नित्रंतीच्या उपस्थाचा निदा असलेली चार- 
दोन भुदाहरणे मी येथे मुद्दाम उद्धृत करीत आहे- 
(१) सुसुप्वासं न निक्रंतेर्‌ उपस्थे सूर्य न दसरा 
तमसि क्षियन्तम्‌ 1 ... (क. १११७५) [ (हे 
अश्विनी देवांनो, ) निक्रुंतीच्या उपस्थात झोपी 
गेलेल्या किवा अंधारात बुडून गेलेल्या सूर्याप्रमाणे 
( किवा जमिनीत पुरून ठेवलेल्या सोन्याप्रमाणे 
विहिरीत पडलेल्या वंदनाला तुम्ही बाहेर 
काढलेत. ) ] | 
(२) ये पाकझंसं विह्रन्त एवेये वा भद्र दूषयन्ति 
स्वघाभि: । 
आ. वा दघातु 


अह्येवा तान्‌ प्रददातु सोम 
ठ निद्रंतेरुपस्थे ॥ 


( क्र, ७, १ छि 1. ९ ] । 


( जे सत्य भाषण करणाऱ्या मला दुर्भाषणाने 
वेडावतात, जे सामर्थ्यामुळे चांगळे वतेन करणाऱ्या 
मली दूषण देतात, त्या सर्वाना सोम सर्पांच्या' तडा- 
ख्यात देवो किवा नित्रदतीच्या गर्भाशयात दवडो.) 

(१) उप सपे. मांतरम्‌ भूर्मि एतां उरुव्व्यचसम्‌ 
पृथिवीं सुव्दोवाम्‌ । ऊर्णं$म्रदा युवतिः दक्षिणा$वते 
एषा त्वा पातु नित्रद्रते उपस्थात्‌ । (क्र. १०. १८. 


१०) (तू आता या भूमातेकडे, या विस्तीणं आणि 


सुमंगल पृथिवीकडे जा. दानशाली पुरुषाला ही 
जी. मखमालीप्रमाणे मृदू लागते, ती ही यौवत- 
संपन्न पृथिवीच निक्रंतीच्या उपस्थापासुन तुझे रक्षण 
करील. ) 
(४) सुव्देवः अद्य प्र्पतेत्‌ अनावृत परा$्वतम्‌ 
कर परमाम्‌ गन्तवे ऊं (इति ) । 
- "झध$झयीत नि: क्रतेः उपड्स्थे अध एनम्‌ वृकाः 
न रभसासः:. अयुः । 
(क्र. १०९५, १४) 
- [ ( पुरूरवा उर्वेशीला म्हणतो: ) काय ? मग 
तुझा जो मी (पतिख्प ) उत्कृष्ट देव तो एकूण 
भॉजच उघंडा पडावा ना? ह्या पृथ्वीच्या अगदी 
शेवटच्या सीमेवर जाऊन तेथे आपटावा ना ? काय 
मी तित्रंतीच्या उपस्थात अगदी तळाशी जाऊन 
शयन करावे ? त्यापेक्षा अश्या स्थितीमध्ये ह्या 
( प्राण्या ) लां लांडग्यांनी ताबडतोब खाल्लेले काय 


वाईट? 1] 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९७८ 


(५ ) यदि क्षितञ्यायुः यदि वा परा$जितः यदि 
मृत्यो: अन्तिकम्‌ नि$्इतः एव । तम्‌ आ हरामि निः 
कते उपभस्थात्‌ अस्पाषंम्‌ एनम्‌ शत$्शारदाय । 
(क्र. १०.१६१.२) 

( ह्याचे आयुष्य जरी संपले असले, किंवा जरी 
तो मृत होण्याच्या पंथाला लागला असला, तरी 
अह्याही निक्रंतीच्या उपस्थातून हा पहा मी त्याला 
परत ओढून आणतो; आणि त्याने शंभर वर्षे जगावे 
इतकी त्याच्या ठिकाणी शक्‍ती उत्पन्न करतो. ) 

क्रग्वेदातील हे पाचही उल्लेख अत्यंत बोलके 
आहेत. * नित्कंतीचे उपस्थ ' हे सर्व दुर्गंतीचे गत 
असल्याची, मृत्यूचे वसतिस्थान असल्याची अत्यंत 
स्पष्ट धारणा या क्ल्चातून व्यक्त झालेली आहे. 
विशेषतः तिसऱ्या क्रमांकाच्या उदाहरणात महामाता 
पृथ्वी आणि मृत्युरुपिणी नित्रंती या दोघींचा 
विरोधात्मक उल्लेख एकत्र आलेला आहे. ती 
नित्रदितिविषयक जाणिवांचे यथार्थ दन घडविणारा 
आहे. 

आता आपल्या सहज ध्यानी येईल की, * नि्र- 
तोचे उपस्थ ' आणि *गाढवाची ग्रांड ' या दोन 
वाकप्रचारांचा अर्थ एकच आहे- ते दोन्ही परस्परांचे 
पर्याय आहेत. गाढव हा जर नित्र्वंतीचा प्रतिनिधी 
आहे, तर * नित्रईतीचे उपस्थ ' म्हणणे काय अथवा 
* गाढवाची गांड ' म्हणणे काय, दोहींचा आशय 
अगदी एकच आहे. दुर्गती, निरयगती, मृत्यूची अखंड 
सोबत, अमंगळाचे माहेर हाच तो आहय आहे. 
शुदेंद्रियाची अधिष्ठात्री देवता 

कोणत्याही गोष्टीचे अशुभाकडे गमन सूचित 
करण्यासाठी नित्रहतीच्या उपस्थाचा उल्लेख केला 
जात असे, हे आपण पाहिले आहे. या संदर्भात 
आणखी: एक नितांत महत्त्वपुर्ण असा संकेत घ्यानी 
घ्यायला हवा. तो संकेत असा आहे की, निक्ंतीचा 
आणि उपस्थाचा ( गुदेंद्रियाचा ) निकटचा संबंध 


परंपरेत भानला गेला आहे. नित्रदंती ही गुदेंद्रियाची 
भधिष्ठात्री देवता आहे. 


गुदेद्रियीं विसर्ग विषयो । 
नित्रदति अधिदैवत तेथील पहा वो । 
क्षरशक्‍्तीचा तेथ निर्वाहो । 
यासी अलिप्त. देवो अक्षरत्वे ॥ 
६ एकनाथी भांगवत, २२. ३६८ ) 


। गघेगाळी'च्या निमित्ताने 


* “विसर्ग (.' सं्गनिभिती च्या विष्द्ध ) हा 
ज्याचा विषय आहे आणि जे क्षरक्षकतींचा. आश्रय 
आहे. त्या गृदेंद्रियाचे अधिदवत आहे नित्रदती. अर्था- 
तंच परमेश्‍वर अक्षरत्वामुळे त्याहून अलिप्त आहे, 
असे एकनाथांनी म्हटले आहे. 
घोडेगाळ त | 
गघेगाळीप्रमाणेच एक घोडेंगाळही मराठीत प्रच- 
लित आहे. ' घोडा लावणे” हा मराठी वाकप्रचार 
शिवी देण्यासाठी वापरला जातो. * थांब, तुझ्या 
नाईला घोडाच लावतो ! ' किंवा ' तुझ्या आईला 
लावला घोडा ! या स्वरूपात शिवीचा वापर केला 
जातो, हे आपणास प्ररिचित आहेच. * लावणे* या 
क्रियेचा अर्थ संबंध आणणे, चिकटविणे, जोडणे असा 
जरी असला आणि लक्षणेने तो संभोगसुचक असला, 
तरी ' तेयाची माय गाढवें झविजे ' या गघेगाळी- 
तल्या क्रियेइतंका तो भडक स्पष्टार्थक नाही, हे 
उघड आहे. भाव तोच असला, तरी तुलनेने सौम्य 
अश्या क्रियापदाचा वापर घोडेगाळीत केलेला आहे. 
घोडा आणि गाढव हे दोन्ही एकाच वर्गातील 
प्राणी असले, तरी घोडा हा गाढवाप्रमाणे अप्रति- 
ष्ठित, अशुभ वा अमंगल केव्हाही मानला गेलेला 
नाही. उलट तो शौये आणि सोष्ठव यांचे प्रतीक 
मानला गेला आहे ; पुरुषार्थाचा, पौरुषाचा आदरा 
मानला गेला आहे. आपल्या परंपरेत वृषभाला जशी 
आणि जेवढी प्रतिष्ठा आहे, तेवढीच आणि तशी 
अरवांलाही आहे. 
इथल्या वीरांना जेवढा अभिमान वाटत असे, तेवढाच 
शौरव ' युवनाइव ', * भद्राइव अशी नावे स्वीकार- 
ण्यातही वाटत असे. पौरुषप्राप्तीच्या उपायाला 
* वाजीकरण ? ( अइवीकरण ) अशी संज्ञा आहे, हे 
यां संदर्भात ध्यानी घ्यावे. उमदेपणा, डौलदारपणा, 
गतिमानता यांसाठी प्रसिद्ध असलेला आणि वीरांना 
युद्धात साथ करणारा हा प्राणी राजवैभवाचे आणि 
असाधारण पौर्षाचे प्रतीक मानला गेला, तर त्यात 
मुळीच आश्‍चयं नाही. 
असे जर आहे, तर मग त्याचा शिवीसाठी वापर 
का केला जातो ? तो जर हवाहवासा वाटणाऱ्या 
प्रतिनिधी मानला गेला असेल, तर त्याचा 
संबंध हा स्त्रीच्या अप्रतिष्ठेचा द्योतक काँ मानला 
जाचा ? . अंइव-नस्त्री-संबंध प्रारंभापांसुने. असाच 


: पुरुष्धेभ ' म्हणवून घेण्यात 


1 


मानला गेला आहे, की “घोडा लावणे" या. 
शिवीमध्ये त्याच्या प्रतिष्ठित रूपाचे अवनयत 
( वह्ठः90७७(०७ ) आहे ? या प्रश्‍नाचे उत्तर 
शोधण्यासाठी आपल्याला पुनः. वेदकाळात जायला 


वेदकाळात आणगि' यज्ञपरंपरा जोवर अस्तित्वात 
होती, त्या काळापर्यंत स्त्रीचा अश्‍वाशी संबंध 
करण्याला महत्त्व देणारा एक विलक्षण विधी 
प्रचारात होता. त्या विधीचे नाव आहे अदवमेध, 
€ अश्वमेध ' यज्ञ करणारे राजे हे सावभौम मानले 
जात असत, हे आपल्याला ज्ञात आहे. रामायणाच्या 
बालकांडात दशरथाने आणि अत्तरकांडात रामाने 
हा यज्ञ केल्याचे वणंन आलेले आहे. महाभारतातं 
धर्मराजाने हा यज्ञ केल्याचें वर्णन आहे. 

संतानप्राप्ती, राज्यवृद्धी आणि धनधान्याची समृद्धी 
साधण्यासाठी हा यज्ञ केला जात असे. ' अश्वमेघ” 
या नावावरून हे स्पष्ट आहे की, या यज्ञात असवाला. 
संस्कारपुर्वक निष्प्राण करवून ( त्याचे ' शमन ' करून ) 
यज्ञाग्नीत त्याची आहुती देणे हां प्रंधांन विधी होय. 
परंतु आणखी एक अत्यधिक महत्त्वाचा भाग. असा 
आहे की. संस्कारपूर्वक ' शमविलेल्या ' अदधवाला' 
सोन्याच्या वर्तुळाकार मोठ्या चकतीवर ठेवीत; 
त्याच्या क्ेजारी त्याच चकतीवर राणीला-यजमान- 
पत्नीला शयन करावे लागे; नंतर त्या दोघांवर एक 
कस्त्र पांघरले जाई; आणि राणी व अदव यांचा 
हा सांकेतिक संबंध साजरा होत असताना, म्हणंजे 
राणीला ' घोडा लावला ' जात असताना या संबंधा- 
विषयीचे मंत्र म्हटले जात असत, आज आपल्याला' 
अइलील॑ वाटतील असे हे मंत्र राणी आणि अद्व 
यांच्या संभोगक्रियेचे प्रकंट वर्णन करणारे आहेत, 
त्या क्रियेला उत्तेजन देणारे आहेत. 

स्वर्गे लोके प्रोर्णुवातां वृषा वामव्वो 
रेतोधा रेतो दधातु । 

[ स्वर्गेलोकी आच्छादित व्हा. हा सामथ्यंवान्‌ 
वीर्य धारण करणारा अइव वीर्य ( राणीच्या इंद्रि- 
यांत ) ठेवो. ] | 

. हा एवढा मंत्रार्ध पाहिला, तरी या विधीमागची 
भूमिका स्पष्ट होईल आणि राणीला घोडा का 
लावला जातं असेल, याचे उत्तर मिळू शकेल. 

* सोन्याच्या वर्तुळाकृती चकतीवर वस्त्राने आच्छा- 


ड्ट 


दित होणारे हे, विषंम भासणारे युगु्ध जरी प्रत्य- 
क्षात या लोकी संमिलित होत असले, तरी हा 
विधी सांजरा करणाऱ्यांच्या दृष्टीने तो पवित्र 
दिव्य्लोकातच साजरा होत आहे. * ' स्वगें लोके ? 
या शब्दांतून इहलोकाचे दिव्यीकरण सूचित केले 
आहे. म्हणजे हा विधी पाथिव नाही; त्याचे स्थान 
पार्थिव नाही; त्यात भाग घेणारे पाथिव नाहीत; 
हे सवं अपाथिव, देवी पातळीवर घडते आहे, अज्ली 
दिव्यात्म जाणीव सवंत्र आणि सदैव राखली गेली 
आहे. सोन्याची वर्तुळाकार चकती हे सूर्याचे- दिव्य- 
लोकाचे प्रतीक आहे; त्याचप्रमाणे अश्व हा 
सूर्याचाच प्रतिनिधी आहे. नव्हे, तो सुय आहे; दौ 
आहे, दिव्यपुरुष आहे. आणि राणी ? ती विइवजन- 
नीची, पृथ्वीची प्रतिनिधी आहे. अर्थातच राणी 
आणि अइव यांचा हा सांकेतिक संबंध म्हणजे 
दिव्यलोकी घडणारे द्यावा-पृथ्वीचे मीलन आहे. 
या मीलनातून दिव्य प्रजा जन्मास येणार आहे; 
राज्यवृद्धी घडणार आहे; भूमी सुफलित, सुजला 
होणार आहे. राणीचा आणि अडवाचा हा ' संबंध? 
मंत्रांत पूर्णतः प्रकटपणे खरा असल्याचे वर्णन असले, 
तर प्रत्यक्ष कृतीत तो सांकेतिकच असे. म्हणजे 
राणीला घोड्याचा ( त्याच्या इंद्रियाचा ) केवळ 
निकट स्प्शे घडविला जात असे; घोडा केवळ 
“लावला ' जात असे. “ घोडा लावणे * या मराठी 
शिवीत गधेगाळीतल्या प्रमाणे संभोगार्थंक क्रियापदा- 
ऐवजी “लावणे' हे केवळ स्पर्शाथक क्रियांपद का वाप- 
स्ले गेळे आहे, याचे उत्तर अश्‍वमेधातील विधीच्या 
या सांकेतिक स्वरूपावरून आपणांस मिळू शकते, 
अश्वमेध यज्ञातील * घोडा लावण्या 'च्या क्रिये- 
मागील ही दिव्यात्म जाणीव पाहिली की “ घोडा 
लावणे ! ही शिवी का बनावी, याचे कोडे पडते. 
गाढव आणि घोडा हे दोघे परस्परविरुद्ध तत्त्वांचे 
प्रतिनिधी आहेत. गाढव नितक्रंतीचा म्हणजे पर्यायाने 
यमाचा प्रतिनिधी आहे, तर घोडा हा सूर्याचा 
प्रतिनिधी आहे, प्रतीकरूपाने एक संहारक, अ- 
शुभकर आणि अमंगल आहे, तर दुसरा सुफलनकारक, 
शुभंकर आणि तेजस्वी आहे. एक ' अधम पुरुष 
आहे, तर दुसरा * दिव्य पुरुष ' आहे. अक अधो- 
लोकाचा, तमाचा निवासी आहे; तर दुसरा ऊर्घ्व- 
लोकाचा, स्वर्गाचा नि प्रकाशाचा सम्राट आहे. 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९७८ 


त्याचमुळे एकाचा संवंध अवांछनीय, तिरस्करणीय 
आणि निषिद्ध आहे, तर दुसर्‍याचा संबंध हा नितांत 
वांछनीय, गौरवास्पद आणि म्हणूनच अवश्य कर्तव्य 
असा आहे. असे जर आहे, तर ' घोडा लावणे 
ही शिवी का बनावी ? घोडा हा गाढवाच्याच 
पातळीवर का यावा ? 


कारण, वेदकाळातही यज्ञसंस्थेच्या विरोधी अस- 
णारा जो समाज होता, त्याच्या दृष्टीने अदवमेधा- 
सारखे सर्वच यज्ञविधी ' चमत्कारिक ' मानले जाणे 
स्वाभाविक होते; तसेच पुढेही वैदिक परंपरेपासून 
दुरावलेला आणि वैदिकांच्या दृष्टीने “ पाखंडी ! 
बनलेला जो फार मोठा समाज होता, त्यालाही हे 
सारे विधी विचित्र वाटणे स्वाभाविक होते. वोद्ध- 
जैनांनी आणि चार्वाकपंथीयांनी तर उघड उघड 
यज्ञसंस्थेसारख्या वेदिक आचारांची टर उडविली 
आहेच; परंतु जो सर्वसाधारण भारतीय समाज 
वैदिक मंत्रपुत आचारांना वंचित होता, त्यांपासून 
दूर होता-उदासीन राहिला होता, त्याला हे आचार 
नुसते गूढ नव्हे, तर विकृत वाटणे स्वाभाविक होते. 
म्हणजेच अश्वमेधासारख्या विधीतील दिव्यात्म 
जाणिवेला पारखा झालेला समाजच फार मोठा होता. 
या समाजाच्या दृष्टीने ' घोडा लावणे' ही शिवी 
बनावी, हे अगदी स्वाभाविक ठरते. एकदा एखाद्या 
विधीतील पावित्र्यांचा भाव गळून पडला-त्याचे १6- 
8801791189101 झाले, की मग त्या विधीचे जे स्थूल 
बाह्य रूप आहे, त्यावरूनच त्याचे मूल्य ठरणार, हे 
उघड आहे. अश्‍वमेधाच्या विधीतील राणी-अइव- 
संबंध हा द्यावा-पृथ्वीचा दिव्य संबंध आहे, ही 
दिव्यात्म जाणीव गळून पडल्यावर उरतो तो केवळ 
नारी-पशु-संबंध ! हा संबंध मग नितांत ग्ह्यं 
ठरला, त्यात आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही. अशा 
स्थूल, पाथिव पातळोवर मग घोडा हा केवळ पश 
ठरतो; ज्याचे इंद्रिय सुकोमल नारीला असह्य 
ठरावे, असा गाढवाच्याच श्रेणीचा पू ठरतो. 
भारतीय कामशिल्पांच्या संभारात नारी-अदव- 
संबंधाचे शिल्पांकन पहायला मिळते, ते अगदी गघे- 
गाळीच्या शिल्पांकनासारखेच आहे- सजातीय 
मादीच्या अवस्थेत ओणवलेल्या स्त्रीवर मागून आरूढ 


होऊ पाहणार्‍या अश्वाचे ! * घोडा लावणे ' ही 


2: 
अम रल 


| 


: शघेगाळी'च्या निमित्ताने 


*शिवी बनली, ती अशवमेधांच्या या पवित्रता-रहित 
( ॥१688018911860 ) अवस्थेत. 


गाढवाचा नांगर 


मराठीतील या गधेगाळीच्या संदर्भातच 'गाढवाचा 
नांगर फिरविणे या वाकप्रचाराचाही विचार करा- 
यला हवा. एखाद्याचे समूळ उच्चाटन केल्याचा भाव 
व्यक्‍त करण्यासाठी हा वाक्प्रचार वापरला जातो, 
हे आपणांस माहीत आहे. कोणाही व्यक्‍तीचे, कुळाचे, 
सम्‌हाचे अथवा अधिसत्तेचे सर्वस्व उध्वस्त केले 
आहे- अवमानपूर्वक उध्वस्त केले आहे, हे सांगण्या- 
साठी या वाक्प्रचाराचा उपयोग पुर्वीपासून होत 
आला आहे. * अमक्या-तमक्याने त्याच्या घरादारा- 
वरून गाढवाचा नांगर फिरविला, ' असे जेव्हा 
आपण म्हणतो; अथवा “ तुझ्या घरादारावरून 
गाढवाचा नांगर फिरवीन  अश्ली शिवी जेव्हा आपण 
देतो, तेव्हा उपमदंयुक्‍त असे संपूर्ण उध्वस्तीकरण 
करण्याचा भाव त्या विधानात अभिप्रेत असतो. 


परंतु हा वाक्प्रचार केवळ एक भाषिक व्यवहार 
नाही; तर प्रत्यक्ष कृतीचा वाचिक अवशेष आहे. 
म्हणजे घरादारावरून गाढवाचा नांगर फिरवि- 
एप्राची प्रत्यक्ष कृती केली जात असे. आज जरी 
आपण या वाक्‌॒प्रचारातून केवळ लक्षणेने दुसऱ्या- 
विषयीचा अनिष्टकारक भाव व्यक्‍त करीत असलो, 
तरी इतिहासात त्याच्या वाच्यार्थाचे, म्हणजे त्यातून 
व्यक्‍त होणाऱ्या प्रत्यक्ष कृतीचे पुरावे उपलब्ध 
होतात. । 

एका शिवकालीन -“ सहा कलमी शंकावली” 
मध्ये अश्या कृतीची स्पष्ट नोंद आहेः * “ शके 
१५५२ प्रमोद नाम संवछरीं मुऱ्हार जगदेराऊं 
ईदल्झाही मोटे फौजेनिसी. निजामशाईवर चालोन 
आले. पुणा कसबा वस्ती जाळून गाढवाचा नांगर 
पांढरीवर धरिला. सात-आठ वर्षे कसबा वोस 
पडला होता. पाहार रोविली होंती. ” 

शके १५५२ ( जि. स. १६३०) मध्ये म्हणजे 
शिवाजी महाराजांच्या जन्माच्या सुम।!रास आदिल- 
शाहीतील एक मातवर. सरदार मुरार. जगदेवराव 
याने 'मोठ्या फौजेसह निजामशाहीवर चाल केली 
आणि निजामशाहीच्या हद्दीतील. पुणे शहर जाळून 
त्याच्य पॉढरीवर गाढवाचा “नांगरःफिरवला. ही 


३९ 


घटना पुर्वनिदिष्ट शकावलीतील कलमात नोंदवली 
आहे. मुरार जगदेवरावाने केलेली ही कृती केवळ 


-उध्वस्तीकरणाची नव्हे, तर मानहानीचीही आहेः; 


अप्र तिष्ठेचीही आहे. 

विरोधकाच्या मानभंगाची ही प्रथा शिवपुर्वकाळा- 
इतकी तरी प्राचीन आहे, हे वरील नोंदीवरून 
आपल्या ध्यानी आले आहे. परंतु या प्रथेच्या आणि 
या प्रथेचे सुचन घडविणाऱ्या वाकप्रचाराच्या प्राचीन- 
तेचा शोध घेऊ लागल्यावर आपणांस दोन - अडीच 
हजार वर्षे तरी सहज मागे जाता येते. हरिभद्र 
आणि हेमचंद्र या दोन मध्यकालीन जैन ग्रंथकारांनी 
अनुक्रमे ' आवश्यकवृत्ति' आणि “वीरचरित्र ' या 
आपल्या ग्रंथांत, कोणा कोणिकाने वैशाली नगरीवर 
गाढवाचा नांगर फिरविल्याचे वर्णन केले आहे. * 
संघम्‌-युगीन प्राचीन तमीळ वाडू्मयात ' शत्रचे 
भूदुर्गे जमीनदोस्त करून, त्या रक्‍तलांछित भूमीवरून 
गाढवाचा नांगर फिरविण्याच्या प्रथेचे उल्लेख 
मढळतात, असे डॉ. के. ए. नीलकंठशास्त्री या थोर 
इतिहासकाराने म्हटले आहे. - 

या प्रथेच्या प्रचलनाचा याही पूर्वीचा पुरावा 
मिळतो, तो खारवेलाच्या हाथीगुंफा शिलालेखात.'* 
खारवेल हा अशोककालीस कलिंगाधिपती होय. 
त्याच्या या लेखाचा काळ आहे इ. स. पूर्व २०० ते 
१५० चा सुमार. या लेखात खारवेलाचे वर्णन कर- 
ताना असे म्हटले आहे की,- 

“मंडं च अवराजनिवेसितं पीथुड गदभनंगलेन 


-कोसयति । ' (खारवेल हा दुष्ट राजाची बाजारपेठ 


गाढवाच्या “ पृथुल ? नांगराने नांगरतो.) 
या पुराव्यामुळे प्रस्तुत प्रथेचे प्रचलन बावीसशे 


'वर्षांपूर्वीपासुन असल्याचे सिद्ध होत. आहे. “ गदभ- 


नंगलेन कासयति ' म्हणजे “ ग्दभलांगलेन कर्षेयति-? 
-गाढव जोडलेल्या नांगराने नांगरतो. नंगल हे रूप 
* लांगल 'पासूनच बनलेले आहे. ल आणि न यांचा 
येथे अभेद आहे. मराठीतील 'नुंगी' हे ' लिंग * या 
शब्दाचे लघुत्वदर्शक रूप लांगल - नंगलळ यांतील 
न- ल च्या अभेदानुसारच बनलेले आहे. कदाचित 
आपणांस न-ल च्या अभेदाचे उदाहरण म्हणून 
लिंग-नुंगी हे शब्द उद्‌धृत करणे चमत्कारिक वाट- 
'ण्याचा संभव आहे..परंतु लांगल हा शब्दही लिंगाशी 
संबंध राखणारा आहे; हे ध्यानी:- घेतल्यावर वरील 


७७ 


"उदाहरण अप्रयोजकपंणाचे वाटणार नाही. लिंग 
' (पुरषेंद्रिय), लांगळ (नांगर), लांगूल ( शेपूट), 
आणि लंकुट अथवा  लगुड? (लाकूड - दांडके - 
काठी) हे सर्व झब्द केवळ खूपानेच नव्हे, तर अर्था- 
-नेही एकाच कुलातले आहेत. हे मूळचे किरातवगीय 
: (ऑस्ट्रिक) शब्द संस्कृत भाषेत आलेले आहेत.* 
:लिंग आणि क्षेपूट ही दोन्ही सारखी दिसणारी इंद्रिये 
असल्याने त्यांना एकाच शब्दाच्या किंचित रूप- 
-भेदांनी उल्लेखिण्याचा प्रधात पडला आहे. तसेच, 
"लिंग आणि लांगळ (नांगर) या शब्दांनी ज्यांचा 
“बोध होतो, त्यांच्यात जसे रूपसाम्य आहे, तसेच 
क्रियासाम्यही आहे. स्त्रीच्या गर्भात बीजवपन करण्या- 
साठी तिच्या “ अंगाः!त लिंग प्रविष्ट व्हावे लागते, 
“त्याचप्रमाणे भूमीच्या गर्भात बीजवपन करण्यासाठी 
“तिच्या * अंगा!त लांगळ प्रविष्ट व्हावा लागतो; 
-““ लियगांगसामरस्य ' घडावे लागते. . 
गधेगाळीच्या संदर्भात * गाढवाचा नांगर फिर- 
'विणे हा वाबप्रचार का विचारात घ्यावा लागतो, 
याचे रहस्य आता आपणांस सहज उलगडू लागेल. 
"स्त्री आणि लिंग यांचा जो संबंध आहे, तोच भूमी 
आणि लांगल यांचा संबंध आहे. एखाद्याच्या मातेचा 
बळजबरीने गाढवाशी लेंगिक संबंध जोडण्याचा भाव 
:जेवढा अवमानकारक आहे, तेवढाच आणि त्याच 
-जातीचां अवमान एखाद्याच्या भूमीवरून ग्राढवाचा 
नांगर फिरविण्यात आहे. गाढव जोडलेला नांगर चि 
:प्रतीकरूपाने गाढवाचे “पृथुलळ ' लिंगच होय. स्त्री 
ही जशी माता आहे, तशीच भूमी होही माता आहे- 
'महामाता आहे. मग्र ती “ पांढरी ' ( वस्तीची) 
"असो अथवा “ काळी ' ( शेतीची ) असो. स्त्री 
-आणि ' भूमी ( पृथ्वी ) यांची एकरूपता आदिम 
'काळापासून मानली गेली आहे. अपत्यांना जन्म 
'दैणारी माता आणि वृक्ष-वनस्पतींना जन्म देणारी 
भूमी यांच्यात एकरूपता अनुभवणे स्वाभाविक 
'आहे. दोघीही सुफलनशील, आहेत. स्त्रीच्या सर्जन- 
झीलतेसंबंधी वापरली जाणारी पुष्पिता, क्रतुमती, 
क्षेत्र, बीज, रज, फलशोभन मित्यादी शब्दावली 
ही भूमीच्या सर्जनझ्ीलतेच्या संबंधातील आहे, हे 
-उधड आहे. या शब्दावलीतून स्त्री आणि भूमी 
श्रांच्या . अकरूपतेचा ..भाव अंगदी_ स्पष्टपणे व्यक्‍त 
आहि. स्त्रीच्या जीवनात ज्याप्रमाणे ही . भूमीशी 


'नैवभारतं 


3 


नोव्हेंबर १९७८ 


संबद्ध परिभाषा वापरली जाते, त्याचप्रमाणे भूमीच्या 
जीवनात स्त्रीशी संबद्ध अश्या अवस्थेची कल्पना केली 
आहे. वर्षाकालारंभी बीज धारण करण्यापूर्वी पृथ्वी 
रजस्वलावस्था अनुभवते, अद्या कल्पनेचा आढळ 
आपल्या अनेक लोकसमूहांत होतो. भूमीच्या सुफल- 
तेसाठीं स्त्रीचा वापर करण्याचे अनेक विधी जसे 
प्रचारात आहेत, त्याचप्रमाणे स्त्रीच्या सुफलतेसाठी 
भूमिद्रव्याचा वापर करण्याचेही अनेक विधी आहेत." 


“या पाश्‍्वंभूमीवर “ गाढवाचा नांगर फिरविणे. ' 


'ही भूमातेच्या संदर्भात गघेगाळच ठरते, यात संहंय 
. उरत नाही. गघेगाळीचा उल्लेख करूनच सांगायचे 
झाले, तर असे म्हणता येईल की, * तेयाची माय 
. गाढवें झविजे ' आणि ' तेयाची भूमाय गाढवे लांग- 
'लिजे ( नांगरिजे) ' या दोन्ही विधानांचा भाव 
एकाच पातळीवरचा आहे. पहिल्या विधानांत 
दारूच्या अथवा विरोधकाच्या अथवा आज्ञाभंग 
करणाऱ्याच्या मातेची भयानक अप्रतिष्ठा सूचित 
झालेली आहे, तर दुसर्‍या विधानात त्याच्या महा. 
मातेची ( भूमातेची ) अप्रतिष्ठा व्यक्‍त झालेली 
आहे. न 
सोन्याचा नांगर 


<  * गाढवाचा नांगर ' फिरविण्यातील हा अप्रति- 
.ष्ठेंचा भाव आणखी स्पष्ट रीतीने समजून घेण्या- 
-साठी एका तद्विरुद्ध कल्पनेचा आपण विचार करू. 
आपल्या भूमीवरून गाढवाचा नांगर फिरवन शत्रूने 
अथवा विरोधकाने आपली जी अप्रतिष्ठा केलेली 
'असते, ती धुवून काढण्यासाठी आणि नव्या प्रतिष्ठित 
आणि संमानित जीवनाचे पुनरुत्थान घडविण्यासाठी 
त्याच भूमीवरून * सोन्याचा नांगर ' फिरविला 
जातो. मूरार जगदेवाने पुणे शहर भस्मसात करून 


युव नाम संवत्छरीं 
राजे भोसले यांसि वत्छरीं शाहजी 


राजांनी क्ञापळे :तफ्ने :दादाजी- कोंडदेव 


अनुक्रमणिका 


५ गघेगाळी'च्या निमित्ताने 


मॅलटणकर यासि सुभा सांगून पुणियास ठाणें 
' घातलें. तेव्हा सोन्याचा नांगर पांढरीवर 
धरिला. शांति केली. मग सुभेदार यांणी कस- 
ब्याची व गाँवगनाची प्रांतांत वस्ती केली. ” 
या नोंदीवरून स्पष्ट दिसते. की, ज्या भूमीवर 
मुरार जॅगदेवाने गाढवाचा नांगर फिरविला होता, ते 
पुणे. शहाजी राजांकडे आल्यावर त्यांचे सुभेदार 
दादाजी कोंडदेव यांनी तेथे सोन्याचा नांगर फिरवून 
नवी वस्ती केली. पुर्वीच्या अवमानाचे शल्य फेडून 
पुण्यात नवजीवनाची शुभंकर प्रतिष्ठा करण्याच्या 
हेतूनेच त्यांनी सोन्याचा नांगर फिरविष्याचा विधी 
आवर्जून-पार पाडला, यात संशय नाही. 
:.- याचा अर्थ असा आहे, की गाढेवाचा नांगर आणि 
सोन्याचा नांगर या परस्परविरुद्ध संकल्पना आहेत. 
गाढवांचा नांगर हा विनाश्याचा, वांशपणाचा आणि 
अवमानाचा द्योतक आहे, तर सोन्याचा नांगर हा 
उंत्कर्षांचा, सुफलनकारकते'चा आणि प्रतिष्ठेचा द्योतक 
आहे. गाढवाझी निगडित असलेला अशुभाचा, विना- 
शाचा अथवा वांझपणाचा भाव आपण पूर्वी पाहिलाच 
आहे. आता. सोन्याशी उत्कर्षाचा, वैभवांचा, सुफलन- 
कारकतेचा आणि सन्मानाचा भाव कसा तिगडित 
होतो. ते आपणास पाहावयाचे आहे. सोन्याचे हे 
प्रतौकसामध्ये स्पष्ट झाले म्हणजें त्याचे गाढव-संपर्क 
पुसण्याचे कार्य आपोआप स्पष्ट होईल, 


* धोडा हा जंसा सुरयेपशू आहे, तसेच सोने हे सूर्य*' हड ०७ 
धातू आहे. ' घोडा लावणे ! या वाकप्रचाराचे रहस्य. नाही. गाढवांचा नांगर फिरविल्यामुळे पृथ्वीशी. 


उंलंगडण्याच्या प्रसंगी आपण हे पाहिलेच आहे' की, 
राज्ञी. (म्हणजे राजपत्नी) आणि घोडा यांच्या 


संबंधांचा विधी हा सोन्याच्या मोठ्या गोल चकती-' 


वर साजरा केळा जात असे. ही सोन्याची चकती 
म्हण्जे सूर्याचे प्रतीक होय. घोडा हा सूर्याचा प्रति- 
निधी आहेः. धौचा अथवा दिव्य पुरुषाचा प्रतिनिधी 
आहे,  हे' दाखविण्यासाठीच राज्ञी-अश्‍वसंबंधाचा' 


विधी सोन्याच्या 'गोळ चकतीवर केला जात असे. .'' 


२-.सूर्य आणि सोते यांची परस्पर रूढ असलेली 
एकता स्पष्ट करताना डॉ. डांगे म्हणतात, “ अश्‍व- 


भेधात निश्‍वेष्ट पडलेल्या अवाला सोन्याच्या मोठ्या; 


वर्तुलाकार चकतीवर_ ठेवतात. आणि - त्यांच्या 

आंयाळीत सोनें ठेवतात; तें यासाठीच .( शतपथ 

ब्रा. माघ्यं. १२५रोरव पुढे). 
न. भा. 


सूर्याला सोन्याचा 


४१ 
पाळणा म्हटलेले आहे. (७.८७.५); तसेच तो 
सुवणरूप झाला, असे म्हटलेले आहे. (क: ४६.१०) 
सूय म्हणजे जेक सोन्याचे चक्रच ! (क्ह.६.५६:२) 
हीच कल्पना पुढे सुर्यमंडळात दिसणाऱ्या सुंवणंपुरु- 
षाच्या भावनेत स्पष्ट होते. (छांदोग्य .उपं. १.६.६) . 
सुर्याचे एक रूढ. विशेषण हिरण्यगर्भ हे होयं.क्रह्ग्वे- 
दात हिरण्यगर्भ हा शब्द केवळ, एकदा येतो. . आणि 
तोही परंपरेने प्रजापतिसुक्‍तात येतो. (त्रह:१०.१२ १. 
१ ). प्रजापति ही देवता क्ग्वेदात स्पष्ट होत 
नसली, तरी इतर देवतांपैकी केवळ .सवितृः आणि 
सोम यांनाच प्रजापति हे विशेषण लागू आहे, हे 
विज्षेष होय. ( सवित्‌ ४.५३.२; सोम ९.५९ ). 
अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ प्रजापतीची मूळ कल्पन्ञा सुर्याच्या 
सुंवणंगोळावरून सुचली, . असे मानणे. प्राप्त माहे. 
सोने हे प्रजापतीचे वीय आहे आणि त्यापासून 
निघाल्यावर त्याचे सूर्यात . ख्पोर्तर झालें. ( शत. 
श्री. ए. एमु.. होकाटं यांनी अधंशतकांपूर्वीच . 
( १९२५ ) सोन्याची ही प्रतीकात्मकता होतंपथथ' 
ब्राह्मणाच्या आधारे विशद केलेली आहे." - ) 
होकार्ट आणि त्यानंतर - डांगे यांनी ब्रैदिक' 
वाड्मयातील अनेक प्रमाणांनी सिद्ध केठेली सोन्याची' 
ही प्रतीकात्मकता पाहता, सोन्याचा नांगर.भूमीवरून, 


. फिरवण्याचा विधी हा 'द्यावा-पृथ्वीचा... संगम 


सुचविणारा आहे, यात यत्किंचितही संशय उरत 
महामातेशी जो अधम पुरुषाचा संबंच आलिलः 
असतो, त्या संबंधाचा परिणाम पुसून टाकण्यांसाठीर 
त्रिचा पुनः दिव्य. पुरुषाशी संबंध येणे. आवद्य़क 
आहे. म्हणूनच दिव्य. पुरुषाचे. प्रतीक असलेल्या 
सोन्याच्या नांगराची योजना केली जाते. गाढवाला; 


: नांगर हे.अधम पुढुषाचे इंद्रिय आहे, तर .सोन्याचा., 


नांगर हे उत्तम पुरुषाचे म्हणजे दिव्य, पुरुषाजे.. 
दृंद्रिय आहे. एक अशुभकर. व फलनाशक, त्र. दुसरे 
शुभंकर व सुफलनकारक ! 
गाढवाची. मिरणूक 

पृथ्वीच्या प्रंबंधात गाढव हे. अध्रश पुरप्ात्ते. प्रतीक; 
आहे. आणि दिव्य पुरुषाच्या विरोधी भूमिका व्यक्‍त 
करण्यासाठी या. प्रतीकाचा वापर कैला 'जोतो, दे. 
स्पष्ठ करंणवरा आणखी ' एंक “-पुरांवा आपल्या 


श्र 


लौकिक धारणांमध्ये उपलब्ध होतो, अगदी अलीकडे 
वृत्तपत्रात मुधोळ येथे घडलेल्या अका चमत्कारिक 
घटनेची वार्ता प्रसिद्ध झाली आहे *: - 


“ गळ्यात माळा घातलेल्या व गुलाल 
भाखलेल्या गर्दमाची येथे अनेक वाद्यांसह 
मिरवणूक काढण्यात आली ! गाढवाच्या 
सोशिकपणाबद्दल, कष्टाळू वृत्तोबद्दल कृतज्ञता 
व्यक्त करण्यासाठी ही मिरवणूक असावी, 
असा अनेकांचा गैरसमज झाला होता, पण 
चौकशी करता कळले की, दोन महिने या 
भागांत मुळोच पाऊस नसल्याने मेघराजाला 
डिवचण्याकरिता गर्दंभराजाची ही थाटाची 
मिरवणूक काढली गेली. अशीच गाढवाची 
मिरवणूक जमखंडी येथेही काढण्यात आली. ? 


या वार्तेचें स्वरूप न्याहाळल्यावर पुढील महत्त्व- 
पूर्णे बाबी आपल्या ध्यानी येतात- 

( १) अवषेणाची भीती निर्माण झाल्यामुळे 
पर्जेन्यवृष्टीसाठी लोक उत्सुक बनले होते. 

(२) पर्जेन्यवृष्टीचा उपाय म्हणून गाढवाला 
संजवून त्याची वाजत-गाजत मिरवणूक काढली. 


(३ ) गाढवाचा हा सन्मान मेघराजाला डिवच- 


ण्यासाठी केला होता. हेतू असा की, गाढवाच्या या 
सन्मानामुळे चिडून मेघराजाने धावत यावे. 


(४) म्हणजे मेघराज आणि गाढव हे परस्पर- 
विरुद्ध तत्त्वाचे प्रतिनिधी आहेत, अशी या मागची 
छोकधारणा आहे. 


पजेन्यवृष्टी ही पृथ्वीच्या संतृप्तोसाठी, तिच्या 
सुफळनासाठी आवश्यक असते. पृथ्वीच्या उदरी 
अभ्नाची गर्भधा'रणा व्हायची असेल, तर देवी वीर्याचां- 
पर्जन्यजलाचा तिने स्वीकार करणे आवश्यंक असते. 
पर्जन्यवृष्टी ही दिव्य पुरुषाची वीयंवृष्टी आहे, 
अशी पुरातन धारणा चालत आलेली आहे. पजंन्याचे 
वर्णन करताना, पृथ्वीशी समरूप असलेल्या स्त्रीने 
असा उद्‌गार काढला आहे की, “ धरणीमाई, तुझा 
धावत आला पती! ” 


- याचाच अर्थ असा आहे की, या चमत्कारिक 
खटनेतुत्त व्यक्‍त. होणाऱ्या होकधारणेनुसार पृथ्वी 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९७८ 


आणि मेघराज यांचा अतूट शुभसंबंध आहे. त्यांचे 

नाते हे दैवी नाते आहे. मेघराज हा पृथ्वीला संतुप्त 

करण्याच्या, तिला सुफलित करण्याच्या कर्तव्याला 

बांधलेला आहे : तो दिव्यलोकातला पुरुष आहे 

आणि पृथ्वी ही त्याची प्रिय पत्नी आहे. अर्थातच 

त्याचे पृथ्वीक्षी प्रतिष्ठेचे नाते आहे. या प्रतिष्ठेच्या 
नात्म़ाला धक्का लावणारे कोणतेही कृत्य या दिव्य 
पुरुषाला सहन होणार ताही, अशी लोकमानसाची 
सश्रद्ध अपेक्षा आहे. म्हणूनच अवर्षणाने पृथ्वीविषयी 
उपेक्षा दाखवू लागलेल्या मेघराजाला डिवचण्या- 
साठी जणू लोकमानस त्याला “ गघेगाळ ' देत आहे, 

“तु वेळेस (कद्दतुकाळी) तुझ्या पत्नीशी संबंध ठेवा- 
यला येत नाहीस, म्हणून आम्ही तिच्याशी गाढवाचा 
संबंध घडवून आणू” “* ही धमकीच गाढवाच्या 
मिरवणुकीतून. क्रियान्वित केली गेली आहे. * तेयाचे 
बाइलेवरी गाढौ ।' या गघेगाळीसारखीच हो कृती 
आहे. मेघराजाला आपल्या पत्नीच्या अबूची 
काही चाड असेल, तर त्याने धावत यावे आणि 
अधमपुरुष-संबंधातुन तिला वाचवावे, एवढा 
विलक्षण रहस्यार्थ या विचित्र वाटणाऱ्या घटनेतून. 
व्यक्‍त होत आहे. 


- मराठी शिलालेखांत येणार्‍या गघेगाळीचा उगम, 
प्रतीका्थे भाणि-विविध रूपांतील वापर यांचा आपण 
येथवर जो शोध घेतला आहे, त्यावरून शिवीगाळी- 
सारखा निद्य सामाजिक भाचारही सांस्कृतिक परं- 
परांचा वेध घेण्यासाठी कसा अभ्यसनीय आहे, याचा 
उत्तम प्रत्यय येतो. आजच्या सुसंस्कृत माणसाच्या 
दृष्टीने केवळ तुच्छच नव्हे, तर निषिद्ध भाणि 
तिरस्करणीय ठरणारी शिवीगाळ जेव्हा आपणं 
तटस्थपणाने अभ्यासाचा विषय बनवतो, तेव्हा 
एकेका शिवीचा मागोवा घेता घेता आपणांस मानवी 
संस्कृतीच्या आदिपर्वापयंतही पोचता येते; आणि 
लोकमानसातील किती तरी सुप्त-प्रकट रह्स्यांची 


उकल करता येते. गघोगाळीसारख्या एका इरसाल 
शिवीच्या शोधातून घडलेला हा बोध या विषयाचें 
समाजशास्त्रीय, मानवशास्त्रीय आणि भानसशास्त्रीय 
अध्ययनातील महत्त्व सिद्ध करण्यास पुरेसा आहे, हे 
आता कोणीही. नाकारणार नाही. १.55 


* गघेगाळी'च्या निमित्ताने ४१ 


संदर्भे - टीपा 

१. शिलाहार राजवंज्याचा इतिहास आणि कोरीव लेख: वा. वि. मिराशी, नागपुर, १९७४. 
खंड २, लेखांक २६, २७, २९, ३०, ३२ ( पू. १७८, १८०, १८६, १८९, १९६ ). 

२. प्राचीन मराठी कोरीव लेख : संपा. शं. गो. तुळपुळे. पुणे, १९६३. लेखांक १३ (पू. ७१). 
शोधमुद्रा : ब्रह्मानंद देशपांडे, औरंगाबाद, १९७६. पृ. १८, १०७. 

३, 80० 8716028 : ७. त. 78160. ?००ण 8, 1966 10. 90. 

४. तत्रैव, पृ. ९०. 

५. प्राचीन मराठी कोरीव लेख, प्रस्तावना, पू. ५७-५८. शोधमुद्रा, पृ. ९१ - ९२. 

६. प्राचीन मराठी कोरीव लेख, प्रस्तावना, पू. ५७ - पट. 
शिलाहार राजवंशाचा इतिहास आणि कोरीव लेख, खंड २, पृ. १७१. 
शोधमृद्रा, पू. ४५. 

७. प्राचीन मराठी कोरीव लेख, प्रस्तावना, पू. ५८. 

ट.. तत्रैव, लेखांक ५८, पू. ३०५, - 

९. 8९७ल $17010]68, 0. 90. 

१०. तत्रैव, पु. ९०. 

११. तत्रैव, पू. ८८- ९१. 

१२. इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी या क्रियापदाची व्युत्पत्ती अशी मांडली आहे : 

* झव, झवणें : धव ( पुमान्‌ ) 3 क्षव, धवति - झवे. तुझ्या आईचा मी क्षव - तव मातु: 

अहं धव: 1 " 
झवणे: ( वि ) धुवनं - झुवणँ - झषुवर्णे, धवनं - झवणे - झवणे. धव म्हणजे नवरा, 
पती. त्याचे मुख्य कम धवन अथवा (वि ) धुवन ( रत ); त्याचा अपभ्रंश झवणें. ” 
( भारत इतिहास संशोधक मंडळ अहवाल, शके १८११ : संपा. खं. चि. मेहेंदळे. पुणे, शके 
१८३४, पू. १५२. ) न 
१३. महाराष्ट्र वाक्संप्रदाय कोश, विभाग पहिला: संपा, य. रा. दाते, चिं. ग, कर्वे. पुणे, १९४२ 

.__ पृ. ३७२, २९२- २९५. 

१४. ' कुमार ( गुजराती ), जुले १९६३, अंक ४७५, पू. ३०७. 

१५. रामायण, अरण्यकांड, २५.६; ४५.१९ ( सातवळेकर आवृत्ती ). . 

१६. पपा गातां ॥॥००हणा 7: 8पत्पा 2६ 31880081]०0-05100011त2९ 
1970, 5. 80 - 92, 

१७, पाठ गातां नाहाटा] (0१७७1४. ४०, 10, ०.1, शाला 1938 
( “8000 ]"० ७०११७४8७७8 जा काळगा ७ छाते ४७तां०ए8] 161892: 
हैगांठीठ ७४ ४. प. 58101]00 ), ७. 101 - 109. 

१८. ॥6पा 8. 07 पांगतेप शन्णार्छ्ठा'क ४, ए०. 1, ७७ गा, पु, ५, 
ए०प80 180, शहा'क्ाछशां, 1971 ( 80001 एता्ीला ) 0. 890- 
400; प्रतिमालक्षणानि : ज्येष्ठा, ७0. 167-159. 

१९. संस्कृति-सुगंध : संपा. वें. ल. जोशी, रा. चि. ढेरे, ग. उ. थिटे. पुणे, १९७७ ( द्वितीया- 
वृत्ती ). पृ. २९३-३२४ ( ' ज्येष्ठा आणि ज्येष्ठराज ' : रा. चि. ढेरे ). 
०्वव७88 ॥ोव्झाणां : ऐ१३3ं२शां ह्यात 10)९एशेगूपराथा. : ए. एप. 18, 
०७ 1)गा]1, 1978. ७]. 129-163. क 


1) - नवभारत नोव्हेंबर १९७८ 


२०. एवा) १॥००७१०णाश, ]. 84. 


२१. रामायण, सुंदरकांड, २७.२०-२४ ( सातवळेकर आवृत्ती ). 

२२. उेपऱी8] एऑाछठ्ट3 गरा कषणाठांहा; एता : एप्पल आण्टी. 
'ए७1911881, 1970, ]. 174. 

१३. अश्वत्थाची पाने : स. अं. डांगे नागपूर, १९७४. पृ. ६३-७६. 

२४. शिवचरित्रप्रदीप : संपा. द. वि. आपटे, स. म. दिवेकर. पुणे, शके १८४७. पृ. ७०-७१. 

२५. निवडक लेख, दुसरा खंड; ग. ह. खरे पुणे, १९७६ पू. ४०. 

२६. ए॥९ 8ब्या्टछणा 826 : 15 00]७७8 810 00)पा ७8: ए. १. ऐप] 8118 
388४. ॥४७ता'83, 1972. ७. 58. 

२७. निवडक लेख, दुसरा खंड, पृ. ४०-४१. 
प्राचीन जन इतिहास संग्रह, तृतीय भाग : ज्ञानसुंदर, फलोदी ( मारवाड), वि. सं. १९९१ 
पृ. १६, २२. 9 | ळा ी 

२८. भारतीय आर्येभाषा ओर हिंदी : सुनीतिकुमार चारटु्ज्या दिल्ली, १९५७. पू. ५०, 
भारतीय संस्कृतिमें आयेतरांश : शिवशेखर मिश्र. लखनऊ, १९५२ पू. ४९-५३. 

२९. लज्जागौरी : रा. चि, ढेरे पुणे, १९७८. 

३०, शिवचरित्रप्रदीप, पू. ७१. 

३१. अदवत्थाची पाने, पू. ४९-५१, ६५. 

३२. ॥॥6 ]लहांशयष१्ट शाणी: 8. ४. [10081. ग,०णतठय, 1973. . 99 
( श्री. होकार्ट यांनी सोन्याची प्रतीकात्मकता ज्या ' ॥[016% ' या निबंधात स्पष्ट केली 
आहे, तो या पुस्तकातील निवंध १९२५ मधील आहे. ) 

-३३. “' पाऊस पडण्यासाठी गाढवाची मिरवणूक  ( वार्ता : * सकाळ ! 


7 २० सप्टेंबर १९७६ ), 


क्ााकाामाकाााशाशाशाााााााााशशशशशशशक॑3ि5ससडडाड्््ााााा 


द्र क्र १६८७५०००८७ ह... वर 
॥॥1/5. 1.. /२. ८/॥॥4 71.4 & हट. 


2 !४(५॥१८॥८॥२5 & &०॥४॥!२७०८॥'0२५ 
"ण 8९00.776/8 ४७ -.. 
रिह्टाव्वाा8[101 1200)९८(, 950181, ९01८2 


5102605 & (2३15. 
(7, (२९9७ए१'9॥12, 519, 1.11101127 10090 क 


इम, 50015.8४- 52. ज्र 


[९ 1] रे 0०0 ी 


1097॥0य्या 1) एागं२((, 
(॥18६ा चा एळायया) 120-5 
7०१ ०, 534910 & 547959 0, 8. अ. धिक 


> 


:€9€>€>€€>€€>€>€>€€>€>€€&>€>€>€>€< €>€€>€> €>€>:>« 


ष००३ » प 5प१'ए0२, 
7०070०7०९३ » 4209114174 
५'९1९७ -« 0195-215 


१०० ११ ११११११११११ २१११२११११२१२११२१२१११२१२११२१२१२१५ 


(॥॥॥७२॥७४.॥॥॥॥७ 
ण. की, हणी 


2094-17, ४३'व्ायाव्टघा', ए01.॥॥ए॥॥३१-416005 (॥1911931'9५11179) 


: [तुहार्णन्वषय$ १. 
(९९ & ॥0॥0४ $(९९ €35(]॥2 
€9€9€9€>€>€9€>€>€€9>€3€>€3€3€>€>€>€3€3 €3€9:>' 


€5€3€5€9€9€>€3€9&> €5€€9€€9€9€3€89€9€9€8 €&€9€9€& €9€9€9€3€3€3€>€3€9€9€9€>€9€>€ 
€9€93€9€9€93€>€>€3€>€9€9>€>€9€>€& €>€5€9€>€>€>€>€>€5>€>€9€9>€9€>€3€>€9€9€9€9€9€96&7>२ 


हँ 
यी 


1 % 
4 


:&€क ते 


द्र 


वि. म. दांडेकर : अनु. मे. पुं. रेगे 


भारर्तांय समाजातील वर्गकलहाचे स्वरूप : उत्तराध 


[ डॉ. वि. म. दांडेकर ह्यांनी १९७८ मध्ये दिलेल्या ह्या के. ग. रा. भटकळ स्मृति व्याख्या- 
नाच्या पूर्वार्धाचा अनुवाद गेल्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे. उत्तरार्धांचा अनुवाद पुढे दिलेला आहे. मूळ 
इंग्रजी व्याख्यान ' अ्थविज्ञान ' ह्या गोखळे इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स, पुणे ह्या 
संस्थेच्या त्रैमासिकात जून १९७८ च्या अंकात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्याच अंकात डॉ. दांडेकरांच्या 
काही सहकार्‍यांनी त्यांच्या व्याख्यानावर केलेळी भाष्ये आणि चर्चसाठी उपस्थित करण्यात आलेले 
मुद्दे मांडणारी टिपणे जिज्ञासूंना आढळतील. ह्या चर्चेच्या संदर्भांत डॉ. दांडेकरांनी आपल्या भूमिकेचे 
जे ' पुनविधान ' केले आहे तेही त्या अंकात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. ह्या पुनविधानाचा अनुवाद 


पुढे दिला आहे. - का. संपादक ] 


आता सध्याच्या भारतीय समाजाकडे वळू या. मी 
प्रथम त्याच्या वर्गरचनेचे वर्णन करीन आणि नंतर 
आज त्याच्यात जो वर्गेकलह प्रचलित आहे त्याच्या 
स्वरूपाविषयीचे माझे मत आपल्यापुढे मांडीन. 

प्रथम वर्गरचनेचा विचार करू, १९७१ च्या 
शिरगणतीतील काही माहिती पुढे दिलौ आहेः:- ही 
आता सात वर्षांनी जुनी झाली आहे. पण गेल्या सात 
वर्षात वर्गरचनेत फार मोठे बदल घडून आले असणे 
फारसे संभवनीय नाही. शिरगणतीत सवे व्यक्तींची 
दोन वर्गात विभागणी करण्यात आली आहे : काम- 
गार आणि कामगारेतर. जे काही काम करतात 
आणि त्या कामापासुन ज्यांना काही प्राप्ती होते ते 
कामगार ; ते मजुरी मिळविणारेच असतात असे 
नाही. १९७१ मध्ये ५४.७९ कोटी ह्या सबंध लोक- 
संख्येतून १८-०४ कोटी व्यक्‍ती कामगारांच्या वर्गात 
अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. मी आता ह्या काम- 
गारांची, उत्पादनाच्या सामाजिक व्यवस्थेत त्यांचे 
इतरांशी जे उत्पादनसंबंध आहेत त्यांना अनुसरून, 
वे गवेगळ्या वर्गांत विभागणी करणार आहे. 


प्रथम ज्यांचे अर्थाजंनाचे व्यवहार त्यांच्या घराच्या 
चौकटीतच चालतात, म्हणजे ज्यांचे उत्पादनसंबंध 
भांडवल्शाहीपुर्व व्यवस्थेतील आहेत त्यांना एक 
वेगळा वर्ग म्हणून बाजूला काढतो. त्यांच्यात मुख्यतः 
तीन भिन्न गट॒ आहेत. लागवड करणारे म्हणजे 
शेतकरी, हेतमजूर (हे प्रामुख्याने भूमिहीन आहेत) 
आणि घरी चालविण्यात येणार्‍या उद्योगधंद्यांत गुंत- 
लेले, म्हणजे कारागीर आणि हस्तव्यावसायिक. 
१९७१ मध्ये ह्यांच्या संख्या अशा होत्या : लागवड 
करणारे शेतकरी ( ७.८२ कोटी ); शेतमजर 
(४.७५ कोटी); कारागीर आणि हस्तव्यावसायिक 
(३६लक्ष ). ह्यांची बेरीज १३.२० कोटी होते. 
म्हणजे कामात गुंतलेल्या लोकसंख्येच्या ७० टक्‍्क्यां- 
पेक्षा हे अधिक आहेत. 

उरलेले जे ४.७५ कोटीं* कामकरी आहेत तेच 
काय ते भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादनसंबं- 
धात प्रविष्ट झाले आहेत असे णता येईल. आणि 
ह्या सर्वांची माक्‍संप्रणीत बुर्ज्वाझी आणि कामगारवर्ग 
ह्या दोन वर्गांमध्ये विभागणी करता येईल असे नाही. 


%हा जो ९ लक्षांचा फरक आहे त्याचे कारण असे : १८.०४ ही कामकऱ्यांची सबंध संख्या 
दिली आहे ती शिरगणतीतील संपुर्ण वर्गवारीला अनुसरून दिली आहे. उलट त्याची वेगवेगळ्या घंद्या- 
मधील जी विभागणी दिली आहे ती शिरगणतीच्या एक टक्का वर्गवारीवर आधारलेल्या अंदाजाला 


अनुसरून दिली आहे. 


भारतीय समाजातील वर्गकलहाचे स्यरूप 


येथे एक भरघोस असा मध्यमवग आहे. ही माणसे 
कुणाला कामावर ठेवीत नाहीत, ते मजुरी-काम- 
कर्‍यांचे मालक नसतात किंवा ते स्वतः मजुरीवर काम 
करीत नाहीत, ते मजुरी-कामकरी नसतात. उत्पाद- 
नाची काही अल्प साधने त्यांच्या मालकीची असतात 
आणि त्यांच्या साहाय्य़ाने ते स्वतःच काम करतात. 
त्यांची संख्या १.६० कोटी एवढी आहे. म्हणजे 
भांडवलह्याही अथंव्यवस्थेत काम करीत असलेल्या 
कामगारांच्या पुरेपूर एक तृतीयांश एवढी ती 
आहे. त्यांच्यामधील प्रमुख प्रकारांचो दखल घेणे 
उपयुक्‍त ठरेल : त्यांतील ५६ लक्ष माणसे शिपी, 
गवंडी, वाहातुकीच्या वाहनांवर काम करणारे, इ. 
ह्यांसारखे उत्पादन कामगार आहेत; . २१ लक्ष 
माणसे गुरे पाळून दूधदुभत्याचा. धंदा करणारे, 
कोंबड्या पाळणारे, मासे मारणारे कोळी असे 
आहेत. १९ लक्ष फराळाची दुकाने, लाँड्री, केश- 
कर्तनालये, इ. सेवा पुरविणाऱ्या ब्यवसायांत आहेत, 
शवटी, ४९ लक्ष दुकानदार आणि वेगवेगळ्या 
प्रकारचे विक्रेते आहेत. ह्यांतील बहुतेक सवं धंदे 
भांडवलशाहीपूर्व सामाजिक अवस्थेत चालत असलेले 
धंदे होते आणि आता ते भांडवलशाही व्यवस्थेत 
चालत असलेले धंदे होते आणि आता ते भांडवल- 
शाही ..व्यवस्थेत काहीशा वेगळ्या स्वरूपाच्या 
उत्पादनसंबंधांच्या आवर्तात खेचले गेले आहेत. 
शिवाय भांडवलशाही व्यवस्थेच्या स्वत:च्याच स्वरू- 
पापासून निर्माण होणारे असे नवीन धंदेही अस्ति- 
त्वात आले आहेत; उदा. व्यावसायिक, तांत्रिक, 
शासकीय आणि व्यवस्थापकीय सेवा उपलब्ध करून 
देणारे धंदे, ह्या धंद्यांत दहा लाखांहून काहीशी 
कमी भरतील इतकी माणसे स्वतंत्र कामगार म्हणून 
गुंतलेली आहेत. 

ही गोष्ट फिरून मांडू या. भांडवलशाही व्यव- 
स्थेच्या उत्पादनसंबंधांत जे प्रविष्ट झाले आहेत 
असे म्हणता येईल अश्या ४७५ कोटी कामगारां- 
वैकी १.६० कोटी इतके, म्हणजे एक तृतीयांश 
इतके कामकरी हें स्वतंत्र कामकरी आहेत, ते 
इतरांना कामावर ठेवणारे मालकही नाहीत किंवा 
इतरांनी कामावर ठेवलेले नोकरही नाहीत. म्हणजे 
ते बुर्ज्वांझीमध्ये मोडत नाहीत किंवा कामगारवर्गात 
मोडत .नाहीत. उरलेले. ३..१७ कोटी कामकरी काय. 


0-8 


ते मालक-नोकर संबंधाच्या संदर्भात काम करतात. 
ह्यांतील २२ लक्ष मालक आहेत आणि २.९५ कोटी 
नोकर आहेत. ह्या २२ लक्ष मालकांपैकी सर्वांनाच 
बुर्ज्वाझीमध्ये अंतभूत करणे योग्य ठरेल अक्षी 
खात्री मला बाळगता येत नाही. त्यांच्यातील अनेक 
अल्प भांडवलावर धंदा करणारे लहान उत्पादक 
किवा दुकानदार असतात; ते स्वतः: काम करीत 
असतात आणि काही थोड्याच मजुरी काम- 
गारांना कामावर ठेवीत असतात. शिरगणती- 
तून जी माहिती मिळते तिच्या आधारावर त्यांच्या- 
मधील किती जणांचा बुर्ज्वाझीमध्ये अंतर्भाव 
करता येईल ह्याचा निर्णय करणे कठीण आहे. पण 
त्यांची संख्या लहान असावी अशी माझी अटकळ 
आहे. पण निश्चित माहितीच्या अभावी ह्या २२ 
लक्ष माणसांचा मिळून मालकांचा वर्ग बनतो आणि 
हा वर्ग म्हणजेच वृूर्ज्वाशी असे मी मानणार 
आहे. 

२.९५ कोटी मजुरी मिळविणारे नोकर म्हणून 
काम करतात आणि त्यांचा ह्या देशातील काम- 
गारवर्ग वनलेला आहे. तथापि हा एक एकजिनसी, 
ज्याच्या घटकांत काहीच अंतर्गत भेद नाहीत असा 
समूह नाही. त्याच्यात जे प्रमुख प्रकार आहेत, 
त्यांची दखल घेण्यासारखी आहे. वस्तूंचे उत्पादन 
करणारे उद्योग आणि वहातूक ह्यांच्यांत मजुरीवर 
काम करणारे १.१८ कोटी लोक गंतले आहेत; 
ह्यांच्यांत केवळ कष्ट करून मजुरी मिळविणाऱ्या 
कामगारांचाही अंतर्भाव होतो. डेअरी, पेल्ट्रो 
इत्यादिकांत काम करणाऱ्या १९ लक्ष कामकऱ्यांची' 
आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेवा पुरविणार्‍या 
धंद्यांत काम करणाऱ्या ३६ लक्ष कामकऱ्यांची 
ह्यांच्यांत भर घातली पाहिजे. हे सेवा पुरविणारे 
कामकरी म्हणजे हॉटेळ आणि रेस्टॉरंट यांच्यांत. 
काम करणारे, घराची व्यवस्था पहाणारे मुनीम, 
स्वैपाकी, वेटस, घरगडी, इमारतीची देखभाल कर- 
णारे, झाडलोट करणारे, धोबी, न्हावी, पोलिस< 
शिपाई, पहारेकरी वगेरे वगेरे. हे सव गट मिळन 
१.७३ कोटी कामगार बनतात आणि ते कामगार- 
वर्गाच्या ६९० टक्के इतके आहेत. आपल्याला त्यांचा' 
“नीळपेशे' कामगारवर्गे असा उल्लेख करता येईल पण 
त्य़ांच्यातीळ . कित्येकांना, उदा. पोळिसशिपायांना 


छट 


श्वतःचा अंतर्भाव पांढरपेज्ा वर्गात होणे अधिक 
पसंत पडेल. 
: उरलेले १.२२ कोटी कामकरी पांढरपेक्ष 
(७ ८०]]81) कामगार होत व कारकुनां- 
पासून तो व्यवस्थापकांपर्यंतचा प्रांत ते व्यापतात. 
ह्यांतील ५६ लक्ष कारकून आणि १६ लक्ष विक्रेते 
आहेत. पांढरपेशा गटांची जी श्रेणी (1 18181'017) 
आहे तिचा खालचा स्तर यांचा बनलेला आहे. 
उरलेल्या ४७ लक्ष कामकऱ्यांत व्यावसायिक, 
तांत्रिक, शासकीय, एक्झिक्युटिव्ह आणि व्यव- 
स्थापकीय कामकऱ्यांचा अंतर्भाव होतो. पांढरपेशी- 
यांच्या श्रेणीतील वरचा स्तर ह्यांचा मिळून बनलेला 
आहे. त्यांच्यापैकी कित्येकांचे हितसंबंध कामगार- 
वर्गापेक्षा बुर्ज्वाझीच्या हितसंबंधांशी अधिक निगडित 
आहेत. 

आजच्या भारतीय समाजात जे प्रमुख वर्ग 
आहेत त्यांचा संक्षेपाने निदेश करायचा तर असा 
करता येईल : 


कोटीत संख्या 

१. भांडवल्झाहीपुर्वे वर्ग 

शेतकरी ७.८२ 

शेतमजूर ४.७५ 

गृहोद्योग (1101821101 .६३ 

पणातप७४) १२.२० ७३.५% 

२. भांडवलह्याही व्यवस्थेतील 

स्वतंत्र कामकरी १.६० ८९%, 
३. मालक ०.२२ १ न्स्ट् 
४. पांढरपेशे नोकर १.२२ ६.-८% 
५, नीळपेशे कामगार १.७३ ९.६% 


: भारतीय समाजात जो वर्गकलह आढळून येत 
आहे त्याच्या स्वरूपाची तपासणी करायची तर ती 
ह्यां वर्ग॑रचनेच्या संदर्भात केली पाहिजे. ह्या वगं- 
कलहाचे स्वरूप आणि त्याच्या अस्तित्वात सुस्पष्ट 
पुरावा आज जे असख्य संप घडून येत आहेत त्यांच्या- 
मध्ये दृष्टोत्पत्तीस येतो. हे संप म्हणजे देश्याच्या 
कारभाराचे एक सर्वसाधारण वैशिष्ट्य बनले आहे. 
पोंढरपेशे कामगार आणि नीळपेशे कामगार ह्या 


दोहोंनाही ह्या संपांनी व्यापलेले आहे. कामक<' 


ऱ्यांमध्ये, मग ते पांढरपेशे असोत किवा नीळपेशे 


नेवभारत 


नोव्हेंबर १९७८ 


असोत, त्यांचे दरमहा उत्पन्न रु. २०० हून कमी 
अलो किंवा र. २०० हून अधिक असो, एकीची 
एक कोतुकास्पद वृत्ती आढळून येत आहे. तेव्हा 
सर्वच नोकरदारांचा, म्हणजे जे वेतन मिळवितात 
त्यांचा मिळून एक वर्ग बनतो असे मानणे योग्य 
ठरेल. हे माक्‍संच्या संकल्पनेला अनुसरून होईल 
आणि म्हणून या वर्गाला आपण कामगारवर्ग 
(1010०) म्हणू या. आपल्या देशात ह्यांची 
संख्या २.९५ कोटी एवढी आहे, म्हृणजे सर्वे काम- 
कऱ्यांच्या एक षष्ठांश आहे म्हणजे ह्या देशाचा काम- 
गारवगं संख्येने लक्षणीय असला तरी तो एक लहान 
अल्पसंख्य गट आहे. मार्क्सने जाहीरनाम्यात जेव्हा 
कामगारवर्गाला उठाव करण्याचे आवाहन केले 
होते. तेव्हा त्याच्यासमोर एक वेगळे चित्र होते. 
“ पुर्वीच्या सर्व ऐतिहासिक चळवळी ह्या अल्प- 
संख्यांच्या चळवळी होत्या. कामगारवर्गाची चळवळ 
ही प्रचंड बहुसंख्यांकांची, ह्या बहुसंख्यांकांच्या हिता - 
साठी जाणीवपूर्वक, स्वतंत्रपणे करण्यात येणारी 
चळवळ आहे. ” मला असे म्हणायचे आहे की आज 
भारतात चाललेली कामगारवर्गाची चळवळ ही 
प्रचंड बहुसंख्यांकांनी चालविलेली चळवळ नाही; 
आणि ती प्रचंड बहुसंख्यांकांच्या हितासाठी म्हणून 
चाललेली आहे का हा प्रश्‍न आपण विचारला 
पाहिजे. 

“ ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्यासाठी आपल्याला दुसरा 
एक प्रश्‍न विचारावा लागेल: ' तिचा रोख कोणा- 
विरुद्ध आहे? ती कोणाविरुद्ध चाललेली आहे? ' 
माक्‍संची समजूत अशी होती की कामगारवर्ग 
अनिवार्यपणे फक्त बुर्ज्वाझी विरुद्ध उभा ठाकेल.- पण 
मार्क्सने असे म्हटल्यानंतर परिस्थिती काही प्रमाणात 
माक्‍संने सुचविलेल्या उपायांचा अवलंब - केल्यामुळेच 
काहीशी अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे. कम्युनिस्ट 
पक्षाच्या जाहीरनाम्यात माक्‍संने ज्या दहा कलमी 
कार्यक्रमाचा आराखडा दिला होता त्याच्यात पुढील 
तीन कलमांचा अंतर्भाव होता : (१) पतपुरवठ्याचे 
केंद्रीकरण राज्यसरकारच्या (॥॥७ 8186) 
हातात असावे व ह्यासाठी राज्यसरकारने जिला 
भांडवल पुरविले आहे आणि जिला पूर्ण मक्तेदारी 
दिली आहे अशा राष्ट्रीयीकृत बॅंकेची स्थापना 
करावी; (२) दळणवळण आणि वहातूक यांच्या 


भारतीय समाजातील वगेकलहाचे स्वरूप 


साधनांचे केंद्रीकरण राज्यसरकारच्या हातात करावे; 
आणि (३ ) राज्यसरकारच्या मालकीच्या कार- 
खान्यांचा आणि उत्पादनसाधनांचा विस्तार करावा. 
कामगारवर्गांच्या दडपणामुळे अनेक भांडवलशाही 
राज्यांत ह्या मार्गाने बरीच प्रगती केलेली आहे. भारत 
त्यांच्यात आघाडीवर असलेल्या राष्ट्रातील एक आहे. 
शिवाय राज्यसरकारने चालविलेल्या कल्याणकारी 
कार्यक्रमामध्ये ( ४४७७1७ 8० ४11108 ) खूपच 
विस्तार घडून आला आहे. माक्‍संला ह्याची पूर्वकल्पना 
नव्हतीं. ह्याचा परिणाम असा झाला आहे की अनेक 
भांडवलझाही देशांमध्ये राज्यसरकार हे माणसांना 
कामावर ठेवणारा एक मोठा मालक बनले आहे. 
भारतात राज्यसरकार हा सर्वांत मोठा मालक आहे. 

पूर्वी उल्लेख केल्याप्रमाणे १९७१ मध्ये भारतात 
२.९५ कोटी नोकर, म्हणजे वेतन मिळविणारे होते. 
ह्या सर्वांपुढे काही बुर्ज्वांशी हा वर्ग मालक म्हणून 
खडा नव्हता. काहीजणांपुढे राज्यसरकार मालक 
म्हणून खडे होते, काहीजणांपुढे वुर्ज्वाझींचा वर्ग 
मालक म्हणून खडा होता आणि इतरांपुढे एखादा 
लहान कारखानदार किंवा लहान दुकानदार मालक 
म्हणून खडा होता. दहा किंवा अधिक मजुरी- 
कामगारांना कामावर ठेवणारे ते वुर्ज्वाझी अशी 
व्याख्या करणे सोयीचे ठरेल, मार्च १९७४ च्या 
* एम्प्लॉयमेंट रिव्ह्यू*मध्ये नोकऱ्यांच्या वर्गेवारी- 
विषयी पुढील माहिती मिळते. सावेजनिक क्षेत्र 
(१011८ ४७0017 ) : १.२५ कोटी; खाजगी 
क्षेत्रातील दहा किंवा अधिक कामगारांना कामावर 
ठेवणारी उत्पादनकेंद्रे: ६८ लक्ष. ह्या दोहोंची 
मिळून १.९२ कोटीएवढी संख्या होते आणि त्यांचा 
संघटित क्षेत्रातील नोकऱ्या असा निदेश करण्यात 
येतो. उरलेल्या नोकऱ्या खाजगी असंघटित क्षेत्रात, 
म्हणजे प्रत्येकी १० पेक्षा कमी नोकर काम!वर 
ठेवणाऱ्या उत्पादनकेद्रांतच आढळून येतात. मार्च 
१९७१ मध्ये नोकरांची एकूण संख्या २.९५ कोटी 
एवढी होती. मार्च १९७४ मध्ये ती काहीशी अधिक 
असेल. पण माचे १९७१ मध्ये नोकरांची जेवढी संख्या 
होती तेवढीच मार्च १९७४ मध्येही होती- म्हणजे 
२.९५ कोटीएवढी होती असे मानले तर ( २६९५5१; 
९३) कोटी, म्हणजे १.०२ कोटी एवढे कोमगार 
असंघटित कैत्रात तोकरीवर होते हे स्पष्ट आहे. 

न. भा. ७ 


»९ 


तेव्हा निष्कषे असा : मार्च १९७४ मध्ये वेतन 
मिळविणारे जे एकंदर ३ कोटी नोकर होते त्यांच्या- 
मधील ४० टक्क्यांहून अधिक राज्यसरकारचे नोकर 
होते ; ३५ टक्क्यांहून अधिक लहान उद्योजक 
आणि लहान दुकानदार यांचे नोकर होते; २५ 
टक्क्यांहून कमी एवढेच कायते वृर्ज्वाझीचे नोकर 
असलेले कामगार होते आणि हे सुद्धा प्रत्येकी १० 
लोकांपेक्षा अधिकांना कामावर ठेवणार्‍या सवे उत्पा- 
दनकेंद्रांच्या मालकांचा बृुर्ज्वाझीमध्ये अंतर्भाव 
करण्याइतका ' वुर्ज्वाशी'चा उदार अर्थ लावला तर. 
(एंकच मालक अनेक उद्योगकेंद्रांचा धनी : असू, 
शकतो ही गोष्ट मी ध्यानात घेतलेली आहे.) तेव्हा 
वेतन मिळविणारे हे जे कामकऱ्यांचे तीन प्रकार 
आहेत त्यांच्याकडून आपापल्या मालकांविरुद्ध 
चालविल्या जाणाऱ्या वर्गेलढ्याचे स्वरूप आपण 
तपासून पाहिले पाहिजे. 

प्रथम राज्यसरकारचे जे नोकर आहेत म्हणजे 
सार्वजनिक क्षेत्रातील जे कामकरी आहेत त्यांचा 
विचार करू. त्यांची संख्या १.२५ कोटी एवढी 
आहे आणिते ह्या देशातील कामगारवर्गाच्या ४० 
टक्‍के एवढे, थोडे अधिक आहेत. ह्यापैकी ६२ लक्ष 
लोक म्हणजे एकंदर संख्येच्या निम्मे, शासकीय सेवां* 
मध्ये आणि शिक्षण, आरोग्य ह्यासारख्या कल्याण- 
कारी सेवांमध्ये गुंतलेले आहेत. दुसरे एक चतुर्थांश 
लोक, म्हणजे ३३ लक्ष लोक रेल्वे, टेलिग्राफ, बँकिग, 
विमा, वीज, गॅस, पाणी, साफसफाई इ. सावेजनिक 
सेवांमध्ये गुंतलेले आहेत. ह्या सवे क्षेत्रांमध्ये सर- 
कारला पूर्ण, अवाधित अश्ली मक्तेदारी आहे. 
सरक्तार आपण उपलब्ध करीत असलेल्या ह्या सेवांचे 
मूल्य कामकर्‍्यांनी केलेल्या सेवेचे ते जेवढे मूल्यं 
करते तेवढेच करते. काहीही अतिरिक्‍त मल्य 
(81171ए83 ४ए8)]ए6) निर्माण होत नाही आणि 
ह्या कामकर्‍यांचे मार्क्सच्या अर्थाने गोषण ( 6£1010* 
18101)) होऊ शकत नाही. सावेजनिक क्षेत्रातील 
उरलेले ३० लक्ष नोकर हे सरकारने आपले व्यवहारे 
ज्या उत्पादक क्षेत्रांमध्ये विस्तारलेले आहेत त्यांच्यात 
काम करतात. ही क्षेत्रे म्हणजे वस्तूंचे उत्पादने, 
बांधकाम, खाणी, जंगल इ. क्षेत्रे. ह्या क्षेत्रांतील 
बर्‍याच क्षेत्रांत सरकारला मक्तेदारी आहे;..जवळः 
जवळ मक्तेदारी आहे किवा अल्पाधिकार (016०- 


ष्ठ 


0०17) आहे. ह्यातून झालाच तर फारच थोडा 
नफा होतो. 

मग सावेजनिक क्षेत्रातील वेतन मिळविणारे काम- 
करी सरकारविरुद्ध जो लढा उभारतात त्याचे समर्थन 
कशावर आधारता येईल ? ह्या सवंध परिस्थितीकडे 
पुढील दोन भिन्न दृष्टिकोनांतून पहाता येईल आणि 
त्यांतील कोणत्यातरी एकाचा आपल्याला अवलंब 
करावा लागेल. एकतर, सरकार हे सबंध समाजाचे 
प्रतिनिधित्व करते असे मानावे लागेल. मग सरकारी 
नोकरी ज्या लोकांची सेवा करतात त्यातील बर्‍याच 
मोठ्या लोकसंख्येच्या सर्वसामान्य परिस्थितीहून, हे 
नोकर ज्या परिस्थितीत जीवन कंठतात आणि काम 
करतात ती जर निकृष्ट असेल, तर आणि तरच 
त्यांचे काही रास्त गाऱ्हाणे आहे असे म्हणता येईल. 
पण वतुस्थिती अशी आहे असे म्हणता येणे कठीण 
आहे. 

दुसरा पर्याय असा की माक्‍्संकडे परत 
वळून सावेजनिक क्षेत्र आणि खाजगी क्षेत्र 
ह्यांच्यात कोणताही भेद करायचे कारण नाही 
असे मानणे; दुसर्‍या शब्दात सरकार आणि 
बुर्ज्वाझी यांच्यामध्ये भेद न करणे, माक्‍संने असे 
म्हटलेले नाही का की, “ आधुनिक राज्याचे जे 
सरकार असते ती म्हणजे बुर्ज्वांझीचे जे समान 
व्यवहार असतात त्यांचे व्यवस्थापन करणारी 
समिती असते.' आपल्या देशातील कामग रवर्गाचे जे 
पुढारी आहेत ते सरकारविषयी हाच दृष्टिकोन 
स्वीकारतात असे म्हणायला हरकत नाही. असे जर 
असेल तर माक्‍संने जे आणखी काही म्हटले आहे 
तेही आपण ध्यानात ठेवणे योग्य होईल. माक्‍संने 
असे म्हटले आहे की आधुनिक उद्योगधंद्यांचा विकास 
घडवून आणताना '*बुर्ज्वाझी ज्या अनेक गोष्टी 
तिर्माण करते त्यातील सर्वांत लक्षणीय काय असेल 
तर स्वत:चे ( बुर्ज्वाझीचे ) थडगे खणणार्‍्यांची 
ती करीत असलेली निमिती.” नियोजित आधिक 
विकास घडवून आणण्याचे काम हाती घेणारे, 
कल्याणकारी सेवांचा विस्तार घडवून आणणारे 
आणि आपले व्यवहार उत्पादनाच्या क्षेत्रातही वाढ- 
विणारे जे आधुनिक कल्याणकारी राज्य आहे 
त्यालाही .ही.गोष्ट लागू पडते. ही वेगवेगळी कामे 
हाती घेतल्यामुळे ..सावंजनिक क्षेत्रातील: नोकऱ्या 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९७८ 


वाढवाव्या लागतात. जर हे नोकर आणि त्यांचे 
पुढारी सावंजनिक क्षेत्र आणि खाजगी क्षेत्र ह्यांच्यांत 
भेद करणार नसतील किवा कल्याणकारी राज्य 
आणि खाजगी भांडवलदार ह्यांच्यांत भेद करणार 
नसतील, तर सावंजनिक क्षेत्रात वेतन देणाऱ्या 
नोकर्‍या वाढवून आधुनिक कल्याणकारी राज्य, 
इतर कशाहीपेक्षा, स्वतःचे थडगे खणणाऱ्यांचीच 
निमिती करते असे म्हणावे लागेल. अलिकडल्या 
काही वर्षात अनेक भांडवलशाही देशांतील मजूर- 
पक्षाच्या सरकारांना ह्या गोष्टीचे अधिकाधिक 
प्रत्यंतर येत आहे. 

ह्यानंतर आता लहान मालकाच्या कामकऱ्यांकडे 
वळू या. हे संख्येने साधारण एक कोटी आहेत. लहान 
मालकाला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. तो 
करीत असलेली एकंदर उलाढाल कमी असते; 
त्याचा उत्पादन खर्च अधिक असतो. अधिक मोठ्या 
भांडवलदारांकडून होणाऱ्या किमतीच्या वावतीतील 
स्पधेत तगून रहायचे तर मज्रांना काहीशी कमी 
मजुरी देणे आणि कमी नफा पत्करणे हा एकमेव 
माग त्याच्यापुढे असतो. अनेकदा हा नफा मॅने- 
जरला मिळणाऱ्या वेतनापेक्षा कमी असतो. लहान 
मालकांविरुद्ध लढा उभारून कामगार त्यांचा धंदा 
अधिक जलद बुडेल अक्षी परिस्थिती घडवून 
आणतात. माक्स ह्या ल्हान मालकांचे प्रतिगामी 
असे वणन करतो. कारण आपली लहान उत्पादन- 
केद्र तंगवून धरण्याचा प्रयत्न करून ते इतिहासाची 
र कळती (फिरवू घात 'अंधतात. असां विचार 
केला तर लहान मालकांविरुद्ध उभारण्यात येणारी 
कामगर--चळवळ पुरोगामी असते असे म्ह्ट्ले 
पाहिजे. आपण लवकरच असे पाहू की लहान मालक 
बुडतील आणि मोठे भांडवलदार त्यांचे धंदे चालवा- 
यला घेतील ही परिस्थिती कामगारांना जी अधिक 


पसंत असते त्याची काही स्वतंत्र आणि लगतची 
कारणे असतात. 


शेवटी, अधिक मोठ्या 


रण करील असे. माक्‍संचे 
* आजघडीला भारतात 


हा लढा कामगास्वर्गाच्या * २५- टक्क्याहून --.कम्की 


भारतीय समाजातील वर्गकलह्ा'चे स्वरूप 


विभागापुरता मर्यादित आहे आणि सबंध कामगार- 
वर्गाच्या वेतनासाठी काम करणाऱ्यांची जी एकंदर 
संख्या आहे तिच्या सुमारे एक षष्ठांश आहे. तेव्हा 
हा लढा म्हणजे स्वरूपतः एका लहान अल्पसंख्येने 
उभारलेले आंदोलन आहे, माक्‍संची कल्पना होती 
त्याप्रमाणे प्रचंड बहुसंख्येचे ते आंदोलन नाही. ह्या 
परिस्थितीमुळे मार्क्सने ह्या आंदोलनाच्या स्वरूपा- 
विषयी जो सिद्धांत मांडलेला आहे त्याहून त्याला 
एक वेगळे स्वरूप प्राप्त झालेले आहे हे मी पुढे 
दाखवून देईन. 

संध्या मला, ह्या लढ्याचे जे एक लक्षणीय वैशिष्ट्य 
आहे त्याच्याकडे लक्ष वेधायचे आहे. हे वैशिष्ट्य 
असे की हा लढा जेवढ्या अधिक मोठ्या आस्या- 
पनाविरुद्ध ( 681910118111011, ) चालतो तितका 
तो अधिक यशस्वी ठरतो असे दिसुन येते. दुसर्‍या 
शब्दांत ही गोष्ट मांडायची तर, ज्या प्रमाणात 
बुर्ज्वाझीचे मक्तेदारी वळ वाढते त्या प्रमाणात 
मालकांविरुद्ध आपल्या सामूहिक मागण्या रेटायचे 
कामगारांचे बळही वाढते. मासला हे स्वच्छपणे 
दिसले होते आणि म्हणून वुर्ज्वाझी आपलेच थडगे 
खणणाऱ्यांना निर्माण करते असे त्याने म्हटले आहे. 
पण पुर्णपणे स्पर्धात्मक असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या 
माडेलशी त्याचा विचार जखडलेला राहिल्याने 
कामगारवर्गाचा लढा मकक्‍्ततेदाराविरुद्ध जो अधिक 
यशस्वी होतो त्याच्या मागच्या आधारभूत कारणाची 
स्वच्छ कल्पना त्याला आली नाही. हे कोरण असे 
कौ आपला खचे गिर्‍्हाईकांकडे संक्रांत करणे 
मंक्‍्तेदाराला अधिक सोपे असते.ह्यामुळे ल्हान 
कारखान्यातील कामगारांपेक्षा अधिक मोठ्या 
कारखान्यातील कामगारांना अधिक वेतन आणि 
कामासंबंधीच्या अधिक चांगल्या अटी मिळविणे 
अधिक सुलभ ठरते. उदा. पुण्याच्या आसपास जे 
इंजिनिअरिगचे उद्योगधंदे चालतात त्यातील लहान 
कारखान्यांना आपल्या कामगारांना कायद्याने ठरलेले 
किमान वेतनही देणे अवघड जाते पण अधिक 
मोठ्या कारखान्यातील कामगार कायदेशीर किमान 
वेतनाच्या दुप्पट वेतनाहून अधिक वेतन मिळवू 
शकतात. तेव्हा लहान कारखान्यातील कामगारांना 
आपला मालक बुडत जावा आणि त्याचा धंदा 
मोठंया भ्ांडवलदाराने आपल्या कबजात घ्यावा 


५१ 


हे एकंदरीत पसंत पडले, तर त्यात नवल. नाही. 
निदान एवढे म्हणता येईल की असे काही घडले, 
तर त्याचे त्यांना फारसे सोयरसुतक असल्याचे 
आढळून येत नाही. अखेरीस हा मार्क्सेला दिसलेला 
इतिहासाचा क्रम आहे. 

पण ह्यापासुन काही गंभीर निष्कषे निष्पन्न 
होतात. ह्याचा अथे असा को कामगारवरगे हा एक 
वर्ग म्हणून एकजिनसी नसतो. त्याच्यामध्ये काही 
उच्चनीच स्तर असतात, कमी अधिक प्रतिष्ठा अस- 
लेले काही गट असतात म्हणूनच केवळ नव्हे. हे तर 
आहेच, पण शिवाय लहान कारखान्यातील कामगारां- 
पेक्षा मोठ्या कारखान्यातील कामगारांची आपल्या 
मागण्या रेटण्याची ताकद स्वभावत:च अधिक असते. 
ती स्वभावतः अधिक असते असे मी जे म्हणतो 
त्याचे कारण असे की अधिक मोठ्या कारखान्यातील 
कामगारांची आपल्या मागण्या रेटण्याची ही श्रेष्ठ 
ताकद ते अधिक चांगल्या प्रकारे संघटित झालेले 
असतात म्हणून किवा त्यांच्या ठिकाणी राजकीय 
कौशल्य अधिक असते म्हणून केवळ त्यांना लाभलेली 
नसते. त्याचे कारण एवढेच की त्यांना ज्या माल- 
काला तोंड द्यावे लागते त्याला. मक्तेदारी सर्वाधि- 
कार असतो किंवा अल्पाधिकार असतो आणि 
आपल्या धंद्यात त्याला तो विकत असलेल्या मालाच्या 
किमतीच्या बाबतीत स्पर्धा सहन करावी लागत 
नाही. तेव्हा तो आपल्या कामगारांना अधिक वेतन 
देऊ शकतो आणि वाढलेला उत्पादनखर्च गिऱ्हाइका- 
कडे सहजी संक्रांत करू शकतो. ह्याला कामगाराचा 
आक्षेप नसतो. ह्या प्रकारातील वस्तुस्थिती अशी 
आहे की मोठ्या कारखान्यातील कामगार, वर्ग- 
लढ्याच्या बुरख्याखाली मक्तेदारी भांडवलदाराशी 
हातमिळवणी करतात आणि मक्‍्तेदारीतून होणाऱ्या 
नफ्यातील आपला हिस्सा उचलतात. 

ह्यामुळे वर्गलढ्याचे माक्‍संप्रणीत जे डायालेक्टिक 
आहे त्याच्या मुळावरच आघात होतो. माक्‍संने ह्या 
डायालेक्टिकची मांडणी अशी केली आहे: 

“: कामगारवर्ग आणि संपत्ती हे परस्परविरोधी 
ध्रुव आहेत ; ( परस्परांवर अवलंबून असलेल्या 
आणि परस्परांशी असलेल्या विरोधाच्या ताणातून 
स्वतःला टिकवून धरणार्‍या ) ह्या दोन घध्रुवांचा 
मिळन एक सबंध बनतो, ” 


ष्र 


* खाजगी मालमत्तेला खाजगी मालमत्ता म्हणून, 
संपत्ती म्हणून स्वतःचे अस्तित्व टिकवून धरावे 
लागते आणि ह्यातूनच आपल्या विरोधी घ्रुवाचे, 
कामंगारवर्गांचे अस्तित्व टिकवून धरावे लागते. ही 
ह्या विग्रहाची (9111.11116318) भावात्मक बाजू. ” 

“ह्याच्या उलट कामगारवर्गाला, कामगारवगे 
म्हणून स्वतःच्या अस्तित्वाचे विसर्जन करणे भाग 
असते आणि ह्यातून आपला जो विरोधी ध्रुव आहे, 
आपल्या अस्तित्वाची अट असलेला, आपल्याला 
कामगारवर्ग बनविणारा जो विरोधी ध्रुव आहे, 
म्हणजे खाजगी मालमत्ता, त्याचे विसर्जन करावे 
लागते. ही ह्या विग्रहाची अभावात्मक वाजू. ” 

जेथे मक्तेदारी भांडवल आणि मक्तेदारी काम- 
गारवर्गे असतो अश्या परिस्थितीत चालणाऱ्या वर्ग- 
कलहाला जे स्वरूप प्राप्त झालेले असते ते पाहिले 
तर कामगारवर्गाला कामगारवर्ग म्हणून स्वत:च्या 
अस्तित्वाचे विसर्जन करणे भाग का वाटावे हे मला 
कळत नाही. कलहानंतर हे पक्ष एकत्र येतात आणि 
सामायिक लाभातील आपापला हिस्सा उचलतात. 
खाजगी क्षेत्रातील संघटित कामगारांविषयी हे 
म्हणणे जर सत्य असेल तर सार्वजनिक क्षेत्रातील 
कामगारांविषयी ते अधिकच सत्य असते. तेथे काम- 
गारांची मक्तेदारी असते आणि त्यांना तोंड द्यायचे 
असते ते राज्यसरकारला आणि राज्यसरकारकडेही 
पूर्णं मक्तेदारी असते, जो काही अधिक खर्च पडेल 
तो लोकांकडे सहजच संक्रांत करता येईल अद्यी सोय 
असते. माक्‍संने असे म्हटले आहे की “ आधुनिक 
राज्याचे जे सरकार असते ती म्हणजे केवळ बृूर्ज्वा- 
झीचे जे सामायिक व्यवहार असतात त्यांचे व्यव- 
स्थापन करणारी समिती असते. “' मक्तेदार 
भांडवलाचा उदय झाल्यानंतर मक्तेदार कामगार- 
वर्गाचे काही प्रतिनिधी राज्याच्या सरकारात प्रविष्ट 
करून घेणे बुर्ज्वाझीला शक्‍य होते आणि शहाणपणाचे 
वाटते. हे सरकार आता मक्तेदारी भांडवळ आणि 
मक्तेदारी कामगारवर्ग ह्या दोहोंच्या सामायिक 
व्यवहारांची व्यवस्था पाहते. 

कामगारवर्गाला स्वतःच्या अस्तित्वाचे विसर्जन 
करणे भाग पडते ह्याचे स्पष्टीकरण देताना मा्झसंने 
असे म्हटले आहे की, “ आतापर्यंत होऊत गेलेल्या 
ज्या वर्गांना आपला वरचणप्मा प्रस्थापित करता आला 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९७८ 


त्या सर्वांनी ज्या व्यवस्थेला अनुसरून त्यांना इतरांचे 
शोषण करता येत होते ती व्यवस्था सर्वसाधारण 
समाजावर लादून स्वतःसाठी प्राप्त करून घेतलेल्या 
स्थानाला वळकटी आणली, कामगारवगे जर समा- 
जाच्या उत्पादक शक्‍तींचा स्वामी बनायचा असेल, 
तर त्याचे पूर्वी ज्या प्रकारे शोषण होत होते तो 
प्रकार संपुष्टात आणूनच तो असा स्वामी बनू 
शकतो, आणि शोषणाचा हा प्रकार संपुष्टात आणून 
तो पूर्वीचे इतर सरव शोषणप्रकारही संपुष्टात आणतो. 
कामगारांना स्वतःचे असे काही साधायचे किवा 
बळकट करायचे नसते; वैयक्तिक मालमत्तेची 
राखण करणार्‍या, तिच्या सुरक्षिततेची हमी देणाऱ्या 
पूर्वीच्या सवे व्यवस्था नष्ट करणे हे त्यांचे (इतिहास- 
दत्त) कार्य आहे. ? 
जेथे राज्यसरकारची किंवा खाजगी मक्तेदारी 
भांडवलशाही असते त्या परिस्थितीत हे खरे असत 
नाही. ह्या परिस्थितीत मक्तेदार कामगारवर्ग 
समाजाच्या उत्पादनशक्‍्तींचे आपण अगदी स्वामी 
बनलो नाही तरी सह्स्वामी तरी बनू अशी काळजी 
घेतो. ह्यासाठी त्याला ज्या प्रकारे त्याचे स्वतःचे 
किवा इतर कुणाचे शोषण होत असेल तो प्रकार 
संपुष्टात आणावा लगत नाही. राज्यसरकारी आणि 
खाजगी मक्तेदारी भांडवल्शाहीची जी चौकट असते, 
तिच्या मर्यादातच त्याला हे सर्व साधता येते. 
शिवाय मक्तेदार कामगारवर्गाला स्वत:चे असे काही 
सुरक्षित राखायचे, दृढ करायचे असे काही नसते 
हे म्हणणेही खरे नाही. त्याला एक सुरक्षित अशी 
नोकरी असते, दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला 
काही एका किमान उत्पन्नाचे आइवासन त्याला 
असते; आणि काही एक किमान उत्पादन त्याने 
केळे पाहिजे, अमुक कामे त्याने पार पाडली पाहिजेत 
अशी कोणतीही विशिष्ट जबाबदारी त्याच्यावर 
नसते. त्याचे ( इतिहासठत्त ) कार्य म्हणजे ह्या 
उत्पन्नाचे प्रमाण आगि सुरक्षितता वाढविणे हे 
असते. माक्‍्सने असे म्हटले आहे की “ आतापर्यंत 
होऊन गेलेल्या ज्या वर्गांना स्वतःचा वरचण्मा प्रस्था- 
माओ कवा वीची सर्वांनी, त्यांना इतरांचे 
व नुसरून करता येत होते 
ती व्यवस्था सर्वसाधारण समाजावर लादून स्वत:- 
साठी आधीच प्राप्त करून घेतलेल्या स्थानाला 


भारतीय समाजातील वर्गकल्हाचे स्वरूप 


बळकटी आणली. ” मक्तेदार कामगारवर्ग ह्याला 
अपवाद नाही. स्वत:चा वरपगडा प्रस्थापित केल्या- 
नंतर तो आता मक्तेदारी भांडवल्शाहीशी संधान 
जुळवू पहात आहे आणि ज्या व्यवस्थेत तो इतरांचे 
शोषण करू शकतो ती व्यवस्था सर्वसाधारण 
समाजावर लादून स्वतःसाठी आधीच प्राप्त करून 
घेतलेल्या स्थानाला वळकटी आणू पहात आहे. 
ह्यात त्याच्याशी सहकार्य करायला मक्तेदारी 
भांडवल स्वाभाविकपणे तयार असते आणि स्वतःचे 
अस्तित्व राखायला असे करणे त्याला भागही आहे. 
मार्क्संच्याच शब्दात सांगायचे तर भांडवल आणि 
कामगारवरगग ह्यांच्यामधील व्याघाताची ही भाव- 
रूप बाजू. 

पण ह्या व्याघाताची जी अभावरूप बाजू आहे 
तिचे काय होते? ती अंतहित आणि सुप्त राहते, 
आणि ज्याच्या जिवावर मत्तेदारी भांडवळ आणि 
मक्तेदारी कामगारवर्ग एकमेकांशी हात जुळवून 
आपल्या सामायिक लाभातील आपापला हिस्सा 
उचलू शकतात असा वर्ग जोपर्यंत अस्तित्वात 
असतो तोपर्यंत ती डोके वर काढीत नाही, ह्या 
शक्यतेची कल्पना मार्क्सेला आली नाही कारण 
त्याचा सारा विचार खुल्या स्पर्धेच्या चौकटीत 
बंदिस्त राहिलेला आणि त्याची अशी समजूत होती 
की समाजाचे लवकरच बुर्ज्वाशी आणि कामगार- 
वर्ग अश्या दोन वर्गांत विभाजन होणार आहे, आणि 
इतर कोणताही वर्ग उरणार नाही; ज्याच्या 
जिवावर बुर्ज्वाश्षी आणि कामगारवर्ग एकत्र येऊन 
आपल्या सामाविक लाभातील आपला वाटा प्राप्त 
करून घेतील असा वर्ग उरणार नाही. वर्गकलहाचे 
जे माक्‍संप्रणीत डायालेक्टिक आहे ते ह्या समजुती- 
पासुन निष्पन्न होते. 

ज्या प्रकारची परिस्थिती प्रस्थापित होईल असा 
सिद्धांत माव्सने मांडला आहे तिच्याहून भारतातील 
परिस्थिती कितीतरी वेगळी आहे. ह्याचे एक कारण 
असे की येथे भांडवलशाहीचा विकास पुरता झालेला 
नाही. ह्यामुळे येथे एक मोठा वर्गे असा आहे- 
प्रत्यक्षात हा काम करणार्‍या एकंदर लोकसंख्येच्या 
५ हून कमी नाही- की जो बुर्ज्वाझीही नाही किवा 
कामगारवर्गांतही समाविष्ट नाही आणि जो काम- 
गारवर्गांत बुडून जाण्यासाठी तिष्ठत आहे. पण 


५३ 


राज्यसरकारी आणि खाजगी मक्तेदारी भांडवलाचा 
आणि संघटित कामगारांच्या मक्‍तेदारीचा उदय 
झाल्यामुळे ह्या प्रक्रियेला आवर पडला आहे; हे 
मक्तेदार इतरांनी संघटित कामगारवर्गात प्रवेश 
करण्यावर बंधने घालतात. ह्यामुळे ज्या परिस्थि- 
तीत बुर्ज्वाशी आणि कामगारवर्ग ह्यांना एकत्र 
येऊन उरलेल्या समाजाच्या जिवावर आपला सामा- 
यिक लाभ करून घेता येईल अश्ली परिस्थिती 
अस्तित्वात आहे आणि बराच काळ टिकून राहील, 

एक गोष्ट मी वर स्पष्ट केली आहे. ती अश्नी की 
फक्त 'मक्‍तेदारी भांडवल, मग ती राज्यसरकारी 
मक्तेदारी असो किवा खाजगी असो, आणि मक्तेदारी 
कामगार, म्हणजे संघटित कामगार हेच एकत्र येऊन 
सामायिक लाभात सहभागी होऊ. शकतात. हा 
संघटित विभाग दोन कोटी कामकऱ्यांचा मिळन 
बनलेला आहे; म्हणजे एकंदर कामकर्‍यांच्या तो 
फक्त एक नवमांश आहे. तेव्हा एका बाजूला सरकारी 
किवा खाजगी भांडवळ आणि दुसर्‍या बाजला 
संघटित कामगार ह्यांच्यामध्ये जो झगडा चालत 
असल्याचे वरकरणी दृश्य दिसते त्या झगड्यामळे 
एकंदर कामकर्‍यांच्या आठ-नवमांशाएवढ्या अस- 
लेल्या असंघटित बहुसंख्येचे शोषण होत असते. 
एक लहान अल्पसंख्य गट बर्‍याच मोठ्या समाजाचे 
शोषण करीत असल्यामुळे ही प्रक्रिया अदव्यप्राय 
असते. पण ही एक खरीखुरी आणि निडचितपणे 
अस्तित्वात असलेली प्रक्रिया आहे. 

म्हणजे, आजच्या भारतीय समाजात माक्‍संला 
अभिप्रेत असलेला वर्गकलह हा संघटित आणि 
असंघटित विभागांमध्ये चाळू असलेल्या अधिक 
मोठ्या कलहामध्ये सामावला गेला आहे. सावजनिक 
आणि खाजगी क्षेत्रांतील संघटित कामगार 
आणि खाजगी मक्तेदारी भांडवल ह्यांचा मिळन 
हा संघटित विभाग बनलेला आहे आणि सर- 
कार म्हणजे ह्या विभागाच्या सामायिक व्यवहा- 
रांची व्यवस्था पाहणारी कार्यकारी समिती 
आहे. असंघटित विभाग हा जमीन कसणारे 
शेतकरी, शेतमजूर, कारागीर, हस्तकारागीर, 
नव्याने अस्तित्वात आलेले लहान उत्पादक, दुकान 
दार, इतर अनेक अल्प भांडवलावर धंदा करणारे 
लोक आणि शेवटी ह्यांच्या बरोबर कामावर अस- 


५४ 


लेले असंघटित मजूर ह्यांचा मिळून वनलेला 
असतो. 

ह्या दोन विभागांना माक्‍संच्या अर्थाने सामाजिक 
वर्ग म्हणता येईल का ? हा प्रश्‍न आपल्याला 
फिरून माक्‍संने विचारलेल्या आणि अनुत्तरित 
ठेवलेल्या प्रश्‍ताकडे घेऊन जातो ? सामाजिक वर्ग 
म्हणजे काय ? सामाजिक वर्ग हा कशामुळे सामा- 
जिक वर्ग बनतो ? उत्पादनाच्या विकासातील 
विशिष्ट ऐतिहासिक टप्प्यांशी वर्गांचे अस्तित्व 
निगडित असते हे माक्‍संने स्पष्ट केले आहे. ज्या 
ऐतिहासिक अथंव्यवस्थेवरून माक्‍संने आपले सैद्धा- 
न्तिक मॉडेल बनविले आहे ती म्हणजे त्याच्या 
वेळची ब्रिटिश अथेव्यवस्था होय आणि पूर्ण स्पर्धा 
आणि खुला व्यापार ही ह्या अर्थव्यवस्थेच्या स्वरू- 
पातच समाविष्ट असलेली अशी तिची कायम 
वैशिष्ट्ये आहेत अशी त्याची समजूत झालेली 
होती. ह्या अथंव्य़वस्थेमध्ये दोन मूलभूत सामाजिक 
वर्गांची व्याख्या करणारा एक अतिशय योग्य असा 
निकष त्याला गवसला. आणि त्याने पुढे असा 
स्रिद्धांत मांडला की जसजसा ह्या व्यवस्थेचा विकास 
होत जाईल तसतसा समाज ह्या दोन वर्गामध्ये 
अधिकाधिक दुभंगत जाईल : खाजगी मालमत्ता 
आणि उत्पादनाची साधने ह्यांचे मालक, आणि 
ज्यांच्याकडे मालमत्ता आणि उत्पादनाची साधने 
नाहीत असे इतर. 8. आ 

पण परिस्थिती बदलली आहे. स्पर्धा हे भांडवल- 
शाहीचे तितकेसे वैशिष्ट्य आता राहिलेले नाही. 
सरकारी आणि खाजगी मक्तेदारी भांडवल आणि 
संघटित कामगारांची मक्तेदारी ही तिची आता 
वैशिष्ट्ये बनली आहेत. ह्या व्यवस्थेमध्ये कोणते 
मूलभूत सामाजिक वर्ग आहेत हे ठरविण्यासाठी 
उत्पादनाच्या साधनांची मालकी हा निकष आता 
उपयोगी पडत नाही. मक्तेदारी भोगणारे आणि इतर 
ह्यांच्यामधील भेदावर आधारलेल्या एका नवीन 
निकषाच्या साहाय्याने आता सामाजिक वर्गांची 
व्याख्या करावी लागेल आणि त्यांच्यामधील भेद स्पष्ट 
करावे लागतील. हा निकष म्हणजे किंमत बनविणारे 
आणि किंमत स्वीकारणारे ह्यांच्यामधील भेद होय. 
मक्तेदारी भांडवल, सरकारी किंवा खाजगी मक्‍ते- 
दारी भांडवल, ज्या वस्तूंचे उत्पादत करते त्यांची 


अनुक्रमणिका 


नेवेभारत॑ 


नोव्हेंबर १९७८ 


किमत ते स्वत:च ठरविते. मक्तेदार कामगार स्वतःची 
किमत स्वतःच ठरवितात. इतर सर्वे ते उत्पादन 
करीत असलेल्या वस्तूंची किवा त्यांच्या श्रमाची जी 
किमत समाज ठरवेल ती पत्करतात. समाजाचे आता 
दोन वर्गांत विभाजन झाले आहे : किमत बनविणारे 
भाणि किभत स्वीकारणारे. 


ह्या दोन वर्गांमधील कलहाच्या मार्क्सवादी * डाया- 
लेक्टिक'चे स्वरूप असे असल्यासारखे दिसते : किमत 
बनविणारे आणि किमत स्वीकारणारे हे दोन पर- 
स्परविरोधी ध्रुव आहेत; आणि म्हणूनच त्यांचा 
मिळून एक सवंध वनतो. प्रश्‍न असा की ह्या 
विग्रहात प्रत्येकाचे स्थान काय असते ? _ 


किमत बनविणाऱ्यांना स्वतःच्या अस्तित्वासाठी 
त्यांनी बनविलेल्या किमती स्वीकारणाऱ्यांची आव- 
इयकता असते. ह्यामुळे स्वतःचे अस्तित्व टिकवून 
धरण्यासाठी किमत वनविणार्‍्यांना किंमत स्वीका- 
रणार्‍यांचेही अस्तित्व टिकवून धरावे लागते. ही 
व्याघाताची भावनात्मक बाजू होय. किमत स्वीकार- 
णारे जे आहेत, म्हणजे शेतकरी, शेतमज्र, कारागीर, 
हातकारागीर, लहान उत्पादक, इ. मंडळी, त्यांचे 
संरक्षण करण्यासाठी शासकवर्ग जी अनेक धोरणे 
अंमलात आणीत आहे त्यांचा उलगडा ह्यामुळे होतो. 
कमाल जमीनधारणेच्या कायद्याने लहान प्रमाणा- 
वरील शेती टिकवून धरण्याचे धोरण, कारागिरांना 
आथिक साहाय्य आणि पाठिंबा देण्याचा करण्यात 
येणारा आविर्भाव आणि लहान उद्योगधंद्यांना वॅके- 
कडून पतपुरवठा करून त्यांचे संव्धेन करण्याचा 
प्रयत्त ही अशा धोरणाची उदाहरणे आहेत. 
शासकवर्ग हे सर्व करतो पण एक गोष्ट करीत नाही. 
हं उत्पादक ज्या वस्तू उत्पादन करीत असतात 
त्यांची त्यांना अमुक एक किमत मिळेल अश्ली हमी 
तो देत नाही आणि त्यांच्या कामगारांना अमक 
एक वेतन मिळेल अशी हमी तो देत नाही. 


शोषण आणि दारिद्रथ्व ह्यांपासून सुटका करून 
घेण्यासाठी किमत स्वीकारणार्‍्यांना स्वतःचे, एके 
वर्ग म्हणून, विसर्जन केले पाहिजे, ते असे करंताते 
पण स्वत:चा जो विरोधी वर्ग आहे, किमत बनवि- 
णार्‍यांचा-वर्ग, त्याचे' विसर्जन करून ते हे घडवंन 
आणीत नाहीत. तर किमत बॅनविणार्‍यांच्या छावणीत 


भारतीय समाजातील वर्गकलहाचे स्वरूप 


घुसून, त्यांच्यात मिसळून ते ही गोष्ट साधतात. 
ही ह्या व्याघाताची अभावरूप बाजू होय. 

ह्या प्रक्रियेने बाळसे धरले आहे. दोतकरी, शेत- 
मजूर, कारागीर, हातकारागीर, लहान उत्पादक 
आणि लहान व्यापारी असे जे सवे किमत स्वीकार- 
णारे लोक आहेत ते आपापले धंदे सोडून देऊन 
संघटित विभागात वेतनावर काम मिळते का हे 
पाहण्याच्या खटपटीत आहेत; म्हणजे ते किमत 
बनविणाऱ्यांत सामील होण्याच्या प्रयत्नात आहेत. 
त्यांचा जमिनीचा तुकडा आणि उत्पादनाची त्यांची 


अल्प साधने ह्याशिवाय त्यांच्याकडे गमवायला 
काहीच नाही. आणि त्यांना मिळविण्यासारखे 


काहीतरी आहे- त्यांना एक नोकरी मिळविता 
येईल; महिन्याच्य़ा पहिल्या तारखेला निश्‍चित 
उत्पन्न देण्याची हमी देणारी नोकरी; पाऊस पडो, 
न पडो; त्यांनी काही उत्पादन केलेले असो, नसो; 
त्यांनी उत्पादन केलेल्या वस्तू विकल्या जात असोत, 
नसोत, त्यांना महिन्याच्या पहिल्या तारखेला 
निठिचित उत्पन्न देणारी नोकरी त्यांना मिळविता 
येईल. किमत वनविणारे किमत स्वीकारणाऱ्यांचे 
करीत असलेले शोषण जसजसे वाढत जाईल, 
तसतशी ह्या दोहोंमधील दरी रुंदावत जाईल, वरील 
स्थलांतराला वेग चढेल. किमत बनविणार्‍यांचा वर्ग 
एक विशिष्ट ' क्रिटिकल ' प्रमाण गाठेपर्यंत हे घडून 
येत राहील. मग, प्रत्येकाने किमत बनविणारा, 
बनण्याचा प्रयत्त करण्यात जो अंगभूत अंतविरोध 
आहे तो प्रकट होईल आणि ही सबंध व्यवस्था 
जमिनीवर कोसळेल. त्यानंतर काय होईल ह्याचे 
भविष्य एखाद्या प्रेषितासारखे मी वतेवू गेलो तर ते 
वितयाला सोडून होईल. 
पुनर्बिघान : 

माझा प्रयत्त आजच्या भारतीय समाजातील 
वर्गकलहाचे मा्कसेवादी चौकटीत विश्लेषण करण्याचा 
आहे; अर्थात्‌ माक्‍संने लिहिल्यानंतर भांडवल- 
शाहीचा विकास प्रत्यक्षात ज्या मार्गाने आणि 


स्वरूपात झाला त्यांची दखळ घेऊन जिच्यात आव- 


इग्रक तेथे बदल केलेला आहे. अशा मार्क्सवादी 


चौकटीत हे विश्‍लेषण करायचे आहे. भांडवल- 
श्ाहीचा विकास :ज्या द्शिने होईल अशी मार्क्सची 
आपेक्षा होती/-नेमक्या त्याच, दिश्षेतते :तिचा..विकास 


५५९१ 


झालेला नाही हें उघड आहे. माक्‍संने दिग्दशित 
केलेली दिशा आणि प्रत्यक्षात अनुसरली गेलेली 
दिश्या यांच्यात अनेक ठिकाणी भेद आहेत माक्‍संने 
जे निष्कर्ष काढले आहेत त्यांतील कित्येक अत्यंत 
महत्त्वाच्या निष्कर्षांत ज्यांच्यामुळे बदल करावा 
लागेल असे मला वाटते अश्या ह्या काही महत्त्वाच्या 
भेदांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. 
त्यांचा संक्षेपाने परत निर्देश करतो. 

पहिला भेद असा सामान्यपणे पाहता भांडवल- 
शाहीच्या विकासामुळे समाजाची दोन अगदी भिन्न 
आणि परस्परविरोधी वर्गांत विभागणी घडून आलेली 
नाही. भांडवल्शाहीपूर्व समाजातील कित्येक मध्यम> 
वर्गीय गट- उदा. दुकानदार- तगून राहिलेले आहेत 
आणि कित्येक नवीन मध्यमवर्गीय गटांचा- उदा. 
नवीन व्यावसायिक गटांचा उद्‌भव झाला आहे. 
दुसरी गोष्ट अशी की भांडवल्शाहीच्या विकासामुळे 
कामगारवर्गाला ( ])10101,81181, ) ज्यांना अगदी 
साधी कोशल्ये पुरेशी असतात अद्या कामकर्‍यांचा 
एकजिनसी वर्ग हे अवनत स्वरूप प्राप्त झालेले 
नाही. उलट, कामकऱ्यांच्या दलामध्ये कौशल्ये आणि 
अनभव ह्यांमधील भेदांवर आधारलेली एक श्रेणी 
( 1019700157 ) ह्या विकासामुळे निर्माण झाली 
आहे; कौशल्याने आणि अनुभवाने श्रेष्ठ असणा- 
ऱप्रांना पारितोषिक म्हणून अधिक वेतन आणि 
वरचा दर्जा देण्यात येतो, शिवाय, बुर्ज्वाशी आणि 
कामगारवगं यांच्या दरम्यान व्यावसायिक व्यवस्था- 
पकांचा एक वर्गे अस्तित्वात आला आहे. त्याची 
स्वतःची एक श्रेणी आहे. त्याच्या शिखराचा भाग 
बुर््जाझीशी एकजीव झालेला असतो आणि तळचा 
भाग कामगारवर्गाच्या श्रेणीच्या शिखराशी एकजीव 
झालेला असतो. आता तिसरा मुहा. भांडवलशाहीचा 
विकास अथंव्यवस्थेच्या सर्व विभागांत समगतीने 
झालेला नाही. मक्तेदारी भांडवलशाही हा भांडवल. 
शाहीच्या विकासाचा सर्वोच्च बिंदू असे जर मानले, 
तर ह्या बाबतीत वेगवेगळ्या उद्योगधंद्यांत किवा वेग- 
वेगळ्या विभागांत खूपच फरक दिसून येतो. दुसर्‍या 
शब्दांत ही गोष्ट मांडायची तर असे म्हणता येईल 
की बुर्ज्वाशी हाही एकजिनसी वर्ग नव्हे. चवथी 
गोष्ट अशी की भांडवलशाही अ्थेव्यवस्थेमध्ये राज्य- 
सरकारने हे राष्ट्रीयीकृत किंवा सरकारी माल्कोच्या 


५६ 


उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रात, लोकांना सोयी उपलब्ध 
करून देणाऱ्या किंवा कल्याणकारी सेवांच्या क्षेत्रात 
आणि प्रशासनाच्या क्षेत्रात एक मोठा मालक 
-लोकांना वेतन देऊन कामावर ठेवणारा मालक 
“म्हणून प्रवेश केला आहे. ह्यामुळे कामगारवर्गाच्या 
आंदोलनात काहीशी गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. 
बुर््वाझी आणि सरकार ह्यांच्यांत मालक म्हणून 
भेद आहे ही गोष्ट ध्यानात न घेणे अवास्तव ठरेल ; 
पण त्यांच्यातील भेद ध्यानात घेतला तर त्यामुळे 
कामगारवर्गाचे विभाजन घडून येते. शेवटचा मुद्दा. 
कामगारवर्गांत जे अंतर्गत भेद आहेत ते खाजगी 
क्षेत्र आणि सावेजनिक क्षेत्र ही जेजारीशेजारी 
नांदतात ह्यामुळे केवळ निर्माण झालेले नाहीत; 
बुर्ज्वाशीमध्येच अंतर्गत भेद आहेत म्हणूनही ते 
निर्माण झाले आहेत. कामगारसंघटनांमधून संघटित 
झालेले कामगार जेव्हा अधिक मोठ्या मालकांशी 
मुकावला करीत ' असतात, अधिक मक्‍्तेदारीवळ 
असलेल्या खाजगी किंवा सरकारी मालकांशी मुका- 
बला करीत असतात तेव्हा ते अधिक यशस्वी होत 
असतात असे दिसुन येते. ह्यामुळे प्रत्येक उद्योग- 
धंद्यातील किंवा विस्थापनेतील ( 89(8101131- 
10011) कामगार, कामगारवर्गाच्या एकीच्या नावा- 
खाली सबंध कामगारवर्गाकडून मिळालेल्या सर्व- 
साधारण पाठिंब्याचा टिळा लावून मग ' एकला 
अलो ' ह्या मार्गाचा अवलंब करणे पसंत करतात. हे 
आपल्या सोयीचे आहे असेच बूर्ज्वाझीला आढळून 
आले आहे. त्याने कामगारांच्या हक्कांना कायदे- 
शीर मान्यता दिली आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्या 
हितसंबंधांना वेगवेगळ्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व 
देऊन त्यांना सरकारात सामावून घेतले आहे. ह्याचा 
परिणाम असा झाला आहे की कामगार बुर्ज्वाझीपुढे 
क्रांतिकारक सामन्यासाठी ठाण मांडेळ अश्या एका 
राजकीथ पक्षात स्वतःला संघटित करतील अज्ञी जी 
मार्क्संची अपेक्षा होती तिच्याऐवजी भांडवल्शाहीशी 
करारमदार करणे, समझौता स्थापन करणे पसंत 
केले आहे आणि ही गोष्ट नाकबूल करण्याचा त्यांनी 
कितीही प्रयत्न केला तरी ही रणनीती त्यांना 
एकंदरीत लाभदायक ठरली आहे. 

कामात गुंतलेल्या लोकसंख्येच्या मानाने पाहता 
भारतात फक्त जवळजवळ १० टक्के अर्थव्यवस्थेने 


नवभारत 


नोव्हेंबर १५७८ 


भांडवलशाही विकास साधून घेतला आहे. ह्यातील 
४० टक्के सार्वजनिक मालकीखाली आणि व्यवस्था- 
पनाखाळी आहे आणि ६० टक्‍के खाजगी मालकी- 
खाली आणि व्यवस्थापनाखाली आहे. ह्याचा अर्थ- 
व्यवस्थेचा संघटित विभाग असा निदेश करण्यात 
येतो. ह्या विभागात भांडवलशाही विकासाच्या इतर 
वैशिष्ट्यांप्रमाणे माक्‍संप्रणीत वर्गकलहही, वर वर्णन 
केल्याप्रमाणे काहीशा बदललेल्या स्वरूपात, आढळून 
येतो. आता माझा प्रश्‍न असा आहे: ह्या वरगंकलहाचा 
उरलेल्या असंघटित, मूलतः भांडवल्शाहीपुर्व स्वरू- 
पाच्या ९० टक्‍के विभागावर काय परिणाम घडून 
येतो ? माझे म्हणणे असे आहे की ह्या कलहाची 
उद्दिष्टे काही असोत आणि त्याचे भासमान स्वरूप 
काही असो, त्याचा परिणाम म्हणून संघटित 
विभागाकडून असंघटित विभागाचे शोषण घडून 
येते. 

एक गोष्ट मला स्पष्ट केली पाहिजे. संघटित 
विभाग असंघटित विभागाचे शोषण करतो असे मी 
म्हणतो तेव्हा संघटित विभागामध्ये किवा असंघटित 
विभागामध्ये शोषण नसते असे मला म्हणायचे नाही ; 
किवा सूचितही करायचे नाही. प्रत्येक विभागात 
अंतर्गत शोषण असू शकते आणि तरोही एक विभाग 
दुसर्‍याचे शोषण करू ज्कतो. उदाहरणादाखल, जेव्हा 
एक साम्राज्यशाही देश आपल्या वसाहतीचे शोषण 
करतो तेव्हा अश्नीच परिस्थिती असते. साम्राज्यशाही 
देशात अंतर्गत शोषण असते आणि वसाहतीतही 
अंतर्गत शोषण असते. तथापि साम्राज्यशाही देश 
वसाहतीचे शोषण करीत असतो आणि करताना 
साम्राज्यशाही देशातील परस्परविरोधी वर्ग आपले 
समान उद्दिष्ट साधण्यासाठी एकत्र येतात. हे ह्या 
प्रकारच्या घटनेचे सार आहे. 

एक टीका अशी की संघटित विभाग आणि असं- 
घटित विभाग, किवा ज्यांना मी किमत बनविणारे 
आणि किमत स्वीकारणारे असे म्हटले आहे ते, 
माक्‍संच्या अर्थाने, वर्ग नव्हत. आता ते असतील किंवा 
नसतील. पण येथे हितसंबंधांचे दोन भिन्न गट आहेत 
आणि एक दुसर्‍याचे शोषण करतो ही वस्तुस्थिती 
जर मान्य करण्यात आली तर शब्दांविषयी भांडण्यात 
मला. काही प्रयोजन नाही. समाजाची, किमत बनविर 
णारे आणि किमत स्वीकारणारे, ह्या दोन वर्गांत मी 


भारतीय समाजातील वर्गकलहाचे स्वरूप 


जी विभागणी केली आहे ती मार्क्संप्रणीत वर्गाशी 
असलेले त्यांचे साम्य दाखवून देण्यासाठी आणि 
वर्गांची व्याख्या करण्यासाठी मी जो वेगळा निकष 
सुचवीत आहे त्यावर भर देण्यासाठी केली आहे. 
माझी विनंती अशी आहे की भांडवलशाहीच्या 
विकासाचा आजचा जो टप्पा आहे त्याच्या संदर्भात 
ज्याच्या आधारे वर्गावर्गांमध्ये भेद करावा लागेल तो 
निकष म्हणजे उत्पादनसाधनांची मालकी हा असू 
नये; तर स्वत: किमत ठरवून तिचा आदेश समाजाला 
करायची क्षमता हा तो निकष असावा. ह्या आधारे 
पाहता मी येथे केवळ दोन वर्ग मानीत नाही, अनेक 
वर्गांची श्रेणी आहे असे मी मानतो; ह्या श्रेणीतील 
एक वर्ग दुसऱ्यापेक्षा अधिक संघटित असतो, म्हणजे 
त्याच्यात भांडवलशाहीचा अधिक विकास झालेला 
असतो; त्याचे मक्‍तेदारीचे वळ दुसऱ्यापेक्षा अधिक 
असते आणि म्हणून स्वतःच्या किमतींचा इतरांना 
आदेश करायची त्याची ताकद अधिक असते. माझे 
म्हणणे असे आहे की अशा श्रेणीबद्ध समाजात प्रत्येक 
वर्ग आपल्यापेक्षा कमी संघटित वर्गाचे शोषण करीत 
असतो आणि शोषणाच्या ह्या प्रक्रियेत त्या वर्गातील 
भांडवलदार आणि कामगार आपल्या समान 
उद्दिष्टासाठी एकवटतात. 


ह्याला पुरावा काय ? विज्षेषतः अधिक संघटित 
विभागातील कामगारवर्ग कमी संघटित विभागा- 
तील कामगारांचे शोषण करण्याच्या प्रक्रियेत सह- 
भागी होतो ह्याचा पुरावा काय? ह्या संधीचा 
फायदा घेऊन ह्याचा उदाहरणादाखल म्हणून काही 
पुरावा मी सादर करतो. 


एक सरळ उदाहरण घ्यायचे म्हणून फक्त वस्तूंचे 
उत्पादन करणाऱ्या उद्योगधंद्यांचा (101811ए1901ए- 
111211087४ ) विचार करू या. ह्यांची तीन 
विभागात स्वच्छ विभागणी करता येईल. ह्या तीन 
विभागांत भांडवली विकासाच्या तीन पायर्‍या दिसून 
येतात. हे विभाग म्हणजे, (१) नोंदलेल्या 
(7021860180) कारखान्यांचा विभाग; (२) न 
नोंदलेल्या शहरी कारखान्यांचा विभाग; आणि (३) 
न नोंदलेल्या ग्रामीण कारखान्यांचा विभाग. पुढे ह्या 
तीन विभागांविषयीचे काही संबंधित आकडे आणि 
प्रमाणे दिली आहेत. ( १९७४-७५ ह्या वर्षातली) 

न. भा. ८ 


५ 


वस्तूंचे उत्पादन करणारे उद्योगधंदे (१९७४-७५) 


न नोंदलेले 
| नोंदलेले शहरी ग्रामीण 
नोकर (लक्षांमध्ये) ५६ ४७ १ द 
वेतन कामगार (लक्षांमध्ये) ४४ १० टॅ 


दर नोकरामागे स्थिर 
भांडवल ( रु.) १२,१०० १,४ड९ 
दर नोकरामागे भर 


६०१ 


घातलेले मूल्य (रु.) ११,३८९ २,५७९ ९३२ 
दर कामगाराची 
वाषिक मजुरी (रु.) ६३,८३१ १,५५१ ८२२ 


माहितीचा उगम : 8५७७७७४०७8 ०1 ॥॥० ए10०- 
7'2७11860 8९०.0! (असंघटितविभागाची 
आकडेवारी ) 
(१60191 ४६७8108] 01281181- 
एखा. ( मध्यवती संख्याशास्त्रीय संघटन ) 
मद्रास येथे मे २५-२६-१९७८ रोजी भारतीय 
अथंव्यवस्थेचे संख्याशास्त्रीय अधिष्ठान ह्या 
विषयावर भरलेल्या पाचव्या विचारगोष्ठीला 
सादर करण्यात आलेला निबंध. 
प्रथम लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी : ह्या 
तीन विभागांत भांडवली विकास तीन पायय्यां- 
पर्यंत झाला आहे. पुढील दोन वैशिष्ट्यांच्या आधारे 
हे भेद स्पष्ट करता येतात. अ) प्रत्येक नोकरामागे 
असलेले स्थिर भांडवल; आणि ब) सर्वे नोकरां- 
मध्ये असलेले मजुरी-कामगारांचे प्रमाण. नोंदलेल्या 
कारखान्यांचा विभाग हा भांडवली विकासाच्या 
दृष्टीने सर्वांत पुढे आहे. ह्याच्यात मजुरीकामगार हे 
एकूण कर्मचाऱ्यांच्या ८० टक्‍के आहेत आणि दर 
कमचार्‍यामागे स्थिर भांडवल रु. १२,१०० एवढे 
आहे. न नोंदलेल्या शहरी विभागात मजुरी-कामगार 
एकूण कममेचार्‍यांच्या २० टक्क्याहून थोडेसेच अधिक 
आहेत आणि दर कमंचाऱ्यामागे असलेले भांडबल 
र. १४४९ एवढे आहे. न तोंदलेला ग्रामीण विभाग 
जवळजवळ भांडवल्शाहीपूर्वे अवस्थेत आहे, मजुरी- 
कामगार एकूण कर्मचार्‍यांच्या केवळ ७-५ टक्के 
एवढे आहेत आणि दर कर्मचार्‍्यामागे फक्त द. ६०१ 
एवढे भांडवल आहे. 


दळ 
स्य उउ४ऊएऊ 


-करगघर चिच्या! 
निक 


"“चव्तहू' 
। 


मराठीचा विकास: मह गाउ 


५८ 


आता ह्या तीन विभागांत कामगारांना मिळ- 
णाऱ्या सरासरी वाषिक मजुरीची तुलना कख्या. 
नोंदलेल्या कारखान्यांच्या विभागात मिळणार्‍या रु. 
३८३१ पासून तो न नोंदलेल्या शहरी विभागात 
मिळणाऱया रु. १५५ १ पर्यंत, तो न नोंदलेल्या ग्रामीण 
विभागात मिळणार्‍या रु. ८२२ पर्यंत एवढे भेद येथे 
आहेत. म्हणजे न नोंदळेल्या शहरी विभागात मिळ- 
णारी मजुरी न नोंदलेल्या ग्रामीण विभागात मिळ- 
णाऱ्या मजुरीच्या जवळजवळ दुप्पट असते आणि 
नोंदळेल्या विभागातील मजुरी न नोंदलेल्या शहरी 
विभागातील मजुरीच्या जवळजवळ अडीचपट असते. 
तेव्हा ज्या विभागात भांडवळी विकास अधिक 
झालेला असतो त्या विभागात कामगारांना अधिक 
मजुरी मिळते हे स्पष्ट आहे. पण ह्याचा उलगडा 
करणे आवश्यक आहे. 


आता अनेकांना एका गोष्टीकडे तावडतोब लक्ष 
वेधावेसे वाटेल. ती गोष्ट अक्षी की ज्या विभागात 
भांडवली विकास अधिक झालेला आहे त्याच्यात 
प्रत्यक कमचाऱ्यामागे मूल्यात घालण्यात येणारी 
भरही तुलनेने अधिक आहे. ही गोष्ट अगदी खरी 
आहे. किबहुना प्रत्येक मजुरी-कामगाराला मिळ- 
णारी मजुरी आणि प्रत्येक कर्मचार्‍्यामागे मूल्यात 
घालण्यात येणारी भर यांची तुलना केली तर असेच 
आढळून येते की एखाद्या विभागात भांडवली विकास 
जितका जास्त झालेला असतो तितके त्याच्यात 
मजुरी-कामगाराला मिळणाऱ्या मजुरीचे, दर 
कमंचाऱ्याकडून मूल्यात घातल्या जाणाऱ्या भरीशी 
असलेले प्रमाण कमी असते. नोंदलेल्या विभागात 
दरडोई मजुरी दर कमंचाऱ्याने मूल्यात घातलेल्या 
भरीच्या फक्त ३३,६ टक्‍के असते, तरती न नोंद- 
लेल्या शहरी विमागात ६६ टक्‍के असते आणि न 
नोंदलेल्या ग्रामीण विभागात ८८.२ टक्के एवढी 
असते, ह्या तीन विभागात भांडवली विकास पायरी- 
पायरीने अधिक झालेला आहे आणि शोषणाच्या 
माक्‍संप्रणीत संकल्पनेच्या दृष्टीने पाहता भांडवली 
विकासाच्या अधिक उच्च अवस्थेत मजुरी-कामगा- 
राचे शोषणही अधिक होत असे, हे स्वच्छपणे दिसुन 
येते. तरीसुद्धा भांडवली विकासाबरोबर मजरी' 
कामगाराला अधिक मजुरी मिळत जाते हौ 


नवभारंते 


नोव्हेंबर १९७८ 


वस्तुस्थिती आहे आणि तिचा उलगडा अजून 
व्हायचा आहे. 
आता असा युक्तिवाद करण्यात येईल की दर 
कर्मचाऱ्यांमागे मूल्यात जी भर पडते तिच्यावरून 
त्या त्या विभागात श्रमाची उत्पादकता किती आहे 
हे दिसुन येते. अधिक भांडवली विकास झालेल्या 
विभागात ही उत्पादकता अधिक असते आणि ह्या 
योगे त्या विभागात जी अधिक मजुरी मिळते तिचा 
उलगडा होतो. पण हा युक्तिवाद मार्क्सवादी 
नाही, तो मार्क्सवादाला अगदी सोडून आहे हे स्पष्ट 
आहे. ज्याच्यात भांडवली विकास अधिक झालेला 
असतो अक्या विभागात मिळणाऱ्या अधिक मजुरीचे 
समर्थन माकसंवादी विश्ळेषणाला अनुसरून करायचे 
असेल, तर त्या विभागात जे श्रमिक काम करतात 
त्यांचा ' उत्पादन खर्च ' कमी विकसित विभागात 
काम करणाऱ्या श्रमिकांच्या ' उत्पादन खर्चा पेक्षा 
अधिक असतो असे दाखवून द्यावे लागेल. पण हा 
उत्पादन खर्चे अधिक असतो हे भास मान्य 
करीत नाही. माक्‍संच्या म्हणण्याप्रमाणे भांडवल्लाही 
विकासामुळे कामगार हा यंत्राचे केवळ एक' उपांग 
वनतो आणि त्याच्या निमितीचा खर्च त्याची केवळ 
जीवधारणा होण्यासाठी जी साधनसामग्री आवश्यक 
असते तिच्या उत्पादन खर्चाएवढा काय तो असतो. 
माकसंचे हे म्हणणे चूक आहे, आधुनिक औद्योगिक 
कामगाराला अनेक विशेष कौशल्ये कमवावी 
“गतात आणि ही कौशल्ये प्रामुख्याने प्रत्यक्ष 
उत्पादनाच्या जागी अनेक वर्षांचे ट्रेनिग घेऊनच 
कमावता येतात असा युक्तिवाद मी केला आहे. का्म- 
गारांना कामावर ठेवणारे मालक ही गोष्ट ओळखतात 
आणि एखादा अनुभवी कामगार गमवून, नवीन 
मंगाराला सुरवातीपासुनचे शिक्षण देण्यापेक्षा त्या 
वा क रणा अधिक वेतन द्यायची नोन 
किड 1 आता दोन प्रश्‍न उपस्थित होतात. 
होते 1 की हे बरेचसे ट्रेनिंग सार्वजनिक खर्चाने 
पणी न क वि कामगाराची भरपाई हाल 
कामगाराने नी. कक क म मया 
च्या खाजगीं खर्चाने घेतलेले आहे. 
मग त्या , कामगाराने स्वतःमध्ये हे जे * भांडवल 
् त्याच्याता आणि उत्पादन- 
साधनांच्या मालकोच्या स्वरूपातील खाजगी माल- 


वरखगघरचिघछजसञ, 


वचन रतन 


कड: 3 ८-- आ 
जज दर्धन” 
षसह४ळ्ठतत 

| 


भारतीय समाजातील वगेकल्हाचे स्वरूप 


मत्तेत मूलतः फरक काय आहे? उत्पादनसाधनांच्या 
मालकीवहृ्ध पारितोषिक मिळणे जर समर्थनीय 
नसेल तर कामगारामध्ये शिक्षण आणि ट्रेनिगची जी 
गुंतवणूक करण्यात आलेली असते तिला लाभणाऱया 
पारितोषिकाचे समर्थन आपण कसे करणार ? 


आता आपण एका अधिकच कठीण प्रश्‍नांशी 
येऊन ठेपतो. हा प्रश्‍न आपल्या विषयाच्या अगदी 
गाभ्याश्षी जाऊन भिडलेला आहे. अधिक विकसित 
विभागातील कामगार अधिक ट्रेन्ड असतात ह्याचा 
निदेश आपण वर केलाच आहे. पण शिवाय ह्या 
विभागात दर कामगारामागे अधिक स्थिर भांडवल 
गुंतविलेळे असते आणि ते पाठीशी घेऊन ते काम 
करीत असतात. ही अनुकूलता त्यांना असते. ह्या 
विभागात श्रमाची उत्पादकता जी अधिक असते-दर 
 कामकर्‍्यामागे मूल्यात तुलनेने जी अधिक भर 
पडत असते तिच्यात ती प्रतिबिबित झालेली असते- 
ती ह्या विभागात श्रमाची अधिक स्थिर भांडवलाशी, 
अधिक यंत्रसामग्री आणि उपकरणे यांच्याशी, सांगड 
घातली जात असल्याने बहवंशी निर्माण होत असते. 
भांडवलशाहीच्या विकासाचे जे मार्क्सवादी विश्‍लेषण 
आहे त्याचा केंद्रविदू असा की बुर्ज्वाझी भांडवलाचा 
संग्रहू करीत जातो, त्याची श्रमाशी सांगड घालतो 
आणि श्रमाची उत्पादकता वाढवीत नेतो पण मजुरी- 
कामगाराला केवळ त्याच्या उपजीविकेपुरतेच देतो 
आणि अतिरिक्त मूल्य शोषून घेऊन त्याची भांड- 
वलाच्या संग्रहात भर टाकतो. ह्याच्यात शोषण 
असते कारण जे सबंध मूल्य निर्माण झालेले असते 
ती श्रमाची निर्मिती असते; पण कामगाराला 
फक्त उपजीविकेपुरते मिळते आणि अधिक उरते ते 


बुर्ज्याझी उचलतो. 


बुर्ज्वाझीचा युक्तिवाद असा आहे की कामगार 
स्वतःच्या उपजीविकेला जेवढे पुरेल त्याच्याहून अधिक 
जे उत्पादन करतो ते त्याची स्थिर भांडवलाशी 
सांगड घालण्यात आलेली असते म्हणून करतो आणि 
म्हणून अतिरिक्‍त मूल्यावर उत्पादनसाधनांच्या माल- 
कांची, म्हणजे बुर्ज्वाशीची, रास्त मालकी असते. 
आणि म्हणून बुर्ज्वाझी अतिरिक्‍त मूल्य जेंव्हा कब- 
जात घेतो तेव्हा तो कामगारांचे शोषण करीत 


नसतो. आता अधिक चांगल्या उत्पादनसाधनांच्या 


५९ 


स्वरूपातील वाढीव स्थिर भांडवलामुळे श्रमाची 
उत्पादकता वाढतें ही गोष्ट माक्‍सं अमान्य करीत 
नाही. पण उत्पादनसाधनांचा घडत आणि वाढत 
आलेला जो संग्रह असतो त्याच्यावर कुणाची खाजगी 
मालकी असते असे मानण्याला तो आव्हान देतो. 
कारण ह्या संग्रहाचा उगमही कामगारांच्या श्रमाच्या 
निर्मितीतील जो भाग बुर्ज्वाझींनी अन्याय्यपणे हस्त- 
गत केला होता त्याच्यात आहे. तेव्हा आज जे अति- 
रिक्‍त मूल्य निर्माण होत आहे ते उत्फादनसाधनांच्या 
घडलेल्या संग्रहामुळे निर्माण होत आहे हे म्हणणे 
योग्य असले, तरी अंतिम दृष्टीने पाहता ते कामगा- 
रांच्याच मालकीचे आहे. निर्मांण करण्यात आलेले 
सवे मूल्य ह्या अर्थाने श्रमाची निमिती असते. 
माक्‍संच्प़ा ह्या सिद्धांताचा अनेकदा चक अर्थ 
लावण्यात येतो. आज चाललेल्या एखाद्या 'उद्योग- 
धंद्यात जे मूल्य निर्माण होत असेल ते संबंध मूल्य 
म्हणजे आजच्या धंद्यात काम करीत असलेल्या 
कामगारांची निमिती असते आणि म्हणून ते रास्त- 
पणे त्यांच्या मालकीचे असते असा अथे अनेकदा 
लावण्यात येतो, हे चूक आहे. कारण ह्यांच्यात असे 
अभिप्रेत आहे की त्या उद्योगधंद्यात आज वापरण्यात 
येणारी उत्पादनसाधने ही त्याच्यात आज काम 
करणार्‍या कामगारांची निमिती आहे आणि म्हणून 
ती त्यांची मालमत्ता आहे. उत्पादनसाधनांवरील 
बुर्ज्वाक्ञीची खाजगी मालकी मान्य करणे जितके 
मार्क्सेंवादाला सोडून आहे तितकेच हे म्हणणेही आहे; 
मार्क्ेवादी सिद्धांतःला अनुसरणारी योग्य भमिका 
अक्षी की कामगारांच्या केवळ उपजीविकेसाठी आव- 
इयक असेल त्याहून जे अधिक मूल्य निर्मांण करण्यात 
येते ते सर्वे मूल्य ही उत्पादनसाधनात मूत झालेल्या 
भूतकालीन श्रमाची निमिती असते आणि म्हणून ती 
कामगारांच्या सबंध समुदायाच्या मालकीची असते. 
ह्यामुळे भांडवलाचा संग्रह करण्याकडे तिचा विनि- 
योग करावा की उपजीविकेहून अधिक उपभोगासाठी 
करावा ही सामाजिक निर्णयाची बाब आहे. ती वेग- 
वेगळ्या उद्योगधंद्यात गुंतलेल्या बुर्ज्वाझीने आणि 
कामगारांनी एकमेकांशी सौदा करून ठरवायची 
गोष्ट वव्हे. हे जर मान्य असेल तर अथेव्यवस्थेच्या 
वेगवेगळ्या विभागात जे मजुरीतील मोठाळे फरक 
आढळून येतात त्यांचे समर्थेन करणे कठीण ठरेल, 


६०७ 


माझे म्हणणे असे आहे की अथंव्यवस्थेच्या वेग- 
वेगळ्या विभागांत प्रचलित असलेल्या मज्रीत जे 
मोठाले फरक आढळून येतात त्याचे कारण असे आहे: 
आज प्रत्येक उद्योगधंद्यात जे अतिरिक्‍त मूल्य निर्माण 
होते ते कुणी किती पदरात घ्यायचे हे त्या त्या 
उद्योगधंद्याचे सार्वजनिक किंवा खाजगी व्यवस्थापक 
आणि कामगार हे एकमेकांशी सौदा करून ठरवायला 
मोकळे आहेत. जेव्हा असा सोदा होतो तेव्हा 
अधिक भांडवली विकास झालेल्या उद्योगधंद्यातील 
कामगार अधिक मजुरी प्राप्त करून घेऊ हकतात. 
ह्याची अनेक कारणे आहेत. एक असे की ह्य़ा 
उद्योगधंद्यांत दर कामकऱ्यामागे अधिक स्थिर 
भांडवल गुंतविण्यात आलेले असते आणि म्हणून 
प्रत्येक कामकर्‍्यामागे अधिक अतिरिक्‍त मूल्य पैदा 
होते. आता उत्पादनसाधनात मूर्त झालेल्या पूर्वे- 
कालीन श्रमामुळे जरी हे अतिरिक्‍त मूल्य उत्पन्न 
होत असले तरी बृर्ज्ाश्ी आणि त्या उद्योगधंद्यातील 
सध्याचे कामगार यांच्यामध्ये वाटून देण्यासाठी 
उपलब्ध असलेले मूल्य असेच त्याच्याकडे पाहण्यात 
येते. दुसरे कारण असे की ह्या विभागातील काम- 
गार अधिक संघटित असतात आणि म्हणून त्यांची 
सौदा करण्याची ताकद अधिक असते. आणि त्यांनी 
प्राप्त करून घेतलेल्या प्रत्येक वाढीबरोबर ही ताकद 
वाढत जाते. आणि तिसरे असे की खाजगी क्षेत्रातील 
बुर्ज्जाझी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकार 
ह्यांच्याकडे मक्तेदारी बळ अधिक असते आणि 
म्हणून वाढलेल्या खर्चाचा एक भाग तरी ते अर्थ- 
व्यवस्थेच्या कमी विकसित विभागांकडे संक्रांत करू 
शकतात. हे माझ्या विद्लेषणातील मध्यवर्ती विधान 
आहे. माझ्या दृष्टीने हे कमी संघटित विभागाचे 
अधिक संघटित विभागाकडून होणारे शोषण आहे 
आणि ह्या प्रकियेत भांडवलदार आणि कामगार 
एक होतात. 

एक मुह्या ह्या संदर्भांत कित्येकदा करण्यात येतो. 
आपल्या मजुरीचे मान आणि रहाणीमान सुधारण्पा- 
साठी हे सर्वे लढे करूनही संघटित कामगारवर्गाला 
आपल्या खऱया वेतनाचे (17081 ए०९०४ ) जेमतेम 
संरक्षण करण्यात काय ते यश आले आहे आणि 
कित्येक विभागांमध्ये, उदा. सार्वजनिक शासनाच्या 
विभागामध्ये, खऱ्या वेतनाचे प्रमाण कमी झाले 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९७८ 


आहे. हा मुद्दा झिडकारून त्याची वासलात मी 
लावणार नाही. पण जरी तो प्रस्थापित झाला तरी 
कमी संघटित विभागाचे अधिक संघटित विभागा- 
कडून शोषण होत आहे ह्या माझ्या म्हणण्याचे 
खंडन त्याच्यामुळे कसे होते हे मला कळत नाही. 
वेगवेगळ्या विभागात प्रचलित असलेल्या मजुरीत जे 
भेद आढळतात तो ह्या शोषणाचा पुरावा आहे 
असा माझा युक्तिवाद आहे. जोपर्यंत हे भेद टिकून 
आहेत तोपर्यंत हे शोषणही चालूच असते असा 
त्याचा अर्थ आहे. हे जर मान्य झाले तर गेल्या 
दशक दोन दशकांत शोषण क्रमश: वाढत गेले आहे 
काय ह्या मुद्याची चर्चा आपल्याला स्वतंत्रपणे 
करता येईल. 

ह्यासाठी पुरावा म्हणून आपल्याला एक गोष्ट 
माहीत करून घ्यावी लागेल. संघटित क्षेत्रातील 
खरी मजुरी वाढली आहे का ? किंवा संघटित 
आणि असंघटित विभागांतील मजुरीमधील फरक 
रुंदावळे आहेत का ह्या स्वरूपात हा प्रश्‍न विचारणे 
अधिक योग्य ठरेल. हे तपासुन पहायचे तर वेग- 
वेगळ्या विभागात, विशिष्ट धंद्यांत प्रचलित अस- 
केली वेतनमाने वेगवेगळी घेऊन त्यांचे विश्‍लेषण 
करावे लागेल, हे आपण तपासुन पाहिले तर, माझा 
असा तक आहे, की आपल्याला असे आढळून येईल : 
ज्या उद्योगात भांडवली विकास अधिक वेगाने पुढे 
गला आहे तेथे ह्या विकासावरोबरच कामगारांचे 
खरे वेतनही सुधारले आहे. म्हृणजे ज्या उद्योगांत 
अधिक भरघोस प्रमाणात झालेल्या भांडवली गुंत- 
वणीमुळे आणि सुधारलेले संघटन आणि ठ्यरवस्थापन 
याच्यामुळे श्रमाची उत्पादकता वाढली आहे तेथे 
ह्या वाढलेल्या उत्पादकतेत कामगारांनाही हिस्सा 
मिळून त्यांचा लाभ झाला आहे. पण मला एकंदरीत 
जे काय दिसते आहे त्याच्यावर आधारलेला हा 
केवळ एक तक आहे. त्याचे काळजीपुवेक विरलेषण 
न्य आवड्यकता आहे आणि ते करण्यासारखे 
आहे. 


समजा असे आढळून आले की वेगवेगळया 
विभागांतील मजृ 


रीच्या मानांमधील फरक वाढलेले 
नाहीत. मग ह्यापासुन काय निष्पन्न होईल ? ह्याचा 
अथ असा होईल का को विकासापासुन झालेल्या 
लाभात संघटित आणि असंघटित ह्या दोन्ही विभा- 


भारतीय समाजातील वर्गकलहाचे स्वरूप 


गांना समान हिस्सा, निदान प्रमाणशीर हिस्सा, 
मिळाला आहे ? असे म्हणणे अत्यंत कठीण आहे 
आणि माझ्या टीकाकारांना तसे म्हणायचेही नाही, 
त्यांचे म्हणणे मला दिसते आहे ते असे की विकासा- 
पासुन झालेला सवे लाभ बुर्ज्वाझीने बळकावला 
आहे आणि परिणामी असंघटित विभाग, तसेच 
संघटित विभागातील मजुरी मिळविणारे आणि 
पगारदार पुर्वी होते तेथेच राहिलेले आहेत. आता 
ह्याविषयी मी जे वर म्हटके आहे आणि पुढे म्हण- 
णार आहे त्याव्याश्ी हे म्हणणे जितपत सुसंगत 
असेल तितपत मी ते मान्य करतो. आणि समजा 
वुर्ज्वांझीने ह्या म्हणण्याचा काही प्रतिवाद केला 
नाही तर ते काय म्हणतील ? ते असेच म्हणतील 
की जे अतिरिक्‍त मूल्य ते ग्रहण करतात त्याचा एक 
अगदी लहान भाग त्यांच्या ख्यालीखुशालीसाठी खर्च 
होतो. त्याचा बराच मोठा भाग भांडवलाचा संग्रह 
करण्यात कामी येतो. आणि त्यामुळे संघटित क्षेत्रा- 
तील मजुरी आणि पगार देणाऱ्या नोकऱ्यांचा विस्तार 
होतो. हे मान्य होण्यासारखे आहे. पण मग ह्याचा अर्थ 
काय होतो ? त्याचा अर्थ एवढाच होतो की अतिरिक्‍त 
मूल्य जर संघटित आणि असंघटित विभागांतील 
वेतनमानांमधील फरक वाढविण्यासाठी वापरण्यात 
येत नसेल तर ते संघटित विभागाचा विस्तार 
करण्यासाठी वापरण्यात येते. संघटित विभागातील 
मजुरी आणि पगार मिळविणारे कर्मचारी असंघटित 
विभागातील कर्मचार्‍यांपेक्षा खूपच अधिक वेतन 
कमावतात व अश्या रीतीने असंघटित विभागाचे 
शोषण करण्यासाठी बुर्ज्वाझी आणि सरकार यांच्याशी 
एक होतात. तेव्हा जरी संघटित आणि असंघटित 
विभागातील वेतनमानामधील फरक वाढत गेले 
नाहीत तरी संघटित गटाकडून असंघटित विभागाचे 
शोषण होण्याची प्रक्रिया क्रमशः वाढत जाते, 

आता असे म्हणण्यात येईल की औद्योगिक 
उत्पादन ज्या प्रमाणात वाढले आहे त्या प्रमाणात 
उद्योगधंद्यातील नोकर्‍या वाढलेल्या नाहीत. ही गोष्ट 
खरी आहे. पण तिचा येथे काही संबंध नाही. 
भसंघटित विभागात प्रचलित असलेल्या मजुरीपेक्षा 
खपच अधिक वेतन देणाऱ्या उद्योगधंद्यातील नोकऱ्या 
जर थोड्या किवा फार वाढत असतील-किती 
प्रमाणात वाढतात हा प्रश्‍न नाही- तर मी वर वर्णन 


६१ 
केलेली प्रक्रिया सुरूच आहे असे म्हटले पाहिजे. 
उत्पादनाच्या विस्ताराच्या प्रमाणात नोकऱ्यांत वाढ 
होत नाही ह्याचा अथे एवढाच कौ भांडवली 
विकासाची प्रक्रिया पुढे झेपावत आहे आणि अधिक' 
भरघोस भांडवली गुंतवणूक आणि अधिक सुधारलेले 
संघटन आणि व्यवस्थापन ह्यांच्या योगे शोषणाची 
प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी आवइग्रक असलेली बैठक 
अधिक मजबूत होत आहे. पण माझे म्हणणे आहे 
ते असे. औद्योगिक कामगार आपल्या वर्गाची खरी 
मजुरी वाढवून किवा आपल्या वर्गाच्या संख्येचा 
विस्तार करून अतिरिक्त मूल्याचा सवे प्रत्यक्ष 
आणि अप्रत्यक्ष लाभ आपल्या वर्गाला व्हावा ह्यासाठी 
बुर्ज्वाश्षी किवा सरकार यांच्याशी संगनमत करतात 
म्हणजे असंघटित वर्गाचे शोषण करण्यासाठी संगनमत 
करतात. 

औद्योगिक नोकऱ्यांच्या किवा ज्यांना मार्क्स 
सामान्यपणे उत्पादक नोकर्‍या म्हणत असे त्यांचा जो 
विस्तार झाला आहे त्यापेक्षा अधिक चितेची बाब 
म्हणजे सामान्य प्रशासन किवा कल्याणकारी सेवाक्षेत्र 
यांतील नोकऱ्या, ज्यांना मासे अनुत्पादक नोकऱ्या 
म्हणत असे अद्या नोकऱ्यांत झालेली वाढ. अतिरिक्‍त 
मूल्याचा बराचसा भाग आधुनिक राज्य ग्रहूण करते 
आणि तो शासन आणि कल्याणकारी सेवाक्षेत्रे 
चालविण्यासाठी उपयोगात आणते. ह्याला भारत 
अपवाद नाहीं, किंबहुना भारतात संघटित क्षेत्रांमध्ये 
उत्पादक नोकर्‍्यांचा जो विस्तार झाला आहे त्यापेक्षा 
अक्या अनुत्पादक नोकऱर्‍्यांचा विस्तार अधिक जलद 
गतीने झाला आहे. ह्या विभागातील मजुरी आणि 
पगार संघटित उत्पादक क्षेत्रातील मजुरी आणि पगार 
यांच्या एवढेच आहेत, अधिकच असतील. तेव्हा ह्या 
कामकऱ्यांचा सुद्धा असंघटित विभागाच्या चाललेल्या 
शोषणात हात आहे हे स्पष्ट आहे. शिवाय स्व- 
साधारण शासनसुद्धा संघटित विभागाच्या हिताला 
अनुकूल ठरेल अशा रीतीने व्यवहार करते आणि 
राज्याकडून ज्या कल्याणकारी सेवा उपलब्ध कर- 
ण्यात येतात त्यांचा उपयोगही हाच विभाग अधिक 
प्रमाणात करून घेतो. तेव्हा राज्याचे सर्वसामान्य 
शासन आणि त्याने चालविलेल्या कल्याणकारी सेवा 
यांच्यामुळेही संघटित गटाकडून असंघटित विभा- 
गाच्या होणार्‍या शोषणाला बळकटीच येते, 


८-2. मड ! 2. 
्यिवी 
ट ग्य्‌द्धा 


ळत 


६२९ नवभारत 


ह्या शोषणापासून निसटून जाण्यासाठी असंघटित 
विभाग काय करतो? संघटित विभाग नष्ट करण्याचा 
प्रयत्न तो करीत नाही. असंघटित असल्यामुळे हे 
बळ त्यांच्यात नसते. किंबहुना असंघटित असल्यामुळे 
एक वर्ग म्हणूनही तो काही प्रतिक्रिया करीत नाही. 
त्याऐवजी त्याचे वैयक्तिक सभासद भापला वर्ग 
सोडून देऊन दुसर्‍या वर्गात सामील होण्याचा निक- 
राने प्रयत्न करतात. मी असे म्हटले आहे को त्यांचे 
उद्दिष्ट काय असते तर ते हे की त्यांना महिन्याच्या 
पृहिल्या तारखेला हमखास उत्पन्न देणारी नोकरी 
पाहिजे असते; पाऊस पडो, न पडो: त्यांनी उत्पादन 


नोव्हेंबर १९७८ 


ले असो, नसो; त्यांनी उत्पादन केलेले खपो, न 
खपो, त्यांना हमखास उत्पन्न देणारी नोकरी त्यांना 
पाहिजे असते. माक्‍संने जो उत्पादक नोकरी आणि 
अनुत्पादक नोकरी यांच्यांत भेद केला आहे तो मी 
केला पाहिजे होता. हा भेद केला तर ' त्यांनी 
उत्पादन केलेले खपो, न खपो हे म्हणणे उत्पादक 
नोकरी करणाऱ्या विषयीचे आहे; ' त्यांनी उत्पादन 
केले असो, नसो * हे अनुत्पादक नोकरी करणार्‍्या- 
विषयीचे आहे; आणि “ पाऊस पडो, न पडो, दर 
महिन्याच्या पहिल्या तारखेला हमखास उत्पन्न 
देणारी नोकरी * हे दोघांविषयीचे आहे. 


कोंयका' सिमेंट कस्तुकिर्मिती सहकारी 
संस्था' ठिमिंटेड, कराड 


६२ शिवाजीनगर, हौसिंग सोसायटी, कराड (जि. सातारा ) 
% आमची उत्पादने & 
(१) ४” व्यासापासुन ४८” व्यासापर्यंतचे प्रेशर नॉनप्रेशर पाइप्स. 
(२) सेप्टिक टॅक्स व वॉटर टॅक्स. 
(३) व्ही टाईप गटर्स, हाफ राउंडस्‌ व कंपौंड पोल्स. 
(४) काँक्रीटचे टॉलोब्लॉक्स, दरवाजा फ्रेम, खिडकी फ्रेम छावण्या, 
(५) मजबूत, टिकाऊ, गुणवत्तेत सरस माळ माफक दरात मिळेल. 
' (६) लिफ्ट इरिगेशन स्किम्स सव्हे करून पूर्ण करून देण्याची खास सोय. 
(७) पूर्वेरचित घरांचे सुटे भाग, तसेच स्वस्तात घरे बांधून देण्याची सोय. 
-:: पत्रव्यवहाराचा पत्ता :- 
६२ शिवाजीनगर, कराड ( जि. सातारा ) फोन नं. ५२०, ७५४ 


शा. ग. कोटणी शी 
निरी क र रा. श्री. कोरणीस 
म मम्ञममम्म्मा-- ेबरमनत 


तुळया व इतर सामान. 


डि गण 
"कखगघनचि्न शज? 
पडटजा १: 


| 
| 
| 


ची 


डया ववि वडवली 2-1 का 


ग्रथ-परीक्षण 


साहित्यवेध £ लेखक: डॉ. निर्मलकुमार फडकुले, प्रकाशक : श्री. स. कृ. पाध्ये, व्हीनस 
र 
प्रकाशन, ३८१ क, शनिवार पेठ, पुणे- ३०. पहिली आवृत्ती : १९७८, पृष्ठे १२७ : मूल्य रुपये दहा 


_________________------पॅलॅलॉशसिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशशिश 


' लोकहितवादी : काल आणि कतृंत्व' या प्रबंधाचे 
लेखक, डॉ. निर्मलकुमार फडकुले यांची ' संतकवी 
तुकाराम : एक चिंतन व साहित्यवेध' ही दोन 
पुस्तके यावर्षी प्रसिद्ध झाली आहेत. एक शैलीदार 
वक्‍ते आणि लेखक म्हणून डॉ. फडकुले यांनी लौकिक 
संपादन केला आहे. “ साहित्यवेध " या त्यांच्या नव्या 
छेखसंग्रहात त्याचा उत्तम प्रत्यय येतो, या पुस्तकात 
विविध विषयांवरील एकूण बारा लेखांचा समावेश 
करण्यात आला आहे. त्यातील पहिले पाच लख 
प्राचीन मराठी संतसाहित्याचा परामश॑ घेणारे असून 
उर्वरित लेखांत आधुनिक मराठी साहित्यातील न वीन 
समस्यांची तात्त्विक चर्चा करण्यात आली आहे. 
* अधूंनी भिजलेली चोखामेळ्याची कविता ' आणि 
£ दलित साहित्य : नवनिमितीची रग * हे दोन ल्न्ख 
एकाच विषयाची बदलती रूपे स्पष्ट करतात. 
दलितांचे जीवन ही त्यांच्या दृष्टीने एका अंधाराची 
कहाणी आहे. त्यांचा सामाजिकच काय परंतु 
आध्यात्मिक आक्रोशही दुलेक्षिला गेला ही खंत 
त्यांना आहे. चोखामेळघाच्या कवितेचे मूल्यमापन 
करताना सर्व संतांनी वर्णाश्रमधर्माचा आणि जाति- 
उप्वस्थेचा पुरस्कार केला आहे, असे ते सांगतात, 
तथापि *संतसाहित्याची भूमिका ' मांडताना 'जुन्याचे 
विसर्जन आणि नव्याची निमिती या उद्दिष्टांनी 
संतांनी कविता लिहिली, असेही सांगतात, या- 
सारख्या विधानांनी त्यांच्या पूर्वीचप्ना भूमिकेस छेद 
जातो, असे वाटते. संतांचे मानवताप्रेम, त्यांचे सामा- 
जिक भान आणि कर्मयोगावरील त्यांचा भर्‌ यांचे 
साधार विश्लेषण डॉ. फडकुले यांनी केले आहे. 

ज्ञानेदवरांचा दृष्टिकोण आणि त्यांची वृत्ती ही 
एका कलावंताची आहे, या सुतातुन ज्ञानदेवांच्या 
चिरतरुण कवित्वाचा विचार त्यांनी केला आहे, 
त्यांच्या जीवनदृष्टीला उत्कट आणि भव्य अधिष्ठान 


अनुक्रमणिका 


असल्यामुळे त्यांची प्रतिभा मानवतावादी उदार 
विचारभावनेचा आविष्कार करू शकली. त्यात 
त्यांच्या समृद्ध आणि परिणत जीवनदृष्टीचा प्रत्यय 
येतो. “सृष्टीतील सुक्ष्मातिसूक्ष्म सौंदर्यछटांचे उत्कट 
रसपान करू शकणाऱ्या एका कलासक्त, रससिद्ध 
तत्त्ववेत्याने आपल्या वाणीचे आणि व्यक्तिमत्त्वाचे 
सर्वे विलोभनीय विशेष या साहित्यकृतीत मक्‍त 
हस्ताने उधळलेले जाणवते.' अश्या शब्दात ज्ञान- 
देवांच्या चिरतरुण कवित्वावरील आपली मामिक' 
प्रतिक्रिया ते व्यक्त करतात. ज्ञानदेव आणि नामदेव 
ही एकाच व्यक्‍्तित्वाची दोन अंगे आहेत. त्यांच्या 
कार्याचे मूल्यमापन करताना जातीय वरिष्ठ-कनिष्ठ 
भावाकडे, ज्ञानदेव-नामदेवांनी दूरगामी विचार करून 
सामाजिक दृष्टीने पाहिले होते; आणि ' म्हणौनि 
कुळजातिवर्ण । हे आघवेचि गा अकारण ' हा ज्ञाने- 
इवरांचा समतावादी विचार संत नामदेवांनी परा- 
काष्ठेच्या प्रयत्नांनी समाजात रुजविला, ही महत्त्वाची 
भूमिका डॉ. फडकुले यांनी मांडली आहे. या उभय- 
तांच्या परस्परपूरक कार्याचे त्यांनी केलेले विदलेषण 
अनाग्रही आणि म्हणूनच परिणामकारक बनले आहे. 
तुकारामांची कविता ही त्याच्या जीवनसंघर्षांची 
प्रतिक्रिया आहे. त्यामुळे ज्ञानदेव नामदेवांहून त्यांच्या 
कवितेचा आविष्कार अधिक प्रखर आणि प्रभावी 
झाला आहे. वास्तवाचा विदारक अनुभव घेतलेल्या 
तुकारामांची कविता स्वाभाविकपणेच स्वप्नाळ 
राहिलेली नाही, वैफल्य आणि पराभूतपणा यांपेक्षा 
संघर्षांला तितक्‍याच तिर्भयपणे तोंड देणाऱ्या 
निधड्यावृत्तीच्या संतकवीचे दर्शन तुकारामांच्या 
कवितेत घडते, संत तुकारामांवर डॉ. फडकुले यांनी 
स्वतंत्र ग्रंथच लिहिला आहे. तथापि या एका लेखातही 
तुकारामांच्या कवितेची प्रमुख वैशिष्ट्ये डोळसपणे 
त्यांनी टिपली असल्याचे निदशंनास येते. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


६४ 


अंधार हाच ज्यांच्या जीवनाचा स्यायीभाव 
बनला, त्या दलितांच्या साहित्यातील अस्वस्थता 
आणि वेदनांची दखल डॉ. फडकुले यांनी स हानुभूतीने 
घेतली आहे. त्यांच्या व्यथा-वेदनांचे यथार्थ मूल्यमापन 
व्हावयाचे असेल, तर वाडूमयीन मूल्यांकनाचे 
निकषही बदलावे लागतील, असे त्यांचे मत आहे. 
तथापि आजचे दलित साहित्य हे मुख्यत: प्रतिक्रिया- 
त्मक असुन साहित्याच्या व्यापक पारद्वभूमीवर दलित 
साहित्य या शब्दप्रयोगाला फारसा अर्थ नाही, हेही 
त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. साहित्यात अश्या 
तर्‍हेचा एकांगीपणा न येण्यासाठी साहित्यिकांना 
सर्वांगीण सामाजिक भान असण्याची गरज त्यांनी 
प्रतिपादिली आहे. मध्यमवर्गीय साहित्य विशिष्ट 
सामाजिक कोशातच रमते, त्याची दुसरी आवृत्ती 
म्हणजे दलित साहित्य असे होऊ नये. कामक्षुधेला 
मानवी जीवनात जितके स्थान आहे, तितकेच 
किंबहुना अधिक महत्त्व अन्नक्षुधेलाही आहे, याचे 
भान साहित्यिकांनी ठेवले तर त्यांचे साहित्य 
जीवनाचा सम्यक्‌ विचार करू झाकेल. त्यासाठी 
साहित्यिकाच्या अनुभवाच्या व सहानुभूतीच्या कक्षा 
रुंदावल्या पाहिजेत. आजच्या व्यापक व गतिमान 
जीवनात सवच अनुभवांची प्रतीती अशक्य असली तरी 
समाजविषयक भाव व सहानुभूतीमुळे साहित्याला 
व्यापक अधिष्ठान प्राप्त होऊ शकते. समकालीन 
साहित्यातील विचारप्रवाहांचा साधार मागोवा घेत 
असताना डॉ. फडकुले यांचे चिकित्सक मन शाइवत 
साहित्यमूल्यांचाही विचार करीत असते, हे या 
संग्रहातील सर्वच लेखांतून प्रकर्षाने जाणवते. 

“ ललित साहित्यातील योगायोग, * * साहित्य $ 
मागणी आणि पुरवठा, ' ' चारित्र्य आणि साहित्य. ' 
“ साहित्यांतील इळीळ आणि अइलीऱ या लेखांचे 
स्वरूप त्यांतील शेली व व्यक्तिगत अनुभवांचा स्पशं 
यांमुळे काहीसे लघुनिबंध सदृश झाळे आहे. ललित 
साहित्यातील तर्कांधिष्ठिततेचा निकष त्यांना अमान्य 
असुन मानवी जीवन मुळातच तसे नसते व योगा- 


नवभारत 


नोव्हेंबर १९७८ 


योगाचा भाग त्यात मोठा असतो; साहित्याच्या 
निर्मितीमागील प्रेरणा केवळ लोकरंजनाची असली, 
तर त्या साहित्याला उदंड लोकाश्रय मिळूनही ती 
साहित्यकृती श्रेष्ठ, गुणसंपन्न ठरणार नाही; महान 
आझयाचे उगमस्थान महान चारित्र्यात मसत 
अइलीलता शब्दात नसुन वाचकाच्या मनात असते 
इ. मतांचा पाठपुरावा या लेखांतून लेखकांनी केला 
आहे. ' शोकनाटय : काही विचार 'हा या संग्रहा- 
तील साहित्यक्षेत्रातील एका महत्त्वाच्या विषयाचा 
ऊहापोह करणारा व्यासंगपूर्ण लेख आहे. शोकना- 
ट्याचे भारतीय व पाइचात्य साहित्यातील स्थान, 
त्याकडे पाहाण्याचा उभयतांचा दृष्टिकोण, शोक- 
नाट्य व सुखात्मिका यांच्या स्वरूपातील मूलभूत 
फरक शोकनाट्याचे वाडूमयीन स्वरूप यांची 
मौलिक चर्चा डॉ. फडकुले यांनी या लेखात केली 
आहे. 

डॉ. निर्मलकुमार फडकुले यांचा हा “ साहित्यवेध' 
त्यांच्या रसिक वृत्तीने आणि रसाळ शैलीने आकर्षक 
बनला आहे. समुचित अवतरणानी आपला विषय 
ते फुलवीत नेतात. विशिष्ट विषयावरील आपली 
मते ठामपणे मांडताना त्यांच्या शैलीला भाग्रही 
तसेच आक्रमक स्वरूप प्राप्त होते. तथापि त्या 
विषयांच्या अन्य बाजूही मांडून त्यांचे वैयर्थ्ये ते 
पटवीत जातात, साहित्य आणि समाज यांचे- 
विषयीच्या आस्थेवाईक चितनातुन त्यांच्या या 
साहित्याची निर्मिती झालेली आहे. त्यांच्या समाजो- 
न्मु आणि जीवनवादी दृष्टिकोणाचा आढळ या 
सर्वच लेखांतून होतो. एखाद्या विषयाचे स्वरूप 
गंभीर आणि कदाचित नीरस वाटले, तरी आपल्या 
लालित्यपूर्ण शेलीने त्यांनी ते वाचनीय बनविले आहे. 
प्रस्तुत * साहित्यवेध ' हा लेखसंग्रह म्हणजे साहित्य 
क्षेत्रातील सतत जाणवणाऱ्या समस्यांचा एका 
रसिक आणि चिकित्सक मनाने घेतलेला शोध होय. 


क 


व्या राठी चा विकास 
गेठारे 


- सार-संकलन 


परदेदा: 


मयझेक बाहेव्हिस सिंगर : 

१९७८ चे साहित्याचे नोबेल पारितोषिक 
आयझेँक बाशेव्हिस सिंगर ह्या पोलिश-ज्यू अमेरिकन 
लेखकाला देण्यात भाले आहे. सिंगर हे यिडिश 
भाषेत लिहितात पण त्यांची जवळजवळ सर्व पुस्तके 
इंग्रजी भाषांतरात- उपल्ब्ध आहेत. यिडिश भाषा 
ही जमन, हिब्रू आणि स्लाव भाषांच्या मिश्रणाने 
बनली आहे. मध्य आणि पूवे युरोपमधील ज्यू 
लोकांची ती प्रमुख बोलभाषा आहे. पण आज ती 
एक मुमुर्ष्‌ भाषा आहे. इंस्राइलची अधिकृत भाषा 
हित्रू आहे. सिंगर जरी गेले ४२ वर्षे अमेरिकेत 
निवास करून आहेत आणि जरी त्यांनी अमेरिकेचे 
नागरिकत्व स्वीकारले आहे तरी त्यांनी आपले 
लेखन इंग्रजीत केले ताही, आपल्या मातृभाषेत केले. 

सिंगर यांचा जन्म जुल १४, १९०४ रोजी 
पोलंडमधील- लिऑन्सिन ह्या गावी झाला. त्यांचे 
वडील. एक “ अनधिकृत  राबाय-ज्यू धर्मंगुरू- 
होते. . आपल्या घरी धार्मिक न्यायनिवाडा करणारे 
न्यायालय ते भरवीत आणि त्याचे भध्यक्ष म्हणून 
काम पहात. पण ह्यातून त्यांना काही आथिक 
प्राप्ती होत नसे आणि घरी अठराविश्वे दारिद्रय 
असे, सिंगर यांचे बालपण अश्या बिकट परिस्थतीत 
गेळे. ' माझ्या वडिलांच्या स्यायालयात “-- “* इन 
माय फादसं कोटे '- हया त्यांच्या आत्मचरित्रात्मक 
ग्रंथात पूर्व युरोपातील ज्यू जमातीचे शापित जग 
मूत झाले आहे. स्वीडिश आकादमीने त्यांना 
दिलेल्या गौरवपत्रात ह्या ग्रंथाचा खास निदेश 
करण्यात आला आहे. दारिद्रथ आणि धामिक छळ, 
चिवट धमंश्रद्धा आणि अडाणी पारंपरिक समजुती 
ह्यांनी घडविलेल्या ह्या जगाच्या दर्शनातून सिंगर 
ह्यांनी ' मानवी जीवनाच्या सावेत्रिक परिस्थितीवर 
प्रकाशझोत टाकला आहे ' असे त्यात म्हटले आहे. 
हे गौरवपत्र पुढे म्हणते, ' सिंगर यांच्या साहित्यात 


राक्षस, भुते, पिशाच्चे आणि ज्यू जमातीच्या कल्पना- 
शक्तीने निर्माण केलेल्या लोकपरंपरेच्या समद्ध 
भांडारातील आसुरी आणि दैवी शक्‍ती, यांची रूपे 
घेऊन मानवी वासना आणि माणसांचे तर्‍हेवाइक 
छंद अवतरतात. नेहमीच्या ' जीवनात अदभत 
चमत्कारांचे आडवेउभे धागे बेमालूमपणे मिसळले 
जातात, स्वप्नांच्या तंतूमधून वास्तवाची वीण 
आकारत जाते. अशा निर्मितीतून सिंगर यांची 
कहाणी सांगण्याची कला आपल्या सर्वात मोठ्या 
यशाचे उत्सव साजिरे करते. ! जे 

* धि फॅमिली मोस्कात, ' “ धि मॅनॉर ' आणि 
भ्धि इस्टेट ' ही त्रिखंडात्मक कांदंबरी त्यांच्या 
स्वेश्रेष्ठ कृतीमध्ये गणली जाते; १९५३ मध्ये 
त्यांच्या वयाच्या ४६ व्या वर्षीं त्यांच्या । गिपल 
धि फूल *- “मूर्ख गिपल !- ह्या लघुकथेचे 
सॅम बेलो ह्या नोबेल पारितोषिक विजेत्या' अमेरिकन 
लेखकाने जेव्हा भाषांतर केले तेव्हा सिंगर प्रसिद्ध 
झाले. पण * फॉर्वेडे' ह्या न्यू याकेमधून प्रसिद्ध 
होणाऱ्या यिडिश वतंमानपत्रात ते अजून नेमाने 
लिहितात. ते शाकाहारी आहेत आणि कबतरांना 
दाणे भरविणे हा त्यांचा आवडता छंद आहे. र 


पश्चिम आशिया : 

अभेरिकेचे अध्यक्ष कार्टर यांच्या मध्यस्तीने इजि- 
प्तचे अध्यक्ष अन्वर सादत आणि इस्त्राइलचे पंत 
प्रधान बेगिन ह्यांच्यामध्ये जो समझौता घडून आला 
आहे. ( १७ सप्टेंबर १९७८ ) त्यामुळे युद्धाच्या 
काठावर वावरणाऱ्या परिचिम आशियामध्ये टिकाऊ 
शांतता प्रस्थापित होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली 
आहे. हा समझौता दोन कागदपत्रात नमूद करण्यात 
आला आहे. 

एका कागदपत्रात अशी शांतता प्रस्थापित कर- 
ण्याचे प्रयत्न ज्या चौकटीत करणे आवश्यक आहे 
ती निश्चित करण्यात आली आहे. आज एकसेकां« 
संमोर. ठाण मांडून बसलेल्या पश्‍चिम आशियातील 


६६ 


राष्ट्रांनी परस्परांमधील झगडे मिटविण्यासाठी सुरक्षा- 
मंडळाच्या ठरावांना अनुसरून परस्परांशी शांत- 
तेचे तह केले पाहिजेत आणि न्याय्य, सर्वसमावेशक 
आणि टिकाऊ अशी शांततेची घडी ह्या भागात 
बसविली पाहिजे, हे साधण्याचा निर्धार सादत आणि 
बेगिन यांनी व्यक्‍त केला आहे. ह्याबरोबरच, ही 
शांतता जर टिकून रहायची असेल, तर ह्या झग- 
ड्याशी ज्यांचा खोल संबंध आला आहे ते सर्व 
तिच्यात सहभागी असले पाहिजेत ह्या गोष्टीची 
दखल ह्या नेत्यांनी घेतली आहे. ह्याला अनुसरून 
इजिप्त, इस्राइल, जॉडंन आणि पॅलेस्टीनियन 
लोकांचे प्रतिनिधी ह्या सर्वांनी वाटाघाटी करून 
पॅलेस्टाइनच्या समस्येची सोडवणूक करण्यात सहभाग 
घेतला पाहिजे ह्या गोष्टीला दोघांनी संमती दिली 
आहे. 

आज जॉडंनचा पदिचिम काठ आणि गाझा हे प्रदेश 
इस्राइलच्य़ा ताब्यात आहेत. पण ह्या प्रदेशातील 
रहिवाशांनी स्वतंत्रपणे निवडलेले स्वायत्त सरकार 
जेव्हा अस्तित्वात येईल तेव्हा सध्याच्या इस्रायली 
लष्करी आणि नागरी श्यासनाची जागा ते घेईल अज्ली 
तजवीज उभयतांनी मान्य केली आहे. ह्या गोष्टीला 
पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लागणार नाही 
अशी तरतूद करण्यात आली आहे. हे स्वायत्त सर- 
कार निवडणुकीच्या मार्गाने कसे घडविण्यात येणार 
आहे, त्याचे अधिकारक्षेत्र आणि कार्यपद्धती कोणती 
राहील ह्याचा तपशिल्ही ह्या कागदपत्रात नमूद 
क'रण्यात आला आहे. फ्ॅलेस्टीनियन लोकांचे न्याय्य 
अधिकार आणि आकांक्षा ह्यांची कदर करण्यात 
येईल आणि ह्या स्थित्यंतराच्या काळात आणि 
नंतरही इस्राइल व त्याची शेजारी राष्ट्रे ह्यांच्या 
सुरक्षेचे पालन करण्यासाठी आवश्यक ती तजवीज 
करण्यात येईल. ह्या भावी शांततेच्या, सहकार्याच्या 
आणि मंत्रीच्या वातावरणात आथिक विकासासाठी 
इजिप्त व इस्राइल परस्परांशी कोणत्या भार्गांनी 
सहकार्य करू शकतील ह्याचा शोध घेण्याचेही ठरलें 
आहे. 

दुसऱ्या करारपत्राप्रमाणे इजिप्त आणि इस्राइल 
यांनी सदिच्छापूर्ण वातावरणात वाटाघाटी करून 
तीन महिन्यांच्या कालावधीत परस्परांशी करा- 
वयाच्या तहुनाम्याचा आराखडा पक्का करावा असे 


नव भारत 


नोव्हेंबर १९७८ 


ठरले आहे. शांततेच्या तहनाम्यावर सह्या झाल्या- 
नंतर तीन ते नऊ महिन्यांच्या आत सर्व इस्राइली 
सेना सिनाइपासून माघारी घेण्यात येऊन उभय- 
पक्षांना संमत अशा रेषेच्या पूवेला ठेवण्यात येईल. 
अरब-- इस्रायली झगड्यात कडक भूमिका 
घेणार्‍या अरब राज्यांच्या दृष्टीने- म्हणजे सिरिया, 
लिबिया, अल्जीरिया, दक्षिण येमेन ह्यांच्या दृष्टीने 
7 तसेच पॅलेस्टाइन मुक्‍्तिसंघटनेच्या दृष्टीने कॅप 
डेव्हिड समझोत्यात आक्षेपार्ह गोष्टी निश्चितपणे 
आहेत. इस्रायली सेना पश्‍चिम काठापासुन पुर्णपणे 
मागे घेण्यात येतील असे आइवासन ह्या समझोत्यात 
नाही. तसेच तेथे स्वतंत्र व सावभौम असे पॅलेस्टी- 
नियन राज्य स्थापन व्हायला इस्राइलने संमती 
दिली आहे असेही त्याच्यात स्पष्टपणे नमूद नाही. 
गोलन पठारांचा त्याच्यात निदेश नाही किवा 
जेस्शलेमचा दर्जा काय रहाणार आहे ह्याचा उल्लेख 
नाही. पॅलेस्टाइन मुक्‍्तिसंघटनेला मान्यता देण्यात 
आलेली नाही. समझौत्यात संमत झालेल्या तज- 
विजींच्या अर्थाविषयी सादत आणि बेगिन ह्यांच्यात 
मतभेदही निर्माण झाले आहेत. वर ज्यांचा कडवी 
भूमिका घेणारे म्हणून उल्लेख केला आहे त्य सर्व 
अरब राज्यांनी इजिप्तवरोबरचे सर्वे आथिक व राज- 
कीय संबंध तोडून टाकण्याचे ठरविले आहे. पणं 
सौदी अरेविया आणि जॉर्डन ह्या राज्यांनी जर 
अखेरीस इजिप्तला साथ देण्याचे ठरविले, तर 
ह्या बहिष्काराचा फारसा परिणाम न होता इजिप्त 
आणि इस्राइल यांच्या दरम्यान झालेला करार 
अंमलात येईल असा अंदाज आहे. जॉर्डन अखेरीस 
ह्या कराराला अनुकूल होईल अशी दाट शक्‍यता 
आहे कारण आपल्या पायरीवरच जर स्वतंत्र व 
सावंभोम पॅलेस्टीनियन राज्य निर्माण झाले, तर 
त्याच्यापासून आपल्याला धोका, निदान अनेक 
गंभीर अडचणी निर्माण होण्याचा संभव ओहे ह्याची 
त्याला कल्पना आहे. सौदी अरेबियाची भमिका 
अधिक अनिश्‍चित आहे. त्याने जर प्रतिकूल भमिका 
घेतली, तर इजिप्तला वठणीवर आणण्यासाठी एका 
प्रबळ हृत्याराचा वापर ते करू शकते. इजिप्तला तें 
करीत असलेले आथिक साहाय्य जर त्याने संपुष्टात 
आणले, तर इतर अरब राष्ट्रांपासून फटकन वागणे 
इजिप्तला शक्‍य होणार नाही. ग 


सार-संकलन 


सर्वसामान्य इजिप्शियन जनतेने कराराचे स्वागत 
केले आहे. अरब राष्ट्रसमूहाचे नेतृत्व करण्याच्या 
महत्त्वाकांक्षेची व्यावहारिक किमत असह्य ठरते असा 
तिचा अनुभव आहे. शिवाय आजची परिस्थिती 
बळाचा वापर करून बदलण्याचे सामध्ये अरब 
राष्ट्रसमूहात नाही हे उघड आहे. ह्या परिस्थितीत 
इस्राइलने ह्या करारात जेवढे नमते घेतले आहे 
त्यापेक्षा अधिक नमते ते घेईल हे असंभवनीय आहे. 
जे शक्‍य असेल ते साधण्याची कळा असे राजकार- 
णाचे करण्यात येणारे वर्णंत परराष्ट्रधोरणाला 
अधिक' लागू पडते. 


देश: 

कादमीरचे पंतप्रधान शेख अब्दुल्ला ह्यांनी आपल्या 
मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना एक नवीन शपथ घेण्याचा 
आदेश दिला. ही शपथ अशी की “ ईश्वराला स्मरून 
मी अश्ली शपथ घेतो की राष्ट्रीय परिषद ( नॅशनल 
कॉन्फरन्स) आणि तिचे नेते शेख अव्दुला ह्यांच्याशी 
मी तिष्ठा राखीन. ' सप्टेंबर २२ रोजी त्यांच्या 
मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांनी ही शपथ घेतली. शेख 
अळ्दुल्ला ह्यांची लोकशाहीवरील निष्ठा प्रसिद्धच 
आहे. काश्मीरच्या लोकांचे कल्याण साधण्यासाठी 
काइमीरवर आपली अबाधित सत्ता चालत असणं 
आवड्यक आहे हेही त्यांना स्पष्टपणे दिसत असावे. 
लोकांच्या कल्याणाशी निष्ठा राखणे म्हणजे लोक- 
शाहीवर निष्ठा राखणे होय आणि काऱ्मीरमध्ये 
छोकांच्या कल्याणावर निष्ठा राखायची तर हे कल्याण 
साधण्याचे एकमेवाद्वितीय साधन असलेल्या शेख 
अब्दुल्लांच्या नेतृत्वावर निष्ठा राखली पाहिजे ह्या 
दोन जवळजवळ स्वतःप्रमाण असलेल्या विधानांपासून 
काइमीरमध्ये लोकशाहीवर निष्ठा राखायची तर शेख 
अब्दुल्लांच्या वैयक्तिक नेतृत्वावर निष्ठा राखली 
पाहिजे हे विधानही अनिवार्येपणे निष्पन्न होते. शरख 
अब्दुल्लांचा प्रामाणिकपणा त्यांच्या भारतनिष्ठे- 
इतकाच संशयातीत आहे. पण हा प्रामाणिकपणा आणि 


ही निष्ठा अतिशय सुक्ष्म भेदांवर आधारलेली आहे. 


ह्यामुळे अनेक विषयांवर त्यांची नेमकी मते काय 


आहेत- उदा. ' निधर्मी (सेक्युलर) राजवट म्हणजे 
नेमके काय?? किंवा ' काश्‍मीर भ्षारतीय संघराज्याचा 


अविभाज्य भाग आहे की नाही ! ह्यासारख्या विषयां- 


अनुक्रमणिका 


६ऊ 


वर त्यांची मते काय आहेत हे सांगणे सुक्ष्मांत शिरले- 
ल्यांनाच नीटपणे कळू शकेल. हेख अब्दुल्लांच्या प्रामा- 
णिकपणाबद्दल शंभर टक्के खात्री बाळगीत असताना 
सुद्धा असे म्हणावेसे वाटते की लोकशाहीवरील निष्ठा 
ही काही तत्त्वांवरील निष्ठा असते आणि ही तत्त्वे 
एखाद्या व्यक्‍तीच्या ठिकाणी मूर्त झाली असली, तरी 
त्या तत्त्वांच्या ठिकाणी त्या उपक्‍्तीची स्थापना 
केली आणि तिला निष्ठा वाहिली, तर जो मार्ग 
अखेरीस हुकूमशाहीला जाऊन भिडतो त्या मार्गा- 
वरील ते पहिले पाऊल ठरते. 


बंगालमधील महापूर : 


देशात घडणाऱ्या कोणत्या घटना महत्त्वाच्या 
असतात ? जनता पक्षाच्या मध्यवर्ती नेतृत्वातील 
सावेजनिक रीतीने चाललेली घरगुती भांडणे की 
श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी चिकमगरूळची पोट- 
निवडणूक लढविण्याचा केलेला निर्णय की बंगाल- 
मध्ये नुकताच येऊन गेलेला महापूर ? ह्या पुरामुळे 
१५ लक्ष गुरे नष्ट झाली, पिकांचे २३५ कोटी रुपये 
एवढे नुकसान झाले आणि निदान ७६३ माणसे 
मृत्यूमुखी पडली. हा तडाखा एवढा जबरदस्त आहे 
की एक नैसगिक आपत्ती म्हणून त्याची तुलना 
१९४२ मधील दुष्काळाशीच करता येईल.१९४३ च्या 
बंगालच्या दुष्काळात ३५ लक्ष माणसे उपास- 
मारीने मेळी होती आणि अशा प्रत्येक मेलेल्या 
माणसामागे नफाखोरांनी रु. १०,००० कमावले 
होते असा एक अंदाज आहे. बंगालचा दुष्काळ ही 
नैसर्गिक आपत्ती नव्हती; ती मानवर्निमत आपत्ती 
होती. नुकताच येऊन गेलेला महापूर हीसुद्धा मूलत: 
नैरसगिक आपत्ती नव्हती, तीही मानवनिमित होती 
असे मातायला आधार आहे. कारण पुरांमुळे होणाऱ्या 
प्रलयाविरुद्ध प्रतिबंधक उपाय म्हणून जी धरणे 
बांधली गेली आहेत त्यांच्यामुळे यंदाच्या महापुराला 
प्रल्याचे स्वरूप दिळे गेले. पावसाच्या मुसळधारेने 
तुडुंब वहात असलेल्या नद्यांत दामोदर नदीवरील 
धरणांतून पुराच्या अकराव्या दिवशी १ लक्ष २० 
हजार क्य्‌सेक्स, मयुराक्षी धरणातून २० हजार 
क्‍्मृसेक्स आणि कंसगबती धरणातून १० हजार क्यु-- 
सेक्स पाणी सोडण्यात आले. ह्यामुळे नद्यांचे काठ तर 
कोसळलेच पण प्रवाहाचा वेग इतका वाढला की 


प्झ्ट 


-सैनिकी होड्यांनाही प्रवाहातून वाट काढणे अशक्‍य 
झाले. पुरांवर प्रतिवंधक उपाय म्हणून जी सर्वंकष 
योजना बनविण्यात आली होती, तिचे दोन भाग होते. 
एक, पाणी अडविण्यासाठी पुरेशी धरणे वांधणे आणि 
दुसरा, नद्यांची पात्रे खोल करणे. दुसरा भाग हाती 
घण्यात आलाच नाही. पहिला भाग अधंवटपणे 
उरकण्यात आला. निसर्गाला खिजविल्यासारखे 
आपण केले. 

परिणामी आज दुर्गापुरचा पोलाद कारखाना बंद 
पडला आहे, कोकच्या खाणी अनेक महिने बंद 


अनुक्रमणिका 


नवंभारत 


__ हे मासिक पा. गो. आपटे बोनी दी अशण ऐप क्र मासिक पां. गो. आपटे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३ १ 
यांनी प्राज्ञपाठाळा मंडळ वाई यांचे करिता तेथेच 


नोव्हेंबर १९७८ 


राहतील आणि ह्याचा परिणाम औद्योगिक उंत्पादन 
मंदावण्यात होईल. खेडेगावातील लहान कारागि- 
रांचा धंदा पूर्णपणे बुडाला आहे. आता सर्वेस्व 
हरविलेल्या आणि उन्मळलेल्या ग्रामीण जनतेचा 
लोंढा कलकत्त्याकडे धाव घेईल आणि कलकत्त्याच्या 
विपन्नावस्थेत भर पडेल. “ युद्धपातळी'वर प्रयत्नांची 
पराकाष्ठा करून ह्या लोकांचे त्यांच्या प्रदेशात 
पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. पण जनतापक्षाच्या 
केंद्रीय नेतृत्वातील घरगुती भांडणांच्या खमंग बात- 
म्यांमुळे ही समस्या लोकांच्या दृष्टिआड होईलही.. 


५ गंगापुरी, वाई येथे छापून मे. पं. रेगे 


प्रसिद्ध केले 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 51:01), ४४0. 58"॥' 2 
१-%२-८%>१)२५४८१८७१८%१-०%२- ' २८0 ३0% २१२८७४२३८१) 
र फाझपाठशाळामंडळ यंथसफाळा 


मराठी 


५ 


(१) वैदिक संस्कृतीचा विकास : तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
(२ ) अद्वैतसिद्धीचे मराठी भाषांतर ( पूर्वाध 1 इ. 

ब्र. स्वामी केवलानंदसरस्वती 
(३ ) इतिहासाचे तत्त्वज्ञान : प्रा. सदाशिव आठवले 


२८७ ७, क॑?'(आ: ७ क: 
७५७१७७५७५७ (७/.७७:.,७-:७.:७..७ 
कक कशा ्क &> 8 ७8, 5७८७ 


क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र : एक भाष्य : डॉ. रा. भा. पाटणकर 
, ('५) सिंधु संस्कृती, कग्वेद व हिंदु संस्कृती : प्र. रा. देशमुख 


*००«०७००« ५ 


९.५ ७ ७.«.७क 


६ ) पुरोहितवगवर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास : 
डॉ. सुमंत मुरंजन 
(७) चार्वाक: इतिहास आणि तत्त्वज्ञान : प्रा. सदाशिव आठवले 


(८) मानवाचा आदश ले. मानवेंद्रनाथ रॉय 
(९ ) नवमानवतावाद अनु. गोवर्धन पारीख 


(१०) गीता-प्रवेश : डॉ. गो. वि. देवस्थळी 
(११) लोकशाहीचे धोके : पन्नालाल सुराणा 
(१२) भारतीय स्त्रीधर्माचा आदश : सौं. कमल पाध्ये 


(१३) हिंदी साहित्यविचार : प्रा. प्यारेलाल गोहेल 


2७५७ ७७०७. ०. «७ 
9: ७ कढ & हु कऱ् 
७०७ «७०७ 


"अ ळेक ठे १: क कक काकी 


डी 101111 
ती त्मा 
७-२ नतका... 


*७.७८%/७९७ ७७०७-७०-५७ 


१.७४ ७२७७-७० & & . क 


चा. अ. दाभोलकर 
(१५) श्री. यशवंतराव चव्हाण - अभिनंदनग्रंथ 
(१५) संशोधन साधना : डॉ. वसंत स. जोशी 


७ :७' 2७७७ केक 6 8... 
डिक ७ लटकला आत्ता की 
१३0978/501/:8:5 & ७२०. 3 


की. पा त 


| 
| 
| 
| 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ, बाई ( जिं. सातारा 3 


ग्रंथ विक्रत्यांना २०. टक्के कमिडवान. 


छिर9७*<५%८२९ ५८4९ ५८२ ५८२८ ५८२८ >८-9८२४ ५२ ८4” ए९%८२९%८ 


